२०६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


भावें विठ्ठले केली गोष्टी । ज्ञानदेवे अपूर्व इच्छिलें पोटीं । 
जावें उठाउठी । समुदायेंसी | 


४१७. विठ्ठल रुक्मिणीसहित गरुड हनुमंत । आणिक संत महंत जमा झाले । 
परिसा भागवत नामा पुंडलिक । पताकासहित उठावले। 
गंधर्व आणि देव आले सुरगण। चालली विमाने अलंकापुरी । 
लहान थोर सारे आले ऋषेश्रर | उतरले भार वैष्णवांचे । 
नामा म्हणे देवा दिसती तांतडी । जाती मज घड़ी युगाऐसी। 


४१८. पंढरीचा पोहा आला अलंकापुरी । पंच कोसावरी साधुजन । 
पांडुरंगा संगें वैष्णवांचे भार । दिंड्या ते बाहेर निघाल्यासे। 
पताकांचे भार निघाले बाहेर । भेटती क्रषीश्वर पांडुरंगा । 
अवधिया भेटी झाल्या त्या बाहेरी । मग अलंकापुरी येते झाले । 
सोपानाने मग केला नमस्कार। उतरिलें पार पांडुरंगा । 


४१९. हरिहर विधाता आले अलंकापुरी । इंद्रायणीतीरीं एक थाटी । 
योगियांचा सखा कोठें ज्ञानेश्वर । जाती ऋषेश्वर भेटावया। 
शून्याचिया पोटी निरंजन गुंफा । ज्ञानयज्ञ सोपा सिद्ध केला । 
उन्मनीं निद्रा लागलीसे फार । स्वरुपी ज्ञानेश्वर जागा झाला। 
नामा म्हणे देवा भली केली बुद्धी । लागली समाधि ज्ञानदेवा । 
४२०. लागली उन्मनी वैराग्याची धूणी। जागा निरंजनी निरंतर । 
भूचरी खेचरी चाचरीच्या छंदे । अगोचरीच्या नादें सहस्र दळी । 
औटहातध्वनी चितवृत्ति जेंथें । उजळली ज्योत चैतन्याची । 
नामा म्हणे देवा करा सावधान । नाही देहभान ज्ञानदेवा । 


४२१. धन्य इंद्रायणी पिंपळाचा पार । धन्य ज्ञानेश्वर पुण्यभूमी। 
धन्य भागीरथी मनकर्णिका वोधा । आणिका हो गंगा त्रिवेणी त्या । 


~ A A NS ०६ 


Ce 
~*~ 


2७. vo io iT ७७: TF CTR ७० ८५४७” .€ ७ 40७ “७ ० 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


धन्य ऋषीश्वर धन्य पांडुरंग । मिळाले ते सांग अलंकापुरी । 
नामा म्हणे धन्य भाग्याचे हे संत । झाला पहा एकांत ज्ञानोबाचा। 


४२२. आल्याड पल्याड पताकांचे भार । मध्यें मनोहर इंद्रायणी । 
पिंवळ्या पारव्या आणिक हिरव्या । नीळवर्ण साऱ्या लखलखीत। 
जरी जर्तारी झाल्या रानभरी । विजा त्यावरी खेळताती। 
सर्पाकार दंड तारांगणावाणी । पताका तिकोनी दाटताती । 
नामा म्हणे तेथे पताकांचे भार । केव्हढे भाग्य थोर ज्ञानोबाचें । 


४२३. कैलासाचा वास अधिक सिद्ध बेट । विष्णूचे वैकुंठ पुरातन। 
भूमिवरी पंढरी तैसी अलंकापुरी । पंच कोशावरी पुण्यभूमी । 
सुखाची हे मुर्ति नीळकंठलिंग । चक्रतीर्थ सांग मोक्ष भेटे । 
परमार्थ सुअर्थ देखतांची संत । सांगितली मात अनुभवाची । 
नामा म्हणे देवा हें स्थळ चांगले । चित्त मन रंगले ज्ञानोबाचे । 


४२४. पुसताती संत सांगा देवा मातें । पूर्वी येथें होतें कोण क्षेत्र । 
देव म्हणे स्थळ सिद्ध हें अनादि | येथेच समाधि ज्ञानदेवा । 
अष्टोत्तरशें वेळां साधिली समाधी । ऐसें हें अनादि ठाव असें । 
नामा म्हणे देवा सांगितले उत्तम । ज्ञानअंजने सुगम देखों डोळां । 


४२५. स्वानंदे देवभक्तां भेटी । बोरसोनि कंठीं आलिंगावें । 
देव म्हणे भलें आठवले तुज । ते हे संधी मज कळली असे। 
पदपदांतरें केला मार्ग सोपा । त्यात माझी कृपा बोळली असे । 
देव म्हणे तुझी पुरबीन आळी । सुखी राही मंडळी वैष्णवांची । 
नामा म्हणे देवा आज्ञा देगा यासी । नेणूं काय आम्हासी आरंभिलें। 
४२६. उदित बाले मन आतां काव अनुमान । करी शीघ्र प्रस्थान आज्ञा माझी । 
देवाचा हो कर धरोनी ज्ञानेश्वर । निघाला बाहेर योगिराज। 
मागे पुर्ढे संत चालिले मिरवित । कौतुक पहात इहलोकीं । 


ANN २७ हट ७७ «७; «७ A ANAM RK ७९ AN AN NN 6७६ A +) 


२०८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


नारा विठा गोंदा माहादा विरक्त । परसा भागवत उभे तेर्थे | ४ | 
समुदाय वैष्णव मिळालासे भारी । महोत्सव गजरीं आरंभिला। ५ । 
नामा म्हणे गुज दाविलें श्रीहरी । धन्य अलंकापुरी पुण्यभूमी। ६ । 


४२७. सारासार विचार करिती अवधेजन । हे ज्ञान अंजन दाविलें डोळां । १ । 
पाहिलें गे माय अंतरीचे सुख। वैकुंठनायक उभा असे। २। 
ज्ञानदेवायोगें सकळांशी दर्शन । परब्रह्म निधान डुल्लतसे। ३ । 
वोसंडले देव पाहोनियां प्रेम । डुल्लती सप्रेम अनुभवें। ४ । 
अवघे जन कोडें घालिती सांकडे । सांगावे निवाडे नामयाचे । ५ । 
देव म्हणे नामा विचारिलें आम्हा । ते कां संधी तुम्हा कळली नसे। ६ । 


४२८. देव म्हणे नामया ब्रहाक्षेत्र आदि। येथेंची समाधि ज्ञानदेवा। १ । 
चौयुगां आदि स्थळ पुरातन । गेले ते नेमून मुनिजन । ३ । 
चालिले सकळ झाले ते विकळ । अनादि हें स्थळ ज्ञानदेवा। ३ । 
नामा म्हणे आम्हा सांगितले हरी । दीर्घध्वनि करी वोसंडोनी। ४ । 


४२९. खेद दुःख करी मनाचा कळवळा । प्रेमाश्रू डोळां दाटताती। १ । 
नारा विठा गोंदा पाठविला महादा । साहित्या गोविंदा सांगितले । २ । 
काय काय आणूं सांगा हँ प्रमाण । नेमियेला नेम पांडुरंगे । ३ । 
तुळसी आणि बेल दर्भ आणि फुलें । उदक हें चांगलें आगिरथीचें । ४ । 
नामा म्हणे देवा साहित्य करितां । आठवितें चित्ता खेद दुःख। ५ । 


४३०. साडेतीन पाउलें टाकिली निश्चक। नेमियेलें स्थळ उत्तरायणीं । १ । 
देव म्हणे ज्ञाना होई सावधान । माग वरदान मज कांही । २। 
ज्ञानदेव म्हणे शुद्ध कार्तिक मासी । व्रत्त एकादशी स्वामीकडे। ३ । 
कृष्णपक्षी व्रत हरिदिन परिपूर्ण। मागितला मान ज्ञानदेवे । ४ । 
नामा म्हणे देवा आवडीने देतां । जोडलें हें संतां पियूष जें । ५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४३१. वोसंडोनी हरि आनंदला तेथें । पुण्य हे अगणित सांगितलें । 
सर्वांगालागी न्याहाळिलें परिपूर्ण केलें निंबलोण आवडीने । 
अलंकापुरी कोणी करील कीर्तन । तयालागीं पेणे वैकुंठीचें। 
अस्थि नासती उदकी करील ब्रह्मरूप । कोटी कुळांसहित उद्धरीन। 
जेथे ज्ञानदेव तेथें मी निशिदिनीं । येर्थे सुखें ज्ञानी डुल्लताती। 
नामा म्हणे आतां वोसंडले हरी । जडमूढावरी कृपा केली । 


४३२. वन वृक्ष वल्ली ईश्वरासमान । ऋषि मुनि जन राहाती जेथें । 
होऊनियां पक्षी कपोद कोकिळा । वेष्ठियेलें स्थळा ब्रहाबोधें। 
मृतिका पाषाण पंचक्रोशींचे खडे झाले पहा धडफुडे ब्रह्मरुप । 
पंचमहापातकी गेले अलंकापुरी । न चाले त्याजवरी काळ यम । 
सांगताती देव ऐकती रुक्मिणी । नामा म्हणे चक्रपाणि वर दिला । 


४३३. चक्रती्थी पाहा उभा तो गोपाळ । पुढें विणे टाळ वाज़ताती। 
स्वर्गीहुनि पुष्पे वर्षती सुरवर । उभे ऋषेश्वर समुदार्येसी । 
आणिक वादं तेर्थे बाजती अपार । जाती ज्ञानेश्वर समाधीसी। 
नामा म्हणे देवा चुकों नेदी संधी । पोहोंचवितां सिद्धि बाळकासी । 


४३४. कोणजाणे माझे जीवांचा कळवळा । प्रेमाश्रु डोळां लोटताती । 
अवधियांचें मन दूषित तटस्थ । लहान थोर संत बोसंडती । 
तारियेले जड़ बा माझ्या कीर्तनी । आठवती मनी गुण तुझे। 
नामा म्हणे येथें बोलवेना मज । जातसे निजगुज आवडींचे । 


४३५. काव सांगो देवा ज्ञानोबाची ख्याती | वेद म्हैशा मुखीं बदविले । 
कोठवरी वानूं याची स्वरुपस्थिती । चालविली भिती मृत्तिकेची । 
अविद्या मायेचा लागों नेदी वारा । ऐसें जगदोद्धारा बोलविलें । 
नामा म्हणे यांनी तारीले पतित । भक्ति केली ख्यात ज्ञानदेवें। 


२०९ 
| 
। 
। 
| 
| 
| 


१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 
१ 
२ 
३ 
ड 
५ 
१ 
२ 
डे 
४ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 


३ । 
४ । 


२१० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


ssi. >> 4५445: जनक 
४३६. अनुभव हा सागर गुहा आणि ब्रह्म । उघर्डे अध्यात्म बोलियलें । १ । 


प्रगट हें गुहा उकलिलें गाबाळ। केलें करतळमळ ज्ञान यार्ने। २ । 
कोणाची कल्पना नुरेची बा येथें । उघडा गुह्यार्थ सिद्ध केला । ३ । 
करणें न करणें सांगितला पंथ । तिहीलोंकी कीर्त वाढविली । ४ । 


ज्ञान हें अंजन साधी संजीवनी । नामा म्हणे यांनी ख्याती केली । 


४३७. अहंकार पोटीचें उतरिलें जहर। केला उपकार जगामाजी । 
कामक्रोध उतें उतरिलें दंभ। करपले कोंभ संशयांचे। 
विकल्पाचे पायी घातियेली बेडी । केली तडातोडी इंद्रियांची । 
स्वर्गादिक सुखें कमाविलीं रोकडी । वैकुंठासी शिडी लावियेली । 
नामा म्हणे धन्य उभारिल्या ध्वजा । घातियेल्या सेजा सुखधामी । 


४३८. कासाविस प्राण मन तळमळी । जैसी कां मासोळी जीवनावीण । 
दाही दिशा बोस वाटती उदास । करिताती सोस मनामाजी। 
घातियेली घोण प्राण आला कंठी । ज्ञानदेबासाठी तळमळी । 
नामा म्हणे देवा वाटतसे खंती । चालली विभुति योगियांची। 


४३९. नानापरी मन आवरितों भारी। कांही केल्या हरी विसर न पडे । 
दृश्या अदुश्याच्या दूर केल्या गोष्टी । उघडिली दृष्टि ज्ञानदेवे । 
गीतेवरी टीका ग्रंथ केला सार । केवळ ईश्वर ज्ञानाचा हा। 
नामा म्हणे आतां देहासी विटला । स्वरूपी पालटला ज्ञानदेव । 


४४०. गंध आणि अक्षता पंचामृत उदक । धूप आणि दीप आणियेले। 
संत सज्जनाचा मिळाला समुदावो । मध्यें ज्ञानदेवो चालतसे । 
क्षेत्रप्रदक्षणा करावया उद्देशी । मुहूर्त देवापाशीं विचारिला। 
दशमीचें दिवशी रिधावें बाहेर । हरिदिनीं जागर निशिदिनीं । 
द्वादशी पारणें सोड़ावें निश्चळ । नेमियेलें स्थळ सिद्धेश्वरी । 
नामा म्हणे हरी नेमिला सिद्धांत । काय माझा अंत पाहातसां । 


५ 


१ 
२ 
३ 
¥ 
५ 


१ 
२ 
३ 
1 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 


२ 
३ 
४ 
५ 
६ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४४१. ज्ञानेश्वरापाशी आनंदी आनंद। नाचतो गोविंद कीर्तनासी । 


दशमीच्या दिवशी महोत्सव अलंकापुरी । करीतसे हरी आवडीनें। 
हरिदिनी जागरण होत सारी रात्र । बैसोनि पंढरिनाथ स्वये अंगे। 
द्वादशी पुण्यतिथी केली ज्ञानेश्वरा । पांच दिवस सारा महोत्सव । 
अमावास्थेचे दिवशी केला गोपाळकाला । मग वैष्णवाला लाभ मोठा। 
नामा म्हणे देवा आनंद अलंकापुरीं। काही दिवस हरि राहा येर्थे। 


४४२. विनविती संत आणिक सज्जन । नव्हे समाधान काहीं केल्या। 
नानाचि प्रकार करितसे घोर। काही केल्या स्थिर चित्त नव्हे । 
काय पहावे याला विरक्त पुरुषाला । स्वरुपी मिळाला ज्ञानदेव । 
नामा म्हणे याचें उचंबळलें प्रेम । म्हणोनी परब्रह्म मागें पुढें। 


४४३. निवृत्ति सोपान आणिक मुक्ताई । जाताती पाही कोणीकडे । 
देवासी गुह्यार्थ केला पा एकांत । ज्ञानदेवे हित आरंभिले । 
नामा म्हणे अवधे बसा एकीकडे । ऐकों द्या निवाडे गुज यांचें । 
४४४. निवृत्ति सोपान मुक्ताई धाकुटी । धरियेली कंठी पांडुरंगे। 
कळवळलीं मनीं करिती दीर्घ ध्वनी । आठव्रिती मनीं ज्ञानदेव । 
विकळ झालें चित्त संत हे दुश्चित्त । नामा विकळ तेथ होत असे। 


४४५. तिघांजनांलागी केलें समाधान । सांगितली खूण अंतरीची | 
कलियुगी जग आत्याती करिती । साहवेना कीं यांसी काही केल्या । 
पापी उद्धरिले पतीत तारिले । जड पावविले मोक्षपंथी । 
नामा म्हणे यांचे करितां समाधान । कळलें अंत:करण मन यांचे। 


४४६. निसंगासीं संग नलगे अणिकाचा । परमार्थ हा साचा गहन केला । 


जड़ या जीवाचें हरविलें अज्ञान । नेलें उतरून भवसिंधु। 
ज्ञानियासी केली सिंधुसंजीवनी । झालें जनीं बनीं एक तारू । 


१ 
२ 
३ 
है. 
५ 
६ 
१ 
२ 
३ 
है. 
१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
डे 
है. 
१ 
२ 
३ 


२११ 


नामा म्हणे सत्य बा माझ्याचें बोलणे । करीं निंबलोण पदीं त्याचे । ४ । 


२१२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४४७. फार आठवते निवृत्तीचे चित्ती । सोपान स्फुंदती मुक्ताबाई । 


आम्हां माता पिता नित्य ज्ञानेश्वर । नाहीं आतां थार विश्रांतीसी । 
छळिले ब्राह्मणें प्रतिष्ठानीं जातां । रेड्यामुखीं वेदांता बोलविलें । 
आला चांगदेव व्याघ्र वहान घेऊन । नेला अभिमान ज्ञानदेवे । 
नाना प्रकारचे आठविती शब्द । नामा म्हणे बोध भाविकाला । 


४४८. देव म्हणे असे आठवाल फार । लागे उशीर समाधीसी। 
रूक्माबाई म्हणे याजलागीं जाण। ब्रह्मी ब्रह्म खूण मेळविलीं । 
अवतार हे चौघे झाले कैशापरी । सांगा आम्हां हरी उकलोनी । 
शिव तो निवृत्ति सोपान ब्रह्मस्थिती। ज्ञानदेव मूर्ति विष्णूची हो । 
ब्रह्मनी हे कळा माय मुक्ताबाई । विचारूनि पाही स्वयं मुक्ता । 
नामा म्हणे याला नाहीं पां उपाधी । पूर्ण हे समाधि ज्ञानदेवा । 


४४९. अंतर बाहेर कळलें स्वरूप। स्वयें नंदादीप उजळिला। 
येणें जाणें कोठें योगी पहा अवीट । सान वैकुंठ करूनि ठेवी। 
ज्ञानियाला मरण म्हणती अज्ञान । वांयां तुम्ही शीण करू नका। 
घटाचिया योगें प्रतीबिंब भासे। काय म्हणे नासे निरालंब। 
दर्पणाचे योगें दुसरें देखणे । काय मुखें दोन त्यांची झालीं। 
दुश्याचियामुळें जीव दिसे येथें । काय पां परमार्थ विटंबले । 
तंतूचियामुळें पटाला विस्तार । काय निराकार वांयां गेलें। 
रुक्मादेवीवरें केलें समाधान । नामा म्हणे मौन्य धरूनि ठेले । 


४५०. छत्र चामरं उभा सन्मुख भोंवती । रुक्माईचा पति मध्य भागीं । 
निंबे आणि नारळ गोण्याचीं पोफळे । उदंड तिहीं केळें आणियलीं। 
आणि बहुतापरी घेतली सामुग्री । पीत पीतांबरी मृगछाला। 
भ्रगवीं आभरणे घेतलें भस्म। अंगें परब्रह्म साहा त्यासी। 
नामा म्हणे स्वामी तिष्ठताती अंगें । मेळविलीं सांगे साहित्यासी । 


९ 
२ 
डे 
डे 
५ 
१ 
२ 
डे 
| 
५ 
६ 
१ 
२ 
डर 
है. 
५ 
६ 
७ 
८ 
१ 
२ 


३ 
1 
५ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४५१. उगमापासुनी गंगा सागरासी गेली । काय दोन जालीं उदकें त्यांची । 
तैसा ज्ञानदेव जाला अनुभव । काय आम्हां देव दुरावला । 
सरिता सरोवराचे एके ठायीं झरे । लहान थोर सारे स्वरूपी माझ्या । 
रुक्मादेवीवरें उगविले गाबाळ । संत कृपाळ डुल्लताती । 
नामा म्हणे येणें मोहिलें चित्त । राहिले तटस्थ चौघेजण। 


४५२. आणिक बाहे तेथे वाजताती अपार। उठावले भार वैष्णवांचे । 
चिद्रत्नमंडप दिसला कल्लोळ । जैसे दीपमाळ दीप ठेले । 
नक्षत्र गोंधळ उसळती भारी | चक्रे त्याजवरी उल्लाळती | 
मोतियें तोरणें लाविलीं अपार । झळकती तारे विभु ऐसे। 
नामा म्हणे देवा नवल केलें गहन | पुंजाळिलें गगन ज्ञानदेवें। 


४५३. निवृत्ति ज्ञानदेव उभे दोहींकडे । सोपान तो पुढें मुक्ताबाई । 
देहुडे सुगरण थक्क पडिले लोकां । सुरु केला डंका वैकुंठीचा । 
चक्रतीर्थी उभे देव साधुजन | करविले स्नान ज्ञानदेवा । 
देवांचें हें तीर्थ घेतलें ज्ञानेशवरें । केला नमस्कार पादपद्मीं। 
विठ्ठल रुक्मिणी ऋषि सुरवर । पूजा ज्ञानेश्वर करीतसे । 
नामयाच्या हाती गंध अक्षता । पूजा महंता मान्य झाली । 


४५४. टाळ विणे मृदंग वाजती अपार। नारद तुंबर गीत गाती। 
शुक वामदेव अंबरऋषि सादर । मध्यें ज्ञानेश्वर ब्रह्मारुप । 
पिपिलिकेसी मार्ग जावया न मिळे। जाती भार मेळे वैष्णवांचे । 
नामा म्हणे देवा दाविली नवाळी । पुरविली आळी ज्ञानोबाची । 


४५५. दशमीचे दिवशी केली प्रदक्षिणा । आणिक कीर्तना संत उभे । 
रात्रंदिवस त्यांही केला हरिजागर । हरिदिनीं थोर कृष्णपक्षीं । 
मग केलें स्नान भागिरथीचे तीरीं । संत महंता भारी पूजियेलें। 
अवलोकिलें डोळां अंतर बाहेरी । मग सिद्धेश्वरी येते झाले । 


A) 
~ 
A 


AN NS Oo MN २७ MRK ONAN KK ७९ AA NN oA HH »6 


ड 


२१४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


सिद्धेश्वरालागीं पूजिले निवळ । मागितलें स्थळ समाधीसी । 
गंगा आणि गिरजा नीळकंठ ईश्वर । केला नमस्कार नामा म्हणे । 


४५६. अष्टोत्तरशे वेळ समाधि निश्चळ । पूर्वी तुझें स्थळ वहनाखाली । 
उठविला नंदी शिवाचा ढवळा । उघडिली शिळा विवराची । 
आसन आणि धुनी गृहछालावर । पाहाती ऋषेश्वर वोसंडोनी। 
बा माझी समाधि पाहिली जुनाट । केवळ वैकुंठ गुहागौप्य। 
नामा म्हणे देवा पुरातन स्थान । ऐसें नारायणे दावियेलें । 


४५७. नारा विठा गोंदा महादा पाठविला । झाडविली जागा समाधीची । 
हरिदिनी जागर केला निशीदिनीं । उदईक पारणीं द्वादशीचीं । 
गंगा गिरजा राही रूक्माबाई भामा । उठिल्या रांधण्या पारण्याच्या । 
नाना प्रकारचे पाक ते अपार। मुनि ऋषेश्वर बोलाविले। 
वैष्णव देव आणि आले सुरगण। करोनियां स्नान इंद्रायणी । 
पिंपळाचे पारी बैसविल्या पंक्ती। पात्रें ते श्रीपति वाढूं लागे । 
नाना म्हणे देवा करणें साहित्यासी । होतो कासाविसी प्राण माझा । 


४५८. सोवळ्यानें हरि वाढितो सकळां । मनींचा कळवळा कोण जाणे। 
रुक्माईचे कानी सांगितली गोष्ट। विस्तारावें ताट ज्ञानदेवा । 
राही रुक्माबाई वाढिती आवड़ीनें। सोडितो पारणें ज्ञानदेव । 
नामा म्हणे देवा परब्रह्म अन्न । जातों बोलावण ज्ञानदेवा। 


४५९. निवृत्ति सोपान मुक्ताई चवथी । अनेक विभूति ज्ञानेश्वरा । 
नामा पुंडलिक गरुड हनुमंत । परसा भागवता बोलाविले । 
विठ्ठल रुक्माई सत्यभामा राही । इतुके तयेठायी जमा झाल्या। 
विसोबा खेचर चांगा वटेश्वर। सांवता कुंभार एकेठायी। 
गंगा गिरजा दोघी नीळकंठ ईश्वर । मध्ये ज्ञानेश्वर घेतियेला । 


५ । 
६ । 


| 
२ । 
३ । 
४ । 
५ । 


१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
१। 
२। 
३ । 
४ । 
५ । 
६ । 
७ । 
१ 
२ 
३ 
डू 
१ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४६०. निवृत्ति मुक्ताईचे करिती समाधान । घेतलां सोपान मध्यभागीं । 
ऐक्य आहिक्याचीं बैसली एकवटें । विस्तारिलीं ताटें रुक्माईनें । 
एक एकालागी देताती प्रसाद । आतां ज्ञानराज पाहू डोळां । 
नामा म्हणे स्वस्थ जेवितां पंगती । घृतपात्र हाती विस्तारीतु। 


४६१. ज्ञानदेवालागीं चंदनाची उटी। पंचारती होती आनंदाच्या । 
गंध आणि अक्षता पुष्पपरिमळा। घेती बोसंगळा नामदेव। 
ज्ञानदेव स्वस्थ देवा वोसंगळा । माळा घाली गळां नामदेव । 


४६२. जेऊनियां स्वस्थ उठिले परिपुर्ण । केले आचमन वैष्णवांनी । 
वैकुंठीचा प्रसाद पावले निवाडे। गोंदा माहादा विडे वाटितांती । 
दोन प्रहरपावेतों आटोपले भोजन । तृतीय प्रहरी कीर्तन आरंभिलें । 
कीर्तनाच्या नादें मोहिला गोविंद । करावा उद्योग समाधीचा । 
नामा म्हणे देवा करितां उशीर । विकळ ज्ञानेश्वर जात असे । 


४६३. मुगुट मनोहर कुंडले मकाराकार । कासे पीतांबर कसियेला । 
खोविले गोशे स्वार गरुडावर । उठविले भार वैष्णवांचे । 
केलें आचमन तीर्थी त्या तांतडी । आले उठाउठीं सिद्धेश्वरी । 
परमार्थ स्वार्थ झाल्या गुहा गोष्टी । होताती भेटी ज्ञानदेवा। 
नामा म्हणे भेटा लहान थोर सारे। जातो ज्ञानेश्वर समाधीसी। 


४६४. ब्रह्मादिक तेथे करिताती पूजा । घालिताती सेजा समाधीसी । 
चिद्रत्ल आसन उन्मनीची धुनी । समाधि सज्जनी पाहियेली। 
धुबट वस्त्राची घडी ते अमोल । तुळसी आणि बेल आंथरिले। 
दुर्वा दर्भ बरी टाकिले मोकळे । पुष्पे ती सकळ समर्पिलीं। 
नामा म्हणे येर्थे छाया निरंतर । सुखी ज्ञानेश्वर सुखावला। 


५ 


२१६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४६५. लावियेला दीप निरंजन ज्योती । प्रकाशल्या दीप्ती तन्मयाच्या। १ । 


पुजुनि समाधि निघाले बाहेर । प्रेमें ज्ञानेश्वर डुलतसे । 
अनुमानिलें स्थळ सभोंबती सारें । धन्य ज्ञानेश्वरें कृपा केली । 


२ 
डे 


देव आणि नामा रुक्माई राही । स्फुंदती ठायीं ठायीं संतजन। ४ । 


४६६. निवृत्ति सोपान पुढें मुक्ताबाई। देवा सांगा कांहीं निजगुज । 
देव ज्ञानेश्वर बैसले जवळी । घेतियेली आळी सोपानानें । 
ज्ञानदेवें खूण सांगितली देवा। पूर्ण तूं बिसांवा सज्जनाचा । 
सोपानाचे हात देवाचिये हातीं । तेव्हां आपमूर्ति कासावीस। 
म्लान वदनें निवृत्ति सद्गुरुसागर। येऊनि ज्ञानेश्वर चरणीं लागे । 
नामा म्हणे याचें अंतर परिपूर्ण। नाहीं देहीं भान निवृत्तीसी । 


४६७. पांडुरंग निवृत्ति उभे दोघेजण । आरंभिले नमन ज्ञानदेवे । 
नामा पुंडलिक उभे दोहीकडे । ज्ञानराज पुढें उभे ठेले । 
गंध आणि अक्षता पुष्प परिमळ। आणियेलें जळ भागिरथीचें । 
अनंत स्वरूपाची अनंत हीं नांवें । नमन ज्ञानदेवे आरंभिले । 
नामा म्हणे देवा नमनाची रीती। नमन सर्वांभूती मान्य झालें । 


४६८. पुढें ज्ञानेश्वर जोडोनियां कर । बोलतो उत्तर स्वामिसंगें । 
पाळिले पोसिले चालविला लळा । बा माझ्या कृपाळा निवृत्तिराजा। 
स्वामीचिया योगें झालों स्वरूपाकार । उतरलो पार मायानदी। 
निवृत्तीनें हात उतरिला वदना । त्यागिलें निधाना आम्हालागीं। 
नामा म्हणे देवा देखवेना मज । ब्रह्मी ज्ञानराज मिळविला। 
४६९. वोसंडोनि निवृत्ति आलिंगों लागला। आणिकांच्या डोळां अश्रु येती। 
अमर्यादा कधीं केली नाहीं येणें। शिष्य गुरूपण सिद्धि नेलें । 
गीतार्थाचा अवघा घेतला सोहळा । गुहागौप्यमाळा लेवविल्या । 


HNN ता. ळा ७ FNS MES ०८ (० VR) 


फेडिली डोळियाचीं अत्यंत पारणीं । आतां ऐसें कोणी सखे नाहीं। ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


काढोनियां गुहा वेद केले फोल । आठवती बोल मनामाजी। 


नामा म्हणे संत कासावीस सारे । लाविती पदर डोळियांसीं। 


४७०. देव म्हणे ऐसे आठवाल कोठवर । होईल उशीर समाधीसी । 
निरंजनीं समाधि निरंतर तुम्हांसी। व्यर्थ कासाविसी होऊं नये । 
निवृत्तीसी पोटीं धरिलें देवानें। केलें समाधान अवधियांचें। 
ब्रह्मणीही कळा पुढें मुक्ताबाई। देवा सांगा कांहीं आम्हांलागीं । 
देव म्हणे तुज येणें जाणें नाहीं । अनुभवोनी पाहीं जीवन्मुक्ति । 
म्हणे मुक्ताबाई सख्या ज्ञानेश्वरा । प्रार्थना तुम्ही करा देवालागीं। 
ज्ञानदेवे वचन घातलें देवावर । विश्वाचे माहेर पांडुरंग । 
नामा म्हणे स्वामी प्रेमाचिया रंगे । बोलावणे स्वांगें करू आम्ही । 


४७१. ज्ञानदेवे देवा घातलें वचन । करा समाधान सोपानाचें । 
समुदायेसी तुम्हां करू बोळवण। ऐसाची सोपान ब्रह्म करू। 
तीर्थावळी बेळे नेमियलें स्थान। तेथें पोचविणे मजलागी । 
विठ्ठल रुक्माई उभी समाधान । दिधलें बचन ज्ञानदेवा। 
नामा म्हणे देवा स्थिरावले मन । करितां समाधान अवधियांचें। 


४७२. निवृततिदेव म्हणे सांगतों या वाचे । राहाणे चौघांचे एकरूप । 
त्रिवेणीचा ओघ जैसा एकेठायीं । तैसी मुक्ताबाई आम्हांमर्ध्ये । 
ब्रह्माविष्णुहर जैसे एकेठायीं । तैसी मुक्ताबाई आम्हांमध्यें । 
रज तम गुण सत्व गुणाठायीं । तैसी मुक्ताबाई आम्हांमध्यें । 
भूचरीं खेचरी चांचरी ते पाही । अगोचरी ठायीं मुक्तगंगा । 
प्रथम ज्ञानेश्वर काढियेली वाट । धरियेलें वैकुंठ अलंकापुरी । 
इंद्रनीळ पर्वत नेमिला सोपाना | निवृत्तीसी जाणा त्रिंबकेश्वर । 
चौथी मुक्ताबाई नेमियेली तापी । नामा म्हणे ख्याती केली यांनीं । 


२१८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४७३. निवृत्तिदेव म्हणे करितां समाधान । कांहीं केल्या मन राहात नाहीं । 
बांधल्या तळ्याचा फुटलासे पाट । ओघ बारा वाटा मुरडताती । 
बांधल्या पेंढीचा सुटलासे आळा । तृण रानोमाळा पांगलासे । 
हरिणीवीण खोपी पडियेली बोस । दशदिशा पाडस भ्रमताती । 
मायबापें आम्हां त्यागियेलें जेव्हां । ऐसें संकट तेव्हां झालें नाहीं । 
नामा म्हणे देवा पेटला हुताशन | करा समाधान निवृत्तीचे । 


४७४. देव रुक्माबाई आणिक साधुजन। करिती समाधान निवृत्तीचे । 
ज्ञानियांनीं ऐसी करावी जंव खंती। अज्ञानाचा किती पाड आला । 
धन्य तुमचा महिमा बोलती पुराणीं । दृश्य कांहीं मनीं आठवां नये । 
आकाशाचे ठायीं अभ्रे येती जाती । कोण त्यांची खंती करूं पाहे । 
अवतारादिक गेले आले अपार । जैसा का विस्तार मृगजळाचा। 
नामा म्हणे देवें धरियेलें हातीं । उठविली विभूति निवृत्तिराज। 


४७५. गरूड हनुमंत मुक्ताई सोपान । देव साधुजन आनंदले। 
मागें पुढें संत पताकाचें भार । मध्ये ज्ञानेश्वर मिरवतो । 
टाळ आणि वीणे मृदंग गायन। करिती कीर्तन सुस्वरेंसी । 
जयजयकार ध्वनि करिती सुरगण । वर्षती सुमन स्वर्गीहुनी । 
हरिपाठ गजर करिती अपार । नामा म्हणे भार उठविले। 


४७६. सर्व स्वस्ति क्षेम वैष्णव मंडळी । बैसलेती पाळी समाधीच्या। 
पताकांची छाया दुणावली फार । सिद्ध ज्ञानेश्वर तेव्हां झाले । 
अजानवृक्षदंड आरोग्य अपार । समाधीसमोर स्थापियेला । 
कोरड्या काष्टी फुटियेला पाला । तेव्हां अवधियाला नमस्कारी । 
नामा म्हणे देवा घार गेली उडोन | बाळें दानादान पडियेलीं। 


४७७. मुंग्यांचिये विवरी लागलीसे आग । पुढें आणि मागें झालें नाहीं। 
राही रुक्माई आणि सत्यभामा । ओंवाळिती प्रेमा ज्ञानेश्वरा। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२१९ 


उभारिल्या गुढिया आणि तोरणें । छाया सुदर्शन धरियेलें। 
नारा विठा गोंदा भेटला माहादा । उभे जागोजागां राहिलेती | 
विसोबा खेंचर चांगा वटेश्वर । केला नमस्कार अवधियांनीं । 
गोरा कुंभार सांवता माळी । नामा तळमळी वत्सा ऐसें । 


४७८. परसा भागवते केला नमस्कार । सारे लहान थोर जमा झाले । 
सकळांचिया पायीं नमियेलें नमना । केली प्रदक्षिणा समाधीसी । 
प्रथम पायरी बाहेरील जेर्थे । उभा पंढरिनाथ भेटावया । 
देव म्हणे बापा अमृत नेदी पाट। फार केले कष्ट जगासाठीं। 
नामा म्हणे यांनीं अनुभवाच्या नौका । पार केलें लोकां जडमूढां । 


४७९. देव निवृत्ति यांनी धरिले दोन्ही का । जातो ज्ञानेश्वर समाधीसी । 
नदीचिया माशा घातलें माजवण | तैसे जनवन कालवले । 
दाही दिशा धुंद उदयास्तावीण। तैसेची गगन कालवलें। 
जाऊनि ज्ञानेश्वर बैसले आसनावरी । पुढें ज्ञानेश्वरी ठेवियेली। 
ज्ञानदेव म्हणे सुखी केले देवा । पादपद्मी ठेवा निरंतर। 
तीन वेळा तेव्हां जोडिलें करकमळ । झांकियेले डोळे ज्ञानदेवे। 
भीममुद्रा डोळा निरंजनी लीन । झाले ब्रह्म पूर्ण ज्ञानदेव । 
नामा म्हणे आतां लोपला दिनकर । बाप ज्ञानेश्वर समाधिस्थ । 


डे 
1 
५ 


कक MS ७६ AA NS HF oo A A ww > 


~ 


शेवटचे कडवे म्हणून पुष्पवृष्टी करावी. “महाराज ज्ञानेश्वर माऊली', भजन 


करावे. शेवटी खालील आरती म्हणावी व उपसंहार करावा. 
४८०. इंद्रायणीचे तर्टी धरिला रहिवास । विश्व तारावया लक्ष्मी निवास | 


ज्ञानेश्वररूपें धरिलें निज वेष | वर्म जाणें तया सद्गुरू उपदेश । १ । 
जयदेव जयदेव जय ज्ञानदेवा। जीवा शिवाचा आदि परब्रह्म ठेवा | ध्रु० । 


कृष्ण एकादशी कार्तिकमासीं । आपण पंढरिनाथ सनकादिकांसी । 


यात्रेसी येताती स्वानंदरासी । दर्शन घडे तयां निजमुक्ति देसी । २ । 


२२० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


म्हैसिक पुत्र केला वाचक वेदाचा । प्रतिष्ठानीं गर्व हरिला विप्रांचा । 
विशेष अर्थ केला भगवद्गीतेचा । प्रत्यक्ष द्वारी शोभे पिंपळ कनकाचा । 
सनकसिद्धगणांमाजी तूं श्रेष्ठ । ज्ञानावरी माजी ज्ञानवरिष्ठ । 
अनुताप दीप्ति विश्व घनदाट । नामयावरि लोटे प्रेमाचा लोट । 


४८१. धन्य सर्व काळ धन्य तो सुदिन । धन्य हा निधान ज्ञानदेव । 
बारा शर्ते अठरा दुर्मुख संवत्सर । तिथी गुरुवासर त्रयोदशी । 
ऋतु कृष्णपक्ष कार्तिक मास । बसे समाधीस ज्ञानराव। 
नामयाची जनी लागतसे चरणीं । ज्ञानेश्वरी ध्यानीं जपतसे। 


४८२. निवृततीने बाहेर आणिलें गोपाळा । घातियेली शिळा समाधीसी। 
सोपान मुक्ताई सांडिती शरीरा। म्हणती धरा धरा निवृत्तीसी । 
आणिकांची तेथे उद्विग्न तीं मने । घालिताती सुमर्ने समाधीसी। 
नामदेवें भावें केली असे पूजा। बापा ज्ञानराजा पुण्यपुरूषा । 


४८३. अवर्धी जययकारं पिटियेली टाळी । उठली मंडळी वैष्णवांची । 
सह मंडळी सारे उठले ऋषीश्वर। केला नमस्कार समाधीसी। 
पश्चिमद्वारे संत रिघाले बाहेर। सखा ज्ञानेश्वर अलंकापुरीं। 
इंद्रायणी केलें अवघ्यांही आचमन । करिती समाधान निवृत्तीचें । 
सोपानासी पोटीं धरिले देवानें । संवत्सरगांबीं जाणें नेम केला । 
मुक्ताबाईलागीं सांगितली खूण। जाय तों सोपान स्थीर असा । 
त्रिवर्ग तीं ऐसीं राहिलीं एकमनें । जाणोनियां खूण नामा म्हणे । 
४८४. देवसमागमे परतले भार। केला हरिजागर समाधीसी । 
नव दिवस संत समाधिजवळी । देव चंद्रमौळी कीर्तनासी। 
शुद्धमार्गेसर दशमी भोजने । विधी नारायर्णे संपादिली। 


~ 


a LY ४७ ANN ७७५, म्ह. NN HH + ok 


| +|६ 
न 


६ 
७ 
१ 
२ 
३ 


एकादशी कीर्तन द्वादशी पारणीं । मग ऋषि मुनि संतोषले। ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२२१ 


त्रयोदशी देव रिघाले बाहेरी । धन्य अलंकापुरी ज्ञानराज। 
नामा म्हणे धन्य पलाटण पाउलीं । पंचक्रोशी ठेली सकळ तीर्थे । 


४८५. धन्य अलंकापुरी शिवपीठ शिवाचे । अगस्ति ऋषीर्चे पूर्वस्थळ । 
त्रिवर्गी म्हणितलें जातां जातां हरी । आम्हां कौंडण्यपुरी आज्ञा द्यावी । 
इंद्रनीळ पर्वत नेमिला सोपानदेवा । तोंवरि करूं सेवा अंबिकेची । 
देव म्हणे भले आरंभिले तुम्ही । आज्ञा घेतों आम्ही पंढरीसी। 
इंद्रनीळ पर्वती समाधि सोपान। सर्वत्र आमंत्रण देवें दिलें । 
देव भक्तालागीं झालें समाधान । मग सुरगण आवंतिले। 
नामा पुंडलिक निघाले बाहेरी । गरूडावरी देव स्वार झाले । 
४८६. समाधी परिपूर्ण बैसले ज्ञानेश्वर । उठविले भार वैष्णवांचे। 
अलंकापुरी सव्य घेतली ते संतीं । दिली भागीरथी ज्ञानालागीं। 
भैरवापासूनि उगम निरंतर | रानोमाळ झरे तीर्थ गंगा। 


५ । 
६ । 


|| 
३। 
३ । 
४ । 
५ । 
६ । 
७ । 


१। 
टा 
३ । 


सैंघ इंद्रायणी वाहाती मिळोनी। अखंड क्षणीं वोघ जाती | ४। 


चालिले विमान गंधर्व सुरगण । यात्रा परिपूर्ण झाली म्हणती । 

तीर्थमहोत्साह झाला म्हणती सारासार । दे क्षीश्रर परतले। 

वैष्णवांचे भार निघाले बाहेर । केला जयजयकार सर्वत्रांनीं। 

पंढरीचा पोहा निघाला बाहेर । गरूडावरी स्वार देव झाले। 

नामा म्हणे ऐसा सुखी ज्ञानेश्वर । झाला असे स्थीर ब्रह्मबोधें। 
संत ज्ञानदेवांच्या दर्शनासाठी संत नामदेवांची आळी. 


४८७. सदगुरु सखया नाथा पंढरीराया । ठेवी डोई पायां कृपेसाठी। 
नाही गांठी पुंजी तव कृपेजोगी। झालों हतभागी भक्तिवीण । 
हतभाग्या कैची समर्थाची भेटी । घाली घट्ट मिठी संतांपायी। 
अक्तशिरोमणी ज्ञानदेव नामा। चरित्र महिमा गाऊं त्याचा। 
इच्छी परी मन ज्ञानशक्तीक्षीण। धरितों चरण नाथजींचे। 


५। 
६ । 
७ । 
८ ॥। 
९। 


१: ॥ 
२ ॥ 
३ । 
४ । 
५ । 


२२२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४८८. अलंकापुरीस पांडुरंग गेले। समाधिस्थ केलें ज्ञानदेवा । 
उरकोनी सोहळा संगे संतमेळा । विठोबा राहिला आळंदीस । 
पाहे चक्रपाणि नाम्याडोळा पाणी । कंठ तो दाटुनी उगा आहे। 
पुसे रुक्मिणीकांत कारे तू निवांत । नामया शोकाक्रांत कोण्या दुःखे । 


४८९. नामा म्हणे देवा ज्ञानदेव सृष्टी । पडेल कां दृष्टी पुन्हां आतां । 
ज्ञानाचा वियोग जडला हृद्रोग । भेटीचा प्रयोग करा देवा । 
ज्ञानदेव माझा दाखवा या वेळी । जीब तळमळी त्याच्यावीण । 
संत अंतरला सखा झाला दूर । आतां पंढरपूर कैसे कंठूं। 
तुमचें दर्शन ज्ञान कृपादान | पंढरीस येणे याचसाठीं। 
संत समाधीचे आद्य उद्गाते निर्माते संत नामदेव आहेत. 


४९०, तरीच येईन पंढरीस । दृष्टी देखेन ज्ञानेश। 
ज्ञानदेवा भेटी व्हावी। ऐशी सोय देवा लावीं। 
ऐसियाच्या कृपादानें । तुम्हां संगती नाचणे । 
पंढरीचे जें कां सुख | जाणे तो एक भाविक। 
४९१. ज्ञानदेव पहावा डोळां । ऐसें वाटते विठ्ठला । 
जगजेठी जगत्पाळ | माझी पुरवावी आळ । 
तुम्हा काय अवघड | लीळें झेला गिरीगड । 
कल्पतरुतर्ळी वास। त्या घडे कां उपवास । 


माझ्या  कृपाळुवा देवा । हांकेसससी घेशी धांवा। 
४९२. ज्ञानदेव माझें सौख्य सरोवर । त्यांत जलचर स्वस्थ होतों । 
दुर्दैब तापाने आटलें तें नीर । वर्षी रघुवीर कृपामेघ । 
ज्ञानदेवाबीण व्याकुळ हे प्राण। तूं जगज्जीवन देवा होसी। 
विठाबाई तूं गे जाणसी ना जाण। रक्षी मज कोण दुजें येथें । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४९३. नामा हे वदतां डोळ्या आलें पाणी। पडिला धरणी देवापुढे । 
नामदेव स्थिति पाहून श्रीपति । विस्मित ते चित्तीं स्तब्ध झाले। 
कैशा रीतीं नाम्या संबोखूं मी आतां। कठिण अवस्था देव म्हणे । 
प्रेम उचंबळे ऐकतां ही आळ । बुझावी गोपाळ नामयालागीं। 


४९४. देव म्हणे नामया पाहें । ज्ञानदेव मीच आहें । 
तो आणि मी नाही दुजा । ज्ञानदेव आत्मा माझा। 
माझ्या ठायीं ठेवी हेत । सोड खंत खंडी द्वैत । 
नामया उमज मानसीं । ऐसें म्हणे हषिकेशी। 


४९५. ज्ञानदेवा पुढें कथा । करी वारील ह्या व्यथा। 
आत्मरुपी ज्ञानेश्वर । तोचि ज्ञानाचा सागर। 
ज्ञानदेवी धरीं भाव । स्वयें होय तूंचि देव। 
राम कृष्ण रे गोविंद । जप म्हणे तो मुकुंद । 


४९६. प्रेमळ तूं भक्ता माझ्या नामदेवा । जीवींचा विसावा भक्त तूंची। 
तुमचेनीं माझें देवपण सत्य । चंद्रे पाझरत सोमकांत। 
तुमचे भक्तीनें आणिलें रुपासी । अवाच्य अविनाशी अरुप तें। 
पंढरीचा राणा सांगतो हा खुणा। भक्तांच्या कारणा येणें मज। 


४९७. नग जों ते सोनें लेण्या जोगे होतें । मुदी कंकण तैं नामें त्यांची । 
मुशी माजी जेव्हां गेले तें मुरोन । झालेंसे सुवर्ण अभिन्न तें । 
तैसा ज्ञानदेव भक्त तो मी देव । लौकिक लाघव दासांसाठीं । 
ज्ञान समाधी हे नाशी रुप नांवा । अंतिचा मेळावा मजमाजी। 
४९८. तेज स्पे ज्योती कर्पुरी निघाली । दोन्ही तीं निमालीं एकदांची । 
आघाताने नाद घंटेंतून उठे । शेवटी तो मिटे घंटेमाजी । 
ब्रह्मी माया स्फुरे चैतन्यप्रकाशे। शेवटी तें वसे ब्रह्मारुपी। 
पांडुरंग म्हणे ऐक नामया ज्ञान । बाटो समाधान तुझ्या जीवा। 


२२३ 


१ 
२ 
३ 
1 
१ 
३ 
३ 
t 
१ 
२ 
३ 
].1 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 


४ । 


२२४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४९९. नामदेव म्हणे देवा । ब्रह्मज्ञान पोटी ठेवा। 
तुम्ही माये संगें गूढ। ज्ञान जाणिवेचे आड । 
आम्हा नाहीं याची चाड। वाटे संत भेटी गोड। 
संत भेटी प्रेम फावे। प्रेमे देवाशी भेटबें। 
प्रेम आहे पोटभरी । देव त्यासी पोटी धरी। 
नामदेवा ठायी प्रेम । मार्गी आडविलें ब्रह्म। 


५००, देई भक्ति रस प्रेमा । देवा घाली आम्हा जन्मा । 
प्रेम येई हातां जरी । जेथें नांदू ती पंढरी। 
ज्ञानदेवी भेट व्हावी । ज्ञान गोष्ट कां सांगावी । 
नामा न बुझावा जनीं । कोण नाचेल कीर्तनी । 
पुरवा नामयाच्या आर्ता | देवा सांगे जगन्माता। 


५०१. देव कळवळले चित्तीं । त्यासी मायेची संमती। 
माय बापांचा त्या लळा । नामा घेईना कां आळा। 
बाप जगताचा स्वामी। आई प्रत्यक्ष लक्षुमी। 
नामा थोरांचे लेंकरू। छंद त्याचा अनिवारु। 
छंद नामयाचा ` पुरविण्या। देव वेची प्रेमनाण्या । 
हाटी उदमी भाविक । विठुराजा त्या ग्राहीक। 
५०२. गरुडासी मग म्हणे पांडुरंग । साकल्य हें सांग पुंडलिकां। 
नामदेव कष्टी ज्ञानदेवासाठीं । घेऊन या तो भेटी नामयाच्या। 
संतप्रेम भेटी देव गुज गोष्टी । जाणत्याच्या पोटी सर्व वसे। 
करी पांडुरंग येई त्याच्या मना । निमित्ताकारणा भक्त शोधी। 
५०३. ऐकतां निरोप पुंडलीक भक्त। झाला सद्गदीत धन्य म्हणे । 
धन्य ती आळंदी धन्य विष्णुदास । धन्य हा दिवस देव भेटे! 


जी 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


ज्ञानदेवा आलें वैकुंठींचे रूप । पोचतां निरोप पुंडलिका। 
पुंडलिकें तेव्हां गरूड पूजियेला । ज्ञाना बैसविला विमानांत। 
पुढें तो गरूड मागें ये विमान। रुक्मिणी दुरोन दावी देवा । 


५०४. आकाशी पुष्पक शुभ्र दंड दिसे । बैसोनि येतसे ज्ञानदेव । 
शुद्धभावें इच्छी ज्ञानदेव भेटी । येई उठाउठी भेटूं त्यासी । 
पहाती नवल भक्त ते प्रेमळ । निश्चय निढळ आहे ज्यांचा। 
देव म्हणे नामया घेई भेटीसुखा । ज्ञानदेव सखा उभा येथें। 


५०५. ज्ञानदेवा पहातां डोळा । नामदेवा हर्ष झाला। 
घट्ट धरियेले पाय। तूं तो झाला सद्गुरुराय । 
नको करू रे अबव्हेर। मज धरू नको दूर। 
सदा आठवत मना। तुझ्या भक्तीच्या कल्पना। 


५०६. नाथा नको रे अंतरूं । तुझ्या कांसेचें वासरू। 
कळा दुभती तूं गाय | तुझा वियोग असहा। 
देह भोगितां प्राक्तन । मना ठेवी तयाधीन । 
ज्ञानदेवी ही समाधि । जडो मनोवृत्ति अवघी । 
नामा भेटे ज्ञानदेवा । जना प्रसाद मिळावा। 


५०७. हरीचिया दासा नाम्या उदासा । तुझी हृषिकेशा प्रीति बहु । 
हरिदासांमाजी होसी तूं आगळा। प्रेमाचा पुतळा नामदेव। 
ज्ञानदेव म्हणे तूं विठोचा लडिवाळ । नामया तूं कृपाळ आम्हावरी। 
५०८. आळंदी हें गाव पुण्यभूमी ठाव। दैवताचे नांव सिद्धेश्वर । 
चौऱ्यांशीं सिद्धांचा सिद्धभेटी मेळा । तो सुखसोहळा काय सांगूं। 
विमानाची दाटी पाहती सुरवर। वर्षताती भार सुमनांचे । 
नामा म्हणे देवा चला तया ठाया । विश्रांति घ्यावया कल्पवरी । 


1915 खंत नागलेलांची / घाली ) 8A 


२२५ 


३ | 
४ ॥ 
५ । 


HN ८४७, (४ ७ ७४७ 64 आ... ::७ ol ~ A A NS 


४ । 


२२६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


संत सोपानदेव समाधी, श्रीक्षेत्र सासवड, जि. पुणे 
मार्गशीर्ष वद्य त्रयोदशी शके १२१८ 
५०९. मग उड्डाण केले गरूडें। गगन आक्रमिले चंडे। 


वरी आरूढले प्रचंडे। भक्त देव सकळीक। 
पक्षाचेनि फडत्कार । ग्राम ठाकिला संवत्सर । 
गिरीकडे पठार । शिखरी गरूड उतरला। 
त्या काळीं समारंभ केला। महा उत्सव हरिसी झाला। 
जयजयकार प्रवर्तला । विमाने दाटली आकाशी । 
दुष्टी देखावया कौतुक। शिवगण आले सकळीक। 
कर्ता ब्रह्मांडायक। ते कौतुक अवलोकिती । 


मुनि पुंडलीक उतरला । संगती वैष्णवांचा मेळा । 
समाधिसुखाचा सोहळा। पाहाती देव सकळीक । 
हातें खणोनि भूमिका । अमृत शिंपूनि सुगंधिका। 
महा मंगळीक सुखा । वेद धोष आरंभिले । 
नामा म्हणे सुखसंगती । वैष्णव हरिनाम गर्जती । 
लक्ष्मी नारायण क्षिती । उतरोनी समाधी देताती। 


५१०. भक्तां समागमें हरी । सत्वर आले संवत्सरी । 
ब्रह्मानंद परोपरी । चरण धरी सोपानदेव । 
भागीरथी सवें सरिता । धांवोनि आली गंगा माता । 
यमुना सरस्वती उभयतां । एकात्मता कऱ्हेमाजी । 
इंद्र चंद्र तेहतीस कोडी । नवनाथ सिद्ध सौंगड़ी । 
भक्त सनकादिक प्रौढी। वेद परवडी गर्जती। 
गगनामाजी देवांगना । वर्षाव करिती दिव्यसुमनां । 
म्हणे निवृत्तिनाथ सोपाना। चरणावरी ठेवी तूं। 


ss es errr ARR 


७ । 


३ । 


४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


पुष्पकारूढ झाले देव । आणिक मागुती आले सर्व । 
पांडुरंग दैव सदैव । सोपानदेव बाळमूर्ती । 
इंद्रनीळ पर्वत आहे । तेथोनी ठाव जावया पाहे। 
सप्तपाताळीं शेष वाहे । दीर्घ देह फणी असे। 
जाबोनी त्यासी श्रुत करावें । गरूडासी बोलिलें देवरावें। 
मार्गी चालिला लवलाहे । क्रमित जावें सप्तपाताळीं। 
नामा म्हणे अमृतकरीं । मुख कुरवाळोनी श्रीहरी । 
सोपानसमाधि भीतरीं । आपण पुढारी बैसले। 


५११. नमो अगणित गुणा | नमो आगमगुणनिधाना। 
नमो कलिविध्वंसगहना । काळहनना तुज नमो। 
प्रेमळ वैष्णव नैष्ठिक पूर्ण । गाती नामसंकीर्तन। 
हांहां हह गंधर्व देवगण। करिती गायन सुस्वर। 
हर्ष मंगळ वाद्यें वाजविती । वैष्णव सप्रेमें नाचती । 
नामा म्हणे पुढतोपुढती। समाधिस्थिति अखंड । 


५१२. ऐसा सोपान संबोखिला । महा उत्साव आनंद झाला । 


अभय वर दिधला । गर्जिन्नला देवराणा। 
म्हणे तूते न विसंबे । संवत्सरी असेन स्वयंभे। 
या वटेश्वरी सगुण सुलभे। समारंभ प्रतिवर्षी । 
सिद्धसाधकाचें स्थळ। तो हा वटेश्वर सानुकूळ । 


यासी म्हणती नीळकंठ शीतळ । सोडवील प्रथम नाम। 
पूर्वी हे ब्रह्मयाचें स्थान। तेणे येथे तप साधिलें गहन । 


प्रत्यक्ष शंकर सुप्रसन्न । अशिर्वचन बोलिले । 
इंद्रनीळ पर्वतरूप । प्रत्यक्ष नारायण स्वरूप । 
असे कँडिण्यपुर समीप । माता साक्षेपें । 


1915 संत नामदेवांची ( मराठी )-- 8 ० 


२२७ 


mM 


७ 


न 


~ 


२२८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


ऋषिगण गंधर्व । क्षेत्रपाळ मल्हारी देव । 
इंद्र चंद्र ब्रह्मदेव । शुद्ध ठाव नेमिला। ६। 
नामा म्हणे जनार्दन | बहुत संतोषला सोपान। 
अंगें ब्राह्मण सनातन | शुद्ध अधिष्ठान दिधले । 


५१३. सोपान म्हणे देवात्तमा। पूर्वी येथे होतां ब्रह्मा । 
आणि तुम्ही सर्वोत्तमा। कोणे स्थळीं होतां देवा । 
देव म्हणे कथा परिस | कोट्यानकोटी युगांस। 
आम्ही होतों पंढरीस । अनंत कल्पें गेलीं । २ । 
अनंत भक्तांचिया मेळीं । अनंत वैष्णव भूमंडळीं । 

माजी गवसले सकळीं। केली आगळी पुंडलिकें | ३ । 
येणें प्रसन्न केलें शंकरा। शंकरें मज दाविलें निर्धारा। 

आपण राहोनि पाठमोरा । विश्व तारिले कीर्तने। ४ । 


७ 


Fe) 


भक्ताचेनि आराधनें। साधियलें बहुत पुण्ये । 
माझें झालेंसे येणें । एक कारण पुंडलिकाचे । ५ । 
पूर्वापर पंढरीसी । होती विष्णुमात ऐसी । 


निर्धार करोनि मानसीं । अहर्निशीं अनुष्ठान । ६ । 
येथोनि पूर्वभाग पंढरी। पश्चिमभागीं ब्रह्माअवधारीं । 
अवतार कऱ्हे पाठारीं । महादेव शिखरीं मान देशी। ७ । 
तेहतीस कोटी देवस्थळी । पूर्व पश्चिम वैश्य मंडळी। 
उग्र तप साधिलें चंद्रमौळी | या इंद्रनीळ पर्वतावरी। ८ । 
द्रोणाचळ इंद्राचळ । हनुमंते आणिला विशाळ। 
त्याच्या शाखा अधोमूळ। तो हा इंद्रनीळ पर्वत। ९ । 
येथें ल्ली सुवर्णाकार । गुप्त असती त्या निर्धार । 
दिसे अस्तमानी अंधार । दीप आकार जगाप्रती। १०। 
येथोनियां दक्षिणद्वार । गोकर्ण महाबळेश्वर । 
पाताळट्वारी पूजा शंकर। बेलपत्र अद्यापि निघती । ११। 


1915 संत नामदेवांची ( मराठी )- 80 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


नामा म्हणे देवाधिदेव | सांगितला स्वानुभाव। 


२२९ 


अधिष्ठान गुढाव। सोपानदेव निवांत । १२। 


५१४. पूर्वकथा संवत्सरनगरीं । सांगितली असे अवधारी । 
मग शेषाद्रि पर्वतावरी। गरूड शिखरीं उभा असे । 
धन्य धन्य हा सोपान । धन्य समाधि संपूर्ण । 
प्रत्यक्ष येऊनि नारायण । अभयदान दिधलेंसे । 
अनंत वैष्णव प्रेमळ । दिंडी पताका टाळ घोळ । 
रामकृष्ण नाम सरळ । भक्त सर्वकाळ नाचती। 
दिव्य उतरली विमानें। देव वर्षती सुमनें। 
इद्र चंद्र देवगण । लोटांगण घालती । 
समाधिसुखाचा आनंद । अंगें करीतसे गोविंद । 
कथा सांगितली अभेद । श्रोते सन्निध सकळीं। 
म्हणती धन्य धन्य सोपान | देब पुरूष चतुरानन । 
संत महंत वैष्णव प्रमाण । रामकृष्ण गाताती। 
नामा म्हणे देवराव । मनोरथ पूर्ण करोनी सर्व। 
अपार गुण कीर्तिलाघव । न कळे माव कोणाशी। 


५१५. सद्गुरू सागरा दीनबंधु । अनाथनाथा सुरैकसिंधु । 


चातकातें कृपाबिंदु । प्रसाद द्यावा। 
गुरु आणि गणपति पुरातन । सिद्धांत वेदांत जुनाट जुना। 
दयाळा पातकहरणा। रक्षी रक्षी स्वामिया। 


तूं अंतरींचें जाणता।तूं इच्छेचा दाता। 
तूं हृदयीं प्रेरक होता । कमळालया | 
दृश्यादृश्य करितां पार। चौऱ्यांशी लक्ष योनी दुर्धर । 
चुकवुनि उतरसी पार। संकटी स्वामिया । 
निवृत्ति प्रवृत्ति दोन्ही थडी । मधी माया नदी उघड़ी। 
बोधभावें घालिसी सांगडी। पार उतरिसी स्वामिया । 


४ । 


२३० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


सोपान आपुला अंकित । पद्महस्ते करावें मुक्त। 
जो मनें इच्छिला अर्थ । सिद्धि न्यावा स्वामिया । 


५१६. तूं सद्गुरू आनंदभरित । तुझा आदि ना अंत । 
तूं प्रकाशा प्रकाशमंत। तुज नमो स्वामिया । 
बुद्धिपालका वैभवा । तूं देवाधिदेवा। 
तूं जाणसी अंतरींचा गोवा । उगवीं उगवीं स्वामिया । 
तू सत्वरुपाची चौघड़ी। आणि परेची पैल थड़ी। 
बोधभावें करी उघडी। पार उतरी स्वामिया। 
तूं विश्रांतिचें स्थळ । तूं निर्गुणानिर्गुण निर्मळ । 
निवृत्तिमतीचा विशाळ । पुरवी आळ सोपानाची। 


५१७. स्पष्ट जोडोनियां कर । मी दासानुदास अपार। 
प्रार्थना करूनि नमस्कार। उतरीं पार भवाब्धि। 
निवृत्ति मुक्ताई परियेसी । योगीराज झाला उदयासी। 
वद्य कार्तिक मासी । अलंकापुरी जावें लागे । 
ज्ञानदेवे मागितला मान । देव वैष्णवांचे आगमन। 
येऊनि गंधर्वाचे विमान। विधि नारायण संपादिला। 
इंद्रनीळ पर्वत . पुरातन । पूर्वी येर्थे ब्रह्मयाचें स्थान। 
कौंडण्यपुरी अंबरिकाभुवन। महाबह्म योग माया। 
तिची भावें केली पूजा । परमार्थ साधिला स्वहित काजा । 
मुक्ताई आणि निवृत्तिराजा । सोपान सहजा सिद्ध झाले । 


५१८. धन्य कप्हेचे पाठारीं। इंद्रनीळ पर्वत महागिरी। 


जैसे अलंकापुरी । तैसें पुण्य क्षेत्र हैं। 
ऐसें अनुमानिलें स्थळ । पूर्वापार निर्मळ । 
सिद्धि पाववी आळ । माय बापा । 


मग सुमूहूर्त अमृतयोग। सिद्ध संकेत ज्ञानमार्ग । 
पहिला चंद्र सवांग । गमन केले योगिराजें। 


२ । 


३ | 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२३१ 


निवृत्ति सोपान मुक्ताई | अलंकापुरींहूनि आले पाहीं। 
मृदंग वाजती घाई । कीर्तन नवाई काय सांगूं । 
समाधि सावधान । सुखी ज्ञानेश्वर निधान । 


झाला पां स्थिर सोपान! भेटीलागीं । ५ । 


केलें समाधीस नमन | विज्ञापिले सर्वजन । 
क्रा आमची बोळवण । शेवटीची | 


५१९. देव म्हणे नामया मार्गशीर्ष गाढा । जावें सासुवडा उत्सवासी। 
सोपानासी आम्हीं दिधले वचन। चला अवघेजण समुदाय । 
अलंकापुरींची यात्रा केली सांग । मग पांडुरंग सिद्ध झाले । 
दुरोनि पतका दिसती मनोहर । उठावले भार वैष्णवांचे। 
निवृत्ति मुक्ताई घेतला सोपान। जातो नारायण कर्हेतीरीं । 
नामा म्हणे देव गंधर्व सुरगण। चालिले सोपान समाधीसी। 


५२०. भक्तांचे ते साहा करणें पांडुरंगा । म्हणोनि तीर्थ गंगा उगविले । 
जान्हवी मंदाकिनी भोगावती मिळुनी । दुजी हे त्रिवेणी या भूमीसी । 
निर्झर जीवन वाहती निरंतर । तेथें वटेश्रर उतरले। 
दुरोनि हें स्थळ दिसे मनोहर । उतरले भार वैष्णवांचे । 
नामा म्हणे स्थळ आदि हे अनादि । येथेंची समाधि सोपानासी। 


७२१. उतरिलीं विमाने स्वर्गीचें राऊळ । पताका रानोमाळ मिरविताती । 
सोपान मुक्ताई सद्गुरू निवृत्ति! रूक्माईचा पति मध्यभागीं । 
टाळ मृदंग वाजताती वीणे। नारद गायन करीतसे। 
नामा पुंडलिक चालती आवडीने । संत साधुजन मिरवती। 
लहान थोर संत चालती मिळोन। करिती बोळवण नामा म्हणे। 


५२२. भोगावती तीरी दिधला मंडप । साधु आपरूप पांडुरंग। 
रखुमाई राही बैसल्या अनेक । सखा पांडुरंग उतरला । 


NNO आ AX NAN HK ot A Aw Nm 


२३२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


वद्य मार्गशीर्ष दशर्मी जागर | हरिदिनीं गजर कीर्तनाचा | ३ । 
क्षेत्रप्रदक्षिणा केली असे संतीं । आले भोगावती अवधेजण । ४ । 
निवृत्ति मुक्ताई दुश्चित्त अंतःकरण । साहित्य नारायण करीतसे । ५ । 
नामा म्हणे देवा आधीं नेमा स्थळ । मग हें सकळ साहित्य करू। ६। 


५२३. वटेश्व वृत्तांत सांगितला सकळ । पूर्वी आमचें स्थळ याची क्षेत्री । १ 
येथुनियां बाट जातसे पाताळां। उघडिली शिळा समाधीची। 
आसन मनोहर मृगछालावर । पहाती ऋषेश्वर आनंदानें । 
सोपान वटेश्रर करिती एकांत । कळलें मनोगत नामा म्हणे। 


। 
की 
३ । 
४ । 
५२४. सोपान वटेश्रर पातले समोर । केला नमस्कार निवृत्तीसी। १ 
म्हणे मुक्ताबाई जाती दोघेजण । ऐसें नारायणे बुझाविलें। २ 
गरूड हनुमंता परिसा भागवता । मग साधुसंता श्रुत केले । ३ 
गंधर्वा आणि देवा कळला वृत्तांत । जाती उभयता समाधीसी। ४ 

५ 

१ 


नामा म्हणे यांनीं आरंभिले हित । करितो स्वहित पांडुरंग । 


५२५. सोपान वटेश्वर उभे ठेले पुढती । पंचारत्या होती आनंदाच्या । १ । 
गंध आणि अक्षता वाहियेल्या सहज। देव निवृत्तिराज पूजियेले। २ । 
धूप आणि दीप आणिले संपूर्ण । पूजिलें गगन सोपानानें। ३। 
दाही दिशा दृष्टि अवलोकिली सारी। गगन अंकुरी डवरिलें । ४ । 
चक्र सर्पाकार विजा लखलखती । ज्योति प्रकाशती रानोमाळ | ५ । 
नामा म्हणे देवा उदय झाला सकळ । सोपानदेवें मूळ दाखविलें । ६ । 
५२६. शेंदूर पारवे नीळवर्ण ठसे। जनीं वनीं दिसे परब्रह्म। १ । 
मुक्ताफळ भरित सबाहा कोंदलें । रूप हें चांगलें विठोबाचें । २ । 
श्वेत पीतवर्ण आंत तारांगण | अंकुरलं गगन नानारूपें। ३ । 
ज्योतिर्मय ब्रह्म एकांतींचें पाहाणें। समाधि नारायणे उदय केली। ४ । 
संत स्वरूप अवधे अवलोकिलें मनें । नमन नामा म्हणे आरंभिलें। ५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


५२७. निवृत्ति म्हणे उर्मी तुटल्या शुंखळा। मार्ग हा मोकळा आम्हां झाला । 
पांडुरंगे पाश आवरिला आपला । म्हणोनि फुटला मार्ग आम्हां । 
आवरिली माया पुरातन आपुली । म्हणोनि आम्हां झाली बुद्धि ऐसी । 
नामदेवें मस्तक ठेवियलें पायीं । आतां खेद कांहीं करूं नका । 


५२८. जाती ब्रह्मादिक जाती चराचर । मायिक व्यवहार ऐशा परी । 
प्रकृति पुरूषाचा मांडियेला खेळ । जाईल सकळ नाशिवंत । 
चंद्र सूर्य जाईल जाईल मृगजळ । जाती तिन्ही ताळ शून्यापोटीं। 
होईल निरामय अवधें चराचर । ब्रह्मींचा विस्तार होईल ब्रह्मी । 
नामा म्हणे स्वामी जाताती सकळ । ब्रह्मी माया मूळ झाली कैसी। 


५२९. धन्य आमचे भाग्य परब्रह्म संगे । साहित्य स्वआंगें करितसे। 
नाशिवंत देह जाईल किं अंतीं । नीचाची संगति कोण काज। 
पाहिला गे माय ब्रह्मींचा आवर्तु । जीव आणि जंतु विस्तारिले। 
निवृत्ति मुक्ताईनें केलासे विवेक। आपपर लोक दुजें नाहीं। 
नामा म्हणे चित्त केलें स्थिर। देव कऋषेश्र उठाबले । 


५३०. पांडुरंग म्हणे सख्या निवृत्तिाजा। झाडा आतां शेजा समाधीच्या । 
जारा विठा महादा पाठविला गोंदा । झाडावया जागा समाधींच्या । 
परिसा भागवत चांगदेव हातें । आणिलें साहित्य समाधीचे । 
तुळसी बुका बेल दर्भ आणि फुलें । उदक चांगलें भोगावतीचें। 
भस्म पीतांबर भगवां तीं वस्त्रे । योगी दिगंबर समागमें। 
नामा म्हणे देवा उठवा कऋरषेश्वर । होईल उशीर समाधीसी । 
५३१. उठिले वैष्णव घेऊनि नारायणा । चालिले ते स्नाना अवघे जन । 
गंध आणि अक्षता विसोबाचे हातीं। पूजा ते करिती सोपानाची। 
सोपान वटेश्रर सोंवळे झाले सांग । निवृत्ति पांडुरंग पूजियेले। 


गंधर्व आणि सुरगण पुजिती सोपान । यथाविधी प्रमाण संपादिलें । ४ । 
जामा म्हणे पूजा केली हषिकेशी । चला पारण्यासी अवघेजण । ५ । 


२३४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


«55» कील...» .८५-<.. -६६५५“*-4:- ओम लिकली जनक कक 
५३२. राही रखुमाई क्रद्धि सिद्धि जेथें। पडले पर्वत पक्वान्नांचे। १ । 


बैसल्या त्या पंक्ति भोगावती तीरीं। पात्रें टाकी हरी वैष्णवाला। २ । 


विसोबा खेचर पुंडलिक संगें । वाढी पांडुरंग वैष्णवाला। 
संतसभेमाजी निवृत्ति सोपान | यथाविधी प्रमाण संपादिलें । 
रखुमाईंला देवें सांगितली खूण । सोडितो पारणे सोपानदेव । 
नामा म्हणे स्वामी जातो बोलावण । आणितो सोपान भोजनासी । 


५३३. चांगा वटेश्र मुक्ता निवृत्तिश्वर । सांवता कुंभार ऐहिक ते। 
एकेठायीं मिळाले परब्रह्म गवसून । वटेश्वर सोपान मध्यभागीं । 
सोपान वटेश्वर घेतले वोसंगळा । माळा घाली गळा पुंडलिक । 
सोपान वटेश्रर पूजिती आवडीनें। संगती निधान पांडुरंग । 
आनंदानें सारे बैसले एकवट । विस्तारिलें ताट रखुमाईनें। 
नारा विठा गोंदा बोलाविला महादा। नामा म्हणे पूजा अवधेजण । 


५३४. उठिले वैष्णव आटोपलें भोजन । केलें आचमन भोगावतीं। 
अवघ्यांनीं घेतला सोपान वटेश्वर। गोंदा महादा साचार विडे देती । 
निशिदिनीं कीर्तन केलें द्वादशी । वद्य त्रयोदशी मार्गशीर्ष । 
भोगावती केलें अवघ्यांनीं स्नान । चालिले सोपान समाधीसी। 
नामा म्हणे देवा स्थळ मनोहर । उठावले भार वैष्णवांचे । 


५३५. कळवळी मन नाहीं देहभान । बटेश्वर सोपान सोंबळे झाले । 
संत साधुजन होती कासाविसी । आले समाधीपाशीं तांतड़ीनें। 
समाधीभोंवते कुंकुमाचे सडे । पाहाती निवाडे अवघे जन। 
चरी मृगछाला दिसताती लाल । दर्भ आणि फुलें समर्पिलीं । 


३ 
४ 
५ 
द्‌ 


१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 
१ 
२ 
३ 
1 
५ 
१ 
२ 


EN 


है. 


दुर्वा आणि बेल टाकिले मोकळे । साहित्य सकळ समर्पिलें । ५ । 
निवृत्ति पांडुरंग बैसले येऊन। नमन सोपान करितसे । ६ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२२३५ 


३ संत सोपानदेवांचे नमन & 


५३६. नमो अगणित गुणा | नमो अगम्य ध्याना। 


नमो 
नमो 


नमो 


कलिविध्वंसगहना । कालरूपा । १। 
शून्यादि क्षरा । अक्षरा तूं हरा । 
हरिहर सर्वेश्वरा । नमो तुज। २। 
वेदविदा विद्वदा । सहज बोधा परमानंदा । 
अनादि आनंदा । गोविंदा तुज नमो । ३। 
चित्त विभ्रमा । नमो वृत्ति ध्यानागमा । 
आगमसमा । ऐशिया परमात्मा तुज नमो । ४ । 
अनंता अशेषा । नमो सकळ महेशा । 
शिवादि विश्वेशा। नमो तुज। ५ । 
देव देवोत्तमा सकळा । देवाधिदेवा वेगळा । 
तुज गोपाळा । चक्रचाळका हरी । ६ । 
विष्णु कृष्णरूपा । नमो शुद्धादिरूपा। 
नमो भुवनदीपा । नारायणा आदिनाथा। ७ । 
योगिया योगोत्तमा । नमो सर्वांचा तूं आत्मा। 
नमो परब्रह्मा । सर्वरामा आत्मया । ८ । 
नमो नमन। तूं जगादि जगज़ीवन। 
जगज्जनकु जनार्दन। आनंदघन महामूर्ति । ९ । 
कौतुहलहळणा। नमो भक्त प्रेमपाळणा । 
परात्पर निधाना । परादि वाचा। १०। 
परेहि परतत्वा । नाहीं जेथें रजतमसत्वा । 


वेदादिका देउनी महत्वा । पाळण करिसी धर्माचें । ११। 


नमो 


अनंत योगाधीशा । अनंत नामाधिवासा । 


नमो अनंत तपे सहसा । न जोडसी तूं स्वामी । १२। 


२३६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


ऐंशिया विश्वेश्वादि शिवा। नमो तुज महादेवा। 
होय जयावरी कृपाहेलावा । तरी सर्व सुख देशी । १३। 
नमो भुक्ति मुक्ति विशेषा । दबडुनी मी माझी आशा । 
सांडुनी रजतम दुराशा । चरणीं चित्त रमलें । १४। 
नमो उद्दोध विशद | तया वरील जो बोध। 
वरी झळके प्रसिद्ध । तो शुद्धाशुद्ध रस देई । १५। 
नमो निर्विकाराचा विकार। स्वस्वरूपाचा निर्धार । 
सर्वरूप होऊनि निर्विकार। ग्रास न करिशी माझा। १६। 
नमो शमदमादि समश्रेष्ठा। आदि अनादि वरिष्ठा । 
सकळा होऊनि विशिष्टा। । भुवनपदा दावी । १७। 
नमो अनंत अनंतेश्‍वरा । अरूपाचाही आकारा । 
ग्रास न करूनी निर्धारा। सांठवी हृदयी आपुला । १८। 


नमो नाथ दीनानाथा दीनेशा । चित्ताचित्त समरसा । 
नमो शिवादि शिवेशा। आदि प्रभु । १९। 
नमो नमो रामा। नमो नमो भवादिश्रमा। 


नमो योगादि विश्रामा। आदिपती तुज नमो। २०। 
नमो अवधूत' महादत्ता। सकळ दुष्ट तूंचि हर्ता। 
नमो सकळ कर्ता। आदिसत्ता पैं तुझी।२१। 
नमो दशानंद परेशा। नमो तुज ऐशिया जगदिशा। 
तुजविण व्यर्थ भरंवसा । आणिकां देवांचा। २२। 
नमो नमो हरी मुकुंदा । नमो नमो पावविसी परमपदा। 
ऐशिया तुज सदा । पुढती नमो नमो।२३। 
नमो वामदक्षिण परिपूर्णा । अधउर्ध्व शून्यपणा । 
नमो तुज सर्वाभरणा | समाधि देशी तुज नमो।२४। 
नमो वीर्य धैर्य संपन्नगुणा । निराशा आशा अवगुणा। 
तुज स्मरतां पूर्णनिधाना । पावविसी परमपदा । २५। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा २३७ 


नमो चतुराचतुर  शून्या । वेदशास्त्र श्रुतिमौन्या । 
नमो सकळजन सौजन्या। नांदसी सभराभरित । २६। 
नमो मंजुळ शब्दाचिया गुणा । मंजुळ नादाचिया ध्याना । 
विश्वरूप अनन्या । वैकुंठी नांदसी सदा। २७। 
नमो जगद्गुरू जगद्पालका । जगदादि जगन्नायका | 
जमो वेदादि विवेका | कर्ता हर्ता जगदीशा । २८। 
नमो नारायणा पूर्णचैतन्या । पूर्णापूर्ण सौजन्या । 
श्रुतितुजमाजि मौन्या । मौन्यरूपी नांदसी सदा।२९। 
तूं परमेश्वर परेपरता । सकळ देहीं देहहर्ता। 
सकळ रूपें हे सत्य वार्ता। बेद बोलोनी गोेले। ३०। 
ऐंशिया नमो हो देवा। महामूर्ति निरंजन ठेवा। 
तो तूं पुंडलिक अनुभवा । रूपरेखें आलासी । ३१। 
नमो विनट विट्ठलमूर्ति युगे अठ्ठावीस कीर्तिं। 
नमो वीटे नीट लक्ष्मीपती । भक्तालागीं तिष्ठसी । ३२। 
जमो भक्तालागीं दयाळु | दीनदयानिधि गोपाळु । 
तूं द्वारकेचा भूपाळु । बाळलीला अवतरलासी । ३३। 
निराभिवरासंगम । चंद्रभागेचा उगम । 
माजीं सर्वात्माराम । वृंदावनी खेळसी । ३४। 
नमो वैकुंठादि वैकुंठवासा । वैकुंठरूपा जगदीशा । 
नमो सर्वज्ञा हषिकेशा।त्राहे त्राहे स्वामिया।३५। 
समाधिधन देवा तूंचि । समाधी सेज तूंचि रची। 
समाधि हे जिवाची । शिवाशीं मेळवी। ३६। 
अनंत जन्माचे संचित । अनंत दोष दुर्घटित। 
अनंत नामाचा संकेत। हारपे तुजमाजीं । ३७। 


२३८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


ऐसी सोपान स्तुति करीत । तेणें संतोषला पंढरीनाथ । 


त्वां जग तारिले समस्त । कीर्तने करूनी । ३८। 
नामा म्हणे ऐसें स्तवन । सोपान देवें केले संपूर्ण । 
मग बोले जगज्जीवन । तयाप्रती । ३९। 


५३७. आतां स्तुति पुरे पुरे सोपाना । प्रेमळाचिया निधाना । 
संतुष्ट जालों रे वचना | एका एका तुझिया । १ । 
तूं अवतार चतुरानन। ऐसें बोलिले जगज्जीवन। 
तंव स्तवन करितां सोपान । तो मौन्यचि राहिला । २। 
सर्वोत्तम म्हणे चतुरा । महा विचाराच्या सारा। 
पवित्ररूपा परिकरा । सकळ जनासी तूंचि। ३। 
मग पाचारिली तीर्थे । जे जे तीर्थरूपा सामर्थ्ये । 
म्हणे उदक द्यावें स्नानातें। सोपानदेवासी । ४। 
गंगा जान्हवी मंदाकिनी । भोगावती भीमरथी तिन्ही। 
येती जालिया माध्यान्हीं। पंचारती घेऊनियां । ५ । 
योगी सिद्ध प्रसिद्ध । नाथादि नारायण नवविध। 
आणि सनकादिक अगाध । नारद तुंबर पातले । ६। 
देवीं आदरिलें स्तवन। ऋषी वेदघोष आरंभिले पूर्ण । 
सनकादिकीं भाष्य जाणा हा हा हु हु गंधर्व।७। 
मंगळ तुरे वाजती। महावैष्णव हरिकथा करिती । 
नामा म्हणे पुढतो पुढतीं। चरणा लागे सोपान। ८। 


५३८. नमो ज्योतिर्मय ब्रह्मा। आनंद ईश्वर पुरातना । 
नमो नारायणा कमळकोंदणा । नमो नमो स्वामिया। १ । 
नमो सद्गुरू निवृत्ति । नमो रखुमाईच्या पति। 

नमो ज्ञानमूर्ती । अगम्य पुरूषा। २ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा २३९ 


नमो भुक्ति मुक्ति चैतन्य माया । नमो कर्ता हर्ता काया। 
नमो आदी पुरातन पाया । परब्रह्मा । ३। 
नमो विराट पुरूषा पुरातना । नमो जगज्जीवना करूणाघना। 
चराचरपालका आनंदघना । अंगिकारीं नमना माझिया। ४ । 
नमो ब्रह्मांडव्यापका । नमो गुणातीतामायांतका । 
चुकवीं जन्ममरण एका।तारी विश्व कृपेनें। ५। 
नमो जळस्थळ रक्षिता। आदी अवसानी तारिता । 
नमो रोमारोम अव्यक्ता। नमो नमो दीनबंधू। ६। 


नमो विराट महद्‌्ब्रह्मा । निष्कलंक परब्रह्मा। 
योगियांच्या सुखधामा । नमो नमो दयाळा । ७। 
औट हात ध्वनी । नमो नमो अंत:करणीं। 
नमो नमो सत्रावी त्रिवेणी । त्रिपुटी येथें। ८ । 
नमो विटेवरी सदटा। नमो वैकुंठींचिये पिठा । 
आदी अंती एकटा। नमो आदिपुरूषा । ९ । 
आदी अंतीं शेवटीं । सहस्रदळीं गुहा पिठीं। 
नमो उघडी दृष्टि । स्वरूपीं तुझ्या । १०। 


नमो पार्यी पडली मिठी । नमो बांधिली हृदयीं गांठी । 
तुझें स्वरूप हृदयीं संपुष्टीं। धरून ठेविले स्वामिया। ११। 
नमो गेलें आलें । नमो झाले तें झालें । 


नमो सांभाळुनी तुझें । ठेवी आम्हा । १२। 
$ संत वटेश्वरांचें नमन & 

५३९. नमो नमो गणपती । नमो सरस्वती । 

नमो नमो रमापति । दीनबंधू । १। 


नमो योगी दिगंतरा । नमो वैष्णवांचिया भारा। 
नमो गंधर्व कऋषीश्चरा । लहान थोरां। २ । 


२४० संत नामदेवांची अभंगगाथा ३ 


नमो नमों अंतरीं। नमो नमो दिशा चारी। 


नमो अंतरबाहेरी । एकत्व एक। ३ । 
नमो अनंता अनंतनामा। जानकीश जगज्जीवना। 
जयजय रामारामा। तुज नमो। ४ । 


नमो मत्स्य कच्छ अबतार | नमो सिंह सूकर। 
नमो परशुराम फरशधर। वामना तुज नमो।५। 


नमो रामा वेदपाळका। नमो इंद्रियेचालका। 
नमो बोधभाविका । श्रीविठ्ठला । ६। 
नमो कलंकी विनटला । नमो पटला विट्ठला। 
सारासार नटला । तुज नमो। ७ । 
नमो निरामय निर्णय तुज । नमो नमो चतुर्भुज। 
नमो सर्व जगदात्मज। अनाथनाथा । ८। 
नमो बारा ज्योतिर्लिंगा। नमो पंढरी पांडुरंगा। 
नमो भिवरा चंद्रभागा । नमो बैकुंठपीठा । ९ । 
मी काय जाणें नामस्थिती । नमन केलें भोळे भक्ती । 
नमन . श्रीपती । मान्य झालें। १०। 
नमन निवृत्ति ज्ञानेश्वरा। नमो सोपान वटेश्वरा। 
नमन मुक्ताबाई निर्झरा। सत्राबीच्या । ११। 
नमो हंसा सुअक्षरा। नमो व्यापक चराचरा। 
नमो नमो अव्यक्त विषयावरा । पांडुरंगा । १२। 
नमन तुमचें तुम्हीं केलें । नमन सहजासहज झालें । 
नेणें काय आलें गेलें । सद्गुरुनाथा । १३। 


५४०. उभयतांनी नमन केलें यथासांग । अर्थी पांडुरंग साहा केला। १ । 
कळवळिले संत वैष्णवांचे भार । आणिक योगेश्वर स्फुंदताती। २ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


गरूड हनुमंत विसाबा खेचर । लाविती पदर डोळियांसी । 
निवृत्ति मुक्ताबाई चांगदेवासहित। परसा भागवत शोक करी । 
नामा म्हणे देवा खेद सिंधु लोटा । उठा आतां भेटा सोपानासी | 


५४१. सोपानदेव ग्रंथ केला होता सार। ठेविला समोर निवृत्तीच्या। 
सवें मुक्ताबाई सद्गुरू निवृत्ति। लक्ष्मीचा पति घेतियेला। 
जयजयकार ध्वनि होताती अपार। जाती योगेश्वर समाधीसी। 
राही रखुमाई नीळकंठ जवळी । समाधीच्या पाळी अवघेजण। 
समाधि पायरीवरी वटेश्वर सोपान । मागितला मान पांडुरंगा । 
प्रतिवर्षी भेटी देऊं उभयतां । अलंकापुरी हुनि जातां उत्सवासी । 
नामा म्हणे देवा कृपा केली फार । दिधला कीं वर भक्तराजा । 


५४२. निवृत्ति मुक्ताईने धरियेलें मौन । वटेश्वर सोपान त्यागियेला। 
समाधि पताकांची पडली सावली | उतरले खालीं योगीराज । 
पांडुरंगासंगें गेले ऋषेश्वर । सोपान वटेश्वरा बैसविलें। 
शिवाचा अवतार सद्गुरू निवृत्ति । मुक्ताबाई सखी तुम्हापाशीं। 
अंतरींचें जाणतां बा पंढरीनाथ। आले अश्रुपात सोपानासी । 
सोपानाची बोळवण करितसे हरी। दीर्घध्वनि करी नामदेव। 


५४३. सोपान समाधी बैसला । सकळीं पुष्प वर्षाव केला । 
जयजयकारें भूगोल कोंदला । आनंद दाटला महीवरी। 


| 
न 


NSC 661 ANN ENS XN 


९ 


हे कडवे म्हणून पुष्पवृष्टी करावी. निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताई एकनाथ 
नामदेव तुकाराम हे संत भजन करावे. शेवटी पारंपारिक आरती म्हणावी. 


धन्य धन्य हा सोपान । वर्णितसे श्रीभगवान । 
क्षणोक्षणी माझी आठवण । उद्विग्न मन होतसे। 
नारद तुंबर अक्र उद्धव । पुंडलिकादि करूनि सर्व। 
मुनिदेवगण गंधर्व । स्तुतिस्तव बोलती । 


२ 


३ 


२४२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


म्हणती चौघेजण भाग्याचे । जें निधान ब्रह्मादिकांचें । 


तें निजध्यान शांकराचें। सकळ जीवांची जीवनकळा । ४ । 


तो प्रत्यक्ष येऊनि अनंत । याची परीचर्या करित। 
भक्ता साहा होऊनि भगवंत । पूर्ण आर्त करावया। 
निजभक्तांचे कौतुक । करोनी ब्रह्मांडनायक । 
तया वर्णिती सनकादिक । वरकड मशक बापुडे । 
पुंडलिक विस्मय बोलती । हे चौघे भाग्याच्या मूर्ती । 
याच्या नामें जग उद्धरती। पावे विश्रांति जगासी। 
नामा म्हणे सकळ जगाचा । उदय जाहलासे दैवाचां। 
सुकाळ केला स्वानंदाचा । ब्रह्मविद्येचा मृत्युलोकी । 


५४४. धूप आणि दीप उजळिल्या ज्योती तेव्हां ओसंडती अवघे जन । 
सोपान बटेश्वरें केला नमस्कार । उतरलें पार भवसिंधू । 
घेतियेलें तीर्थ तंब झाले विकळ । झांकियेले डोळे ब्रह्मबोधें । 
निवृत्ति मुक्ताई राहिली बाहेरी । आतां तुम्हीं हरी सांभाळावें। 
देव ऋषेश्वर निघाले बाहेर । केला नमस्कार नामदेवें। 


५४५. जयजयकारे टाळी पिटली सकळां । घातियेली शिळा समाधीसी। 
निवृत्ति मुक्ताईनें घातियेली घोन। करितो समाधान पांडुरंग। 
सोपान वटेश्वर सुखधामीं शेजा । करिताती पूजा समाधीची। 
खेद दुःख झालें अवघ्या साधुजनां । केली प्रदक्षिणा समाधीसी । 
निवृत्ति मुक्ताईनें बंदिली समाधी । देहभान शुद्धि हारपली । 
नामा म्हणे देवा उठा अवधेजण । करूं आचमन भोगावती। 


५४६. वैष्यवांनीं केली समाधि प्रदक्षिणा । गेले आचमना भोगावती । 
सारी रात्र कीर्तन केलें त्रयोदशीं । चतुर्दशी दिवशीं भोजने केलीं । 


५ 


६ 


८ 
१ 
२ 
३ 
ड़ 
प्‌ 
१ 
२ 
३ 
डे 
५ 
६ 
१ 
२ 


अमावास्ये जागरण केलें परिपूर्ण। प्रतिपदे गमन वैष्णवांचें। ३ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२४३ 


निवृत्ति मुक्ताई झाली उदासी । आतां हृषिकेशी बोळवावें । ४ । 


चांगा म्हणे माझी करा बोळवण । घेऊनि नारायण समागमे । 
जामा म्हणे देवा माघमास नेमा । चांगदेवा प्रेमा समाधि देऊं । 


५४७. सव्य हातें नगर घेती ऋषेश्वर। केला नमस्कार समाधीसी । 
परतले देव आणि सुरगण। चाललीं विमानें वैष्णवांची । 
निवृत्ति मुक्ताबाई चांगदेव संगें। रुक्मिणी पांडुरंग समुदायेसी। 
नामा म्हणे देव गंधर्व ऋषिमुनी । जाती उत्तरायणीं निवृत्तिराज। 


५४८. निवृत्तिदेवासंगे देव ऋषीश्वर । उठावले भार वैष्णवांचे। 
प्रतिपदे देव निघाले बाहेर । केला नमस्कार समाधीसी । 
अवघियासहित वैष्णव मंडळी । सवें बनमाळी चालताती । 
गोदातीरा जाया निवृत्ति उद्देशी। सह समुदायेसी उठावले । 
नामा म्हणे घेतला नारायण संगें । चालिले अनेगे भक्तराज। 
संत चांगदेवांची समाधी, श्रीक्षेत्र पुणतांबे, जि. अहमदनगर 
माघ वद्या त्रयोदशी शके १२१८ 
५४९, निवृत्तिदेवा योग्य गंगेचे ते स्नान। करू अवघेजण आवडीनें। 
तीर्थयात्रा होईल देवसमागमे । केवढा महिमा रामें सांगितला । 
मार्गी चालताती भक्त आणि हरी । आले भुलेश्वरी अवघेजण । 
भुलेश्वरालागीं पूजा केली सांग । भक्त पांडुरंगे तीन रात्रीं । 
तेथून वैष्णव चालियेले हरी । आले सिद्धेश्वरी देवभक्त। 
पाराशर ऋषीचें स्थळ पुरातन। राहिले नारायण पंचरात्र । 
नामा म्हणे देवा जावें कपिलेश्वरा । आनंद ऋषीश्वरा झाला फार। 


५५०. कौतुकाने तेर्थे आले सावकाश। उभे हरीदास कीर्तनासी। 
दहा दिवस तेथे राहियेले स्वस्थ । अवध्यांचा मनोरथ पूर्ण झाला । 


YN GN .£ AX NHN .७ 


२४४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


क्षेत्रींचा महिमा पुसिती देवासी । जना आगळी काशी सांगितली। 


येथोनियां बाट जाते वाराणसी | मुनि आणि ऋषि आनंदले । 
नामा म्हणे देवा दिवस झाले फार । लागेल उशीर समाधीसी | 


५५१. चालिले घेऊनि देव ऋषीश्वरा । आवधिया पुढारा गरूड देव । 
दिवसानुदिवस चालिले सत्वर । पहावें गोदातीर म्हणोनियां। 
धन्य गोदातीर धन्य कचेश्वर । जाती क्रषीश्वर स्नानालागीं । 
सारा पौष मास गेला कचेश्वरीं। नित्य गंगातीरीं स्नानसंध्या । 
पाहिला कचेश्वर पाहिली ती गोदा । आली प्रतिपदा माघमास । 
नामा म्हणे देवा जावें पुण्यस्तंभा । मनोहर जागा सिद्धेशवर। 


५५२. उठले वैष्णव कीर्तन गजरीं । आले सिद्धेश्वरी आश्रमासी । 
पौर्णिमेपावेतों राहिले निश्चळ । नेमा आतां स्थळ समाधीसी । 
निवृत्ति मुक्ताई संगें आला चांगा। म्हणती पांडुरंगा उठा आतां । 
ज्ञानदेवासाठीं उत्सव अलंकापुरी । तैसा कज्हेतीरीं सोपानासी । 
तैसी चांगयाची पुरवावी आळी । नामा वनमाळी उठावले । 


५५३. दशम्रीचे दिवशीं ठेविले प्रस्थान । साधियेला येणें देव गुरू। 
दिधला मंडप सिद्धेश्वरासमोर। उठावले भार वैष्णवांचे। 
सर्व स्वस्थ तेथें बैसले मिळून । नारद कीर्तन पुढें होत। 
धन्य पुण्यस्तंभ धन्य गंगातीर । धन्य दिसती भार पताकांचे । 
नामा म्हणे देवा निज भक्तीसाठी । अंगें होसी कष्टी पांडुरंगा । 
५५४. गोदातीरीं उत्सव करिती जगजेठी । चांगदेवासाठी समारंभ । 


निवृत्ति मुक्ताबाई संगें पंढरिनाथ । आले मंडपांत समुदायेसी। 
निवृत्ति पांडुरंग बैसले निवाडे। चांगदेव पुढें उभे ठेले। 


CTA AS dO SE DCN ABIES EOS IN NSC "5 ID थी ot "ळा 


जोडियेलें कर चांगदेवें पुढती । करिती विनंति वोसंडोनी | ४ । 
नामा म्हणे देवा उठिलें अंत:करण । नाहीं देहभान चांगयासी। ५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


५५५. चवदाशे वर्षे शरीर केलें जतन । नाहीं अज्ञानपण गेलें माझें । 
अहंकारें माझें बुडविले घर। झालों सेवा थोर स्वामीसंगें । 
तापत्रयीं तापलो महा अग्नी जछालों । अविवेकीं झालों मंदमती । 
काय माझा देह वायावीण व्यर्थ । आलों शरणागत पांडुरंगा । 
अभिमाने आलों श्रीअलंकापुरीं । अज्ञान केलें दुरी मुक्ताईनें । 
नामा म्हणे योग दुःखाचे शरीर । काय याचा घोर करुनिया । 


५५६. नाना दुःख माया आठवती मना । आतां नारायणा कृपा करीं। 
माझ्या पातकांचा लागूं नेदी अंत। ऐसें माझें चित्त साक्ष असे। 
ज्ञानाग्नि माझी करा तृणवत । होऊनि कृपावंत श्रीहरी। 
योगीराज यासी नाहीं पापदोष। केला उपदेश मुक्‍्ताईनें । 
नामा म्हणे देवा पेटलें अंतर । करा आतां स्थीर योगीराज । 


५५७. अवघ्या विद्येचा करूनि अभ्यास। पावलों मी क्लेश देवराया । 
मुक्ताबाई योगें उतरलो भवसिंधु। तैसी दीनबंधु कृपा करीं। 
पतितपावन नाम तुझें थोर । करीं अंगिकार अनाथाचा। 
धन्य आमुचें भाग्य जाहलें दर्शन । अंगें नारायण साहित्य करी । 
चांगदेवें ऐसें आठविलें फार। केला नमस्कार नामा म्हणे। 


५५८. कृपावंत झाली जेव्हां मुक्ताबाई । स्वरूप दिशा दाही दाखविलें । 
पार्ठी पोटीं स्वरूप केलें सद्गुरूनें। तंव अभिमान गेला माझा । 
याच्या उपकाराची काय वर्णू थोरी । ज्यांच्या संगें हरि जोडियेला। 
पुरे पुरे आतां आठविसी फार। होईल उशीर समाधीसी। 
नामा म्हणे देवा उठा संतजन। करूं आतां स्नान गौतमीसी। 
५५९. हरिपाठ गर्जे केला जयजयकार । उठावले भार वैष्णवांचे। 
टाळ मृदंग वाजती अपार। मिरविती भार वैष्णवांचे । 
दोही बाहीं उभे पातकांचे भार। मध्यें मनोहर गौतमी ते। 


२४५ 


X Aw 


५ 
न 


थे 
१ 
२ 
रे 
ड 
५ 
२ 
३ 
डू 
५ 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
१ 
२ 


३ 


२४६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


विसोबा खेचरें पुंडलिका हातें । आणिलें साहित्य समाधीर्चे । ४ । 


नामा म्हणे हरि चांगदेवा स्नान । घाली आवडीने प्रेमयुक्त । 


५६०, निवृत्ति मुक्ताई गोविंद गोपाळ । उठले सकळ स्नानालागीं । 
राही रखुमाई सहसमुदायेसी । मुनि आणि ऋषि उठावले । 
करूनियां स्नान निघाले सकळ । नाचती गोपाळ गोदातीरी। 
चांगदेवें सोंवळें होऊनियां त्वरें । देव ऋषीश्वर पूजियेले । 
धन्य गोदातीर आदि हें अनादि । उकरिली समाधि यथासांग। 
नामयाचे पुत्र नारा विठा गोंदा। जागा झाडी महादा समाधीची । 


५६१. चांगदेव योगी निष्काम चांगला । स्वरूपीं रंगला केशवाच्या । 
सुगंध अक्षता पुष्पे परिमळ । पूजिले सकळ साधुसंत। 
राही रखुमाई आणि पांडुरंग । पूजियले सांग चांगदेवें । 
पूजिली मुक्ताई सद्गुरू निवृत्ति । आणिक विभूति गौरविले । 
नामा म्हणे आतां नका राहूं स्थीर । होईल उशीर समाधीसी । 


५६२. उठियेले देव गोपाळ मंडळी । बैसले ते पाळीं समाधीचे। 
निशीं सर्व कीर्तन वद्य माघमासीं । व्रत एकादशी गोदातीरीं। 
द्वादशी पारणें वैष्णवे सोडिती । बैसल्या त्या पंक्ती सिद्धेश्वरी । 
सिद्धेश्वरी पूजा केली चांगयानें । पात्रें नारायण टाकूं लागे । 
राही रखुमाई करिती पक्कान्नें । सोडितो पारणें चांगदेव । 
चांगदेवासंगें निवृत्ति मुक्ताई । बैसली ते पाहीं वैष्णवांत। 
नामा म्हणे आतां करावीं भोजनें । ताटें रखुमाईनें विस्तारिलीं । 
५६३. एकमेळी जेविती वैष्णव सकळ । वाढिती गोपाळ सकळांसी। 
पांडुरंगे केला चांगोबाचा सोहळा । माळ घाली गळां पुंडलिक। 
गंध आणि अक्षता विसोबाचे हातीं । महापूजा होती चांगोबाला। 
आरत्या पंचारत्या करिती आनंदानें । नामा म्हणे प्रेमें बोसंडलें । 


५ 
१ 


र 
डे 
ड़ 
५ 
६ 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
१ 
२ 
डे 
४ 


| जज 
क 


6 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


५६४. निवृत्ति मुक्ताईचे वोसंडले नयन । करितो समाधान पांडुरंग । 
विसोबा खेचराचे भरोनि येती डोळे । परिसा तळमळे पुंडलिक। 
नाना खेद करूनि सारिलें भोजना । जाती आचमना गंगेलागीं। 
आंचवले देब वैष्णव ते ऋषी। जाती समाधीसी चांगदेव। 
जेवूनियां संत बैसले निवाडे। गोंदा महादा विडे वांटिताती । 
नामा म्हणे सर्वे उठे नारायण । आले अवघेजण समाधीपाशीं। 


५६५. मुक्ताईने चांगा घेतलासे पोटा। उठा आतां भेटा लहान थोर। 
भेटले ऋषीश्वर वैष्णव सकळी । बैसले ते पाळी समाधीच्या । 
निवृत्ति मुक्ताईसी केला नमस्कार । उतरिले पार भवसिंधू । 
विठ्ठल रखुमाईसी केली प्रदक्षिणा । मग शुद्ध नमना आरंभिले। 
नामा म्हणे देवा निवृत्ति मुक्ताई । चांगा लागे पायीं जाऊनियां । 


४ संत चांगदेवांचें नमन # 


५६६. नमो अनादि चक्रपाणि। नमो निवृत्ति ज्ञान स्वामी | 
नमो सोपान संजीवनी। मुक्ताबाई | 
नमो सद्गुरु मुक्ताई । नमो स्वस्वरुप ठायीं ठायीं। 
नमो वंदितसे पायीं। नमो नमो परमपद। 
नमो सूर्येधशनी। नमो भ्रुमध्य आटणी। 
नमो माय कुंडलिणी । योगियांची | 
नमो त्रिविध ताप हरण। नमो विषय निवारण। 


नमो स्वामी निष्काम। कर्ता हर्ता नमो। 
नमो अर्ध नासिक धसनी । नमो पाठीपोटी दाटणी । 
नमो जनीं नीं । चिन्मयछत्र | 


नमो योगमाया दिगंबर । नमो व्यापक चराचर । 
नमो दाही अवतार । परब्रह्म नमो । 


२४८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


कंद कळीकाळ हरणा नमो। तुझेनि परब्रहा गमो। 


शांति अव्यक्त शमो। श्रीहरी । ७ । 
नमो संसार निरसिता। नमो माया हर्ता । 
नमो अद्वय अनंता । पांडुरंगा । ८। 
नमो पातकसंहारी। नमो परब्रह्म खेचरी। 
नमो योग अगोचरी । परमात्मा आत्मा । ९ । 
नमो शिवशिवेशा। नमो आदिगुरु जगदीशा । 
नमो प्रकाश प्रकाशा। परब्रह्मा । १०। 
पुरे पुरे येरझारा। नमो वेव्हार सारा। 
नमो शारंगधरा । अंत:करण पाहसी । ११। 
नमो मुक्ताईच्या उपदेशा। नमो आदि अनंता जगदिशा। 
स्वरुपादि परेशा । जगद्गुरु नमो नमो 1 १२। 
नमस्ते नमस्ते निवृत्ति। नमस्ते नमस्ते ज्ञानमूतिं। 
नमस्ते नमस्ते सोपान ज्योती । परेशा नमो । १३। 


५६७. लाविली कौपिन पितांबरी एक । त्यागिली अनेक महत्माया। १ । 
सव्य हातें घेतलें संतसाधुजनां । केली प्रदक्षिणा समाधिसी । २ । 
समाधीचे पाळी निवृत्ति वनमाळी । अंतरी कळवळी मुक्ताबाई। ३ । 
आणिकांच्या डोळां अश्रुपात येत। होईल कीं गुप्त योगिराज। ४ । 
चांगदेवा दिधली विठोबाची पाउले । तीर्थ तें घेतलें देवगुरुचें | ५ । 
नामा म्हणे हरि झाली आळवण। करा बोळवण चांगोबाची। ६ । 


५६८. पुंडलिके धरिलां चांगोबाचा हात। तंव सकळ संत कळवळती | १ । 
पताकांचे भार समाधी भोंवतें । तेव्हा साधुसंत उठावले। २ । 
यांच्या या ज्ञानाचा अंतपार नाहीं। भली मुक्ताबाई ओसंडली। ३ । 
संतसमागम फळला तुजला । एकांत फावला मुक्ताई। ४ | 


संत नामदेवांची अभंगगाथा २४९ 


मसुरेप्रमाणे दावियेली खूण । तेंचि पूर्णब्रह्म योगियांचे। ५ । 
फार दिवस तुम्ही रक्षिले शरीर। मुक्‍ताईनें पार उत्तरिलें। ६ | 
नामा म्हणे देवा सद्गुरुचा महिमा । बाप पूर्ण आम्हां पांडुरंग । ७ । 


५६९. कुंकुम केशराचे समाधीस सडे। पहाती निवाडे जनलोक । १ । 
गोदातीरी महोत्सव चांगदेवा । पूर्ण तूं विसावां पांडुरंगा। २ । 
समाधीभोंवतें उभे साधुसंत। उतरले आंत चांगदेव। ३ । 
निवृत्ति पांडुरंग गेले समागमें । वैष्णव रामराम बोलताती। ४ । 
राही रखुमाबाई उभ्या दोही बाही । मध्यें मुक्ताबाई संबोखिती। ५ । 
नामा पुंडलिक करिती समाधान । स्थीर करा मन बोधभावें । ६ । 


५७०. समाधीसी शेज घातली मनोहर । बैसविले बर चांगदेव। १ । 
आनंदाने टाळ्या पिटती वैष्णवभार । लाविती पदर डोळियांसी। २ । 
टाळ मृदंगाचा झाला झणत्कार । गेले योगेश्वर समाधीसी। ३ । 
सांडिली भूषणें भस्म आभरणे । झाले निमग्न परब्रह्मी। ४ । 
झांकियेले नेत्र उन्मनीच्या संगें । निवृत्ति पांडुरंग ओसंडले। ५ । 
नामा म्हणे झाला समाधिस्थ योगेश्वर । निघाले बाहेर देवभक्त । ६ । 
शेवटचे कडवे म्हणून पुष्पवृष्टी करावी, निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताई एकनाथ 
नामदेव तुकाराम भजन करावे. शेवटी पारंपारिक आरती म्हणावी. 
५७१. भूचरी खेचरी चाचरी निश्चळा। अगोचरी डोळा स्थिरावली। १ । 
झांकिली समाधि संतसज्जनांनी। तुळसी पुष्पे वरुनि वर्षताती। २ । 
निवृत्तिनें मिठी विठोबाच्या गळां । आणिकांच्या डोळां अश्रु येती। ३ । 
केलें समाधान विठ्ठल रखुमाईनें। निवृत्ति म्हणे राहणें काय आतां । ४ । 
गेलें योगिराज राहिले ठायीं ठायीं । आतां मुक्ताई जाईल कीं । ५ । 
स्वरुपींचे ओघ जातील स्वरुपीं। नामा म्हणे निरोपी पांडुरंग। ६ । 


२५० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


५७२. देवे समाधान केलें अवधेजणा। चला आचमना गौतमीसी । 
वद्य त्रयोदशी दिधली समाधी । महोत्सव गोबिंदीं समर्पिला । 
गर्जती वैष्णव विठोबाच्या नामा । थोर तुझा महिमा दीनबंधू । 
समाधि प्रदक्षिणा केली अवधेजणें। झाली बोळवण चांगयाची। 
कीर्तन करीत आले गौतमीसी । देव मुनि ऋषि आंचवले। 
अवध्यांनी आचमनें केलीं गोदातीरीं । नामा म्हणे हरी उठा आतां । 


५७३. आचमन करुनि आले सिद्धेश्वर । हरि ऋषिश्वरा आर्जविती। 
निवृत्ति मुक्ताईला त्यागूं नये कोणी। आतां उत्तरायणीं गमन करूं । 
पांच दिवस उत्सव केला चांगदेवा । विश्वाचा विसांवा श्रीहरी । 
वैष्णवांनीं समाधि बांधिली साजिरी । सुवर्णाचा वरी पिंपळ तो | 
केला नमस्कार वैष्णवांनीं जेंव्हा । मुक्ताई तेव्हां बोसंडली । 
नामा म्हणे देवा तीर्थक्षेत्र चांगले । चित्त मन रंगले चांगयाचें । 


५७४. शुद्ध फाला मार्सी वैष्णव हृषीकेशी । पंचमीचे दिवसीं सिद्ध झाले। 
निवृत्तिराज म्हणे जावें म्हाळसापुरी । जेथें ज्ञानेश्वरी पूर्ण झाली । 
उठावले भार देवक्रषीश्वर । केला नमस्कार समाधीसी । 
सव्यहाते क्षेत्र घेतलें वैष्णवांनीं । चाललीं विमाने नेवाशासी। 
नामा म्हणे देव निघाले बाहेर । कीर्तन गजर पुढे होती । 
संत मुक्ताईची समाधी, मुक्ताईनगर, जि. जळगांव 
वैशाख बद्य दशमी शके १२१९ 
५७५. तेथोनि वैष्णव आले नेवाशासी । सहसमुदायेसी देवराव । 
ह्याळसेलागीं पूजा केली असे निगुती । राहिले दहा रात्रीं हृषीकेशी । 
येथोनि चलावे पुढती शारंगधरा । जावें टोकेश्वरा स्नानालागीं । 
चहूं युगा आदि स्थळ पुरातन । आले नारायण गोदातीरीं । 
नामा म्हणे येथें रहावें हृषीकेशी । विजया दशमीसी सिद्ध होऊं । 


EAR NANNN NRK 4०5 "४७७. ..४”. NNN 


२ 


A 


1 
५ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


५७६. देव म्हणे राहणें न घडेचि येर्थे । जावें आतां पुढतें उद्योगासी। 


निवृत्तिराज म्हणे शुद्ध प्रतिपदा । जाऊंजी गोविंदा प्रतिष्ठाना। 
अनादि जें स्थळ दाविलें नारायणें । मग प्रतिष्ठाना येते जाहले । 
चक्रतीर्थी पोहा म्हणती आला थोर । वैष्णवांचे भार उतरले | 
नामा म्हणे हरी सहज आली वाट । आपेगांव कोठें सांगा स्वामी । 


५७७. म्रायभूमि पाहूं यांची आम्ही डोळां । चलावे गोपाळा सहजासहज । 
भक्त त्र्यंबकपंत मूळ पुरूष आदि । तयाची समाधि आपेगांवीं। 
आपेगांबीं आले देव ऋषीश्वर । उतरले भार वैष्णवांचे । 
धन्य यांचें कूळ धन्य यांचा वंश । धन्य यांचे कुशीं योगीराज। 
नामा म्हणे आम्हां दाबिलें नारायणे । आली चौघीजणें याचि क्षेत्री । 


५७८. निवृत्ति मुक्ताई पाहुनि स्थळ डोळां । आलासे उमाळा ओसंडोनी । 
तात आणि माता गेलीसे येथून । तेव्हां आम्ही लहान पांडुरंगा । 
निवृत्ति ज्ञानेश्वर कोरान्नाचें अन्न । सांभाळी सोपान मजलागीं। 
तुझ्या योगें हरी क्रमियेले काळा । फुटलासे मेळा तापसांचा । 
नामा म्हणे यांचें कळवळिलें मन। करी समाधान पांडुरंग। 


५७९. पाहिली गे माव पूर्वभूमि आपुली । बहुत सन्मानिली वैष्णवांनीं । 
चैत्रमास शिवरात्र उत्सव आगळा । जावें पां वेरूळा धृष्णेश्वरा । 
दशमीचे दिवशीं निघाले बाहेर। उठावले भार बैष्णवांचे। 
वेरूळ नगर असे पुरातन। विश्वकर्मा यानें किर्ति केली । 
अगाध तें पुण्य बोलताती क्षि । जावें वेरूळासी नामा म्हणे । 


५८०. मुक्ताई उदासी झाली असे फार। आतां हें शरीर रक्षं नये। 
त्यागिले आहार अन्नपाणी सकळी । निवृत्तिराज तळमळी मनामाजी । 
गंधर्व सुरगण उठले सहमेळां। गेले ते बेरूळा अवघेजण। 


ONG KIN NN so 2 
Ce) 


4 
~ 


NN A «७ AX NNN EE. ..4४ ६. »७ 


२५२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


वेरूळाचा महिमा सांगे हषिकेशी । जना आगळी काशी म्हणोनियां । 
वेरूळाची यात्रा केली यथासांग । मग पांडुरंग निघते झाले । 
चालिले श्रीरंग वैष्णवांचे भार । पाहावें तापीतीर नामा म्हणे । 


५८१. मिवृत्तीराज म्हणे आतां पंढरीनाथा । मुक्ताईछा जपा अवघेजण । 
वेधली चित्तवृत्ति स्वरूपी निमग्न। नाही देहभान मुक्ताईला। 
अवघेजण जपती जपे नारायण। चालती घेऊन मध्यभागीं । 
निवृत्तिराजें धरिली मुक्ताई हातीं। सांभाळीत जाती निशीदिनीं। 
पदोपदीं जपे निवृत्तिराज करें । आणिक ऋषीश्वर सांभाळिती। 
नामा म्हणे देवा जातां तातडीने । पुर्ढे स्थळ कोण नेमियेलें । 


५८२. तापीचिये तीरी महत्‌ ग्राम थोर । असे सोमेश्वर पुरातन । 
वद्य वैशाख मास दशमी निर्मळ । उष्णकाळ फार तापतसे । 
तेथें परशुरामे मारियेला बाण । पाहती पुरातन पश्चिमेस। 
पाहिलें माय आम्हीं तापीतीर। उतरले भार वैष्णवांचे । 
धन्य तापीतीर दिसे मनोहर । दोही थडी भार पताकांचे। 
नामा म्हणे हरी आवडीचें स्थळ । कण्हेर कमळ उदय झाला । 


५८३. फुलले अनेक तरूवर तेथें। दुर्वा दर्भ आंत डंवरले। 
करंज जांभळी लागली एक थाटी । वरी बहु दाटी तरूवरांची। 
अमृतफळें अपार विस्तारले फार । त्यामाजी मयूर टाहो देती। 
कंठ कोकिळा त्या सुस्वर गायन | तरूवर सुमने परिमळते। 
पारिजातकांची दाटी थाटी झाली भारी । आंत मैलागिरी डुल्लताती । 
नामा म्हणे देवा भला हा एकांत । मार्कडेयें येथें तप केलें। 
५८४. सोनियाची झाडें अनेक कर्दळी । त्यांत रानकेळी फोंफावल्या। 
सिताफळी भरीत अवधि तापी थडी । दाट दिसती गाढी रामफळें। 
तापीतीरी ऋषि आणि शारंगधर । पाठीमागें भार वैष्णवांचे । 


४ । 
५ । 
६। 


2-5८ 550 3) >ळ ४ ६० अ. अ») > 


NNN ०७ MNS ANN mM 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२५३ 


धन्य महतूनगर धन्य सोमेश्वर । धन्य तापीतीर योगियांचें । ४ । 
उष्णकाळीं छाया आवडती फार । म्हणती ऋषीश्वर रम्य स्थळ । ५ । 


नामा म्हणे देवा रंगले अंत:करण । उतरती विमानें गंधर्वार्ची। 


५८५. उदित कमळे नानावर्ण सुंदर । फुलले तरूवर नानारूपे । 
श्वेतपीतरक्त भ्रमर रूणझुण । होताती श्रवण वैष्णवांसी । 
गुंजारव भ्रमती रत्मकळा फांकती। मनोहर दिसती सुरबरांला । 
तरूवर गगनीं अंकुरले भारी | विजा तैं कोंदल्या बहुतांपरी । 
गंधर्वे गायने आलापित सुस्वरीं । केलें स्पष्ट नयनीं गुहा गौप्य। 
नामा म्हणे देवा मन झालें स्थीर। पडियेला विसर अविद्येचा । 


५८६. निवृत्ते एकांत केला मुक्ताईशी । गमन कोणे दिवशीं आरंभिलें। 
मुक्ताई म्हणे जावें यावें कोठें । अवघे निघोट स्वरूप स्वामी । 
गर्जतां गगन कडाडली वीज । स्वरूपी सहज मिळियेली। 
मावळला दीप ज्योत कोठें होती। सहज सामावती निरंजनीं । 
नामा म्हणे हरी जाईल पाहतां । ऐसें माझे चित्ता कळो आलें । 


५८७. आपच्या स्वस्थानी नाहीं पां अंधार । अवघी चराचर प्रकाशत्वें। 
उदयु आणि अस्तु नाहीं स्वरूपासी । ऐसें मुनि ऋषि जाणताती। 
आम्ही कधीं आलों स्वरूप सोडोन | जावें पालटोन जेथिल तेथें । 
अंतर बाहेर स्वामीचे स्वरूप । स्वयें नंदादीप उजळिला। 
वद्य वैशाखमासीं दशमीचे दिवशीं । गेले ते स्नानासी तापीतीरीं । 
नामा म्हणे गोविंदा मनोहर पद्मनाभा। अंकुरला गाभा विराटाचा। 
५८८. टाळ विणे मृदंग सुस्वर गायन । कोंदले गगन दाही दिशा । 
प्रळयींच्या विजा वर्षती अपार । झाला धुंधकार दाही दिशा । 
करोनियां स्नान बैसले बाहेर । म्हणती अंधकार फार झाला । 


६ 


66 0 ०७ LS 6७८ ->#; नए ०७२ NMS ७6८ A Aw 


२५४ संत नामदेवाची अभंगगाथा 


झुंजाट सुटला वारा कांपूं लागे धरा । नभचि अंतरा कालवले । ४ । 
नामा म्हणे देवा झाली कैसी गती । पडलीसे भ्रांति अवघ्या जनां । ५ । 


५८९. निवृत्तिराज म्हणे प्रळयींचा वारा । सुटला शारंगधरा ऐसें वाटे। १ 
हालते गगन डोलती विमानें | गेलें देहभान अवघियांचें । 
अवघियांचे डोळे झांकले एकट । माध्यान्हीं अभूट बळुनि आलें । 
निवृत्ति पांडुरंग राही रखुमाई । धरा म्हणती घाई मुक्ताईला। 
नामा म्हणे केशवा जाहला उबाळा। कांहीं केल्या डोळा उघडो नेदी। 


| 
२। 
३ । 
४ । 
५। 
५९०. ऋषि म्हणती हरि पातलेसें विध्न । आतां कैसे प्राण वांचतील । १ । 
कोणाचिया शुद्धि नाहींचिया कोणा । म्हणती नारायणा मृत्यु आला। २ । 
कडाडली वीज निरंजनीं जेव्हां । मुक्ताई तेव्हां गुप्त झाली । ३ । 
वैकुंठी लक्ष घंटा वाजती एकघाई । झाली मुक्ताई स्वरूपाकार । ४ । 
एक प्रहर झाला प्रकाश त्रिभुवनी । जेव्हां निरंजनीं गुप्त झाली। ५ । 
गेलें निवारूनी आकाश अभुट । नामा म्हणें कोठें मुक्ताबाई । ६ । 
कडवे पाचवे म्हणून पुष्पवृष्टी करावी. निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताई, 
एकनाथ, नामदेव, तुकाराम भजन करावे. शेवटी पारंपारिक आरती म्हणावी. 


५९१. उघडिल्या दिशा उघडिले गगन । पाहिलें बदन भास्कराचें। १ 
निवृत्तिराजातें कळवळा वाटे भारी । आतां आम्हां हरि आज्ञा द्यावी । २ 
जयजवकारें टाळया पिटिती सकळ । नाचती गोपाळ तापीतीरी। ३ 
सकळांचे चित्ती येतो कळवळा । मुक्ताई डोळां पाहिली नाहीं । ४ 
नानापरि खेद करिती योगेश्वर | लाविती पदर डोळियांसी। ५ 
नामा म्हणे देवा कैसें आतां कांहीं । आम्हा मुक्ताबाई बोलली नाहीं । ६ 
५९२. ज्ञानेश्वरा तुम्हीं निरविलें सोपान । केली बोळवण पांडुरंगा । १ । 
तो आम्हीं उत्सव पाहिलासे डोळां । चांगोबाचा सोहळा दाविला हरी। २ । 
होती ऐसी नाहीं झाली मुक्ताई । संत ठायीं ठायीं स्फुंदताती। ३ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


रम्य स्थळ म्हणोनि राहिले एक मास । युगा ऐसे दिवस क्रमियेले । 


अर्ध मास वैशाख अर्ध मास ज्येष्ठ । फार होती कष्ट निवृत्तिराजा। 
मुक्ताई मुक्त केली केशवराजें । नामा म्हणे पूजा तापीतीरा। 


५९३. पूजियेली तापी पूजिला सोमेश्वर । उठावले भार वैष्णवांचे। 
कांहीं कोणावरी नाहीं पडलें ओझें । कष्टी निव्ृत्तिराज होत असे। 
आली गेली कैसी आम्हां कळलें नाहीं । कोठें मुक्ताई विसर्जिली। 
नामा म्हणे देवा उठवा क्रषीश्वरा । निवृत्तीचे करा समाधान । 


संत निवृत्तीनाथांची समाधी, त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक 
ज्येष्ठ वद्य द्वादशी शके १२१९ 


५९४. निवृत्तिराज म्हणे भलें केलें देवा। आतां जी केशवा सिद्ध व्हावें । 
निवृत्तिराज म्हणे सहजासहज हरी | बोळविलीं सारीं सुखधामा। 
दाही दिशा चित्त झालें असे सैरा । आतां शारंगधरा सिद्ध व्हावें । 
आतां माझे श्रम नको घेऊं हरी । जावें त्र्यंबकेश्वरीं समाधीसी । 
फार माझा प्राण आला असे कंठीं । आतां जगजेठी सिद्ध व्हावें । 
नामा म्हणे देवा दिवस नाहीं आतां । त्वरे वेगीं संतां सिद्ध करा । 


५९५, विमानी बैसली विठ्ठल सुखमूर्ती । घेतला निवृत्ति मध्यभागीं । 
राही रखुमाई बैसले सुरगण । उठलीं विमानें गंधर्वाचीं। 
गोपाळांचे भार उठले तातडीनें । चालिलीं विमानें सुरबरांचीं । 
आतां त्वरें चला तुम्ही सप्तशुंगा। कार्य हें गोविंदा सिद्धि न्यावें । 
आदिमाया तेर्थे होईल दर्शन। संत साधुजन भेटतील। 
नामा म्हणे धन्य तुझ्यायोगें हरी। तीर्थयात्रा सारी घडली आम्हां । 
५९६. टाळ हे मृदंग गायन पुढती। रंजविती निवृत्ति अवघेजण । 
गीतार्थं करिती योगी मुनिजन । रंजविती मन निवृत्तीचे । 
आत्मसुख एक बोलती बोलणी । ज्ञानराज मर्नी आठवतो। 
ज्ञानरा जे आमुचे निवविले डोळे । आतां ऐसे खेळे नाहीं कोणी । 


XN YN MRK 6८ 


१ 
रर्‌ 
३ 
डु 
ष्‌ 
द 
१ 
२ 
~ 
` 
५ 
६ 
१ 
२ 
३ 
४ 


२५६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


ऐकावा हा अर्थ मुक्ताईच्या मुखीं । आतां ऐसी सखी नाहीं कोणी। ५ । 


नामा म्हणे स्वामी सांगतां प्रमाण। ऐकतां श्रवण खेद वाटे । 


५९७. अविट बोलणें बोलावें अनादि। जें गुहा वेदी सांपडेना। 
कीर्ति पैं वैराग्य केलें सामराज्य । गुरूत्वासी लाज नाहीं आली । 
नाशिवंत शरीर केलें अविनाश। घडविला विलास अध्यात्मींचा। 
अविट बोलणीं आठवती मनीं। आतां त्रिभुवनी दिसेनात । 
तुझ्यामुळें हरि चालतो उगला। देहा आधीं गेला प्राण माझा । 
नामा म्हणे देवा करितां ऐसा घोर। सांडील शरीर निवृत्तिराज। 


५९८. जे जे मुख आर्म्ही अनुभविलें मना । त्याचा नारायणा आठव होतो । 
ऐसे पदोपदी निवृत्तिराज कष्टी । कोणकोणाच्या गोष्टी आठवाव्या। 
ज्येष्ठाच्या आधीं कनिष्ठाचें जाणें । केलें नारायणे उफराटें। 
उफराटें फार कळलें माझे मनीं । वळचणीचें पाणी आढ्या गेलें। 
अवध्यापरिस कष्टी केलें मुक्ताईनें । कांहीच बोलणें घडलें नाहीं । 
नामा म्हणे विठोबा ऐकशी बोलणें। अवघियांची मनें कळवळती । 


५९९. गहिनीनार्थे मज सांगितलें सार । केली ज्ञानेश्वरें व्याख्या त्याची । 
काढिला शोधून अनुभव मुक्ताईनें । तें ज्ञान सोपानें संपादिलें । 
अनुभवें निवबिला चांगा वटेश्वर । विसोबा खेचर सिद्ध झाला । 
त्या ज्ञानें झाला चांगदेव विकळ । त्यागियेंली सकळ अविद्या माया । 
अज्ञानासी ज्ञान झालें तैं सहज। ऐसें निवृत्तिराज आठविती । 
सप्तशुंगी आले देव सुरगण । उतरिलीं विमानें नामा म्हणे । 


६००. देवीं देवेश शिवीं शिवेश । अगम्य सुरस आदिमाया। 


अष्टदिशा अगोचरे अष्टभुजा संहारकरे । असुरादि मंथन विरे कुलस्वामिनीये । 
वदताती देव आणि सुरगण । उतरिलीं विमानें ठायीं ठायीं। 


द 


१ 
२ 
३ 
ड 
५ 
६ 
१ 
२ 
३ 
ड़ 
५ 
६ 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 
१ 
२ 
३ 


सकळांनीं पूजा केली आनंदानें । करिती कीर्तने अंबेपुर्दे । ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२५७ 


मंडपीं बैसले निवृत्ति नारायण । नारद कीर्तने पुढें होत । ५ । 


नामा म्हणे देवी पहाती सकळ । पूजिती गोपाळ आनंदानें । 


६०१. सप्तथृंगालागी केली प्रदक्षिणा । आतां नारायणा सिद्ध व्हावे। 
मार्गी आदिमाया पूजिली आनंदीं । म्हणती धन्य मांदी वैष्णवांची । 
चालतां चालतां दिवस झाले फारं। होईल उशीर समाधीसी। 
तीन रात्र येथें राहिले गोपाळ । मग म्हणती सकळ चला आतां। 
नामा म्हणे देव बैसले गरूडावर । उठावले भार वैष्णवांचे। 


६०२. वंदिली अंबिका निघाले बाहेर। कीर्तन गजर पुढे होत। 
गोदातीरीं क्षेत्र धन्य त्र्यंबकेश्वर । उतरले भार वैष्णवांचे। 
म्हणती पांडुरंगे दावियेलें स्थळ । निवृत्तिराज विकळ फार झाले। 
पंचमीचे दिवशीं गेले पंचवटी । उतरले तटी गौतमीचे । 
नामा म्हणे शेवट केला वनमाळी। रहाती ये स्थळीं निवृत्तिराज। 


६०३. सुंदर नारायण गौरविले फार। केला नमस्कार वैष्णवांनीं । 
सुरस सर्व तीर्थे आदि पुरातन। केली नारायर्णे तीर्थयात्रा । 
विसोबा खेचर परिसा भागवत । अनेक ते संत बैसविले। 
मध्यें निवृत्तिराज पांडुरंग पुंडलिक । पाहाती कौतुक गौतमीचे । 
दशमीचे दिवशीं केलें ते प्रस्थान । विधि नारायण सांगतसे । 
नामा म्हणे श्रीरंगा गौरविले सकळ । झालासे विकळ निवृत्तिराज। 


६०४. सह समुदायेसी उठावे शारंगधरा । हरिहरेश्वरा जाऊं आतां । 
उठले वैष्णव आणि हृषिकेशी । आले त्र्यंबकासी निवृत्तिराज। 
एकादशी व्रत वद्य ज्येष्ठ मासीं। उत्सव निवृत्तीसी देवें केला । 
द्वादशी पारणें सोडितां वैष्णव | समारंभ देव करीतसे। 
राहिली ते शक्ति गळाले शरीर। देह अहंकार त्यागियेला । 
कोणाची करावी पूजा कोण कोणा । अवघे नारायणा करणें येथें । 
नामा म्हणे देवा मुक्ताईची गती। सांडिलें निवृत्ति शरीरासी । 


1915 संत नामदेवांची ( मराठी )--9 6 


६ 


१ 
२ 
३ 
६.1 
५ 
१ 
२ 
३ 
]. 


| 
“क 


१ 
२ 
३ 
tt 
५ 
६ 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 


७ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


. आपुलिया अंगें साहित्य श्रीरंग । पूजियेले सांग संतसाधू । 


तेदेवें केली विठोबाची पूजा । उभारिल्या ध्वजा पताकांच्या। 
मिसी स्थळ अनादि समूळ । उघडिली शीळ समाधीची । 
गी योगेश्वर अनादि या शेजा । चिद्रत्ने ती पूजा केली असे । 
' म्हणे देवा जागा निरंजनीं। युगादि हे धुणी धुपतीये। 


. तुळसी बेल पुष्पे समर्पिलीं बर। पाहाती ऋषीश्वर पहिली पूजा । 
बिठा गोंदा पाठविला महादा । झाडावया शेजा पुढें झाले । 
वतीं जागा झाडिली निर्मळ । अनादि हें स्थळ निवृत्तिराजा। 
वती दीप लाविले समाधी । म्हणती पूजा आधीं केली असे । 
दि हे पूजा केली म्हणती संत । आतां कोणी आंत उतरू नये। 
' म्हणे हरि काय स्थळ चांगलें । दुर्वा दर्भ फुलें वाहियेलीं । 


>. पुष्कर्णीच्या कांठी वैष्णवांचे भार। देव  ऋषीश्वर जेवताती । 
घियां पात्रें वाढिलीं नारायणें। सोडिती पारणें निवृत्तिराज । 
बा रखुमाईनें घेतला निवृत्ति। जेविताती पंक्ति गोपाळांच्या। 
[ले वैष्णव आणि हृषिकेशी । गेले आचमनासी पुष्कर्णतिं । 
घे संत तेथे बैसले निवाडे । पुंडलिक विडे वांटीतसे । 
1 म्हणे केशव बैसले कीर्तनास । होतो कासावीस निवृत्तिराज। 


८. निवृत्तिदेवांसाठी स्फुंदती ऋषीश्वर। लाविला पदर डोळियांसी। 
डावर पुंडलिकें घातियेला साज । जाती निवृत्तिराज समाधीसी। 
छती विमानें वाजतसे घंटा । उठा आतां भेटा अवघेजण । 


१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
१ 
२ 
३ 
डं 
५ 
६ 
१ 
२ 
३ 
डड 
५ 
६ 
१ 
२ 


डरे 


॥धीभोंवते कुंकुमार्चे सडे । पाहाती निवाडे योगीराज। ४ । 
ततन गजरी गेलीसे मंडळी । बैसली ते पाळीं समाधीच्या । ५ । 
गा म्हणे पुढें उभे नारायण । आरंभिलें नमन निवृत्तिराजें । ६ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२५९ 


$$ संत निवृत्तीनाथांचें नमन ## 
नमो गणपति गजानना । नमो सरस्वति मंगलध्याना । 
अगाध ब्रह्मपरायणा । नमो नमो स्वामी । 
आदिमायादि सागरा । नमो चिदानंद दिगंबरा। 


एकत्व एक सारा । नमो नमो तुज । 
मत्स्येंद्रनाथा अनादि। नमो सर्वव्यापका बुद्धी। 

जुनाट युगादि । तुज नमो। 
सत्यकाळनाथ त्रिगती। नमो पुढत पुढती। 


योगेश्वरा आदिअंतीं। नमो नमो स्वामी। 
गहिनीनाथ अविनाशा । नमो सहजासहज प्रकाशा । 
व्यापुनि दाही दिशा । आदि गुरू तुज नमो। 
गुप्तनाथ तुज नमन। नमो सद्गुरु परब्रह्म पूर्ण । 
स्वरुपी अनुसंधान । नमस्ते नमस्ते । 
गहिनीनाथ आदिगुरू । तूं संकटी आदि तारू। 
संसारहर्ता हरू। सद्गुरूनाथा तुज नमो । 
कर्ता हर्ता नारायणा । नमो उदया अस्तु गगनघना। 
विराटपुरूषा जगज्जीवना। नमस्ते नमस्ते कुळस्वामी । 
त्रिपुटी गुप्तधना । नीलवर्णा कलंकी कोंदणा । 
ज्योतिर्मय दारूणा । नमो नमो जगद्गुरू। 
पांडुरंग दयाळा । नमो गोविंदा गोपाळा। 


५। 


८ । 


९। 


वैष्णवा सकळां । योगियां ऋषीश्वरां नमो नमो | १०। 


सर्व चराचर । नमो अंतरबाहेर । 


दहाही अवतार । जगदूभूषणा तुज नमो। ११। 


नेणों कैसे व्यापी । नमन रंगले विश्वरूपीं। 


चिन्मय गुहा गौप्यीं । नमो सर्व भूती निजगुरू। १२। 


'त नामदेवांची ( मराठी )--3 0 


२६० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


६१०. धूप पंचारती गंधाक्षता वाहती । पूजिला निवृत्ति वैष्णवार्नी । १ 
प्रेमे आसुर्वे येती सकळांचिये डोळां । माळ घाली गळां पुंडलिक। २ 
निवृत्तदेवें ग्रंथ केला होता सार । ठेविला समोर विठोबाच्या । ३ 
अवघ्या जनालार्गी केला नमस्कार । उठावले भार वैष्णवांचे। ४ 
गोविंद गोपाळ आले ते सकळ । प्रेमे होती विकळ निवृत्तिराज। ५ 
केलीं आचमनें पुष्कर्णीचे तटीं। आले उठाउठी समाधीपाशीं। ६ 
नामा म्हणे देवा निवृत्तिसारखा योगी । नाहीं आतां जगीं दावाबया। ७ 
६११. समाधीच्या पाळी बैसली सकळी । केला त्या गोपाळीं जयजयकार । १ 
निवृत्तीच्या संगें पुंडलिक पांडुरंग । सिद्ध झाले सांग समाधीसी। २ 
निवृत्तिदेवी वंदिलीं सकळांची पाउलें । तीर्थ तें घेतलें विठोबाचें । ३ 
¥ 
५ 
६ 
१ 
R 
डे 
.-1 
५ 
६ 


पताकांची छाया समाधीसी आली । उतरले खाली निवृत्तिदेव । 
पुंडलिक पांडुरंग गेले बरोबरी। बैसले आसनावरी निवृत्तिराज। 
नामा म्हणे देवा काय पाहावें आतां । गेला पंढरीनाथा चिद्धानु तो। 


६१२. निवृत्तिराज बैसले समाधी सुचित । चिन्मय ते ज्योत उजळली । 
पुंडलिके मिठी निवृत्तीच्या गळां । अवधियांच्या डोळां आसुरे येती । 
विठोबाचें हदय आलेंसे भरून। झांकियेले नयन निवृत्तिराजें | 
पुंडलिकें आणिलें विठोबासी बाहेर । केला नमस्कार वैष्णवांरनी। 
राही रखुमाबाई बैसल्या गहिंवरत। आणिक संत महंत वोसंडती । 
नामा म्हणे हरि शुद्धि नाहीं सकळां । घाला आतां शिळा समाधीसी । 
शेवटचे कडवे म्हणून पुष्पवृष्टी करावी. निवृत्ती, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताई, 
एकनाथ, नामदेव, तुकाराम हे संत भजन करावे व पारंपारीक आरत्या म्हणाव्या. 


६१३. नाग महादा गोंदा विठा विकळ बाला । झांकियेली शीळा समाधीची । १ । 
गंधर्व आणि देव चिंतावले भारी । दीर्घ ध्वनि करी नारा विठा। २ । 
गोंदा आणि महादा सांडिती शरीर। विसोबा खेचर फार कष्टी। ३ । 


IT जन्य क nr 


संत नामदेवांची अभंगगाथा २६१ 


लोपलासे भानु पडला अंधार | गेला योगेश्वर निवृत्तिराज। ४ । 
गेल्या त्या विभूति अनादि अवतार । आतां देवा फार आठवतें। ५ । 
नामा म्हणे हरि धरवेना धीर । येती गहिंवर वोसंडोनी। ६ । 


६१४. परसा भागवत करितसे शोक । म्हणती देवा दुःख अति झालें । १ । 
द्वादशी समाधि दिधली निवृत्तीसी । झाले उदासी अवघे जण । २ । 
देव म्हणे उठा करा आतां पूजा । घालूं पुष्पशेजा समाधीसी । ३ । 
उठले सकळ होताती विकळ । गेले ते गोपाळ समाधीसी । ४ । 
घेतली समाधि सव्य वैष्णवांनी । पूजिताती सुमनीं समाधीसी। ५ । 
नामा म्हणे अवघे करा प्रदक्षिणा । चला आचमना पुष्कर्णीसी। ६ । 
& पुण्यक्षेत्र त्र्यंबकेश्वराचे महिमेचा अभंग & 

६१५. वाचे म्हणता गंगा गंगा। सकळ पापें जाती भंगा। १ 
कुशावती करितां स्नान। त्याचे वैकुंठी राहणें। २ 
दृष्टी पडतां ब्रह्मगिरी । त्यासि नाहीं यमपुरी। ३ 
नामा म्हणे प्रदक्षिणा। त्याच्या पुण्या नाही गणना । ४ 
६१६. पांच दिवस उत्सव केला निवृत्तीसी । काला आमावस्येशी त्र्यंबकेश्वरी । १ 
प्रतिपदेसी हरि निघाले बाहेरी । कीर्तन गजरी पुढे होत । २ 

३ 

५ 

१ 

२ 


कांहीं क्रषीश्वर राहियेले तेर्थे । गेले ते बहुतेक अलंकापुरा। 
गरूडावरी सिद्ध झाले नारायण । चालली विमाने गंधर्वांचीं। 
जामा म्हणे देवा जावें आषाढीसी । आले एकादशी पंढरीये। 


६१७. जयजयकार टाळी पिटिली सकळी । चालली मंडळी वैष्णवांची । 
पंढरीचा पोहा निघाला बाहेरी । कीर्तन गजरी पुढें होत । 
विठोबा रखुमाई बैसली गरूडावर । केला नमस्कार वैष्णवांनी। 
म्हणती तीर्थयात्रा झाली यथासांग । पाहिले प्रसंग समाधिचे। ४ 
गेले योगिराज अनादि जे आदि । राहिल्या समाधि जगामाजी। ५ 
नामा म्हणे देवा गेले मुनिजन । राहिलें तें ज्ञान जगामाजी। ६ । 


A 


२६२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


६१८. गेले दिगंबर ईश्वर विभूति । राहिल्या त्या कीर्ति जगामाजी । 
वैराग्याच्या गोष्टी ऐकिल्या त्या कानी । आतां ऐसें कोणी होणें नाहीं । 
सांगतील ज्ञान म्हणतील खूण । नयेची साधन निवृत्तीचे । 
परब्रह्म डोळां दावूं ऐसें म्हणती । कोणा नये युक्ति ज्ञानोबाची । 
करतील अर्थ सांगतील परमार्थ । नये पां एकांत सोपानाचा। 
नामा म्हणे देवा सांगुनियां कांहीं । न ये मुक्ताबाई गुहा तुझें । 


६१९. नानापरी खेद आठविती मना । आतां नारायणा सिद्धि न्यावे । 
समाधिसी केली आरती पंचारती । राहिली निवृत्ति स्वरुपी तुझ्या । 
सुखाचे साधन झाली चौघेजर्णे । केली नारायणे बोळवण । 
पंचक्रोशावरी उभे ठेले भार । केला नमस्कार समाधीसी । 
नामा म्हणे आतां जावें पंढरपुरा । समाधीचा सारा विधि झाला । 


६२०. शेवटची समाधि झाली जैशी तैशी । तुज हृषिकेशी समर्पिली। 
आपुल्या सत्ताबळें चालविले हरी । विष्णुदासावरी कृपा केली । 
नेणों कैसा होईल समाधीचा प्रसंग । बोलिलेती अंगे पांडुरंगा । 
मुकियाला वाचा दिधली श्रीरंगे । इच्छिला प्रसंग सिद्धि नेला । 
नामा म्हणे देव मायबाप विठ्ठल । म्हणोनि माझे बोल स्विकारीले। 
६२१. काव म्या बोलावे किती माझी मती । तुम्ही रमापति गोड केलें। 
विश्वरुप घड़ी उघडिली धडफुडी। आतां काय थोडी कृपा म्हणूं । 
चिन्मय लहरी येती उन्मळुनी । दया नारायणी थोर केली । 
समाधि चरित्र केलें यथामती । रखुमाईचा पति आर्जविला । 
समाधिचरित्र जो करील श्रवण। तयालागी पेणे वैकुंठीचे। 
नामा म्हणे देवगुरु धरील चित्तीं | उद्धरील पति रुक्माईचा । 
६२२. समाधि श्रवण करिती निशिदिनीं। त्यासी चक्रपाणि देईल भेटी । 
सम्राधिश्रवणाचा धरील जो विश्वास । नाही नाही दोष पातकाचा। 


TI SES ST SS न > 


५58० 
क 


30 NNN 


OAS MNS NNN 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२६३ 


समाधि विरक्ताची पतिताला वाराणशी । कोटि कुळें त्यासी उद्धरील । 
जो कोणी बैसेल समाधिश्रवणा । तया प्रदक्षणा पृथ्वीची हे । 
स्वहित साधन सांगितले येथ । परिसा भागवत लेखकु झाला । 
नामा म्हणे हरि बोलिला तुझिया बळें । वाहिलीं तुळसीदळें स्वामीलागी । 


६२३. रखुमाई माता राही ओंवाळिती। नित्य पंचारती हरीच्या दासा। 
नित्य भक्तां हरि यालागीं विनट । पंढरीची पेठ वसविली । 
धन्य तो निवृत्ति धन्य तो सोपान । धन्य हा निधान ज्ञानदेव। 
खेचर सांवता धन्य जगमित्र । यांसि कवळ देत हरी ब्रह्मा । 
पांडुरंग पिसा यालागीं जाहला | मुक्ताई फावला प्रेम पान्हा । 
नामा म्हणे खूण जाणती सज्ञान । अखंड तें ध्यान निवृत्तिदेवा । 


६२४. अगा पांडुरंगा भक्तजन कैवारी । सेवकजन द्वारीं तिष्ठताती। 
निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान हा पाही । आली मुक्ताबाई चांगदेव। 
खेचर विसोबा असंद सुदामा। चोखा पुरुषोत्तमा आला असे। 
मैराळ जनक वत्सरा तो नारा। विठा सारंगधरा आला असे। 
परसा भागवत सांवता नरहरी। राका बंका द्वारी कूर्मदास। 
नटनाट्यकुसरी कान्होपात्रा द्वारी | चवरें विंजणें हरी जाणविती। 
माचंगा अनंता नरसीपुरीं होता | तो हा पंढरीनाथा आला असे। 
मच्छिंद्र गोरक्ष चरपटी चौरंगीं। गोपीचंद योगी आला असे । 
इडा ती पिंगळा सूक्ष्म ती आबळा । षडूस गोपाळा घेऊनि आली। 


तेर्थे टाळ दिंडी घेऊनियां नामा । भेटी पुरुषोत्तमा आला असे। १० 


ड 
५ 
६ 
१ 
२ 
रे 
ड़ 
५ 
६ 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 
७ 
८ 


९ 


संत गोरोबा कुंभार जीवन व समाधी, श्रीक्षेत्र तेर, जि. उस्मानाबाद, 


चैत्र बच्च १३, शके १२३९ 
६२५. प्रेम अंगीं सदा वाचे भगवंत । प्रेमळ तो भक्त कुंभार गोरा । 
असे घराश्रमी करीत व्यवहार । न पड़े विसर विठोबाचा। 


१ 
२ 


२६४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


कक MRR मळे 
कालवबुनी माती तुडवीत गोरा । आठवीत वरा रखुमाईच्या । ३ । 


प्रेम आंगीं असे झांकुनी नयन । करीत भजन विठोबाचें । ४। 
तयाचि ते कांता आणूं गेली जळ । खेळतसे बाळ आंगणांत । ५ । 
रांगत लेकरू गेलें असे तेथें । तुडविलें त्यातें न कळतां । ६ । 
तत्क्षणी त्याचा गेला तेव्हां प्राण। घेउनी जीवन आली कांता। ७ । 
पाहती तें चिखलांत दिसे रक्तमांस । केला तो अक्रोश मोठा तिर्ने। ८ । 
पिटीयेलें तेव्हां आपुलें बदन । जळो हें भजन तुझें आतां । ९ । 
डोळे असोनियां जाहलासी आंधळा। कोठोनी कपाळा पडलासी। १०। 
कसाबासी तरी कांहीं येती दया । बारे बाळराया तुडविले । ११। 
विठोबानें कैसें लावियेलें वेड। नाहीं मागेंपुढें पाहिलेंसी। १२। 
निर्दयाची तुज लागली संगती । अधमीं श्रीपति देखियेला। १३। 
काय तुझा यानें केला असे अन्याय। दूर परता होय चांडाळा तूं । १४। 
हातीं लोटोनियां केला तो परता । आग लाव आतां विठोबासी । १५। 
ऐकूनियां शब्द सावध तो जाहला । कां गे भंग केला भजनाचा । १६। 
विटोबासी माझ्या कां गे त्वां गांजिलें । कर्म ओढवले बाळकाचें। १७। 
सांग मज ऐसें कोणाचें तें जालें । पुण्य फळा आलें लेंकुराचें। १८। 
याजसाठी माझ्या गांजिलेंसे देवा । पाठी लागे तेव्हां मारावया। १९। 
हात बोट मज लावशील आतां । आण तुज सर्वथा विठोबाची । २०। 
ऐकतांचि ऐसें ठेवियेली काठी । राहिला उगाची गोरा तेव्हां। २१। 
न करी तो कांहीं तयेसीं भाषण । बर्जियेली तेणें कांता तेचि। २२। 
विनवीते कांता गोरिया लागुनी । न मोड़ीं तो आण विठोबाची । २३। 
जाली तेव्हां श्रमी वंश बुडविला । विठोबा कोपला मजवरी । २४। 
मनामाजी तिने केला तो विचार । करावें दुसरें लग्न याचें । २५। 
बोलाविला तिनें आपुला तो पिता । सांगितली वार्ता पाहू आतां। २६। 
कनिष्ठ हे कन्या दे माझ्या भ्रतारा । नको या विचारा पाहूं आतां। २७। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा २६५ 


अवश्य म्हणुनियां विनविला गोरा । लग्नाची हे त्वरा केली तेव्हां । २८ । 
लग्न झाल्यावरी घाली बोसंगळा । दोघीसही पाळा समानची। २९। 
न पाळितां आण तुम्हा विठोबाची । धरा या शब्दाची आठवण। ३०। 
अवश्य म्हणोनियां निघाला तो गोरा । आला असे घरा आपुलिया । ३१ । 
कनिष्ठ स्त्रियेसी आलें असे न्हाण । न करी भाषण तिसीं कांहीं । ३२। 
येरु म्हणे बाई कैसा हा भ्रतार। करूं मी विचार कैसा आतां। ३३। 
पहिली ती कांता विनवी गोरियातें । अंगिकारा इतें स्वामी आतां। ३४। 
मामाने ही मज घातलीसे आण। दोघींचे पाळण समान करा । ३५। 
गेला तरी आतां जावो माझा प्राण। न मोडी मी आण विठोबाची । ३६। 
जाहल्या दोघी श्रमी कपाळ पिटिती। पुरविली पाठी विठोबानें। ३७। 
बंश बुडविला ह्या मेल्या काळ्यानें । जळो थोरपण याचें आतां । ३८। 
चेडे मेले लोक घेती दरूशन । नसावें भाषण यासीं कांहीं । ३९। 
होवोनियां श्रमी बैसल्या घरांत । काढियेली युक्ती कनिष्टेनें । ४०। 
म्हणे बाई आतां मोडूं याची आण । करील भाषण आपणची । ४१। 
निजतो हो जेथें तेथें हो जाऊन | करावें शयन दोघीनीं तें । ४२। 
निद्रेमाजी उरस्थळीं याचे हात । ठेऊ अवचित आपुलिया । ४३। 
मग हा करील सहजचि भाषण । न लगे सांगणें कोणासी तें । ४४। 
निद्रेमाजी गोरा जाहला तो निमग्न। दोघींनी शयन केलें तेथें । ४५। 
उचलोनियां कर ठेविले शरीरीं । नाहीं देहावरी गोरा तेथें । ४६। 
सावध होवोनि पाहियेलें तेणें। अन्याय हातानें केला माझ्या । ४७। 
विठोबाची माझ्या मोडियेली आण। टाकावे तोडून हातचि हे । ४८। 
घेऊनियां शस्त्र तोडियेले कर । आनंदला फार गोरा तेव्हां । ४९। 
समजले तेव्हां लोकां त्या सकळां । भक्त हा आगळा देखियेला। ५०। 
कैसा बाई आतां करावा विचार। बुडाला संसार सर्वस्व हा। ५१। 
आतां शरण जाऊं तया पांडुरंगा । करील तो चिंता आमुचीये। ५२। 


२६६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


MMS ........ ....:..: +i: 
सांगूं सर्वमान रुक्मिणीजवळी । विनवीं वनमाळी आम्हांविसीं । ५३। 
शरणागतां हरी नेदीच अंतर । वर्णिताती शास्त्रें मोठींमोठीं । ५४। 
संत हें गाताती बाई सदोदीत। पाहूं तो अनंत कैसा असे। ५५। 
दोघी तेव्हां गेल्या रुक्मिणीजवळी । विनविली बाळी रुक्मिणी ते। ५६। 
सांगितला तिसी सकळ वृत्तांत । विनवी हा कांत आम्हाविसीं । ५७। 
ऐकेल गे बाई तुझें तो वचन । समजलें पूर्ण आम्हांलागीं। ५८ । 
करीं माते आम्हा येवढा उपकार । न पडे विसर जन्मोजन्मी । ५९। 
करुनी प्रार्थना आल्या त्या आश्रमा । उभा होता नामा किर्तनासी । ६०। 
आवडीने गोरा करीत श्रवण । आणिक सज्जन हरिभक्त। ६१। 
नामयानें टाळी पिटिली गजरें। गोरियासी कर फुटले ते । ६२। 
रांगत लेंकरूं आलें तयावेळी । मातेच्या जवळी आनंदानें । ६३। 
आलिंगुनी तिनें धरिलें हृदयीं । झाली विठाबाई कृपावंत । ६४। 
आलिंगुनी गोरा बोले मेघःशाम । करीं घराश्रम सुखें आतां । ६५। 
संशयाची जात नको धरूं चित्ता। आण तुज आतां माझी असे। ६६। 
ऐकोनियां गोरा वर्ते घराश्रमी । लक्ष असे नामीं विठोबाच्या । ६७। 
ऐसियां संतांचे आठवितां गुण । जाती हे जळोन सर्व दोष। ६८। 
नामदेव त्यासी करी विनवणी । ठाव द्या चरणीं तुमचीया। ६९। 
हेचि तुम्ही आतां मज द्यार्बे दान । आठवीन गुण वारंवार । ७०। 


६२६. आषाढी पर्वणी आला यात्राका । निघाले सकळ वारकरी । १ । 
यांचे समागमे जात असे खुळें । स्मरे वेळोवेळे विठ्ठलासी । २ । 
धन्य पुण्यतिथि आली एकादशीं । पावले क्षेत्रासी विश्वजन । ३ । 
स्नानविधि करोनि समस्तां भेटला । किर्तनीं बैसला हरिदास। ४ । 
निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान सांवता । नामयाची कथा ऐकताती। ५ । 
तंब तो म्हणे करा नामाचा उच्चार । टाळीचा गजर करुनियां। ६ । 
गोरियाचे नेत्री आले जळबिंदु । मज कां गोबिंदु विसरला । ७ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा २६७ 


कां गा केशिराजा मोकलिलें माते । शरण कोणातें जाऊं आतां। ८ । 
तुजवीण मज न दिसे निर्वाणीं। माय बाप धनी गण गोत । ९ । 
आतां माझी लाज राखें पंढरीनाथा । तुजवीण आतां कोणी नाहीं। १०। 
अनाथाचा नाथ दिनाचा कैवारी । पावला झडकरी आपुल्या दासा । ११ । 
शोरियाचे हात आले तत्क्षणी । गर्जोनि नामध्वनी उभा ठेला । १२। 
प्रकळ संतजनीं देखोनि नयनीं । टाळिया पिटोनि गर्जताती । १३ | 
निधडा म्हणती भक्त हा वैष्णव । अघटीत भाव न कळे याचा । १४। 
कैसा येणें केला ऋणी पंढरीनाथ । आहे सदोदित याचे उदरीं। १५। 
पूर्वी तो प्रऱ्हाद श्रवणीं ऐकिला । किंवा हा देखिला संतांमधीं। १६। 
गामा येऊनियां चरणासी लागला । हृदयीं आलिंगिला भक्तराज । १७। 


६२७. माती तुडवितां नाहीं देहस्थिती | आठवीत चित्ती पांडुरंग । १ । 
शोरोबाची कांता पाणियासी जातां। पुत्राला पाहतां खेळतसे । २ । 
ष्टी असों द्यावी स्वामी बाळावरी । नाहीं कोणी घरीं सांभाळाया । ३ । 
गामा म्हणे नाहीं गोरा देहावर । सर्वही निर्धार पांडुरंगीं। ४ । 
परंपरेप्रमाणे पुष्पवृष्टी करावी. निवृत्ती, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताई, एकनाथ, 
नामदेव, तुकाराम हे संतभजन करावे. पारंपारिक आरती म्हणावी, 
संत चोखामेळा जीवन व समाधि, महाद्वार, श्रीक्षेत्र पंढरपूर 
निर्वाण गुरूवार वैशाख बद्य पंचमी, समाधि शुक्रवार वैशाख वद्य त्रयोदशी शके १२६० 
३२८. चोखामेळियाने पाजियेलें दही। पडो दिलें नाहीं उणें त्याचें। १ । 
गयाचें चरित्र परिसावें सादर । करितों नमस्कार संतज़नां। २ । 
याची जे कांता तयाचि सारिंखी । भावार्थ नेटकी आवडीची । ३ । 
भाधन द्वादशी आली एके काळीं । उठोनि प्रातःकाळी काय बोले। ४ । 
$ठीं उठीं कांते स्वयंपाक करीं। आतां येतील हरि पारण्यासी। ५ । 
[वि एक्या ब्राह्मणे आइकिली मात। तेणें दिवाणांत सांगितलें। ६ । 
देवाणानें दूत पाठविले त्यासी । चोखामेळियासी धरूनि आणा । ७ । 


२६८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


दूती जाऊनियां धरूनी आणिलें । म्हणे काय झालें चोखामेळा । ८ 

विठोबासी दहीं पाजीत असतां । कांहो माझ्या हाता आंसडीलें। ९ 

रडतो हा कां रे सभेसी पुसती । तो म्हणे वृत्तांत ऐसा झाला। १० 
रुसूनियां विठो गेला म्हणऊनि। रडे दीर्घध्वनी करुनियां। ११ 
म्हणती या महाराने देव बाटविला । जिवें मारा याला बैल जुंपा । १२ 
बांधोनियां पाय हांकियले बैल । धरूनि शिवळ विठो उभा । १३ 
उडती आसुड बैलांचे पाठी। मारितां हिंपुटी थोर झाली । १४ 
तयाची ते कांता उभी राहुनियां । म्हणे देवराया हात काढी । १५ 
खादलें जेबिलें त्याचा हा उपकार । दुबळीचा भ्रतार मारू पाहसी । १६ 
पाळिलें पोसिलें माझिया धन्याशी । उतराई झालासी ओढवण्या । १७ 
अन्नाची त्वां क्रिया नाहीं रे राखिली। रांडकी त्वां केली चोखियाची। १८ 
काढी हात आतां जाय परता उसण्या । जाय पोट पोसण्या येथूनियां। १९ 
चोखा म्हणे रांडे विश्वाचा पोसणा। संतांचा देखणा विठो माझा। २० 
जन लोक पुसती कोणा बोलतीस। ते म्हणे तुम्हांस काय दिसे। २१ 
अनंत ब्रह्मांडे जयाचे उदरीं । त्यानें चहुंकरी धरियेलें । २२ 
पीतांबरधारी घन:शाम मूर्ती । रखुमाईचा पति विङ्ठल हा। २३ 
समस्तांसी तेव्हां दिलें दरूशन । केलें समाधान नामा म्हणे । २४ 


$$ संत चोखोबाचे स्त्रीचे बाळंतपण #३ 
६२९. चोखोबाची कांता असे ती गर्भिण । झाले तीस पूर्ण नव मास । १ 
करूनि विनंति पतीसी बोलत । असावें साहित्य घरामाजी । २ 
ऐकुनियां चोखा करीत विचार । कोणें ऐसा घोर वागवावा । ३ 
न पुसतां गेला बहिणीच्या गांवा। आनंदे केशवा आळवीत । ४ 
दोन प्रहर झाले न येती भोजना । कांता विचारणा करीतसे । ५ 
शोध करितांना संध्याकाळ झाला । पति माझा गेला कोणीकडे । ६ 
विरक्तासी मी तों सांगितलें काम। कैसा झाला भ्रम माझे बुद्धि) ७ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ३ 


अहो पांडुरंगा आणा त्यासी आतां । न सांगें मी वार्ता संसाराची। « 
झाली तेव्हां श्रमी प्रसूत वेळा आली । विठाई धांबली तेचिवेळां। ' 
चोखोबाची बहिण झाला सारंगधर । बहिनी उघडा द्वार हांका मारी । १ 
दोघीही भेटल्या तेव्हां आनंदानें । आलें तें रूदन चोख्याकांते । १ 
बरें बाई तुम्हां देवाने धाडिलें । पती माझा गेला कोणीकडे | १ 
चाणाक्ष बायका तुम्ही अनिवार । अज्ञान भ्रतार तुमचे गांवी । १ 
म्हणोनियां तुम्ही सांगतां त्या काम । विरक्तासी श्रम वाटतसे । १ 
दादा माझा सुज्ञ आधींच हें श्रुत । होयाचें तें होत आपणची। १ 
केली त्वां सूचना आला माझ्या घरा । त्यानें केली त्वरा मजलागीं । १ 
सर्वहि साहित्य दिलें म्हणे आतां । नको करूं चिंता बहिनी कांहीं । १ 
सर्वहि साहित्य होतें तिजपाशी । रिद्धीसिद्धि दासी तयाचिया । १ 
प्रसूत ते झाली पुत्र झाला तिला। आनंद बाटला पांड्रंगा। १ 
वांटिली शर्करा सर्वत्र यातीसी। माझ्या चोखोबासी पुत्र झाला । २ 
लावुनि उटणें न्हाणियेलें तिला। श्रम तिचा गेला सर्वांगाचा । २ 
पांचवीही केली तिर्ने आनंदाने । घातलें भोजन यातीलागीं। २ 
तेरावे दिवशीं बाळ ते पाळणां। घालितसे राणा वैकुंठीचा। २ 
साडी आणि चोळी आंगरे टोपडे । आणियलें कोणें रखमाईने । २ 
बोलावुनि सुवासिनी पाळणां घातलें । नाम तें ठेविलें कर्ममेळा। २ 
बारसेंहि केलें तिनें आनंदानें। घातलें भोजन सर्व याती । २ 
चोखोबासी मास झाला बहिणी घरी । विचारी अंतरीं चोखा तेव्हां । २ 
सोडोनियां आलों प्रपंचाचे भर्ये। अंतरले पाय देवाजीचे । २ 
सद्गदित झालें तयाचें अंतर । प्रेम अश्रुनीर वाहे डोळां। २ 
येतों बाई आतां कृपा असों द्यावी। सांगोन पाठवीं आपुल्या हातें । ३ 
आतां जातें बहिनी आपुल्या गांवाला । रागे भरतील मला धनी माझे। ३ 
ऐकूनियां बोले चोखोबाची कांता । नका जाऊं आतां बाई तुम्ही । ३ 


२७० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


येऊं द्या घरधनी करतील बोळवण । काय मी उत्तीर्ण होऊं आता । ३३ 
काय काय आठवूं तुमचे उपकार । न पडे विसर जन्मोजन्मी । ३१ 
दादा माझा असे पांडुरंग भक्त। सदा त्याचें चित्त देवावरी। ३५ 
मान्य करीं बहिनी तयाचें वचन । तेणेचि कल्याण असे तुमचें । ३६ 
सद्गदित झालें दोघीचें अंतर । प्रेम अश्रुनीर वाहे डोळां। ३९ 
सांभाळीं हा आतां माझा कर्ममेळा । येईल चोखामेळा घरीं आतां । ३८ 
थांबा बाई आतां शिंवतें मी चोळी । न लगे वनमाळी बोलतसे। ३९ 
पुसोनि सर्वांसी गेला तो सांवळा । आला चोखामेळा घरालागीं। ४ 
येवोनियां कांता बंदीत चरण। दिलें उचलोन बाळ हातीं । ४! 
बाई आतां गेल्या भेटल्या वाटेसी। खंती या जिवासी वाटे त्याची । ४ 
सांगितला त्यासी सकळ वृत्तांत । सद्गदित चित्त चोखा झाला। ४ 
कैंची बाई येथें आले पांडुरंग। धन्य तुझें भाग्य भेटी झाली। ४ 
सद्गदित झालें दोघांचे अंतर । प्रेम अश्रुनीर वाहे डोळां। ४ 
भक्तांसी संकट पडों नेदी देव । घालीतसे धांव त्यांच्या काजा। ४ 
विष्णुदास नामा बंदी त्याचे चरण | वर्णितसे गुण वारंवार। ४ 


` > संत चोखामेळा समाधीचे अभंग # 


६३०. मंगळवेढ्याभोवते कुसुं घालाया । महारासी न्यावया दूत आले। ! 
महारासमागमें चोखामेळा गेला। काम तें लागला करावया। : 
सर्वकाळ वाचे विठ्ठलनाम छंद। आठवी गोविंद वेळोवेळां। : 
चार महिने याचि रितीनें लोटिले । कुसूं कडाडिलें अकस्मात्‌ । ) 
तयाखालीं महार बहु चूर झाले । चोख्यानें अर्पिले प्राण देवा। १ 
देव म्हणे नामया त्वां जावें तेथें । त्याच्या अस्थि येथें घेऊनि याव्या । । 
नामा म्हणे देवा कैशा ओळखाव्या । विद्वलनाम जयामध्यें निघे । १ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


६३१. ऐकोनिया कानी अंचळीं भराव्या । आणोनियां द्याव्या आम्हापाशीं । 
शालिवाहन शके बाराशे साठ । प्रमाथी नाम स्पष्ट संवत्सर । 
बैशाख वद्य पंचमी सुदिन । गुरूवारी प्रयाण करी चोखा। 
चोखा माझा जीव चोखा माझा भाव । कुळ धर्म देव चोखा माझा । 
काय त्याची भक्ति काय त्याची शक्ति । मीहि आलों व्यक्ति तयासाठीं। 
माझ्या चोखियाचे करिती जे ध्यान । तया कधीं विघ्न पडों नेदीं । 
नामदेवें अस्थि आणिल्या पारखोनी। घेत चक्रपाणि पीतांबरी। 


६३२. देवाचे अंचळीं उठिला गजर। विठ्ठलनामे अंबर गर्जतसे । 
संत समुदाय पताकांचे भार । लोटले गजर ऐकावया । 
वद्य त्रयोदशी वैशाख शुक्रवार । नामाचा गजर महाद्वारीं। 
ऐसी आनंदानें नामाच्या गजरी । दिली महाद्वारी समाधि त्या । 
वरिल कडवे म्हणून पुष्पवृष्टी करावी. 
निवृत्ती, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताई, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम हे संतभ 
करावे. पारंपारिक आरती म्हणावी. 
अस्थी निक्षेपण आपुलीया हातें । करूनि अनंते पाषाण ठेवी। 
राही रखुमाई कुर्वडी करिती। सत्यभामा आरती ओंवाळीत । 
नामा म्हणे धन्य विठोबाची कृपा । जाईन माझ्या बापा ओवाळून । 
&& संत जनाबाई जीवन # 
६३३. नाम्रयाचे घरीं असे दासी जनी । तिनें चक्रपाणि वश केला । 
करितां कामधंदा ध्यानीं नारायण । करीत चिंतन अहोरात्र। 
देखोनियां भाव तिचा पांडुरंग । काम करूं लागे जनीलागीं। 
रात्रीं येऊनियां जनीचिया घरीं । दळूं लागे हरी तिज़लागीं । 
दळितां काढिली माळ वैजयंती | ठेविली परती शालजोडी । 
जनीचें आवडे देवाजीस गाणें । झालासे तल्लिन पांडुरंग। 


२७२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


प्रातःकाछ झाला तेव्हां त्या समयासी । जात हृषिकेशी तांतडीर्ने । 
घेऊनियां गेले जनीची वाकळ । विसरले माळ शालजोडी । 
तेव्हां पुजाऱ्यानें उघडिलें द्वार । पाहिला तो वर रुक्मिणीचा। 
देवाच्या अंगावर देखिली वाकळ। नाहीं गळां माळ शालजोडी। 
एकमेकां तेव्हां पुसती पुजारी । कोणें केली चोरी देवाजीची । 
शोध करितांना जनीची वाकळ । आले ते सकळ तिच्या घरीं । 
शालजोडी माळ होती तिचे घरां। दाविती पुजारी सर्वालागीं । 
बांधियेली तेव्हां त्यांनीं दासी जनी । नामया लागुनी श्रुत केलें । 
नामा म्हणे जने कांगे केली चोरी । बोलतसे खरें जनी त्यासी । 
रात्रीं माझ्या घरा आले पांडुरंग । दळितां श्रीरंगा घाम आला । 
काढियेली माळ तेव्हां शालजोडी । गातसे आवडी मजसवें।' 
प्रातःकाळी देव गेले ते उठोनि। न कळे करणी कैसी केली । ! 
बापा मी सांगतें हेंचि हो प्रमाण । पुसावे जाऊन पांडुरंगा । ! 
नामा म्हणे तुम्हां कळेल तैसें करा । नका या विचारा पुसों मज । : 
नामा म्हणे जने केलें असें कर्म । जाणे एक वर्म पांडुरंग ।: 
धमकावुनी नेली त्यांनी दासी जनी । सकळ ब्राह्मणीं मिळोनियां । : 
श्रुत केली वार्ता गांवींच्या राजाला । तो म्हणे जनीला शुळीं द्यावें। : 
शूळ तो रोंबिला चंद्रभागेतीरीं । पाहती नरनारी दृष्टी तेव्हां। २ 
जनी आठवीत तेव्हां पांडुरंगा। कां गा तूं श्रीरंगा मोकलिसी। २ 
घड़ी घड़ी येत होतासी तूं देवा । आज कां केशवा निद्रा आली । २ 
कोठें गुंतलासी भक्तिचिया काजा । धांवें महाराजा येई आतां। २ 
प्रल्हादाकारणें नृसिंह झालासी। स्तंभीं प्रकटसी क्षणमात्रें। २ 
दीनांचा दयाळु तुझें नांव बापा । कां हो अवकृपा केली मज। २ 
द्रौपदीने केला जेव्हां तुझा धांवा । आलासी केशवा क्षणामाजी। ३ 
माझा तुज देवा आला हो कंटाळा । आळ हा घातला मजवरी। ३ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


समजलें मज होतें तुझे मनीं । नसावी हे जनी पांडुरंगा 
करितां कामधंदा तुज आला शीण । कंटाछलें मन देवा तुइ 
कासयासी बोल ठेवूं तुज देवा। प्रारब्धाचा ठेवा फळा आल 
आतां ऐक माझी हेचि विनवणी । भेट चक्रपाणि एक वेळां 
न मागें म्री कांहीं देवा तुज आतां | पायां पै अनंता ठाव देई 
ऐकुनियां ऐसी जनीची विनवणी । आले चक्रपाणि धांबोनियां 
जनीच्या सांगातें होते राजदूत। नेलीसे त्वरित शुळापाशीं 
जनीनें तो शूळ पाहातां नयनीं । अकस्मात्‌ पाणी झाले त्याचें 
शस्त्रे जीं कां होतीं राजदूतां करीं । विरालीं तीं सारी पाणी झालें 
बिठोबानें तेव्हां आलिंगिली जनी । म्हणे माय बहिणी श्रमलीसी 
जनी म्हणे देवा तूं पाठीसी असतां । नाहीं भय चिंता आम्हालागी 
श्रुत झाली वार्ता राजया लागोनि । शूब्ठासुद्धां पाणी शस्त्रे झालीं 
समजलें तेव्हां तयाचे अंतरीं । जनीला श्रीहरी सांभाळितो 
चला जाऊं आतां जनीच्या दर्शना । सिद्ध झाली सेना पाय चाली 
क्षमा करीं माते आमुचे अन्याय । कृपा दृष्टी पाहें आम्हांकडे 
देऊनियां वस्त्रे भूषणें जनीसी। गेला आश्रमासी राजा तेव्हां 
समजलें तेव्हां पंढरीच्या लोकां । जनीचा हा सखा पांडुरंग 
जनीचे अभंग लिहीत नारायण। करिती श्रवण साधुसंत 
धन्य तेचि जनी धन्य तिची भक्ति । नामदेव स्तुति करीतसे 


६३४. सोयरिक सांडिली सर्वांची । जोडी केली विठ्ठलाची 
लोभ सांडिला सर्वांचा । संग धरिला विठोबाचा 


जालों निधडा निःशंक । गायनाचे कौतुक 
प्रेमभरित सर्वदा । मुखीं नाम हरि गोविंदा 
ऐसा सर्वकाळ गाय। भावें विठोब्रांचे पाय 


नामा म्हणे ऐके हरी । दासी जनीची वाट करी 


२७४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


संत सांवता माळी समाधी, श्रीक्षेत्र अरण, जि. सोलापूर 
आषाढ वद्य चतुर्दशी 
६३५. धन्य तें अरण रत्नाची खाण। जन्मला निधान सांवता तो । 
सांवता सागर प्रेमाचा आगर । घेतला अवतार माळ्या घरीं । 
धन्य त्याची माता धन्य त्याचा पिता । सांठविला दाता त्रैलोक्याचा। 
नामा म्हणे त्याचा जन्म सुफळ झाला । वंश उद्धरिला माळियाचा । 


१ 
२ 
].1 


वरिल कडवे म्हणून पुष्पवृष्टी करावी. निवृत्ती, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताई, 
एकनाथ, नामदेव, तुकाराम हे भजन करावे. पारंपारीक आरती म्हणावी. 


#३ संत राका कुंभार जीवन # 
६३६. कुंभार तो राका कांता त्याची बंका । कन्या नाम बंका तिघे जण । 
पंढरीक्षेत्रांत राहतां आनंदें । वाचे गोविंद आळविती। 
करिती आपुला स्वकर्म व्यवहार । वाचे निरंतर रामनाम। 
घडोनि भाजणें ठेविली घरांत। व्याली डेरियांत मांजर ते | 
न देखितां त्याने आवा तो रचिला । अग्नि तो लाविला तेचि वेळां । 
'फिरूनि मांजर घरासि ते आली । नाहीत तीं पिल्लीं डेरा तोही । 
आव्यापार्शी तेव्हां आली ती धांवत । आरडत फिरत भोवताली । 
पाहुनि राका समजला मनीं । आहा चक्रपाणि काय केलें। 
जळो जळो माझा प्रपंच व्यवहार । नाही म्यां विचार केला देवा। 


१ 
२ 
३ 
ड 
५ 
६ 
७ 
८ 


९ 


करावया गेलों प्रपंचाचे हित। पापाचे पर्वत झाले माथां। १०। 
अज्ञान ही बाळे जळतील आतां । थांब पंढरीनाथा येचि वेळां । ११। 
पांडव ते रक्षिले लाक्षातें जोहरी। तैसी करी परि पिल्लियांसी । १२। 
आगीमाजी तुवां प्रल्हाद रक्षिला। अगाध हें तुला काय झालें। १३। 
रक्षी यासी आतां येऊनियां अंगें । घेईन वैराग्य नवस हाचि । १४। 
तिघांजणीं तेव्हां त्यजिलें अन्नपाणी । थांब चक्रपाणि लवलाहीं। १५। 
तीन रोज झाले शांत झाला अग्नि। पाहाती उकलूनि आवा तेव्हां। १६। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा २७५ 


सर्वस्व भाजणें भाजुनियां गेलीं । खेळताती पिल्लीं डेरियांत । १७। 
कच्चा असे डेरा नसे आंच त्याला । नवसास पावला पांडुरंग। १८। 
पाहती सकळ पंढरीचे लोक । अगाध कवतुक देवाजीचें । १९। 
आनंदोनी राका बोलवी ब्राह्मण । दिलें तें लुटून घर तेव्हां । २०। 
वेंचुनियां चिंध्या लाविती ढुंगासी । भावें हषिकेशी आळविती । २१। 
जाऊनियां वनीं वेंचिताती काष्ठे । उदरापुरतें विकिताती। २२। 
अखंड करिती नामाचा गजर । ध्यानीं मनीं वर रखुमाईचा। २३। 
बंका बोले बाई चंद्रभागे स्नाना। नामयाचि कन्या धुया आली । २४। 
बंका बोले बाई सिंतोडे येतील । ऐकूनियां बोले येरी तिसी। २५। 
जातीची कुंभार कामीक वैराग्य । घेतलेंसे सोंग कासियासी । २६। 
ऐकूनियां बंका करीत उत्तर। बौद्ध अवतार पांडुरंग । २७। 
रडका हा नामा घेतलीसे आळी । त्यार्ने वनमाळी बोलविला । २८। 
अबोल हा देव बोलविला यानें । काय थोरपण आलें यासी | २९। 
वाढविली किर्ति जगांत डांगोरा । बोलविला खरा पांडुरंग । ३०। 
चंद्रभागे तीरीं झाला वृत्तांत । श्रुत झाली मात नामयासी। ३१। 
नामदेव तेव्हां आले राउळासी । विनंति देवासी करूनी बोले । ३२। 
राका कुंभारानें घेतलेंसे वैराग्य । कांहो केला त्याग संसारींचा। ३३। 
बोले पांडुरंग निष्काम हे भक्‍ती । दावितो प्रचिती तुजलागीं। ३४। 
विठ्ठल रखुमाई नामा असे संगें । आली तेव्हां तिघे वनाप्रती। ३५। 
रुक्मिणीनें तेव्हां काढुनी कंकण । ठेविलें झांकून काष्ठामाजी । ३६। 
राका बंका वंका वेंचिताती काष्ठ। आली अवचित तया ठायां । ३७। 
उचलितां काष्ठ देखिलें कंकण । दिलें तें ढाकून तेचि वेळां । ३८। 
म्हणती याजलागीं विटाळ जाहला । न घेती तयाला म्हणोनियां। ३९। 
पाहुनी रुक्मिणी विस्मय करीत । निष्काम हे भक्त देखियेले । ४०। 
बोले रखुमाबाई अहो पांडुरंगा। भेटावे श्रीरंगा याजलागीं । ४१। 


२७६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


नामा म्हणे देवा वंदितो मी चरण। धरा आलिंगून तिघांजणा । ४२। 
होती हे आवडी देवाजीचे चित्तीं । आलिंगिलीं प्रीतीं तिघेजण । ४३। 
राका बंका वंका वंदिती चरण । कांहो येणें केलें देवराया । ४४। 
उष्णकाळ दिन श्रमली माझी आई । बैसा रखुमाबाई छायेखाली । ४५ । 
ऐसी असे ज्याची देवावरी माया। करी त्यासी दया पांडुरंग । ४६। 
नामदेव बोले त्याचा मी हा दास। शरण तयास वारंवार । ४७। 
संत जगमित्र नागा जीवन, श्रीक्षेत्र परळी, जि. बीड 
समाधी कार्तिक शुद्ध एकादशी 
६३७. परळी वैजनार्थी जगमित्र नागा। ध्यानीं पांडुरंगा आठवीत । १ । 
सर्वांभूती त्यासी दिसे वासुदेव। नाहीं दुजाभाव त्याचे मर्नी। २ । 
निंद्य आणि वंद्य लेखितो सारिखे। पाहे ब्रह्मरूप सवंत्रांसी। ३ । 
रात्रंदिवस करी हरीचे भजन। सुखें आनंदानें राहतसे। ४ । 
सज्जन हे त्यासी बहुत मानिती । दुर्जन द्वेषिती त्याजलागीं। ५ । 
परि त्याचे चित्तीं वाटेना हें दुःख । मानी प्रेमसुख आनंदानें । ६ । 
दुर्जनांनी त्याच्या घरासी तो अग्नि । लाविला येऊनि रात्रीमध्यें । ७ । 
अमिन मोठा तेव्हां प्रदिप्त तो झाला। वृत्तांत कळला सज्जनांसी । ८ । 
धांबुनी ते आले पाहती नयनी । कांहो चक्रपाणि ऐसें केले । ९ । 
तुजवीण कोण राखे यासी आतां। धांव तूं अनंता येचि वेळां । १०। 
पांडव राखिले लक्षांतून जोहरी। तैसी करीं परी नागयासी । ११। 
येथें नाहीं देवा कोणाचा उपाय। घालीं आतां घाय पांडुरंगा। १२। 
प्रल्हाद रक्षिला अग्नि तो माझारी । तैसी करीं परी त्यासी आतां। १३। 
ब्रीद हें सांभाळी आपुलें अनंता । राखी आतां भक्तां आपुलिया। १४। 
ऐकोनियां स्तुति आले नारायण । शांत झाला अग्नि तेचि वेळां । १५। 
स्वस्थ असे नागा आनंदानें सुखें। पाहती सर्वलोक परळीचे । १६। 
सज्जन संतोष अंतरीं मानिती। धांवण्या श्रीपति धाविन्नला । १७। 
दुर्जनाची तेव्हां तोडे जाहली काळीं । साहा वनमाळी भक्तालागीं । १८। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा २७७ 


चाहुर एक भूमी इनाम त्या दिली । पत्रिका लिहिली त्याच्या नांवें। १९ । 
ग्रामवासी त्यासी पिकवुनी धान्य । देती तें नेऊन नाग्या घरी । २०। 
वारसीक नेम चालविती लोक । आला नवा एक अंमलदार। २१ । 
करोनि पाहणी मागतसे सारा । नायके विचारा कोणाचिया | २२। 
तयासी उत्तर करिती ग्रामवासी। नवसिलें देवासी सर्वत्रांनीं । २३। 
जगमित्र नागा हरिचा तो भक्‍त | सांगती वृतांत त्याजलागीं । २४। 
याचे मनीं नाहीं कांहीं दुजा भाव । सर्वांभूती देव पाहतसे । २५। 
कृपावंत असे यासी चक्रपाणि। नका तुम्ही मनीं आणूं दुजें । २६। 
मनामाजी त्याने केला तो विचार। पाहूं चमत्कार याचा आतां । २७। 
जगमित्र नागा त्यानें बोलाबिला । बोलता त्या झाला सुभेदार । २८। 
आमुचिया घरीं मुलीचें तें लग्न । व्याघ्रार्चे कारण असे आम्हां। २९। 
घेऊनियां आतां यावा तुम्ही व्याघ्र । म्हणवितां जगमित्र पाह कैसें । ३० । 
व्याघ्ररूप असे माझा नारायण। येतों मी घेउनी आतांची हो। ३१। 
आनंदानें नागा निघाला तेथुनी। आला असे बनीं अरण्यांत। ३२। 
धांबुनियां तेथें आले पांडुरंग। पुसतसे अंगें त्याजलागीं। ३३। 
कोठें जासी बापा घोर अरण्यांत। भय असे तेर्थे श्वापदांचे । ३४। 
मारतील तुज फिर तूं माघारी । येरू म्हणे हरि रक्षी आम्हां । ३५। 
सुभेदार माझा असे परम मित्र । पाहिजे हा व्याघ्र त्याजलार्गी । ३६। 
येरू म्हणे सुभेदार आहे नष्ट । काय त्याची गोष्ट ऐकसी तूं । ३७। 
तया चांडाळासी वधितों मी आतां । झाला तो बोलतां जगन्मित्रा । ३८। 
तूंचि हा चांडाळ बोलसी या गोष्टी। नको करूं कष्टी मित्र माझा। ३९। 
जाय तूं वाटेने आपुल्या या आतां। होतसे बोलतां उशीर मज । ४०। 
व्याघ्र तेचि वेळां जाहले नारायण । धरी आलिंगुनी नागा त्यासी | ४१। 
गळां त्याचे तेव्हां बांध्चिलें अंगवस्त्र । घेऊनियां व्याघ्र आला नागा। ४२। 
भयाभीत झाले तेव्हां ग्रामवासी । लावियेल्या वेसी गांवीचिया । ४३। 


२७८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


ग्रामवासी यांनीं लावियेलें द्वार। करी सुभेदार विचार तेव्हां । ४४ । 
करीत गर्जना भयानक व्याघ्र । कांपती थरथर सकळ लोक । ४५। 
जगमित्र नागा आला वेसीपाशीं । उघडा द्वारासी हांका मारी । ४६। 
ऐकोनियां कोणी न देती उत्तर । मोडियेलें द्वार व्याघ्रानें तें । ४७। 
प्रवेशला नागा सुभेदार घरीं । हांका त्यासी मारी यावें आतां । ४८। 
करा कार्य सिद्धि घेऊनियां व्याघ्र । हांका वारंवार मारीतसे। ४९। 
द्वारपाछ त्याचे नुघडिती द्वार । मोडोनिया व्याघ्र शिरे आंत । ५०। 
करीत गर्जना आपटूनि पुच्छ । जाहले भयाभीत सकळ लोक। ५१ । 
सुभेदार होते जया मंदिरांत । व्याघ्र नागा आंत गेले दोघे । ५२। 
सुभेदार बोले द्वाराचे आंतून । देई जीवदान मज आतां। ५३। 
पतीत मी पापी तुझा शरणागत। होई कृपावंत जगमित्रा । ५४। 
कर जोडोनियां करितों विनंती । अज्ञानाची भ्रांति झाली मज । ५५। 
वारंवार तुज घेतों लोटांगणीं । देई बा सोडोनी वनीं व्याघ्र | ५६। 
कृपावंत साधु वर्णिताती वेद करीं अपराध क्षमा माझा। ५७। 
ऐकोनियां व्याघ्र गर्जना करीत । भक्षावया धांवत त्याजलागीं | ५८। 
जगमित्र नागा अवरीत त्यासी । चाल तूं बनासी मायबापा | ५९। 
घेऊनियां व्याघ्र चालिला जगमित्र। पाहती सर्वत्र लोक तेव्हां । ६०। 
भक्तांनी जिंकिला भाव बळें देव। घालीतसे धांव संकटीं तो । ६१। 
संतांचा महिमा न वर्णवे कांहीं। जाहला लीन पायीं नामदेव । ६२। 
संत नरहरी सोनार, समाधी महाद्वार मार्ग, 
श्रीक्षेत्र पंढरपूर माघ वद्य तृतीया 
६३८. हा हाः कारं झाला मानवा दानवी। ऋषि वंदी पाही देवादिकी। १ । 
नरहरी बैसला हरि कटि स्थांनी । पाहती लोचनी संत मेळे । २ । 
खुणा खुण व्यक्ति खुणाचे ते अव्यक्त। संत ते भाषिक एकसरा । ३ | 
नामा म्हणे तेव्हां होतो मी जवळी । नरहरी वनमाळी एक झाला। ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा २७ 


६३९. देवाचे समोर नरहरी सोनार। हृदयी निरंतर हरिहर । १ 
पार्थीव संवत्सरे बारासे सात । उगवला दिवस सोमवार। २ 
नरहरी दोन प्रहरी देवाचे कटीशी । माघ वद्य तृतीयेसी बैसलासे । ३ 
नामदेव म्हणे नरहरी महाद्वारी। नामाचे गजरी गुप्त झाला । ४ 
वरील कडवे म्हणून पुष्पवृष्टी करावी. निवृत्ती, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताई, 
एकनाथ, नामदेव, तुकाराम हे संतभजन करावे. पारंपारीक आरती म्हणावी. 


६४०. संत समागमें चाले दळभारू। आशा तृष्णा देशधडी अहंकारू । १ 
दुम दुम दुम दुम भेरी वाजे। आले अयोध्येसी श्रीरघुनाथ राजे। २ 
भक्तभद्रजाती दोही बाहीं चालत । विष्णुदास नामा कीर्ति वाखाणित | ३ 


६४१. पैल आला रामराणा । लंका दिधली बिभीषणा। १ 
नळनीळ जांबुवंत । मध्ये चाले रघुनाथ। २ 
मागें वानराचे थाट । पुढें गर्जताती भाट । ३ 
केला अयोध्या प्रबेश । म्हणे नामा विष्णुदास। ४ 


# गुढीपाडवा अभंग # 


६४२. आनंदु वो माये नगरी उत्सावो। आजि येईल रामराबो॥ 
मोतिया तांदुळ कांडिती बाळा। गाती वेळोवेळा रामचंद्र।। 
अजिक्य जिंकोनि आले कौसल्यानंदन । धन्य आजि दिन सोनियाचा।। 
कनक दंड चवर्‍या ढळताती रामा । विष्णुदास नामा गुढीयेसी॥ 
गुढी उभारून पूजन करून हा अभंग व युगे अङ्ठावीसे आरती म्हणावी. 
$$ श्री मत्स्य जयंती, चैत्रशुद्ध तृतीया & 
६४३. मीनरूप झाला प्रथम तो हरी । ज्याचा चराचरी वास होता । १ 
मार्कडेयालागी दाखविली माया। वटपत्री तया रूपासी हो । २ 
बाळमुकुंदाने स्वरूप दाविता । शवासोव्छास घेता चौदाकल्प। ३ 
पाहोनिया माया अंतरी निमाला । घाबरा तो झाला ऋषिराज। ४ 
आश्वासून तया दाखविली माया । धन्य देवराया नामा म्हणे। ५ 
*युगे अठ्ठावीसे' व “जन्मता पांडुरंगे आरती म्हणून उपसंहार करावा. 


२८० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


# मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्रांचा जन्मकाळ ## 


चैत्र शुद्ध नवमी, माध्यान्ही, खालील अभंग म्हणावे. 
६४४. देवांगना हाती आणविला श्रृंगी। यज्ञ तो प्रसंगी आरंभिला। 
विभांडिका क्रोध आला असे भारी । अयोध्ये भीतरी वेगी आला । 
राजा दशरथ सामोरा जाऊनी । अति प्रिती करूनी सभे नेला । 
पुत्र स्नुषा दोन्ही देखता नयनी । आनंदला मनी नामा म्हणे । 


६४५. आनंदोनी म्हणे राया धन्य केले । इच्छिले सोहळे पुरवीन। 
यज्ञाचा आरंभ करी लवलाह्या । पुसोनी आचार्या वसिष्ठासी । 
सर्व ऋषिजन मिळाले सकळ । मंत्राचा कल्लोळ करिताती । 
नामा म्हणे शृंगी मुख्यत्वे शोभला । यज्ञ आरंभिला तेव्हा तेणे । 


६४६. आरंभिला यज्ञ संतोष सर्वत्र। आनंदे नगर दुमदुमीत । 
यज्ञ नारायण संतोष पावला । प्रत्यक्ष तो आला कुंडातुनी । 
पायस ते पात्र घेऊनिया करी । शृंगीस झडकरी बोलतसे । 
विलंब करीता विघ्न बोढवेल । सत्वर बहिला भाग करा । 
नामा म्हणे देव येईल पोटासी । ऐसे गुज त्यासी अग्नी सांगे। 


६४७. कुळगुरू वसिष्ट सांगे नृपवर । असती गरोदरा तुझ्या कांता। 
धर्मशास्त्र ऐसें डोहळे पुसावे । त्यांचे पुरवावे मनोरथ। 
ऐकोनियां ऐसें आनंद मानसीं । कैकयी सदनासी जाता झाला । 
मंचकीं बैसली होती ते पापिणी । देखतां नयनी पहूडली। 
सुंदरपणाचा अभिमान मनीं । त्यावरी गर्भिणी नामा म्हणे । 


६४८. राया म्हणे इच्छा तुझिये मानसी । डोहळे मजसीं सांग आतां । 
येरी म्हणें ऐसें वाटतसे जीवा । कनिष्ठासी द्यावा राज्यपट । 


१ 
२ 
३ 
४४ 
१ 
२ 
३ 
डं 
१ 
२ 
३ 
1 
५ 
१ 
२ 
डे 
४ 


५ 


१ 
२ 


~ 


ज्येष्ठासी धाडावें दुरी दिगंतरा । नये समाचार त्याचा आम्हां। ३ । 
जनांत हें निंद्य वेदबाहा कर्म । करितां अधर्म पाप बहू । ४ | 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


माझिये मस्तकीं ठेवावा हा दोष | तुम्हांकडे लेश नाहीं नाहीं । ५ । 


निंदितील जन मज वाटे सुख । ऐकतांची दुःख राया झालें । 
वृश्चिकाचे पेंवी तक्षक पडत । घालिताती घृत अग्निमुखीं । 
ऐशी व्यथा होय नामा म्हणे त्यासी । उठिला त्वरेसी तेथूनियां। 


६४९. येतसे दशरथ सुमित्रामंदिरीं । देखतां सामोरी येती झाली । 
न माये आनंद तियेचे मानसीं । ठेवी मस्तकासी चरणांवरी। 
घालोनि आसन प्रक्षाळी चरण। सर्वांगी लेपन तीर्थोदकें । 
गंध धूप दीप पुष्पांचिया माळा । अर्पूनी तांबुला उभी राहे। 
कैकयीचें दुःख विसरला राव। पाहोनियां भाव सुमित्रेचा। 
होती जे डोहळे तुझिये मानसीं । सांग मज़पाशीं पतिव्रते । 
प्राणनाथा ऐसें वाटतसे जीवा । वडिलांची सेवा अहर्निशी । 
आवडे हें ऐक नावडे आणिक। द्यावें मज एक हेंचि आतां। 
ऐकतांचि ऐसें कांतेचे वचन । आनंदें निमग्न मन होय । 


घेऊनियां हातीं रत्नाचे भूषण । टाकी ओंबाळून नामा म्हणे। १० 


६५०, दशरथ राजा उठिला तेथुनी। कौसल्ये सदनी जातां झाला। 
पाहातसे दृष्टी तेव्हां श्रावणारी । न माये अंतरीं तेज तिचे। 
तुझिये मानसीं होती जे डोहळे। सांग वो वेल्हाळे मजपाशी । 
उदरांत असे भक्तांचा कैवारी। तेथें कैंची उरी देहभावा । 
सदा समाधिस्थ रामरूप झाली । कौसल्या माउली नामा म्हणे । 


६५१. न बोलेची कांही इसी काय झालें । भूतें झडपिलें निश्चयेंसी। 
माझिये अदुष्टीं नाहीं हा नंदन । म्हणोनियां विघ्न ओढवले । 
निवारीं हें दुःख वैकुंठनायका। रक्षीं या बाळका सुदर्शने । 
तुझा मी किंकर आजी अंबुजाक्षा । द्यावी मज भिक्षा हेंचि आतां । 
नामाचा उच्चार ऐकतांचि कानीं । नेत्र उघड़ोनि पाहती झाली। 


२८१ 


६ 


७ 
८ 
१ 
२ 
३ 
डू 
५ 
६ 
७ 
८ 


९ 


ड 
५ 


२८२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


राजा म्हणे कांहो ऐसी हे अवस्था । कांहो भ्रम चित्ता झाला असे । 
विश्वाचा मी आत्मा स्वयें असें राम। मजमाजी भ्रम कैंचा असे। 
अवतार महिमा वाणी वेद माझा । सुरवरांच्या काजा नामा म्हणे । 


६५२. रावणे हे केलें लमामाजी विघ्न । असे कीं स्मरण तुजलागीं । 
आणी रें धनुष्य मारीन रावणा | लंका बिभिषणा देईन मी । 
अंगद सुग्रीव जांबुवंत वीरा । हनुमंत पाचारा लवकरी । 
टाकोनि पर्वत बुजवारे सागरा । पायवाट करा जावयासी । 
लंके पुढें मोठें माजवीण रण । तोडीन बंधन सुरवरांचें । 
विश्वामित्र याग नेईन मी सिद्धी । मारीन कुबुद्धि दोघांजणां । 
खर दूषणांचा घेईन मी प्राण । धनुष्य मोडीन भुजाबळें । 
ध्याती मज त्याची बहुत आवडी । न विसंबें घडी त्यासी एक। 
बोलिला वाल्मिक तैसेचि करीन । वर्तोनि दावीन नामा म्हणे । 


६५३. परब्रह्म पूर्ण आलें माझे घरी । न कळे अंतरीं नृपाचिया। 
करी ती बडबड होती भूत चेष्टा । पाचारा वसिष्ठा लवकरी। 
येऊनि वसिष्ठ पाहे कौसल्येसी । नावरती तयासी अष्टभाव। 
राजा म्हणे कैसें विपरीत झालें । वसिष्ठा झडपिलें महाभूते । 
श्रावणवधाचें अघ नाहीं जळालें । दुर्जे हें निर्मिले प्रारब्धासी। 
ऐकतांचि हांसे सावध होऊनि । बोलतसे झणीं नामा म्हणे । 
६५४. विरंचीचा बाप क्षीरसागरवासी । ध्याती योगी त्यासी निरंतर । 
परेहूनिपर वैखरीहूनि दुरी। कौसल्येचे उदरीं तोचि असे। 
बोलियेलें जें जें नव्हे असत्य वाणी | न येऊं दे मनीं शंका कांही । 


६ 
७ 
< 


X ANS 


HANS HRN GENMNM ES 


न #ी 6 


३ 


माझें हें संचित धन्य धन्य आतां । पाहीन मी कांता लक्षुमीच्या। ४ । 
धन्य धन्य धन्य अयोध्येचे लोक । वैकुंठनायक पाहातील । ५ । 
धन्य पशुपक्षी श्वापदे तरूवर। राजा रघुवीर पाहातील । ६ । 
त्रैलोक्यांत धन्य तूंचि एक नृपा । नामयाच्या बापा पाहशील । ७ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा २८ 


६५५. उत्तम हा चैत्रमास। ऋतु वसंताचा दिवस । १ 
शुक्लपक्ष ही  नवमी। उभे सुरवर ते व्योमी। २ 
माध्यान्हासी दिनकर । पळभरी होय स्थीर । ३ 
सुशोभित दाही दिशा । आनंद नरनारी शेषा । ४ 
नाहीं कौसल्येसी भान | गर्भी आले नारायण | ५ 
अयोनीं संभव। प्रगटला हा राघव । ६ 
नामा म्हणे डोळां। पाहीन भुवनत्रयपाळा । ७ 
६ वे कडवे म्हणून पुष्पवृष्टी करावी. राम राम राम राम सीताराम सीताराम भज 
करावे. सुंठवड्याचा नैवेद्य द्यावा व वाटावा. पारंपारिक किंवा “युगे अठ्ठावीसे 
व 'जन्मता पांडुरंगे' आरत्या म्हणाव्यात व उपसंहार करावा. 
६५६. सुवर्णाचा शोभे मस्तकी मुगुट । हिरे घनदाट तयावरी। 
विस्तीर्ण कपाळ व्यंकटा भृकुटीं । टिळक लल्लाटीं केशराचा | 
कमळाकार नेत्र आकर्ण शोभती । कुंडले झळकती कर्णी ज्याच्या । 
सरळ नासिक लावण्य मुखचंद्र । हनुवटी सुंदर राघवाची । 
कंठाचा आकार कंबुग्रीवा ऐसा। हृदयावरी ठसा द्वीजपद। 
सुकुमार सुरेख जयाचें उदर । ब्रह्मांड अपार वसती जेथें। 
नाभीकमळींचा ब्रह्मा नेणे अंत। कड़दोरा शोभत कटीं ज्याच्या । 
दंडीं पेट्या करीं जडित मुद्रिका। पिवळा नेटका पीतांबर । 
केशराची उटी सरळ बाहुदंड । चिमणा कोदंड हातीं ज्याच्या । 
गर्जती नेपुरें कोमळ चरणीं । वज़ांकुश चिन्हीं विराजीत। १० 
कौस्तुभ मुक्तमाळा रूळे वैजयंती | भ्रमर भुलती नामा म्हणे। ११ 
६५७. सांगताती दाया। तुम्हां पुत्र झाला राया। १ 
ऐकतांचि ऐसें कानीं । हर्ष न समाये मनीं। २ 
उठा उठा हो त्वरेंसी । पाचारावें वसिष्ठासी । ३ 
ब्राह्मणासी पाचारा | सांगा सर्व नारीनरा। ४ 


“0 0 ७6 # SX NNN 


२८४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


फोडा फोडा रे भांडारें। आणवा गाईचीं खिल्लारें । 
उभवा उभवा रे गुढी । सोडा वस्त्रांची गाठोडी । 
झाडोनियां टाका खडे । घाला केशराचे सडे । 
नामा म्हणे भूमंडळा । स्वामी माझा पहा डोळा । 


६५८. अनंत ब्रह्मांड जयाचे उदरीं । घ्यातसे त्रिपुरारी अहर्निशी । 
पाहातसे मुख दशरथ त्याचें । भाग्य मी तयाचें काय वर्णु । 
गंध पुष्प वस्त्रें अर्पोनियां द्विजां । समभावें पूजा सकळांसी । 
साखरेच्या गोण्या घाली हत्तीवरी । धाडीं घरोघरीं नामा म्हणे । 


६५९. करितसे स्नान अजाचा बालक | वस्त्रें अमोलिक परिधान । 
लावोनियां भाळीं कस्तुरी केशर। करी नमस्कार वसिष्ठासी । 
पुण्याहवाचनीं बैसे दशरथ । त्रिभुवनी समर्थ तूंचि एक । 
वेदमंत्र घोष करिती ऋषेश्वर । पुष्पे सुरवर वरूषती । 
आणिती आहेर अयोध्येचे जन । करिती गायन गायक जे । 
नाचती अप्सरा वाजती नगारें। वाजंत्री तुतारे भोंवारे ही। 
गुलालाची धूम रंग चस्त्रावरी । बंदीजन द्वारी गर्जताती। 
नामा म्हणे इंद्रे पाहोनियां सभा। नाहीं ऐसी शोभा चित्तीं म्हणे । 


६६०. बाई कशाच्या नवबता । पुत्र झाला दशरथा। 
चला चला तेथें जाऊं | कौसल्येचे बाळ पाहूं । 
नवसें बहुत । तिशीं पावला भगवंत। 
घ्या गे घ्या गे त्वरें बाण | झबले टोपडे पेहरण। 
करूनि शुंगारा । येती राजयाच्या घरा। 
पाहतां सुकुमार सांवळा । लवूं विसरला डोळा । 
सार्थक जन्माचे । नामा म्हणे झालें त्यांचे । 


५ । 
६ । 
७ 1 


५ । 
६ । 
७ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


६६१. वस्त्रे अलंकार दिली सुवासिनी । लेवविली लेणी आनंदाची । 


पुत्राचा सोहळा आयोध्येत होत। राजा दशरथ धन्य धन्य । 
भांडारी येऊनि करिती प्रार्थना । द्विजांसी दक्षणा काय द्यावी। 
जया लागे जितुर्के तितुके त्यानें ध्यावें । तुम्हीं न रहावें उभें येर्थे । 
धांवताती तेव्हां विप्र सकळिक । एकावरीं एक पडताती । 
करूं नका घाई सर्वांसी पुरेल । न राहे दुर्बळ यांत कोणी | 
नामा म्हणे ऐसें धन वाटी राजा । सुखी केल्या प्रजा सकळीक । 


६६२. ब्राह्मणांची इच्छा पूर्ण झाली तेव्हां । आशिर्वाद तेव्हां वदताती। 
कल्पकोटी यासी नाहीं नाहीं भय। सकळांचें ध्येय हेंचि असे । 
तपाचिया राशी जाहल्या बहुत। म्हणोनियां सुत झाला तुज । 
तथास्तु म्हणोनि जोडीत अंजुळ । पायांवरी भाळ नामा म्हणे। 


६६३. बाई कौसल्येचा पुत्र । दिसे सर्वाही विचित्र । 
ऐसें वाटे माझ्या चित्तीं । प्रगटली विष्णुमूर्ती । 
झणीं होईल या दुष्ट । मोडताती कानीं बोट। 
तिच्या भाग्ये असो सुखी । नामा म्हणे सर्वांमुखी। 


६६४. धन्य ते संसारीं पवित्र ते वाणी । अखंड उच्चारणी रामनाम। 
तयांचीच एक सरली येरझार । उतरले पार भवनदी। 
` वधोनी ताटीका सुबाहुही देख । सिद्धि नेला मख कौशिकाचा। 
पहावया यावें स्वयंवर सीतेचे । आले जनकाचें पत्र तेथें। 
मारगीं चालतां ब्रह्मीयाची बाळा । उद्धरली शिळा पदरजें। 
मोडील धनुष्य तया हें देईन । केला होता पण जनकानें । 
राबणादि राजे आले थोर थोर । त्यांचा उतरला नूर पाहतांची । 
अहर्निशीं जया ध्यानीं ध्याय भोळा । तो उठला सांवळा बाप माझा। 
सुरां असुरां असाध्य ऐसें तें प्रचंड । ती ठायी कोदंड मोडियलें । 


पाहोनि ऐसें नामा म्हणे बळ । सीता घाली माळ रघुवीरा । १० 


२८५ 


१ 
रे 
३ 
४ 
५ 
६ 
७ 
१ 
र 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
1 
५ 
६ 
७ 
८ 
९ 


२८६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


RMR, .'.->-1-: ) +33” SN 
६६५. गुंडाळिल्या जटा तोचि माधा फेटा । गोजिरा गोमटा रामचंद्र । १ । 
वैकुंठीचा राजा म्हणवितो योगी । दावावया जगीं योग करी। २ । 
आकर्ण लोचन हातीं चापबाण । बल्कलें भूषणे नेसोनियां । ३ । 
पितृवचनालागीं मानोनि साचारी। झाला पादचारी वनीं हिंडे । ४ । 
देवांचिया काजी ठेवोनियां निज। सर्वांपरी सज्ज झाला अंगें। ५ । 
नामा म्हणे त्याचें न कळे कौतुक। आपुलिया सुख वाढावया । ६ । 
# सीताशुद्धि # 
६६६. हनुमंत गेला सीताशुद्धिलागी । लंका मध्यभागीं घेऊनिया । १ । 
माता जानकीच्या करीत शुद्धीसी । हिंडे गृहदेशीं राक्षसांच्या। २ । 
न देखे तो सती सीतादेवीमाया । अकस्मात तया वनामाजी । ३ । 
शिंसीवावृक्षाचे असे तळवटीं । समीप निकटीं राक्षसींचे। ४ । 
न चले उपाय कांहीं तो बोलाया। स्मरे रामराया तयेकाळीं | ५ । 
श्रीरामें मुद्रिका दिली होती संगें। तयासी अव्यंग सोडावया। ६ । 
वृक्षाचिया माथां बैसोनियां बळी। देत करकमळीं सोडूनियां । ७ । 
जानकी अवलोकी श्रीरामाची मुद्रा । कोठोनी कपींद्रा आणलीसे । ८ । 
सुखी रामराणा कवणिये वना । माझिया तूं प्राणा बोलें वेगीं। ९ । 
ऐकोनि कपींद्र चरणासी बंदी। म्हणे रामचंद्र सुखी असे । १०। 
सहितसौमित्र वनामाजी आहे। शुद्धीलागीं पाहे पाठविलें । ११। 
तुझेनि वियोगें रामराजा दुःखी। यालागीं तुज देखीं पाठविलें । १२। 
ऐकतांची वाणी करीत अक्रोशा । म्हणे राम कैसा सोडियेला। १३। 
नानापरी खेद आलाप करूनी । हा हा राम वाणी बोलतसे। १४। 
समीप जे होते रक्षपाळ बळी । ऐकोनि आरोळी दूर झाले । १५। 
तये संधीमध्ये हनुमंत खालौता। येवोनियां माता बंदितसे । १६। 
क्षुधाक्रांत भारी म्हणे काय खाऊं। सांगसी उपाऊ तरी येथें । १७। 
बनामाजी मेवा घेऊनिया कांहीं। क्षुधेसी ते पाही शांतवावी । १८। 
म्हणे सीता दूता रक्षपाळ होती। निरोध करिती तुजलागी । १९। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा २८७ 


प्हणोनियां पाहीं भूमीगत कांहीं । घेऊनि स्वदेहीं विश्रांतीसी । २० | 
पडलें तें घेई ऐसी आज्ञा पाही। वंदोनियां पायीं संतोषला । २१ । 
करोनी उड्डाण वृक्षमाथां बैसे । उपडोनि झाडास हालवीत । २२। 
ब्लालीं पाडी फळें तयांचे भोजन। करूनियां बन विध्वंसिलें । २३। 
!क्षषाळ सारे मिळोनि कपींद्रा । धरावया सारा यत्न केला। २४। 
1 चढे हातासी बहुबळ त्यासी। राक्षसां विध्वंसी हातपायीं । २५। 
क्षाचेनि घार्ये मारिले उपायें । ऐसी बळे सोय दाखवीत । २६। 
नंबूमाळी बागीं तया अधिकार । धांबोनि सत्वर रायापाशीं। २७। 
गात ते घेउनि आला तो धांवुनि। कपीराज वनीं आला एक । २८। 
यानें सर्व वन पाडिलें उपडोन। कोणाचा तो कोण कळेना हो। २९। 
जा करी आज्ञा धरा बांधा त्याला। मारा वानराला वेगीं जारे । ३०। 
'कतांचि वाणी भूपामुखींची हो। उठिले लबलाहो राक्षसगण। ३१। 
गावोनि बेढिला कपीराज राणा । धनुष्यासी बाणां लावुनिया । ३२। 
[रिता बाणासी न लागे कपिसी । तेव्हां युक्ति कैसी आरंभिली । ३३। 
रूनि फांसासी धरू म्हणती त्यासी। नये तो फांसासी आटोपितां । ३४। 
रिती जरी बाही निघोनियां जातां । न चढे तो हातां कवणाच्या। ३५ । 
तीर जरी फांसा होत तो लहान। जाय तो निघोन फाशांतुनी । ३६। 
हान जरी केला तरी होतो थोर। फाशांचा विचार व्यर्थ करीती । ३७। 
शापरी झाले श्रमातुर भारी। कपि तो विचारी कार्य पुढें । ३८। 
णोनि फांशांत पडे तो तेधवां । धरोनि वानरा नेती दूत । ३९। 
न्मुख रावणे देखुनि कपीसी । करी कौतुकासी अपूर्व हो । ४०। 
धीं नाहीं ऐसें स्वरूप देखिलें । येणें फार केलें नाशालागीं । ४१। 
पत तूं कोण कवण कार्यालागीं । पातलासी वेगीं याच ठायीं। ४२। 
नर म्हणे आलों मूर्खा रावणा रे रामदूत खरे सीताशुद्धि । ४३। 
झोनि रावण म्हणे यासी जाळा । शेपूट गुंडाळा अग्नि लावा। ४४। 
पीसी पुसिलें मरण कोणी ठायीं। येरू पुच्छ दावी म्हणोनिया । ४५ । 


२८८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


समग्र लंकेची आणोनियां वस्त्रे । कपीपुच्छ पुरें न होयची । ४६। 
तेव्हां राजधानी आणोनि वेष्टितां। परी तो पुरतां न होयची | ४७। 
तेव्हां तेल घाला म्हणे तो रा्ण। दूत ते धांबोन टाकिताती | ४८। 
लावुनि अग्निसी केला मोठा ज्वाळ । वानर तत्काळ उडाला हो। ४९। 
लंकेची ते केली सारी तेणें होळी । सहित मंडळी राजघरें । ५०। 
भुभुक्कार केला वानर उडाला | लंकेमाजी झाला प्रळय हो। ५१। 
अग्निचा उबाळा धुरानें दाटला। देखे कपि त्याला सुखरूप। ५२। 
मुखासी लागला पाहतांची डोळां। म्हणोनि तो झाला शामवर्ण। ५३। 
येवोनि लवलाही श्रीरामातें पाही। नमूनि सर्वही सांगितलें । ५४। 
तेव्हां नामा म्हणे होतों मी जवळा । चरणकमळां ध्यात तेथें । ५५। 


$+ रावण मंदोदरी संवाद # 


६६७. मंदोदरी सांगे रावणाप्रती। स्वप्न देखिलें म्यां मध्यरातीं। 
नेणों वान्नर मिळाले किती । शिळा सागरू बांधिला। १ । 
दोघे धनुर्धर बीर वान्नर । उतरोनि आले पैलसागर । 
एकापरीस एक गा वीर।ते बडीबार बोलताती । २। 
नेणो त्याचा बळीया आला । लंकेभोवता वेढा घातला । 
सभामंडप उडोनि नेला । जो केला त्रिकुटेसी। ३। 
लकेभोंबता रूधिराचा पूर। रणीं पडिला कुंभकर्ण वीर। 
तो तुमचा सखा सहोदर | निद्रा करी सा मास। ४। 
सत्य तुझी छेदील दशशिरें | येणे रामे रणरंगधीरें। 
लंका जाळोनि केली जोहरें । अंबरी तुरे गर्जताती। ५ | 
हें स्वप्न सत्य होईल जाणा । लंका दान बिभीषणा । 
शरण जाई रघुनंदना । नामयाच्या स्वामीसी। ६ । 


६६८. विनंती करी मंदोदरी । परिसा स्वामी दशकंधरी। १ । 
वांयां आणिली जानकी घरीं । लाज झाली तिहीं लोकीं । २ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


मरज पाहातां हे विवसी। क्षय आणिली कुळासी। 
अभिलाषितां पर सती। हे तों नव्हे राजनीती | 
कोण आमुचा हितकरू । सांगे निर्मळ विचारू। 
नामया स्वामीसी शरण जावें । स्वहित आपुलें करावें । 


६६९. ज्यातें ध्यानीं ध्याती योगी। तो मज येतो भेटीलागीं । 
तया रामासी विन्मुख होणें। जळो जिणें लाजिरवाणे । 
व्रतें तपें ज्या साधिती। तो मज नित्य ध्यातो चित्तीं । 
जो अगम्य वेद पुराणां। तो मज येतो समरंगणा। 
जामया स्वामीच्या दर्शनें । मग कैंचि भवबंधनें । 


६७०. मंदोदरी करी विनंती । परिसा स्वामी लंकापती। 
सोडा रामाची अंतुरी। जंब तो राम आहे दुरी। 
उदकी तारिले पाषाण । हा तो प्रताप नव्हे सान । 
झाला बिभीषण शाहाणा | देखोनि तुमच्या दुश्चितपणा। 
जाउनि रामासी भेटला। मृत्युपासूनि सुटला। 
नामयास्वामी रघुनंदन । वेगी करावा प्रसन्न । 


६७१. तेहतीस कोटींची केली सोडवण । तो हा राम जपून धरा वेगीं । 
राघवाचे नाम वाचेसी उच्चारा। निजाचा सोयरा रामचंद्र । 
सागरी ह्या शिळा तारिल्या अवलीळा । ब्रह्मयाची बाळा उद्धरिली। 
रावण कुंभकर्ण विदारिले बाणीं । दिधली राजधानी शरणागता । 
वाल्मिक भविष्य कथूनियां गेला । रामें पवाडा केला तिहीं लोकीं । 
नामा म्हणे रामनाम हें दुर्लभ । शिव स्वयंभ हेंचि जपे। 


६७२. राम पिता सिता माता । लक्ष्मण सोयरा चुलता । 
तयांसी भेटो जाऊं आतां । चित्रकुटींच्या पर्वता । 
नामा म्हणे माझें गोत। चित्रकुटी असे नांदत । 


101 ऽ यंन नागतेलांची / घराठी ) 10 A 


ANNO लो. SN ANNAN NS MOIS AM ७ vo 


२९० संत नामदेवांची अभंगगाथा 

६७३. काळे गोरे धनुर्वाडे। ते चालताती रामापुढें । 
राम निलिये गुढारी । कनक दंड चवरे वरी । 
चला चित्रकुटी जाऊं । राम दशरथाचा पाहूं । 
अयोध्ये केला अवतारू । राम नामया दातारू। 


६७४. गोरे सांवळे धनवटे । एक चालती एकापुढें । 
राम निळीये गुढारी । कनकदंड चौरे वरी । 
राम लक्ष्मण विजयी झाले । आनंदे अयोध्ये आले । 
चंद्रगिरीचे तळवरीं। राम सीतेसी झाली भेटी। 
चंद्रगिरी चला जाऊं। राम दशरथी पाहूं । 
चंद्रगिर केला वास। म्हणे नामा विष्णुदास । 


६७५. म्हणसी बिभिषण शाहणा । परि तो महा मूर्ख जाणा । 
काय तो रामासी भेटला । अवघा रामचि नाहीं झाला । 
राम दुष्टी देखतांची। पदवी न घेववेचि त्याची । 
कोण हित केलें तेणें। राम नाकळी चखिंतनें। 
जरी तो झाला लंकापती | नाश पावेल कल्पांती । 
नामया स्वामी तें जाणोन। अवधा रामचि होईन। 


६७६. श्रीराम सोरा आला माझ्या घर । दिधला म्यां थारा हृदयी माझ्या । 
पावलो विश्रांति धालें माझें मन । न लगे आतां ध्यान शिकावया । 
ज्या साठी हिंडणें जटामौन नग्न | धरिलें तेणें ठाणें हृदयी माझ्या । 
योग याग तप करावें साधन। तोहि ओंठीं जाण सदा वसे। 
तीर्थयात्रा देव ज्यासाठी करावे । तें ब्रह्म बरवें नांदे देहीं । 
ब्रहाचर्यादिक आश्रम साधावे । केली तया देवें देहीं वस्ती । 
वेदशास्त्र पुराण ज्यासाठी पठण | तो नांदे परिपूर्ण हृदयी माझ्या । 
ऐसा तो सज्जन जिवलग सांगाती । दिधली मज विश्रांति नामसंगें । 
तैसें नव्हे ज्ञान फुटक्या हांडोऱ्याचें। धरूनियां साचे खोखा वाजे । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा २९१ 


स्वधर्मी विचार बेंचाचे अन्वये । लाधले हे पाय गुरूकृपें। १०। 
अभंग भंगेना फोडितां फुटेना । गुरूकृपें जाणा प्राप्त जालें । ११। 
चावळी वटवट बोलणे बासर । हे तंव अवघे चार मर्कटाचे | १२। 
परनिंदा परद्रोहो करणें या संतांचा । जाळावी ते वाचा ज्ञान त्याचें । १३। 
न लगे सोंग धरणें देह ताप करणें । ऐसें निजध्यान हातां आलें । १४। 
नाम घेतां रूप हृदयीं बिंबलें । सर्वत्र देखिलें तेचि डोळां । १५। 
नाममंत्र बीज नाहीं जंबवरि | केशव तंववरि प्राप्त नाहीं । १६। 
नामाचे धारक ते केशवरूप देख । वैकुंठींचें सुख रूळे पायीं। १७। 
नामेंविण ज्ञान नपूंसक ऐसें। नातळती कैसे साधुसंत। १८। 
नाम तेंचि रूप रूप तेंचि नाम । नामरूपाभिन्न नाहीं नाहीं । १९। 
आकारला देव नामरूपा आलें। म्हणोनि स्थापिले नामदेवें । २०। 
नामापरता मंत्र नाहीं तो आणिक । सांगती ते मूर्ख ज्ञानहीन। २१। 
नामा म्हणे ज्ञान केशव केवळ। जाणती प्रेमळ भले भले ।२२। 
# श्री हनुमान जन्मकाळाचे अभंग # 
चैत्र शुद्ध पौर्णिमा, खालील अभंग म्हणावेत. 
६७७. देवांगना हाती आणविला शंगी। यज्ञ तो प्रसंगी आरंभिला। 
विभांडिका क्रोध आला असे भारी । अयोध्ये भीतरी वेगी आला। 
राजा दशरथ सामोरा जाऊनी । अति प्रिती करूनी सभे नेला । 
पुत्र स्नुषा दोन्ही देखता नयनी । आनंदला मनी नामा म्हणे । 


६७८. आनंदोनी म्हणे राया धन्य केले। इच्छिले सोहळे पुरवीन। 
यज्ञाचा आरंभ करी लवलाह्या। पुसोनी आचार्या बसिष्ठासी । 
सर्व ऋषिजन मिळाले सकळ। मंत्राचा कल्लोळ करिताती । 
नामा म्हणे शृंगी मुख्यत्वे शोभला । यज्ञ आरंभिला तेव्हा तेणे। 
६७९. आरंभिला यज्ञ संतोष सर्वत्र । आनंदे नगर दुमदुमीत । 


यज्ञ नारायण संतोष पावला । प्रत्यक्ष तो आला कुंडातुनी । 
पायस ते पात्र घेऊनिया करी । श्ृंगीस झडकरी बोलतसे । 


SO ७९ NAN ०८ AN Aw 


A A) 


२९२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


विलंब करीता विघ्न बोढवेल । सत्वर वहिला भाग करा । 
नामा म्हणे देव येईल पोटासी । ऐसे गुज त्यासी अग्नी सांगे। 


६८०. विभाग सत्वर वसिष्ठाने केले। राया बोलाविले संन्निधची। 
प्रथम तो भाग कौसल्येसी दिला । तेणे क्रोध आला कनिष्ठेसी । 
येतांचि क्रोध विघ्न वोढवले । मुखी झडपिलें पिंड घारी। 
आसुडोनि पिंड घारीन पैं नेला। नामा म्हणे घातिला अंजनी करी । 


४ 
प्‌ 
१ 
२ 
३ 
¥ 
६८१. ऋषिमुख पर्वती ध्यानस्थ अंजनी। सांगतसे कानी खूण वायु । १ 
तंब करी पिंड पडताचि सत्वर । भक्षी तो निर्धार स्मरणमात्रे । २ 
शिव स्मरणे पिंड प्राशन पै केला जन्मासी तो आला बळियारूद्र। ३ 
नामा म्हणे जन्म पावतांचि बाळ । झाला असे काळ रविमंडळा। ४ 

१ 

२ 

३ 


६८२. पिंड घारीने झडपिला। अंजनीने तो सेविला। 
अंजनीच्या तपासाठी। महारुद्र आले पोटी। 
चैत्र शुद्ध पौणिमिसी । सूर्योदय समयासी । 
महारूद्र प्रगटले । नामा म्हणे म्यां बंदिले। ४ 
वरील अभंग म्हणून शेवटी पुष्पवृष्टि करावी. राम लक्ष्मण जानकी जय बोला 
हनुमान की भजन करावे. सुंठवड्याचा नैवेद्य करावा. पारंपारिक आरत्या किंवा 
“जन्मता पांडुरंगे' आरती म्हणून उपसंहार करावा. 

# श्री भगवान परशुराम जयंती अक्षय्य तृतीया, माध्यान्ही # 
६८३. मारावया राजे ब्राह्मणाचे घरी। रेणुका उदरी अवतार । १। 
करुनियां पृथ्वी निःक्षत्रिय बहुवेळां। दान ते सकळां विप्रां दिली । २ । 
खुंटविला चिरंजीव अद्यापि तो आहे। आत्मरूपीं पाहे निजानंदी। ३ । 
दाशरथी रामा समागम झाला । तेणे एक बाण दिला म्हणे नामा । ४ । 

अक्षय्य तृतीया ही पितृतिथी आहे. तेव्हा ब्रह्ममूर्ती संत व धन्य तोचि देश 
हे ही अभंग म्हणावे ब खालील आरत्या म्हणाव्या. 
“युगे अङ्ठावीसे' व “जन्मता पांडुरंगे' या आरत्या म्हणून उपसंहार करावा. 


संत नामदेवांची अभंगगाथा २९३ 


# श्री नृसिंह जयंती वैशाख शुद्ध चतुर्दशी, सायंकाळी & 
६८४. देत्य राजा थोर महा बळीवंत । जगीं तो विख्यात हिरण्यकश्यप । १ । 
करूनियां तप तोषवी ब्रह्मया । मागे बर तया दैत्यराव । २ । 
चरदान मागे नसावा तो मृत्यु । कवणाचे हातु देव सुरां। ३ । 
गंधर्व मानव सकळार्चे भय । नसावे तिळप्राय कवणेकाळीं। ४ । 
दिवसां ना रात्री तिथीं हो नक्षत्रीं । अंतरिक्ष क्षिती मरण नसो । ५ । 
घरीं राजधानीं चोहटा मंदिरीं । कवणे ते स्थळीं मृत्यू नसो । ६ । 
ऐसा वर मागे दिला ब्रह्म देवें । तपाचे स्वभावें तये काळीं। ७ । 
वर मागुनियां हरियलें पद । देवांसहित इंद्र स्थानभ्रष्ट। ८ । 
तयेकाळीं देव लपोनियां हरी । स्तविती अंतरीं त्राही त्राहीं। ९ । 
देवराया आली कृपा ते समयीं । म्हणे सर्व होई काळयोगें । १०। 
तयाचे उदरीं भक्तराजराणा। प्रल्हाद सुजाणा होईल तो । ११। 
तयासी छळितां पावेल शासन | हाचि भरवसेन नेम आहे । १२। 
नामा म्हणे देवें केलें समाधान । आनंदें निमग्न आले स्थाना । १३। 


६८५. ऐसे हो असतां देव खेळे मेळा । सहित गोपाळा चाल केली । १ । 
भय तें मानुनी स्त्री पाठवी माहेरा । होता तो उदरा भक्तराज। २। 
अकस्मात्‌ वाटे नारद भेटला । उपदेश केला दैत्यपत्नी। ३ । 
हरिमंत्र शुद्ध पडतां श्रवणी । गर्भस्थ ते क्षणीं स्वहित मानी। ४ । 
आठवीत नाम हृदय गुंफेत | कालें तो प्रसूत होता झाला। ५ । 
आनंदें भरित मेदिनी भरली । राजा मात आली पुत्र झाला। ६ । 
भिकाऱ्यासी दान सभाग्यें करुनि। संतोषला मनीं दैत्यभूप। ७ । 
देव होते करीत अनुष्ठान सिद्धी । झाला भक्तनिधी महाराज । ८ । 
स्वर्गी ध्वज उभे केले देवें सर्व। आनंदे वैभव संतोषोनि। ९ । 
ऐशापरी बाळ पावतां वृद्धीसी । पंच कर्म त्यासी संस्कार । १०। 
मग करवी त्याला विद्या अभ्यासाला । गुरू शुक्र झाला सांगावया । ११। 


२९४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


शंडामर्क नामें शिक्षेसी ठेविला। पढू तो घातला कुमरवर। १२। 
समस्त ते बाळ पढती जें कांहीं । गुरूचे ते ठायीं भावयुक्त। १३। 
प्रल्हादासी पूर्वी गर्भवास झाला । उपदेश फळला नारदाचा । १४। 
त्याचि छदे गात हरिनाम अंतरीं। वाचेमाजी हरि आठवीत। १५। 
गुरू वैरभाव सांगत हरीचा। न मानी तयाचा उपदेश । १६। 
समस्तां बाळकां सांगे हरिनाम । प्रेमे तो आपण बाखाणितो | १७। 
तेणें तीं लेंकुरें हरिरूप जपतांची । हरिरूप साचीं झालीं पाहा हो। १८। 
गुरू करी चिंता काय रायाप्रती । जाऊनि निगुती सांगों आतां। १९। 
आपण तो कांहीं न शिके बोलिलें । समस्त लेंकुरें नाशियेलीं । २०। 
जाऊनि हे मात रायासी निवेदी। कोप करूनि आधीं राजा बोले । २१। 
मग म्हणे आणा अधमासी येर्थे । गुरूराज पंथे नेत जात ।२२। 
नाही कांहीं भय चितनीं हरीचे । आनंद करीत साचें चालिला तो । २३। 
नामा म्हणे ऐसा भक्तराज बळी । स्मरे वनमाळी हदयांत। २४। 


६८६. घेऊनियां गुरू आले राजसभे। बंदूनियां उभे सन्मुख तो । १ । 
म्हणे काय पढसी तूं सांग । म्हणे लागूं वेगें हरीहरी। २। 
ऐकतां वचन बोले क्रोधावोनि । पापीयासी झणी नका येथें । ३ । 
माझा जो वैरी तया आठवितो। कुळघात होतो ऐशानेचि । ४। 
म्हणूनि समुद्री नेऊनियां टाका । अग्नीत लोटा कां दुराचारी। ५ । 
शस्त्रघाव वरी मारारे अधम । काळाग्नीते सम विष पाजा । ६ । 
पर्वतावरी नेऊनियां टाका। प्राण याचा घ्या कां अवधे दूत । ७ । 
राजआज्ञा होतां संकोचित दूत । राजा बोले त्यातें काय पाहतां। ८ । 
दूतीं राजाज्ञेनें धरूनि हो नेतां। मुखीं त्या अनंता आठवितो। ९ । 
तयेकाळीं भक्त उभा निर्भय चित्त । काय हो करीत हरि माझा । १०। 
नेऊनियां तिरा समुद्राचे पाहीं । म्हणती आतांही ऐक बापा । ११। 
येरू म्हणे हरि असे नारायण। तो मज लागून तारील हो। १२। 


| 
| 
| 


संत नामदेवांची अभंगगाथा २९५ 


टाकितां उदकीं वरतीच राहे । म्हणती हा पाहें पोहतसे। १३। 
तेथुनि काढिला अग्नींत टाकीला । शीतळ हो झाला अग्नी स्पर्श । १४ । 
हरिदासा काय शक्ति हो जाळाया । म्हणोनियां पायां वंदितसे। १५। 
मुखीं हरिहरि उच्चार नामाचा । गर्जे भक्त साचा सर्वांठायीं। १६। 
अग्नि तो शीतळ होतां मात राया । म्हणे जादु केली या दुर्जनानें । १७। 
विष हळाहळ करुनियां वाटी। नेऊनियां होटीं लाविताती। १८। 
भक्ता नारायण म्हणोनियां प्याला । अमृत तो झाला प्रल्हादासी। १९। 
पर्वत शिखरीं बैसऊनि खालें । लोटितां हो बोले सर्व सत्ता । २०। 
जळीं स्थळीं व्यापि आहे नारायण तेर्थे काय होणें भय दुःख । २१। 
पडतांचि खालीं उठोनियां उभा। पाहतां हो सभा भय दुःख मानी । २२। 
म्हणे मारायाला शस्त्रघाय वरी। धांबोनियां चिरी महाबळे । २३। 
हाणितां शस्त्राने न लगती कांहीं । मुखीं हरि पाही आठवीत। २४। 
म्हणे गजपायीं बांधोनियां मारा । कुंजर ते आणा बोले राजा । २५। 
आणोनियां हत्ती घालीत हो बर । पाहे तो समोर विक्राळ सिंह। २६। 
दाहि दिगंतर उलंघुनी गेले। उपाय न चाले कांहीं त्यासी | २७। 
श्रमयुक्‍त झाला राजा कांहीं केल्या। भक्त राजा भला न ढळेचि | २८। 
जामा म्हणे भक्त निर्भय सर्वांसी। काय हो तयासी उपेक्षी हरी। २९। 


६८७. आघात न चले आणवी जवळी । म्हणे कोण बळी साहाकर्ता। १ । 
कोठें राहतो कैसा कोण सांग । येरू म्हणे वेग नाहीं कोठें । २ । 
सर्वा ठायीं आहे व्यापुनी सगळा। नाहीं तो निराळा कोठें पाहतां। ३ । 
जळीं काष्टी आहे माझें अंतरंग । सखा पांडुरंग मायबाप। ४ । 
ऐकतांचि बोल राजा कोपावत | म्हणे तो निश्चींत काष्टी आहे। ५ । 
सभास्तंभी आहे संदेह तो काय । ऐकतां स्वयमेव उठीयला | ६ । 
कोपोनिया लाथ मारीत स्तंभासी। करीत नादासी हरिरूप । ७ । 


२९६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


भक्ताच्या बचना कोरडिया काष्टी । सत्य करी गोष्टी नारायण । ८ । 
महानाद झाला त्रिभुवन भ्याला | गर्भपात झाला स्वर्गलोकीं। ९ । 
फुटों पाहे अंड बुडों पाहे क्षिती । ऐसी होती गति तये काळीं । १०। 
स्तंभ तो चिरला नरहरी देखिला । भयाभीत झाला राजा तेव्हां । ११। 
परी शूर क्षेत्री न टाकी धैर्यासी । घेऊनि खडगासी धांवियला। १२। 
धांवोनियां जातां धरिला तात्काळ । चिरीतां ते वेळ मांडीवरी । १३। 
नखें घाय केला हृदयीं चिरीला । काढी अंत्रमाळा पोटांतुनी । १४। 
रूधिर जिव्हेनें चाटी करी शोष । भय बहु त्रासे उग्ररूपी । १५। 
मानव शरीर सिंहवदन हरी । गुरगुर तो करी देवराव । १६। 
अवतार वेळा वैशाख मासी। चतुर्दशी संधीसीं अर्थबिंब | १७। 
दिवा ना रात्रीं स्वाती नक्षत्रासी। प्रगटला ज्योतीसी दैत्यहर्ता । १८। 
घरीं ना मंदिरीं सभे ना बाहेरी । उंबरीयावरी मारीयेला । १९। 
शस्त्राने न मरे ऐसा वर होता । म्हणोनि नखें त्याचा अंत केला असे । २०। 
बर राखोनियां केला वध पाही। दासाची नवाई वाढवीत। २१। 
शब्द जो कां झाला प्रगटतां रूप। तेणें अंतराळीं अमूप नाद भरे। २२। 
नक्षत्रे पडती . भूमीं रिचवती। भयेचि खालती आघात ते । २३। 
ब्रह्मांदिकां भय त्रास उपजला । धांऊनियां आला दर्शनासी। २४। 
सहित देवगण करीत स्तुतिसी । न होय शांतीसी कांहीं केल्या । २५। 
रमा पूर्ण माये आली ते समयीं । तीसी ते वैभवी साहवेना । २६। 
तये काळीं देवीं प्रल्हाद प्रार्थिला । सन्मुख गेला उग्ररूप। २७। 
प्रेत टाकियेलें शांतरूप झाला । प्रल्हाद पावला आनंदातें । २८। 
पाहतांचि बाळ वोसंगा घेतला। हातें कुर्वाळिला भक्तराज । २९। 
देव सुर राज्यीं बैसऊनि हरी। स्वरूप संहरी उग्रभाव। ३०। 
राज्यीं बैसबिला प्रल्हाद निजभक्त । केली जगीं ख्यात नामा म्हणे । ३१। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


६८८. अज्ञानबाळके तुझा हाकार केला । तेणें तये वेळां स्वर्ग भेदिला। 
ऐकुनि तो  धाविन्नला। अवो देवी खेचरे । 
स्तंभी प्रगटलीसे हाक। कापिन्नले तिन्हि लोक । 
भेणे पळती शंखादिक । आणि कैलास आंदोळले । 
आली त्रिभुवन देवता | नाभी नाभीरे म्हणतां । 
माझा प्रल्हाद केउता। तो कवणे रे गांजिला । 
वदन पसरूनि विक्राळ । झरझरीत झरे लाळ। 
नेत्र जैसे वडवानळ | शोषूं पाहे जळनिधि। 
संहार झाला नागकुळ। भ्याले अष्टहि लोकपाळ। 
स्वर्गी सुटली खळबळ । अमरावतीं इंद्रासी । 
मग दैत्यातें पाचारित। लोह खणखणा वाजत। 
हाकीं अंबर गर्जत । तेणें कांपे मेदिनी। 
कवटाळुनि चहुं हातीं । विदारिलें चपेटघातीं । 
जैसा रूद्र प्रळयांतीं। तैसा हरी दिसतसे। 
दैत्य न मरे कवणें परी । मग तो धरिला जान्हूवरी । 
नखें उदर फाडुनि सत्वरी । अस्थि चूर्ण केली या। 
मौजे नाचती देवता । मुक्ति दिली दैत्यनाथा । 
नामया स्वामि वरदहस्ता। अभयदाता भक्तांसी । 


६८९. वर्णावया रूप कांहीं स्फुर्ती देई। नरसिंह तूं होई साहाभूत। 
मुख तें सिंहाचे शरीर मानवाचें। भयंकर देवाचें रूप असे। 
अनंत भूषर्णे जडित बाहूचीं । गळां पदकाची थाटी बहू । 
केशर चंदन लावियलें अंगा । अखंड श्रीरंगा देवाजीचे। 
नवनीत तुळशीचीं सुगंधित फुलें । माळा गुंफियले चंपकानें । 
कांसे पीतांबर जडित सुंदर। कडदोरा अपार शोभिवंत । 
तोडर ब्रीदाचा विराजत भारी । आनंदला हरी नामा म्हणे। 


२९ 


५ 


A) 


EN) 


~ 


९ 
१ 
२ 
डे 
ड 
५ 
६ 
७ 


२९८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


६९०. अंबक्रषि रुक्मांगद । नारद महामुनि प्रल्हाद । 
मिळोनि सनकादिका भारू । पांडुरंगी हरि जागरू । 
शंख भेरी नादाकार । नाद गर्जत अंबर। 
योगनित्रेसी पहुडला । आदिपुरूष उपवर झाला । 
देवी उतरोनी विमानी । आली क्षीरसागर भुवनी । 
सुरवर बोळंगती जगन्निवास | गातो नामा विष्णुदास। 


६९१. वैकुंठिहूनि धांवत आला | खांबा आड उभा ठेला। 
खांब गडगडिला गडगडिला । वीर नरसिंह पावला । 
पावला नामया स्वामी । जग उद्धरिलें याचे नार्मी। 


६९२. पहाहो कडकडिलें गगनीं । भेणें कापते मेदिनी। 
तो देव दैत्यां अंतकु। होय भक्तांसी नायकु। 
भोजें प्रल्हाद नाचतु । नामया स्वामी रे अनंतु। 


६९३. तडक फुटला अंबरी । आला प्रल्हाद कैवारी। 
आला आला हांक देतु। सिंहनाद रे गर्जतु। 
दैत्यां दचकु नरहरी । नामया स्वामी नरकेसरी । 
६९४. निरंतर नाम जपे। पिता प्रल्हादास कोपे। 


उदरा आला वैरिरूपें । म्हणवुनि धात्रीं त्रासिला। 
कोपे कोपला नरहरी । कवण तयातें सांवरी। 


खटखटा वाजती दांतोरी । दैत्यावरी उठाबला । 
हांक देऊनि अवचितीं। आंदोळली त्रिजगती । 
समुट्रपाणी उसळती । उलथो पाहती गिरिवर। 
सिंहबदन प्रगटला । मर्गजू अवचिता उठला। 


भेणे वासुकी मोवाळला । गजबजिला पाताळीं । 
जैसा प्रळयांत काळीचा मेघु | तैसा गडगडिला वेगु। 
अरे मर्गजाच्या खांबीं सवेगु । क्षणामाजीं प्रगटला । 


१ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा २९९ 


केला भक्तांचा कुडावा। शिक लाविली दानवा । 
नामयास्वामी वोळंगावा । नरहरि विसांवा भक्तांचा । 


६९५. भक्त प्रल्हादाकारणें। वैकुंठींहुनि धांवणें । 
नरहरी पातला पातला । महा दोषा पळ सुटला । 
शंख चक्र पद्य गदा।ना भी नाभी रे प्रल्हादा। 
दैत्य धरी मांडीवरी। नखें विदारी नरहरी। 
पावला गरुडध्वज । नामया स्वामी केशवराज। ५ 
६९६. कायरे गडगडित दुमदुमीत । ब्रह्मकटाह उल्थूं पहात। १ 
तो देब आला रे नरहरी। आतां कवण सांवरी। २। 
प्रल्हादासी दिधलें जैत्य । हर्षे नामा गुढी उभारीत । ३ 
वरील अभंग म्हणून पुष्पवृष्टि करावी. “युगे अङ्ठावीसे' व 
“जन्मता पांडुरंगे' आरती म्हणून उपसंहार करावा. 

# श्री कुर्म जयंती, वैशाख शुद्ध पौर्णिमा व श्री बौद्ध जयंती # 
६९७. मत्स्य कच्छ क्रोड मृग ते खुजट । जेथूनि प्रगट झाली रूपे। १ । 
तेचि ब्रह्म उभें भीवरेच्या तिरी । हात कटावरी ठेवूनिया। २ । 
मातृघाती हिंडे बनी जो रडत । चोर जार घात करी दुष्ट। ३। 

। 
| 


XX NAYS MM 


दिगंबर अश्वारूढ खडूगधारी । पृथ्वीचा जो करी ग्रास एक । ४ 
नामा म्हणे मुंगी आदि ब्रह्मवरी । नाना अवतारी एकलाचि । ५ 


६९८. मध्ये झाले मौन देव निजध्यांनी । बौध्य ते म्हणोनि नांवे रूप। १ 
पाखांडे बहुत कलिमाजी झाली । वर्णाश्रम सकळी बुडविले । २ । 
पापाचिया राशी जळतील नामी । निश्चय हरिनामी नामा म्हणे। ३ 
दोन्ही प्रसंगी “युगे अद्भावीसे' व “जन्मता पांडुरंगे' म्हणून उपसंहार करावा. 
$$ पूर्णब्रह्म अवतार भगवान्‌ श्रीकृष्ण कथामृत # 
६९९. लंबोदरा तुझा शोभे शुंडादंड । करीतसे खंड दुश्चिन्हांचा। १ । 
चतुर्थ आयुर्धे शोभताती हातीं । भक्ताला रक्षिती निरंतर । २ । 


३०० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


भव्यरूप तुझें उंदीरबाहना। नमन चरणा करीतसें। ३ 
तुझें नाम घेतां दोष जळताती । कळिकाळ कांपती तुझ्या नामें। ४ 
चौदा विद्या तुझे कृपेनें येतील। मुके बोलतील वेदघोष। ५ 
रूणझुण पायी वाजताती वाळे । ऐकोनि भुललें मन माझें। 
अक्तवत्सला ऐके पार्वतीनंदना। नमन चरणां करितसें। 
नामा म्हणे आतां देई स्फूर्ती । वर्णितसें कीर्ति कृष्णजीची । 


७००. सरस्वती माते द्यावी मज स्फूर्ती । येतों काकुलती तुजलागीं। 
लाडिकें लडिवाळ मागतसें तुज | बंदीन हे रज चरणींचे। 
त्वरे येवोनिया मस्तकीं ठेवी हात । जाईल ही भ्रांत तेव्हां माझी। 
आपुल्या बाळासी धरी आतां हातीं। न करीं फजिती जनामध्ये । 
विश्वात्मा जो हरी त्याची वर्णीन कीर्ति । आवडीचा ओतीं रस यातें। 
ऐकोनियां स्तव झालीसे प्रसन्न। नामया अभिमान मजलागी । 


७०१. प्रल्हाद नारद पराशर पुंडरीक । व्यास आणि वाल्मिक नमीयले। 
दालभ्य तो भीष्म अंबरीष शौनक । ब्रह्मनिष्ठ शुक नमीयले । 
रुक्मांगद अर्जुन वसिष्ठ बिभीषण । केलेंसे नमन याजलागीं। 
टीकाकार श्रीधर बहिरंभट चतुर । करा निरंतर कृपा मज। 
साधुसंतसिद्ध शिरीं ठेवा हात। वर्णीन समस्त कृष्णलीला। 
नामा मनीं आठवी केशव चरण । तयाच्या कृपेनें सिद्धि जावो । 


७०२. तरी मी गाणु नव्हे जे गाणीव करी । जेणें तुमतें हरी संतोष उपजे । 
तरी मी जाणु नव्हे जे जाणीव करी । जेणें तुमर्ते हरी संतोष उपजे । 
तरी मी दाता नव्हे जें दातृत्व करी। जेणें तुमतें हरी संतोष उपजे। 
तरी मी बहुरूपि नव्हें जे अभिनव नट धरी । जेणें तुमतें हरी संतोष उपजे। 
तरी मी योगि नव्हे जें मी ध्यान धरी । जेणें तुमतें हरी संतोष उपजे । 
यावरी जाणसी तें तूं करीं अनंता । नामा विनवी संता विष्णुदास । 


MN RS NAN 'छ' 67 क NAN (४76७ ANAS NGM 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


७०३. क्षीरसागरांत अससी बैसला । धांबोनि मजला भेटी देई । ' 
कैलासी शीव पूजितसे तुजला । धांबोनि मजला भेटी देई । ' 
शेषावरी जरी अससी निजला । धांबोनि मजला भेटी देई । ' 
योगीयांचे ध्यानी असशी बैसला । धांबोनि मजला भेटी देई । ` 


गहिंवरोनि नामा बाहात विठ्ठला । धांबोनि मजला भेटी देई । 


७०४. चक्रवाक पक्षी वियोगें बाहाती। झालें मजप्रती तैसें आतां। ' 
चुकलिया माय बाळकें रडती। झालें मजप्रती तैसें आतां। ' 
वत्स न देखतां गाई हुंबरती । झालें मजप्रती तैसें आता। ' 
जीवनावेगळे मत्स्य तळमळती । झालें मजप्रती तैसें आतां। ` 


जामा म्हणे मज ऐसें वाटे चित्तीं । करीतसे खंती फार तुझी । 


७०५. काय माझा आतां पाहातोसी अंत । येई बा धांवत देवराया। ' 
माझ्या जीवा होय तुजविण आकांत। येई बा धांवत देवराया। : 
असे जरी काम भेटूनियां जात। येई बा धांवत देवराया। : 
येरे देवा आतां नामा तुज बाहात । येई बा धांवत देवराया। * 


७०६. न वर्णवे वाचे जन्ममरणाचे दुःख । दावी आतां मुख पांडुरंगा । ' 
कुरळिया केश भाळीं शोभे टिळक। दावीं आतां मुख पांडुरंगा । : 
भोवया व्यंकटा शोभती सुरेख। दार्वी आतां मुख पांडुरंगा । : 
कमलाकार नेत्र सुंदर नासीक । दावी आतां मुख पांडुरंगा । ! 


कणांचीं कुंडले न वर्णवे हाटक । दावी आतां मुख पांडुरंगा । 
अधर आरक्त दंत इंदुहुनि अधिक । दार्वी आतां मुख पांडुरंगा । 
विष्णुदास नामा तुझेंचि बाळक | दावीं आतां मुख पांडुरंगा । 


जता > न 


७०७. बाहुबळें तुवां काढिलें अमृत । ठेवीं बा तो हात शिरावरी । ! 
जननी माझी जेव्हां ज्याकडे बाहात । ठेवीं बा तो हात शिरावरी । : 


देवा बैसवोनि सुथेतें वाढीत। ठेवीं बा तो हात शिरावरी। : 


३०२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


क्षीराचा सागर उपमन्यूशी देत । ठेवीं बा तो हात शिरावरी । 
घेवोनियां चक्र परिक्षिता रक्षीत । ठेवीं बा तो हात शिरावरी। 
कबटाळुनि धरिलें श्रुवासी वनांत । ठेवीं बा तो हात शिरावरी | 
विदुराच्या घरीं कण्या सांभाळीत | ठेवीं बा तो हात शिरावरी । 
चिरंजीव करुनियां नगरी सुवर्ण देत। ठेवीं बा तो हात शिरावरी । 
नामा म्हणे युद्धी रक्षियेला पार्थ । ठेवीं बा तो हात शिरावरी । 


७०८. रूणझुण पार्यी वाजताती वाळे । दावीं तीं पाउलें दयानिधी । 
जनक श्रुत घरीं चालुनियां गेलें । दावीं तीं पाउलें दयानिधी । 
गजा धरिले नक्रें तेव्हां जे धांवले । दावीं तीं पाउलें दयानिधी । 
वस्त्रहरणीं ज्यातें द्रौपदीने चितिलें । दावीं तीं पाउले दयानिधी । 
देखोनियां ज्यातें कौरव भ्याले। दावीं तीं पाउले दयानिधी । 
धर्म आणि भीष्म विदुरादिक धाले । दावीं तीं पाउले दयानिधी । 
स्वयंबराशी जातां शीळे उद्धरिलें । दावीं तीं पाउले दयानिधी । 
नामा म्हणे ज्यातें बळीनें पूजिलें । दावीं तीं पाउलें दयानिधी । 


७०९. अडखळूनि पसी घालू नको जोडा। धांवत दुडदुडां येई आतां। 
बैसावयासाठीं घेऊं नको घोड़ा। धांवत दुडदुडां येई आतां। 
भोजना बैसलासी येथें घेई विडा । धांबत दुडदुडां येई आतां। 
बाहुबळें काढिला देवांचा जो खोडा । धांवत दुडदुडां येई आतां। 
कृपाळु बहुत लक्ष्मीचा जोडा । त्याला बाहतसे वेडा नामदेव । 


७१०. येरे येरे देवा तुला देईन मी पेढा । वेगीं बाहे वेडा नामदेव । 
ज्याचे पायीं असे बिरुदाचा तोडा । त्याला बाहे बेडा नामदेव। 
जनीं पुसे सुखी रखुमाईचा जोडा । त्याला बाहे वेडा नामदेव। 
यावयासी येथें आळस तुम्ही सोडा । घेईन इडापिडा नामा म्हणे। 


४ । 
५। 
६ । 
७ 


८ 
९ 
१ 
२ 
३ 
ड़ 
५ 
६ 
७ 
८ 
१ 
२ 
३ 
ड़ 
५ 
१ 
२ 


३। 
& । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


३०३ 


७११. युगा ऐसें पळ तुजविण जाय। पाहातोसी काय अंत माझा। १ । 


कोमळ हृदय तुझें पंढरीच्या राया । कठिण सखया कैसें झालें । 
विचारिलें चित्तीं दुर्लभ हरिहरा । जाऊं कैसा घरा रंकाचिया। 
अंगिकारावरी अव्हेराची मात। नव्हे हें उचित देवराया । 
मागें जे कां आळी केली वासुदेवा । उदारा केशवा पुरविली । 
नुपेक्षिसी ऐसा भरंवसा चित्तास । आशेची निरास झाली दिसे । 
बांचोनियां दुःख भोगावे म्यां आतां । प्राणासी मुकता हेंचि भलें। 
वर्णितां नामा झाला समाधिस्थ । जहाले विदित पांडुरंगा । 


७१२. त्व धांवोनियां आलासे गोविंद । सावध सावध नामदेवा । 
रूसलासे नामा देवासी न बोले । करें कुर्वाळिलें बदन तेव्हां । 
समजावूनि देवें धरिला पोटासीं। बोलें मजपाशीं नामदेवा । 
नामा म्हणे देवा उशीर कां केला । किंवा माझा आला तुला राग । 


७१३. वेळोवेळां तुला बाहे वेडा भक्त । राहो नेदी निवांत क्षण एक । 
मागें बहुतांनीं केले रे प्रबंध । तुझे पाहुनि छंद वेडावलों। 
माथां ठेऊनि हात बोले विश्वाचा जो बाप | वर्णि रे प्रताप नामदेवा । 


७१४. करील जो प्रश्न सांगेल जो कथा । श्रवण करितां उद्धरती । 
कथा भागिरथी स्नान जे करिती । त्याचे उद्धरती पूर्वज ते। 
भागीरथी स्नान श्रम लागे फार । करावें एकाग्र मन येथे। 
नामा म्हणे ऐसें बोले भागवत । शुक सांगतसे परीक्षिती । 
७१५. कृष्णराम लीला सवें त्या गोपाळा । जन्मासी सांवळा कैसा आला | 
विस्तार बोलाया बैस तूं अंतरा। करीं तूं पामरा कृपादान । 
म्हणोनि विनवी पायां पैं निगुती । ऐकावे श्रींपती नामा म्हणे । 
७१६. भूमि भार झाला चालली उदकांत । धरूनियां रूप गाईचे हो। 
विधीपासीं गेली रडूं ते लागली । समग्र वहिली कथा सांगे। 


२ 


ि 
tt 
६ 
७ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
३ 
ड 
९ 
२ 
डे 
१ 
२ 


३०४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


नको भिऊं म्हणोनि अश्वासिलें विधिनं । सर्वे तीस घेऊन गेला ठायां । 
नामा म्हणे तेचि आधार सर्वांसी । रूप नाम त्यासी कांहीं नाहीं । 


७१७. देव क्िराब्धिसी आले हो सकळ । करूनि निश्चळ मनामाजी । 
प्राणायाम मुद्रा लावुनि अंतरीं । इंद्रादि श्रीहरि चिंतूनियां । 
विराट जें पाहीं संस्कृतें वर्णियेलें । तेंचि चिंतियेलें नामा म्हणे। 


# पूर्णब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णांचे जन्मकाळाचे अभंग 
श्रावण वद्य अष्टमी 

७१८. पापी जे अभक्त दैत्य ते माजले । धरणीसीं झालें ओझें त्यांचें । 
दिधलासे त्रास ऋषि मुनि सर्वा । न पूजिती देवा कोणी एक । 
राहियेले यज्ञ मोडिलें किर्तन । पळाले ब्राह्मण दैत्यां भेणें । 
वत्सरूपी पृथ्वी ब्रहम्यापाशीं जाय। नेत्री बाहे तोय सांगतसे । 
बुडविला धर्म अधर्म झाला फार। सोसवेना भार मज आतां। 
ब्रह्मा इंद्र आणि बरोबरी शीव। चालियेले सर्व क्षिराब्धीशीं । 
नामा म्हणे आतां करितील स्तुती । सावधान चित्तीं परिसावें । 


७१९. वासुदेवा हृषिकेशा माधवा मधुमूदना । करिताती स्तवना पुरूषसूक्तें । 
पद्मनाभा ब्रिलोकेशा वामना शेषशायी । आम्हां कोणी नाहीं तुजवीण । 
जनार्दना हरि श्रीवत्स गरूडध्वजा । पाव अधोक्षजा आतां आम्हा । 
वराहा पुंडरीका नृसिंह नरांतका । वैकुंठनायका देवराया । 
अच्युता शाश्वता अनंता अज अव्यया । कृपेच्या अभया देई आम्हां । 
नारायणा देवाध्यक्षा कैठभभंजना । करीरे मर्दना दुष्टाचिया । 
चक्रगदाशंखपाणी नरोत्तमा। पाव पुरूषोत्तमा दासा तुझ्या । 
रामा हयग्रीवा भीष्मा रौद्रोदूभवा । आश्रय भूतां सर्वा तुझा असे । 
श्रीधरा श्रीपति चतुर्बाहो मेघ:शामा । लेंकुरें आम्ही आम्हां पाव त्वरे । 


३ । 
४ । 


ह | 
२। 
३ । 


शक 


१। 
२। 
३ । 
४। 
५। 
६ । 
७ । 


१। 
म, 
३ । 
४ । 
५ | 
६ | 
७ । 
&:1 
t 


नामा म्हणे ऐसें करितां स्तवन । तोषला भगवान क्षिराब्धींत । १०। 


संत नामदेवांना पुरुषसूक्त ज्ञात होते. 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


७२०. आकाशवाणी होय सांगे सकळांसी । तळमळ मानसीं करूं नका । 
देवकीच्या गर्भा येईल भगवान । रक्षील ब्राह्मण गाई भक्‍त । 
उतरील भार मारील दैत्यांसी। आनंद सर्वांशी करील तो। 
रोहिणी उदरीं शेष बळिभद्र । यादव समग्र व्हारे तुम्ही । 
ऐकोनियां ऐसें आनंद मानसीं । येती स्वस्थळासी नामा म्हणे । 


७२१. अकस्मात तेथे उठली ते वाणी । नका भिऊं म्हणोनि मेघरूपा । 
ऐकतांचि कानीं हरूषले मर्नी । देवाचिया श्रेणी नामा म्हणे । 


७२२. गौळियाचे घरी रहिवास गोकुळी । तेथे तुम्ही सकळीं वास कीजे । 
वसुदेव देवकी उदरीं जन्मेन । कंसभयें राहीन गोकुळीं हो । 
तेथें आहे काज कळेल सकळां । आनंद सोहळा पुरवीन । 
नामा म्हणे ऐसें देव बोलियेले । आपण ते गेले निजधामा। 


७२३. तयेकाळीं देव गोकुळीं भरले। अगोचर झाले ठायीं रूप । 
सकळ संपत्ति भरूनि उरल्या । दिगंतरी गेल्या विपत्ति त्या । 
नामदेवा तेव्हां आनंद तो झाला । गोकुळी भरला पांडुरंग । 


७२४. शेषशायी हरी उठोनि लवकरी । म्हणे सख्या धरीं मनुष्यरूप । 
तुजविण मज न गमे घटिका । म्हणोनि नेटका रूप धरीं । 
देवकी उदरा जाऊनि रिघावें। अंतरीं बसावें रोहिणीच्या । 
तुझियेचि सवे येतों मी माघारा । नामया दातारा कळों आलें । 


७२५. शेषाप्रती बोले लक्ष्मीचा वर । चला अवतार घेऊं आतां। 
पृथ्वीवरी दैत्य मातले ते फार । गाऱ्हाणे सुरवर सांगूं आले। 
शेष म्हणे मज श्रम झाले फार । यालागीं अवतार मी न घेचि। 
रामअवतारीं झालों लक्षुमण । सेबिलें अरण्य तुम्हां सवें । 
चौदा वर्षांवरी केलें उपोषण । जाणतां आपण प्रत्यक्ष हें। 
नामा म्हणे ऐसें वदे धरणीधर । हांसोनि श्रीधर काय बोले । 


A 


है. 
५ 
द 


३०६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


७२६. पूर्वी तूं अनुज झालासी कनिष्ठ । सोशियेले कष्ट मजसवें । 
आतां तू वडील होईंगा सर्वज्ञा। पाळीन मी आज्ञा तुझी बा रे। 
देवकीउदरीं राहावें जावोनि । मायेसी मागुनि पाठवितों । 
योगमाया तुज काढील तेथून । घालील नेऊन गोकुळासी। 
लक्ष्मीशीं सांगे तेव्हां हषिकेशी। कौंडण्यपुराशी जावें तुम्हीं । 
नामा म्हणे ऐसा करूनि विचार । घ्यावया अवतार सिद्ध झाले। 


७२७. वसुदेवा देत देवकी बहीण। लग्नामध्यें विघ्न झालें ऐका । 
आकार्शीची वाणी सांगतसे कंसा | मानी हा भरंबसा बोलण्याचा । 
आठवा इचा पुत्र वधील तुजशी । ऐकोनि मानसीं क्रोधावला। 
घेऊनियां खड्ग माराया धांवला । हात तो धरीला बसुदेवें । 
देईन मी पुत्र सत्य माझें मानी । ठेवा बंदीखानीं दूता सांगे । 
पुण्य सारावया भेटे देवक्रषी। वधी बाळकांशी ठेवूं नको। 
होतांची प्रसूत नेऊनियां देत। साहाही मारीत दुराचारी । 
धन्य त्याचें ज्ञान न करीच शोक। वधितां बालक नामा म्हणे। 


७२८. सातवा जो गर्भ योगमाया नेत । आश्चर्य करीत मनामाजी। 
रोहिणी उदरीं नेवोनि घातला । न कळे कोणाला देवावीण । 
कंसाचिया भेणें यादव पळाले । ब्राह्मण राहिले अरण्यांत । 
नाहीं कोणा सुख तळमळ मानसीं । वधील दुष्टांसी कोण आतां । 
विश्वाचा जो आत्मा कळलें तयाला । दावितसे लीला संभूतींची। 
अहर्निशीं ध्यान भक्तांचे मानसीं । स्थापील धर्मासी नामा म्हणे। 


७२९. देवकी कवण वसुदेव कवण । सांगावी हे खूण अंगवळा । 
ऐकोनि उत्तर देव मनीं पाही। बोलतो लवलाही चित्त देई । 
सुतपा प्रती ते अनुष्ठानी दोघे । करूनियां तपें वर मागे। 


१ 
२ 
३ 
४४ 
५ 
६ 
१ 
२ 
डे 
४ 
५ 
६ 
७ 
८ 
१ 
२ 
~ 
डं 
५ 
६ 
१ 
२ 
३ 


तया दिला वर पुत्र मी होईन । यालागीं कारण आहे तेथें । ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


३०७ 


तींचि दोघें झालीं वसुदेव देवकी । म्हणोनि यादवीं जन्म घेणें। ५ । 


तयाचा वृत्तांत आतां कोठें आहे । सांगेन लवलाहें नामा म्हणे । 


७३०. जेथे नाहीं कांहीं नाम रूप गुण। बोलती निर्गुण तयालागीं । 
तोचि गोकुळांत होउनि गोवळ । म्हणवितो बाळ यशोदेचा । 
चिन्मय चिद्रुप अक्षई अपार। परेहूनि पर म्हणती ज्यातें । 
सर्वा भूताचे फुटकिये खोळे । भरलें न गळे आत्मपणें । 
आनंदी आनंद मातला अपार। वेदालाही पार नाहीं ज्याचा । 
नामा म्हणे सर्वरूपें जें रूपस। गोकुळीं विलास मांडियेला । 


७३१. अवतरले हरी नंदाचे मंदिरी । जाणोनियां सुरी तोषिजेत। 
आतां गेली सर्व आमुची चिंता । भूभार सर्वथा उतरील । 
यज्ञ दान तप होतील अपार | आमुचा आहार आम्हांलागीं। 
दुष्ट दुराचारी मातले राक्षस। यांचा करील नाश क्षणामाजी। 
नीति न्याय धर्म वाढेल अपार | भाविकांसी पार उतरील। 
नामा म्हणे ऐशा आनंदानें सुर । वर्षताती भार सुमनाचे । 


७३२. देवकीचें तेज दिसे जैसा सूर्य । कंसाचे हृदय जळतसे। 
हरणें पळती देखोनियां व्याघ्र। कांपे थरथर तैशापरी। 
अजासर्पन्यायें कीटकभ्रमर । दिसती नारीनर कृष्णरूप । 
जेवितां बोलतां शेजेसी तो निजे । आला आला मज मारावया। 
नाशील हा आतां दैत्याचें तें बंड । फाटलीसे गांड तेव्हां त्याची । 
नामा म्हणे भये लागलेंसे ध्यान। चराचरी कृष्ण दिसतसे। 


७३३. विमानांची दाटी अंतरिक्षी देव । करिताती सर्व गर्भस्तुती । 
सत्रा अक्षरांत असे तुझी मूर्ति । यज्ञेशा तुजप्रती नमो नमो । 
साहाजणें भांडती नवजणी स्थापिती । न कळे कोणाप्रती अंत तुझा । 
अठराजण तुझी वर्णिताती कीर्ति । गुणातीता श्रीपति नमो तुज । 


६ 


नल 


हूं HO MIC ७ ७ 2800012 5 0७ AA NN cow 


३०८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


चौघां जणां तुझा न कळेचि पार। श्रमसी वारंवार आम्हांसाठीं । 
अठ्यांशीं सहस्त्र वर्णित्ताती तुज । ब्रह्मांडाचे बीज तुज नमो। 
जन्ममरणाचें नाहीं तया भय । आठविती पाय तुझे जे कां। 
नवजणी तुझ्या पायी लोळताती । परब्रह्म मूर्ति तुज नमो। 
नामा म्हणे ऐशी करिताती स्तुती । पुष्पें बाहुनि जाती स्वस्थळासी। 


७३४. मयूरादि पक्षी नृत्य करीताती। नद्या बाहताती दोहीं थड्या। 
भूमीवरी सडे केशर कस्तुरी । आनंद अंतरीं सकळांच्या । 
विमानांची दाटी सुरवर येती । गंधर्व गाताती सप्तस्वरें । 
मंदमंद मेघ गर्जना करीती । बाहों बाजताती नानापरी । 
नामा म्हणे स्वर्गी नगारे वाजती । अप्सरा नाचती आनंदानें । 


७३५. दशरथे मारिला तोचि होता मास । वर्षाऋतु असे कृष्णपक्ष । 
वसुनाम तिथी बुधवार असे। शुक सांगतसे परीक्षिती । 
रोहिणी नक्षत्र दोन प्रहरारात्र। माया घाली अस्त्र रक्षपाळां। 
नवग्रह अनुकूळ सर्वाचें जें मूळ। वसुदेव कपाळ धन्य धन्य । 
जयाचा हा वंश तयासी आनंद । माझे कुळी गोविंद अवतरला । 
अयोनीसंभव नोहे कांहीं श्रमीं । नामयाचा स्वामी प्रगटला । 


जन्माष्टमीला जन्मकाळाचे वरील अभंग म्हणून पुष्पवृष्टी करावी. 


५ 
६ 
७ 
८ 
९ 
१ 
२ 
डे 
` 
५ 
१ 
२ 
३ 
].1 
५ 
६ 


कृष्णकृष्णजय राधाकृष्णजय भजन करावे. सुंठवडा वाटावा. पारंपारिक वा युगे 


अठ्ठाविसे आरती म्हणावी, निदान आपले घरी उत्सव करावा. 


७३६. कोटिशा आदित्या गोठे एके ठायी । तेजें दिशा दाही उजळल्या । १ । 
घाबरा होवोनी वसुदेव पाहे । हृदयीं आश्चर्य करीतसे । २। 
मुकुटावरी रत्न नक्षत्रांचा मेळा । भाळीं शोभे टिळा केशराचा। ३ । 
व्यंकटा भृकुटी कमलाकार नेत्र। नासीक विचित्र शुकचंचू। ४ । 
विद्युल्लते ऐसी झळकती कुंडले । अधर कोवळे अरुणोदय। ५ । 
कंबुग्रीव कंठ हृदयीं वत्सलांच्छन | ब्रह्मयासी सीण न कळे अंत। ६ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


चतुर्भुज शंखचक्रगदापद्म । चिमणा मेधःशाम वर्ण ज्याचा। 
कौस्तुभ निर्मळ वैजयंती माळा । कासे सोनसळा हाटकवर्ण । 
रूणझुण रुणझुण वाजताती वाळे । आरक्त वर्तुळे नखीं शोभा। 


ध्वजवज्रांकुश जैसीं रातोत्पळें । नामा म्हणे डोळे दिपताती। १० 


७३७. अयुत गायी ब्राहणासी। सोडी संकल्प मानसी। 
ओळखिलें तुज । आतां कळलासी मज। 
धर्म स्थापावया । येर्थे येसी देवराया। 
आलिंगितां दोहीं बाहीं । नामा म्हणे डोई पारयीं। 
७३८. सोडा सोडा मिठी । लपवा लपवा जगजेठी। 
झणीं कंसासी कळेल । माझ्या बाळासी मारील । 
वसुदेव चिंता मनीं | तेज न माये गगनीं । 
नामा म्हणे आलें हासें । देब तेव्हां सांगतसे । 
७३९. नंदाच्या घराला । मज नेई गोकुळाला। 
माया उपजली तेथें । ठेवी मज आणीं येर्थे । 
म्हणसी असे रक्षपाळ।ते म्यां मोहिले सकळ। 
आच्छादित रूप | नामा म्हणे माझा बाप। 
७४०. उचलिला कमळापती। पायींची बंधने गळती। 
त्रैलोक्यांत जो न माय । त्यासी बंधन करील काय। 
कवाडे उघड़ती । देखतांची देवाप्रती । 
मंद मंद पडे पाऊस। शिरीं छाया करी शेष। 
पूर चढला अचाट । त्यासी लाविला अआंगुष्ट। 


त्व आला तनंदाघरीं। निद्रिस्थ त्या नरनारी। 
ठेवी तेर्थे कृष्णजीला। माया घेऊनि निघाला। 
रडे माया करी आकांत। नामा म्हणे उठती दूत। 


१ 


२ 
३ 
¥ 
१ 
२ 
३ 
1 
१ 
२ 
३ 
tt 
१ 
२ 
डे 
४ 
५ 
६ 
७ 
८ 


३१० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


७४१. पूर्णब्रह्म मानी कंसाच्या भयासी । वाटेल मानसीं कोणाचिया। 


इच्छामात्रें करी सृष्टीचा प्रलय । त्यासी असे भय कवणाचें। 
नंदाचें सुकृत झालें अगणित । म्हणोनी भगवंत आला तेथें। 
सर्वा होय सुख तरतील लोक । नामा म्हणे शुक सांगतसे । 


७४२. तांतडीनें जाती । कंसा सेवक सांगती | 
उपजला वैरी । त्यासी तूं रे त्वरे मारी । 
त्वरे धांव घाली । पाहे कन्या उपजली । 
ज्याचा धाक तूज । नव्हे कन्या द्यावी मज़। 
मारायाशी खड्ग घाली। हातिंची निसटूनियां गेली । 
तुजलागी वधी । उपजला मज आधीं । 
सांगे ब्रह्मज्ञान । देवकीचें समाधान। 
नामा म्हणे तयेवेळीं। त्यांचीं बंधने काढिलीं । 


७४३. गौळण सांगे गौळणीला । पुत्र झाला यशोदेला | 
एक धांवे एकीपुर्ढे । वाटीताती सुंठवडे । 
वाण भरोनिया ताटी । यशोदेच्या घरा दाटी। 
ऐसी गलबल' झाली। दासी जनी हेल घाली। 


७४४. शुक म्हणे राया ऐक परीक्षिती। श्रवण करितां तुप्ति नाहीं तुज । 
माया जातां मथुरा सावध निद्रिस्थ । देखिला भगवंत यशोदेनें। 
अनंत ब्रह्मांडे उदरी न कळे कोणाला । वाजविती थाळा जन्मकाळीं । 
यज्ञभोक्ता कृष्ण त्यासी देती बोळा । ध्यानीं ध्याय भोळा सदाशिव। 
गौळणी बाहाती नंदालागीं तेव्हां । पुत्रमुख पाहा नामा म्हणे । 
७४५. विश्वाचा जो बाप हार्ती ज्याच्या सूत्र। म्हणवितो पुत्र नंदजीचा। 
तीर्थे ज्याच्या चरणीं करीताती न्हाणी । यशोदा जननी म्हणताती । 
वेडावला शेष शिणले वेद चारी । निजे मांडीवरी यशोदेच्या । 


X AN NS X NH A NN 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


शरणागता देत क्षीरसिंधु जाण । चोखीतसे स्तन आवडीने । ४ । 


त्रैलोक्याचा राजा वर्णू काय रंक । ऐकावें जातक नामा म्हणे । 


७४६. नंदे करूनियां स्नान । वस्त्रे घेतलीं नूतन । 
पाचारा ब्राह्मण। शुंगारावें देवसदन । 
बाहा बाहा दशग्रंथी । त्यासी सांगां आणा पोथी । 
त्वरं बाहारे ज्योतिषी। नंद करी जातकासी। 
केलें देवतार्चन । द्विज सांगती तर्पण। 
फार त्याला सुख । पाहे कृष्णजीर्चे मुख। 
करी पुण्यहवाचनें। नामा म्हणे आनंदाने । 


७४७. आला जगदीश्वर । त्याचें भरले भांडार । 
सुशोभित दिसे मही । दोन लक्ष दिधल्या गायी । 
तिळ तांदूळ पर्वत । द्रव्यें वांटी अगणित । 
एक जाती एक येती | ओझें उचलितां कुंथती। 
भाट वर्णिताती । नामा म्हणे ज्याची कीर्ति। 


७४८. तुतारे भोंवारे वाजंत्रे बाजती। अप्सरा नाचती थैयथैय। 
झण झण झण झांजा गर्जताती । नौबदा वाजती धोधोधोधो। 
सुरवर येती विमानाची दाटी । करिती पुष्पवृष्टि देवावरी । 
नारद तुंबर किन्नर गंधर्व । व्योमीं गाती सर्व सप्तस्वरीं। 
कीर्तनाचा घोष नामाचा गजर । मृदंग सुस्वर वाजताती । 
केशर गंधाचे टिळक लावीती भाळा। घाली पुष्पमाळा द्विजांकंठी । 
घरेघरीं नंद धाडी शर्करेशी । वस्त्रें सुहदांसी नामा म्हणे । 
७४९, ब्राह्मण आशिर्वाद देती नंदा पुसोनि निघती। 
चलाचला म्हणती लोक | पाहूं नंदाचे बालक। 
नरनारी अलंकार । शुंगारिलें सर्वपूर। 


३११ 


५ 


१ 
२ 
३ 
५ 
६ 
७ 
१ 
२ 
३ 
ड़ 
५ 
१ 
र 
ड़ 
४ 
ष्‌ 
६ 
७ 
१ 
२ 
डे 


दैन्य दारिद्र अपेश । पळती मानूनियां त्रास। ४ । 


३१२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


आणिताती बाळलेण । स्त्रिया पाहताती कृष्ण! ५ । 
नामा म्हणे पाहतां मुख । देहभाव जाय सकळीक । ६ | 
७५०. जो जो जो जो रे, मधुसुदना। बाळा जगजीवना । 


हालवी यशोदा, पाळणा । निज खा नारायणा। 
बाळा जो जो रे।ध०। 


प्रथम अवतारीं । स्तवन, करितांचि पैं विधि । 
करूणासागर गुणनिधी । शंखासुर वधोनि । १ । 
द्वितीये संकटी । इंद्रासी, कूर्मरूप होसी । 


सिंधु मंथूनियां, श्रमलासी । सौख्य समस्तां देसी। २। 
त्रितीये वराह, हिरण्याक्षी । धरूनी त्याची कुक्षी। 
पळतां धरियेला, अनुलक्षी । फोडुनी त्याची वक्षी। ३। 


चतुर्थ नरसिंह, विशाळ। अग्नीचा कल्लोळ । 
निवटूनि, असुर तेजाळ । काढी अंत्रमाळ । ४ । 
पंचम वामन, सुंदर । क्षिराब्धीचा वर । 
जेणें भुलविला, दिनकर | हरिला दानासुर। ५ । 
पष्ठम भार्गव, अभिदानीं । पिता जमदग्नी । 
पृथ्वी निःक्षेत्री, `त्रिबाणीं । दिधली विप्रा दानीं। ६। 
सप्तम अयोध्या, पुरवासी । राजाराम होसी । 
पितृवचनाचे, नामासी । राहुनियां वनवासी । ७ । 
अष्टम अवतार, गोकुळी । जन्मला वनमाळी । 


चाणूर कंसाची, मंडळी । जाळुनी केली होळी | ८। 
नवम बाध्य, अवतार | पुढें येती युगांतर । 

दशम कलंकी, होणार। नामा म्हणे संता । ९ । 
७५१. पाटावरी बैसविती । गोपी अक्षवार्णे करिती। १ । 
ब्रह्मादिक न देखती माथा । त्यासी लाविती अक्षता । २। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ३१३ 


नव्हे प्राकृत बाळक। परस्परे म्हणती लोक । ३ । 
ध्वज वज्जांकुश चिन्हा। आला वैकुंठींचा राणा | ४ । 
पेती वेळोवेळां । नामा म्हणे पाहाती डोळां । ५ । 


9५२. जो भक्तजन काणाक क्षीमिुचा दानी । तो चोरोनी खाये लोणी नवल देखा । १ । 
नो न माये भूतळीं वेदार्थाहि न कळे। तो बांधिला उखळे नवल देखा। २ । 
एका पार्दे करूनी आक्रमी मेदिनी । त्यासी चालूं सिकविती गवळणी नवल देखा । ३ । 
याचे मायेचेनी कुवाडे ब्रह्मादिक वेडे । तो बागुल म्हणतां दडे नवल देखा। ४ । 
शनवांची कोटी हेळाचि निवटी । त्यातें माता भये दावी स्िपटी नवल देखा । ५ । 
मा म्हणे हरी विश्वीं विश्वंभरी । तो बाळ नंदाघरीं नवल देखा। ६ । 


१५३. पहिला बागुल तो ऐसा । त्याचें नांव म्हणती मासा। 
गंखासुर वधिला कैसा। चारी वेद आणिले। १। 
कृष्णा राहेरे उगला । नाहीं तर सांगेन त्या बागुला । 
गुसळणाशी उशीर झाला । रवी सोड गोविंदा । धृ०। 
[सरा बागुल बोलती। नाम कांसव म्हणती। 
बेणे सृष्टि धरली पृष्ठी | पाय पोटी सूदले । कृष्णा०। २। 
तेसरा बागुल बोलती । नाम वराह म्हणती | 
'णे दाढे धरिली क्षषितीं। दैत्य थोर मारिले । कृष्णा०। ३। 
वथा बागुल नरहरी। थोर खांबांत गुरगुरी । 
त्य वधोनि मांडीवरी । भक्त प्रल्हाद रक्षिला । कृष्णा०। ४ । 
पंचवा बागुल ब्रह्मचारी । उभा असे बळिचे द्वारीं। 
प्रक्षा मागोनि निर्धारी । बळीचें द्वार रक्षिलें । कृष्णा० । ५ । 
हावा बागुल बोलती । नाम परशुराम म्हणती। 
यानें वाधिलें मातेप्रती । पितृवचन मानुनी । कृष्णा०। ६ । 
आतवा बागुल सत्त्वाचा । राम म्हणती दशरथाचा। 
वण वधोनि दशमुखांचा । जानकीसी आणिलें । कृष्णा०। ७ । 


३१४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


आठवा बागुल बोलती । गोकुळीं थोर आहे ख्याती । 
त्यानें वधिलें कंसाप्रती । देव सुखी केले । कृष्णा० । 
नववा बागुल बोलती । नांव बौद्ध म्हणती। 
कोणा न कळे त्याची गती । बौद्धरूपें राहिला । कृष्णा०। 
होतां कलंकीचा रथू | वेगीं येईबा धांबतु । 


< 


९ । 


नामा म्हणे पंढरिनाथु । बागुल तूं झालासी । कृष्णा०। १०। 


७५४. द्रव्य द्यावयासी। नंद गेला मथुरेसी। 
तेथें भेटे वसुदेव । पुसे सुखी आहां सर्व । 
कंसाचे मानसीं । घात इच्छी गोकुळासी । 


जाई जाई त्वरित | होती गोकुळी आघात । 
नामा म्हणे ऐसें सांगे। नंद तेथुनिया निधे। 


७५५. पुण्यवंता दावी बाळलीला देव । पालथा केशव पडे तेव्हां । 
नंदें उत्साहासीं केलें तेव्हां फार । दिधलें अपार द्रव्य द्विजां । 
यशोदा घेतसे देवाचें चुंबन । तुजला न्हाणीन तान्ह्या माझ्या । 
चोंगईचा मुका घेताती गौळणी | हांसे चक्रपाणि आनंदानें । 
नामयाचा स्वामी मंद मंद हांसे । यशोदा करितसे निंबलोण । 


७५६. क्षीर सागरीचा हरी। तान्हा यशोदेच्या घरी। 
रांगू लागला अंगणी । माथा जाऊळाची वेणी। 
पायी पैंजण वाकी वाळे । हाती नवनीताचे गोळे। 
नामा मुखाकडे पाहे | धन्य यशोदा वो माय । 


७५७. मांडीवरी घेत यशोदा सुंदरी । आळवी श्रीहरि नाना युक्ती। 
तूंची माझा प्राण तूं माझी माउलीं । तूं माझी बहिणुली कान्हाबाई । 
गणगोत भाऊ तूंची माझा सखा। संसार लटिका तुजवीण । 
तूंचि माझा धन तूंची माझें जीवन। चुंबीत वदन वेळोवेळां । 
नामा म्हणे भार घाली मांडीवरी । ठेवी भूमीवरी कृष्णजीला। 


१। 
२॥। 


३ 
४ 
५ 
१ 
२ 
डे 
. 1 
५ 
१ 
२ 
३ 
.: 
१ 
२ 


डर 
ड 
५। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


३१५ 


७५८. गर्ग आले गोकुळासीं। हर्ष न माये मानसीं । १ । 


नंदें गर्गाते देखिले । पूजा स्तवनीं तोषविलें। 
भूतभविष्यवर्तमान । तुम्हां कळती हो संपूर्ण। 
पाहा सामुद्रिक लक्षण। याचें कांहीं सांगा चिन्ह । 
बोले तेव्हां तो नंदाशी | झणीं कळेल कंसासी। 
रोहिणीनंदादि बैसती । ऐकावया जातक चित्तीं । 
घालूनियां मंगलस्नान। आरंभीं पुण्याहवाचन । 
ऐसी वदे शुकवाणी । नामा म्हणे ऐका कानीं । 


७५९. जन्मजन्मांतरीं झाला तुज श्रम । म्हणोनियां ब्रह्म आलें येथें । 
एखतील गाई मारीतील दुष्ट । न करी बोभाट जनामध्यें । 
द्वादश गांव अग्नि करील प्राशन । वांचतील प्राण सकळांचे । 
बोरोनियां गाई नेईल सौंगडे। लावील हो वेड ब्रह्मयासी । 
उचलील पर्वत हरील हा गर्व । तारील हा सर्व नाममात्रें। 
प्रमुद्रीं हा नगरी रचील क्षणांत । चरित्र अद्भुत करील हा । 
पोळा सहस्त्र शत अष्ट नायिका । करील बाईका तुझा कृष्ण। 
पैलोक्यांत हाची उदाराचा राणा देईल ब्राह्मणा हेमपुरी । 
गांगुनिय्या ऐसें आशीर्वाद देऊनि । नामा म्हणे मुनि जाता झाला । 
१६०. दोंदील दोंदील टमकत चाले। गोजिरीं पाउले घालोनियां । 
यी रूणझुण रुणझुणिती वाळे। गोपी पाहतां डोळे मन निवे। 
गांवळें सगुण मानसमोहन । गोपीमनरंजन म्हणे नामा । 
।६१. बोलावुनी अवधघीयातें । कंस पाहे विचारातें। 
हेणी एक रे बोलती । आम्हां ठावी देववस्ती | 
र्थे पुराण कीर्तन । गाईब्राह्मण करिती यज्ञ । 


ONO 4०0 NN .% 4 ०४४०७ SIE ब 53 २७ NN ७6७ m 


३ 


र्थे असे नारायण | वधूं तयासी जाऊन। ४। 


३१६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


वैरी सहजची मरेल । ऐसे बोलताती बोल । 


कंसा मानवले जाण । करा मजसाठी यत्न। 
नामयाचा छंद । नंद करितो आनंद | 


७६२. कंसा हातीं विडा पाहे चहूंकडा । पूतना त्या पुढां काय बोले । 
जाईन गोकुळा वधीन त्या बाळा । ऐसी त्या चांडाळा बोलतसे । 
विष भरूनि स्तन निघाली पूतना । तीतें देखुनी कान्हा दूध मागे । 
येऊनि द्वारी थोकली तंव यशोदा देखिली । कृष्णा आली माउली राहें उगा । 
तंव अधिकचि आळी करी वनमाळी । येरी म्हणे दे जवळी पाजीन दूध । 
पुतने वोसंगा दिधलासे कान्हा । घटघट पय पाना करीतसे। 
शोषियलें विख न धायची भूक । नामया स्वामी न राखे प्राण तिचा । 
७६३. कसें पाठविली मायावी पूतना । देवोनिया स्तना बाळें मारी। 
दीन दुर्बळांचीं मारीत बाळकें । करीताती शोक मायबाप । 
गहिंवरोनि तेव्हां पुसे परीक्षिती । भगवंताची मूर्ती बाळरूप। 
अभय देतसे बापा नको रडूं । तें काय घुंगुई मारू शके। 
जेथे पुराण कीर्तन होत नामघोष। तेथें यम त्रास घेत असे । 
पळती तेथुनि असुरादिक वैरी । तेथें नाहीं थोरी पाप तापा । 
नामा म्हणे आली नंदाचिये घरीं । स्वरूप सुंदरी देवांगना । 


७६४. कृष्णा लावितसे स्तनीं । तिसी मारी चक्रपाणि। 


FX NNN 6 .# SX ७0७ >७ «७ ENR ७ ७ २७ GNM 


भयाभीत पडे प्रेत । जन विस्मय करीत । 
रडे तेव्हां माया । वांचलासी बा तान्हया। 
मिळोनियां समस्त । भाळी अंगारा लावीत । 
वसुदेवं सांगितलें । नंद म्हणे तैसें झालें । 
कुऱ्हाडी आणिती । गात्रं निकुरें तोडिती। ६ । 


नामा म्हणे दिला अग्नी । वास न माये गगरनीं। ७। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


७६५. श्रीकृष्ण जन्मला वार्ता ही ऐकोनी । चिंता कंसा मर्नी प्रतर्बली। 
उद्विग्न मानसीं कंस तो बैसला । सन्मुख देखिला महाबळ । 
गौरवोनि त्यासी सांगे वर्तमान । शत्रुसी जाऊनि कोण मारी। 
महाबळ दैत्य प्रतिज्ञा बोलत । शत्रुसी त्वरित मारीन मी । 
नामा म्हणे ऐसा बोलुनि निघाला । वेष धरियेला तेणें कपट । 


७६६. विप्र वेष तेव्हां घेऊनि निघाला। गोकुळासी आला लागवेगें। 
पुत्रोत्सव कोठें लोकांला पुसत। भाविक सांगत नंदाघरीं । 
ऐकोनियां ऐसें आला अकस्मात । यशोदा देखत सन्मुख त्या । 
श्रीकृष्णासी तेव्हां बोसंगीं घेतलें । दंडवत केलें ब्राह्मणासी । 
सन्मुख बैसोनि वर्तमान पुसे । बाळाचे या कैसें चिन्ह सांगा । 
पंचांग त्या वेळीं टाकिले कपटासी। मान तुकावोनि पाहातसे। 
नामा म्हणे मैंदें पंचांग पाहून । यशोदे लागून बोलतसे । 


७६७. तुझिया पुत्रासी लागलेंसे मूळ । करील निर्मूळ सर्वत्रांचें । 
बाळकाचे अंगीं अवचिन्हें बहूत । नेऊनि गर्तेत टाका यासी । 
लोभ धरूनियां ठेवाल बाळासी। ग्रासील सर्वांसी एकदांची । 
ऐकोनी यशोदा गहिवरोनी बोले । गर्गानीं कथियेले उत्तम गुण । 
अमंगळ बाणी पुनरपि बोलिला। गर्ग तो चुकला गणितासी । 
स्तनपान करीत असतां श्रीकृष्ण । मांडिले विंदान नामा म्हणे। 


9६८. ठांईहुनि जातीं उखळें उडताती । मस्तकीं पडताती येवोनियां । 
पाटे वरंटे वसुपात्रालागीं । जीव त्या प्रसंगीं येता झाला । 
घाबरे दुर्जन पळाया पाहात | आडव्या ठाकत बाजा पुढें । 
जानवें तुटले पंचांग फाटलें । धोतर गळालें ढुंगणाचे । 
ृष्ठीवरी होती बदबदां मार। तेथून सत्वर पळता झाला । 


Ei) 
> 
6 


_॑# EN SVS .£ ७८ ७०७ -७ «७ ७6 ,७ 6०९ ७ “७ .>० SX MAYS 


आयुष्याची बाकी कांहीं उरली होती म्हणोनि श्रीपति सोडी त्यातें । ६ । 
गामा म्हणे जीव घेऊनि पळाला । मथुरेसी आला कंसापाशीं | ७ । 


३१८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


७६९. परीक्षिती राया सांगतसे शुक । वैकुंठनायक रांगतसे । 


१ 


दुडदुडा पळती मुखीं लावी माती । शेणांत लोळती दोघेजण । २ । 
नंदाच्या पुढील ओढीताती ताट । मिटक्या मटमट वाजविती। ३ । 
. कटी कडदोरा वांकी घुंघुरवाळा । पिंपळपान भाळा शोभतसे। ४ । 


देवातें झोंकिती वर्जिल्या रडती. । घडोघडी येती बिदीमाजीं। 
बत्साचिये पुच्छे बळें ओढिताती । खोडी न सोडिती दोघेजण। 
विमानांची दाटी येताती सुरवर । नामया दातार पाहावया । 


७७०. मृगाचिये शृंगे धरोनि नाचती । जन हांसताती खदखदां । 
भोजना बैसती घांस घेती हातीं । मांजरे देखती दुरोनिया । 
गळां त्यांच्या तेव्हां धरी मेघःश्याम। पुच्छ बळिराम ओढीतसे। 
यशोदा धांवत खदखदां हांसत । गौळणी समस्त पाहताती । 
पुसतांची मामा चोंगई दाविती । मर्कटाचे धरिती दोन्ही कान। 
रोहीणी म्हणे डसतील बाळा । किती म्यां याजला सांभाळावें। 
पाणी उडविती प्रतिबिंब पाहाती। गोरस सांडिती भूमीवरी । 
नामा म्हणे स्वामी सर्वांचा जो साक्षी । धरितसे पक्षी चुकबुनी । 


७७१. मुतुनिया हाते भूमी सारविती । पोटासी पुसती दोघेजण । 
घेऊनियां काष्ट घाशिताती दांत। वाकुल्या दाबीत नंदालागीं । 
जेवितां जेवितां बाहेर पळती । श्वानासी बाहाती यू यू करूनी । 
तयापुढें दोघे ठेबुनियां वाटी। घालिताती मिठी गळां त्याच्या । 
देखोनियां जन खदखदा हांसती। यशोदे सांगती कौतुकाने । 
भिंती धरूनियां उभे राहाताती । आधार जगतीं ज्यांचा असे । 
उभयतां जाती बिदीं खेळावया । कुरवंडी काया नामयाची । 
७७२. वाहों लागे हरि नंदाचे मंदिरी । नाना क्रीडा करी नित्य नवी। 


देखोनियां चोज भुलल्या नरनारी । देहभावें वरी वाँवाळिती। 
सांबळें गोजिरें दिसे नेत्रालागीं । म्हणोनि बोसंगी सदा घेती । 


५ 
द 
७ 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 
७ 
८ 
१ 
३ 
३ 
डे 
५ 
६ 
७ 
१ 
२ 


३ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


३१९ 


नाचे उडे बोले मंजुळ बोबडे । तेणें वेदां पडे मौन्य सदा। ४ । 
नित्य नवी लीला दाखवी अपार । मन तेर्थे स्थिर लांचावलें । ५ । 


भामा म्हणे गोप त्यासंगें रतले । प्रेमानें मातले एकसरे । 


9७३. बरवे बरवें बाळ कोडीसवाणे रे । यशोदा म्हणे दृष्टी होईल बा रे । 
बरवी बरवी डोळस सांवळी। लोण उतरोनि हरीची पाउली। 
ब्रंदन पाटोळा कांसे सोनसळा । विष्णुदास नामा चरणाजवळा । 


१७४. कृष्णाचे चैतन्य गौळिया गोपाळा । जिवींचा जिव्हाळा कृष्ण एक। 
1 गमेचि तया कृष्ण संगाविणें। कृष्ण चरणीं मन सर्वकाळ। 
ष्ण सुख जिवीं कोंदलें सर्वांसी । उभे कृष्णापाशी मागेंपुढें । 
गमा म्हणे कृष्ण भक्ताचें जीवन। कृष्णीं समाधान भक्तालागी । 


७५. मल्हार महुडें गगनीं दाटले । विजु खळें गर्जिन्नलें गे माय। 
गेविंद पाहाया लौकरी। कैसे वरूषताहे मधु धारी गे माय। 
नंदें मयुर नाचती आपैसे । प्रेमे निळकंठ झाले कैसे। 
[मया स्वामी दृष्टी सोज्वळ । जीव लागला गोपाळे गे माय। 


७६. यशोदेचा बाळ अलगट। रूपें राजस बरवा बरवंट। 
धीं लावूनि वेधिलें येणें मानस। आड घालुनि आपुला प्रकाश । 
पणासींच खेळे विनोदें। विश्व निववी तेणें सुखें निजबोधें। 
ट्री याची पावे देखणीया । आइ रिघोनि तेज सांवळें भरिलें डोळियां । 
1 मारोनि आर्त पुरविले । रूप दावूनि चित्त माझें भुलविलें। 
मया स्वामी आसनीं शयनीं । दुरी नबजे डोळियापासोनि। 


७. चंद्रबिंबासरी देखो जरी मुखा । कोटी चंद्रप्रभा देखा कृष्णमूर्ति । 
इळलें चांदिणें रांगतां रंगणी । धन्य वो गौळणी सुखी तुम्ही । 
नींचीं कुंडलें गुरूशुक्र बिंबले । शिरीं तें शोभलें पिंपळपान। 


६ 


१ 
२ 
डे 
१ 
२ 
३ 
ड़ 
१ 
२ 
३ 
tt 
१ 
२ 
३ 
डू 
५ 
६ 
१ 
२ 
डरे 


ही वाघनखें साजिरी ते सरी। कडदोरा वरी राजसासी। ४ । 


३२० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


सुकुमार दोंदिलें किंकणी कर्टीतटीं। चरणीं नाद उठी नेपुरांचा । ५ । 
श्रुति समागमे नाद ऐके कानीं । संतोषोनि मनीं डुले हरी।६। 
देखोनियां माते होय समाधान । उतरी निंबलोण मुखावरूनी । ७ । 
सच्चिदानंदघन तान्हुलें आपण | विष्णुदास नामयानें बोबाळिलें। ८ । 


` ७७८. घाघरिया छंदे चरण घवघवी। अरूणा दाखवी चरणतळीं। १। 


आरूता येई कान्हा देई आलिंगन । उतरी निंबलोण मुखावरूनी । २ । 
वाधनखें कडदोरा कंठीं घालुनि सरी । झणीं तुज मुरारी दृष्टी लागे । ३ । 
अंबुलें लोळिया कंठी रिठे गांठी । छंदें जगजेठी हालबी मान | ४ | 
भाळी चंदन वरी मसीचा टिळकला। झणी तुज गोपाळा दृष्टी लागे। ५ । 
नामयाचा स्वामी हरि माझें चित्त । छं्दे गाऊं गीत नाचूं मी जाणें। ६ । 


७७९. कृष्ण डोलतु रांगतु रंगणीं । इडापीडा धांबोनि घेती गौळणी। १ । 
जीवापरीस हें वाल्हे बाळक । शिणलिया विसांवा त्याचें पाहे श्रीमुख । २ । 
सर्व सुख याचेनी मनोहरें । तेंचि खेळवितां धणी न पुरे। ३ । 
देह गेह नाठवे सर्वथा । सुत पतीची मावळली वार्ता। ४ | 
सुख न सांगवे वैखरी कोंदली । रूपी रमतां मनें बुडी दिधली। ५ । 
नामया स्वामी सुखाचा सागरू । कृष्ण खेळवितां सुफळ हा संसारू। ६ । 


७८०. चाल सखिये बेंगु करीं बहिला। दिन सरला काळ थोडा उरला। १ । 
आवडी घेऊं गे निजसुख धनीचें । आर्त पुरोनि जें उरलेंसे मनीचे । २ । 
कृष्णमुख पाहे दृष्टी भरोनि । चित्त सांडी कुरवंडी करोनि । ३ । 
झणीं विसरसी हे खूण निरूती । मग अंतरलें सर्व सुख पुढती । ४ । 
हाचि निर्धार करूनियां मानसीं । आंत बाहेरी हरिरूप देखसी। ५ । 
नामया स्वामी राजीवलोचनु । रमारमणु तो जीवींचा जीवनू । ६ । 


७८१. लडीवाळ लेकरु गोजिरवाणे। या देखता पारणे डोळीया । ध्रु. । 


कान्हो न वचेरे बाहेरा। राजस पाऊले सुकुमारा । १। 
दृष्टी पडे चालता कृष्णा तुझीया पाया । झणी तूं नामया वेगळा होसी । २ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ३२१ 


७८२. लडीवाळ लेकरू लडीवाळ साजिरे। पाऊले गोजिरी कान्होबाची। १ । 
न वजे डोळीया वेगळा । म्या जौवीच्या वेल्हाळा कृष्णा ताहुलीया | २ । 
तनुमनुप्राणाची कुरवंडी करीन । नामया स्वामी सांडीन वोवाळूनि। ३ । 


७८३. सोडीं कान्हा रवि दोर मथिल्या देतें । 

बया मज तें दे आई मज तें दे डेरां घुमघुमतें। १ । 
यशोदा उचलोनि । कडे त्यासी घेउनि । दाविती चित्रशाळेतें । २ । 
करीं कर धरूनी | नेउी अंगणीं । दावी कुप बावीतें। ३ । 
दावीत आरशांत। म्हणे पाहे कृष्णनाथ । मुखमुखा चुंबितें। ४ । 
चिमण्या ह्या गौळणी । आल्या त्या हो मिळोनि । राधे उरी मज तें दे । ५ । 
राधेसी म्हणे नामा । कृष्णासी तुझा प्रेमा। समजावियासी तें दे। ६ । 


७८४. प्रातःकाळीं प्रहरा रात्रीं उठिल्या गौळणी बाळा । 

घुसळण मांडियेले घरोघरीं सकळां । 

नित्यानंदे परमानंदे गाती गोपाळा 
सहस्त्रापरी कैशा गाती मदन सांवळा । १ । 

घुम घुम करिती घुम घुम करिती डेरे घुमती । 
आनंदल्या गौळणी छंदें छदे डोलती । ध्रु० । 

एक म्हणती साजणी तुम्हीं लपवा गे लोणी । 

नकळे नकळे हो बाई कृष्णाची करणी । 

कोणीकडून हा गे येईल सखये चक्रपाणी । 
खास खांदुनि तुम्हीं आतां लपवा दुधाणी । २ । 

बोलतां चालतां इतुक्यामध्यें हरी आला । 

कवर्णेही नाहीं देव दृष्टी देखिला। 

सूक्ष्म रूप धरूनि डेऱ्यामध्यें प्रवेशला । 
वरच्यावरी देव लोणी खाऊनियां गेला। ३ । 

उन्हबणी शिळवणी घालिती परी ते लोणी येईना । 
काय झाले ढोण सासूबाई कळेना । ४ । 


si .. क > 


३२२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


हा हा गे बायांनो तुमचे जाणतें चाळे । 
यशोदेच्या मुला नेऊनि देतसां गोळे । 
उगेंचि मग पाहतां आतां फिरगे निराळे । 


मारी ठोसरे दोन्ही गाल्होरे घेतले । ५ । 


डेऱ्यामधून मार माझा जगजीवन पाहे । 


नामा म्हणे धन्य धन्य वर्णू मी काये । ६ । 


७८५. जाऊं पाण्या निसुरवाण्या । आळवीती गोड राण्या । ध्रु०। 
गोविंद गीतीं गाऊं गोविंद गीती गाऊं। आनंदें जाऊं पाण्या । १। 


खाऊं कंदमुळें आम्ही असों वनीं । न देखों श्रीकृष्ण न ऐकों कानीं । 


आम्ही गोड भिल्लिणी काय ऐसी गोडी । तुझिया नामाची लागली आवडी | 
आजीचा दिवस आम्हां झालासे आनंदु। विष्णुदास नामा यानें लावियेला छंदु । 
७८६. यशोदा घुसळीत। स्तन मागे भगवंत। 
आड घालोनि पदर । पाजीतसे जगदीश्वर । 
दुध जातसे उतोन। उठे कृष्णासी टाकून। 
मंथन पात्रार्ते फोडीत | पळे तेथुनि त्वरित। 
मार्गे धांवली यशोदा। धरावया त्या गोविंदा । 
हातीं न लगे ' जगजेठी । नामा म्हणे होय कष्टी। 
७८७. कृपा उपजली । उभा राहे वनमाळी । 
धरूनि आणिला। आजी बांधीन मी तुला । 
दावें सोडुनियां । बांधितसे देवराया । 
फार करितोसी खोड्या। गोपी दाविती वांकुल्या | 
दावं अनंत लावीत। दोन बोटें उणें येत। 
करिताती चोज। परी नव्हेचि उमज । 
श्रमतसे वारंवार । पुरती करी जगदोद्धार । 


विष्णुदास नामा पुढें । आला जेथें उभीं झाडें । 


क = 


र 


३ 
है 
१ 
र 
३ 
४ 
५ 
६ 
१ 
२ 
रे 
tt 
५ 
६ 
७ 
८ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


७८८. कुबेराचे पुत्र मदोन्मत्त झाले । म्हणूनि शापिलें नारदानें। 
व्हाल तुम्हीं वृक्ष ऐकोनि सावध । झाला अपराध क्रषिराया । 
विमलार्जुन वृक्ष व्हाल गोकुळांत । उश्शाप वदत कृपाछुवा | 
कृष्णाचा चरण लागेल तुम्हांसी । आपुल्या स्थळासीं याल वेगीं । 
मोडितसे वृक्ष लक्ष्मीचा पती । दोघे निघताती दिव्य पुरूष। 
नामा म्हणे तेव्हां करिताती स्तुती । पापें दग्ध होती ऐकतांची । 


७८९. जोड़ोनियां हात येती काकुळती । धांव कृपामूर्ति आम्हांलागीं । 
अवतार घेसी दुष्ट बधायासी । येसी गोकुळासी म्हणोनियां। 
पाहोनियां तुला लक्षुमी पातली । दरिट्रें पळाली येथोनियां । 
सकळांसी सुख द्यावया आलासी । आम्हीं वनवासी दुःखी होतों । 
नामा म्हणे कंठीं धरियेला प्राण। दाखवीं चरण दयानिधी । 


७९०. दाप्रोदा केशवा वामना देवा कृणा । परंज्योति नारायणा तुज नमो । 
विश्वव्यापका जनार्दना वासुदेवा निर्गुणा । अव्यया जगजीवना तुज नमो । 
अनंत अवतार घेसी भक्तांसाठी । कृपाळु जगजेठी तुज नमो । 
यज्ञेशा सर्वेशा दयानिधि हषिकेशा । पुराणपुरूषा तुज नमो। 
धन्य तो दिवस देखिले तुझे पाय। कृपादृष्टी पाहे आम्हांकडे। 
जोडोनियां हात करिती विनंति । देई तुझी भक्ति जन्मोजन्मी । 
करूनि नमस्कार हळूहळू चालती । वेळोवेळां पाहाती कृष्णाकडे । 
म्रोडतांचि वृक्ष नाद ऐकुनियां येती | धांवोनि पहाती नामा म्हणे । 
७९१. समस्तां सांगती लहानालीं मुलें। नवल देखिले आम्हीं आतां । 
वृक्ष मुळींहूनि दोघे निघताती। पायासीं लागती कान्होबाच्या । 
यशोदेचे मनीं झालासे विवेक । वैकुंठनायक येथें आला । 


१ 
२ 
३ 
ड 
५ 
$ 
२ 
३ 
ड 
५ 
६ 
७ 
८ 
१ 
२ 
३ 


नामा म्हणे तिशीं घालितसे माया । अपवाद तिजला काय असे। ४ । 


(1< कक + २4 


३२४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


७९२. नंदे सोडविले तेव्हां त्या कृष्णासी । नासूं देगे यासी दहीं दूध । १ । 
मजला लेकरे नाहींत गे फार । विश्रांतीसी घर एवढेंचि । २ | 
निवारिलें विघ्न देवें हे केवढें । पडती जरी झाडें याजवरी । ३ । 
आजपासूनि यासी बोलसी कठीण । देईन मी प्राण तुजवरी । ४ । 
स्फुंदस्फुंद रडे तेव्हां नारायण । देई यासी स्तन भुकेलासे । ५ । 
यशोदा बाहातसे न ये वनमाळी । धांवोनि कुरवाळी वदन त्याचें । ६ । 
समजावोनि देवा पाजितसे स्तन। घालीत भोजन नामा म्हणे। ७ । 


७९३. मुलें सांगताती। माती खातो गे श्रीपती। १ । 
लांकूड घेऊनि हातांत। माती खातो कां पुसत। २। 


भावा भुललासे खरा। कांपतसे थरथरा। ३ । 
मुख दाबी उघड़ोनि। पाह म्हणे चक्रपाणि। ४। 
ब्रह्मांडे देखिलीं । नामा म्हणे वेडी झाली। ५ । 
७९४. हातीं घेवूनियां काठी । शिकविते श्रीपती । 


यमुनेची माती खासी।कां कां कां कां।१। 
हरी तूं खोडी नको करूं माझ्या। बा खा बा बा ।ध्रु०। 
धांऊनियां धरिला. करीं । बैसविला मांडिवरी । 
मुख पसरोनि करी।आ आ आ आ।२। 
विष्णुदास नामा म्हणे । मरोनियां जन्मा येणें। 
कृष्ण सनातन पाहूं।या या या या।३। 


७९५. कोणी एके दिवशी श्रीकृष्ण आणी । विलोकी नयनीं प्रतिबिंब । १ । 
मातेप्रती तेव्हां म्हणतसे हरी। काढोनि झडकरी देई मज । २ । 
माता म्हणे बाळा नये तें काढितां । आणिक अनंता माग कांहीं। ३ । 
ऐसें ऐकोनियां मागतसे हरी । त्यासी नानापरी समजावरित । ४ । 
बहुत खेळणी पुढें ठेवी माता । परी तो रडतां न राहेची । ५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ३२५ 


पालकी नेऊनि हरीसी निजबीत । यशोदा ते जात स्वकार्यासी। ६ । 
तेच समर्यी राधा आलीसे मंदिरी । देखिले श्रीहरी रडतां तिनें। ७ । 
पालका जवळी जाऊनि सत्वर । घेत कडेवरी हरिलागीं। ८ । 
राधा म्हणे कां तूं रडतोसी चाटा । गोष्टी त्या अचाटा सांगतोसी। ९ । 
ऐसें ऐकोनियां उगाची राहिला । खेळवी हरिला प्रेमे राधा । १०। 
मागुती नेऊनि पालकां घातला। रडाया लागला हरी तेव्हां । ११। 
राधेसी म्हणत यशोदा सुंदरी । यासी क्षणभरी नेई आतां। १२। 
आपुले मंदीरा घेऊन जाय यासी । ऐकोनि मानसीं संतोषली । १३। 
जामा म्हणे राधा घेऊन हरीसी । गेली मंदिरासी आपुलिया । १४। 


७९६. मंदिरा नेवोनि पलंगी बैसविला । म्हणत हरीला तयेवेळीं । १ । 
ऐसिया समयीं थोर तूं अससी । तरी हृषिकेशी बरें होतें। २ । 
देखोनि तिचा भाव थोर झाला हरी । पाहुनि सुंदरी आनंदली। ३। 
सुखशयनीं राधा एकांती असतां । अनया अवचिता आला तेथें। ४ । 
सक्रोध होऊनि बोलला राधेसी। कोणासी बोलसी गुजगोष्टी । ५ । 
भ्रताराचा शब्द ऐकतां श्रबणीं । दचकली मनीं राधिका ते। ६ । 
हात जोडोनियां विनवित हरीसी। होई हषिकेशी सान आतां । ७ । 
ऐकोनि करूणा बाळ झाला हरी। दहिंभात झडकरी ठेवी पुढें । ८ । 
कवाड उघडून बोलत अनयासी । घरांत हषिकेशी जेवितसे | ९ । 
कावड ठेऊनि घरांत तो आला । जेवितां देखिला कृष्णनाथ। १०। 
नामा म्हणे अनया आनंदला मनीं । हृदयीं चक्रपाणि धरियेला। ११। 


७९७. राधेप्रती अनया बोले तयेवेळीं । घरांत एकली अससी तूं। १ । 
एकले हें तुज कर्मेना मंदिरी । खेळावया हरी आणित जाईं। २ । 
भ्रतार वचन राधेनें ऐकोनि | आनंद तो मनीं थोर तिच्या । ३ । 
स्वामी तुमची आज्ञा मजलागी प्रमाण । म्हणोनि चरण खंदियेले । ४ । 


३२६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


सुखशयनीं राधा भोगित अनंता । गोकुळांत वार्ता प्रगटली। ५ । 
राधेचिया घरीं थोर होतो हरी । गोकुळींच्या नारी गुजगुजती। ६ । 
यशोदे मातेसी सांगती सुंदरी । आवरीं मुरारी आपुला हा। ७ । 
तैसीच जाऊन राधेच्या गृहासी। सांगती सासूसी तिच्या तेव्हां। ८ । 
राधेलागीं वृद्धा म्हणे तयेवेळीं । घरासी वनमाळी आणूं नको । ९ । 
नामा म्हणे लोकीं पाडियेली तुटी । तिसी जगजेठी अंतरला । १०। 


७९८. प्रात:काळी राधा उठोनियां जाण । नंदसदनावरून पाण्या जात । १ । 
इकडे गोदोहन करीतसे हरी । पाहे उभी द्वारी राधिका ते। २ | 
विसरे गोदोहन वृषभाखालीं बसत । कृष्णजीचें चित्त वेधियेलें। ३ । 
भरणा रिचवोनी बाहेर आली माता वृषभ दोहतां हरि देखे । ४। 
माता म्हणे काय करिसी धननीळा । प्रत्युत्तर त्यावेळां हरि देत। ५ । 
दाराकडे पाहे राधेसी न्याहाळून। मातेसी वचन बोलतसे । ६ । 
भरणा भरला आतां जाई तूं घेऊन। माता क्रोधायमान झाली तेव्हां । ७ । 
कृष्णासी यशोदा म्हणे खाली पाहे । वृषभ कीं गाय दोहतोसी । ८ । 
कृष्ण खालीं पाहे वृषभ देखिला । म्हणे यशोदेला ऐक एक। ९। 
देवाचा नवस चुकलीस बहुतेक । चौ थानांचें एक थान झालें । १०। 
वचन ऐकोनी हांसत यशोदा । द्वारीं उभी राधा देखियेली । ११ । 
कांगे येर्थे उभी घेऊनि घागर । जातसे सत्वर राधा तेव्हां । १२। 
नामा म्हणे ऐसें झालें गोदोहन । मुख प्रक्षाळून हरि जेवियेले । १३। 


७९९. मंथना आरंभ करीतसे राधा । आठवी गोविंदा मनामाजी। १ | 
मेळवोनि मुलें खेळे तिचे द्वारीं । देखिला श्रीहरी राधिकेनें। २ । 
विसरोनि मंथन रित्या डेरीयांत। रबी फिरवित गरागरां । ३। 
डेरा खडबडां वाजतां ऐकोनि । वृद्धा ते धांबोन बाहेर आली | ४ । 
सासू म्हणे काय गेले तुझे नेत्र। देतसे उत्तर राधा तीसी। ५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ३२७ 


डेरा धड किंवा फुटका म्हणुनि । रबी घुसळोनि पाहातसें। ६ । 
वृद्धा म्हणे तुझें चित्त नाहीं स्थीर । द्वारीं हो श्रीधर देखियेला | ७ । 
रागें भरोनियां बोलत म्हातारी । येथें कां रे हरी खेळसी तूं । ८ । 
कृष्ण म्हणे आम्हीं खेळतो बिदिशीं। तूं कां दटाविसी थेरडिये । ९ । 
ऐसें बोलोनियां श्रीहरी पळाला । घरासी तो गेला नामा म्हणे । १०। 


८००. मध्यान्हकाळी मग हरीसी घेऊन । करीतसे भोजन यशोदा तें । १ । 
भोजन करूनि पलंगीं निजत । श्रीकृष्णासी घेत पुढें तेव्हां। २ । 
यशोदेसी सुखनिद्रा हो लागली । राधिका ते गेली यमुनेसी । ३ । 
नेत्रासी पदर लावोनि रडत । अंतरी अनंत आठवोनि। ४ । 
करूणा शब्द तिचा ऐकोनि श्रवणी । उठला चक्रपाणि तेथोनियां । ५ । 
जावोनियां राधा धरिली पदरीं । तिजलागीं हरि समजावित । ६ । 
संसारासी माझ्या पडियेलें पाणी । ऐसें चक्रपाणि तुवां केले । ७ । 
इकडे यशोदा ती जागी जवं होत। हरिसी धुंडीत तयेवेळीं । ८ । 
एखादी हा कळी घेऊन येईल आतां । पाहतसे माता चहूंकडे । ९। 
पाउलांचा माग चालिली काढीत। पावली त्वरित यमुनातीरा। १०। 
राधा तयेवेळीं म्हणे रे अनंता । पैल तुझी माता येत असे। ११। 
मातेसी देखुनि गडबडां लोळत । यशोदा ते घेत कडेवरी। १२। 
मातेसी म्हणत चोरोनि कंदूक । घेऊनियां देख आली येथें । १३। 
माता म्हणे कां वो यासी रडविसी । चेंडु तूं हरिसी देई वेगीं। १४। 
मामी हा मजवरी घेई गे किटाळ। मजपाशीं जाण चेंडु नाहीं । १५। 
कृष्ण म्हणे माते झाडा घेई आतां । कंदूक तत्त्वता निघेल पें। १६। 
बस्त्र जंव झाडीत राधा तयेवेळीं। पडिला भूतळीं कंदूक तो। १७। 
ऐसें देखोनियां लज्जित जहाली । हांसत वनमाळी नामा म्हणे । १८। 


३२८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


८०१. चेंडु देखोनियां यशोदा कोपली । म्हणे तयेवेळीं राधिकेसी । 

महा नष्ट तुम्ही अवधिया गवळणी । माझा चक्रपाणि ब्रह्मचारी । 
इतुकें ऐकोनि राधा ते चालिली । स्वगृहासी गेली आपुलिया । 
राधेचिया मनीं समजलें पूर्ण । ब्रह्मसनातन श्रीकृष्ण हा। 
इकडे यशोदा घेऊनि हरीसी । गेली मंदिरासी नामा म्हणे । 


८०२. म्रिळवुनि सौंगडे सांगती तयासी । चला गोरसासी देतों तुम्हां । 
गेली असे एक गौळण जळाला । सांगे तो गोपाळा तेर्थे जाऊं । 
न पुरेची हात दूध शिंक्यावरी । करावें मुरारी कैसें येथें । 
पाटावरी पाट रची वनमाळी । पाडीतसे डुळी मोहोरीनें । 
बडवोनि टिरी नाचतसे पेंदा। भलीले गोविंदा युक्ती केली । 
उगलाले गड्या कलुं नको गलबला। थांबाली ले गोला लोनियाचा। 
कोणी पिती दूध कोणी खाती दहीं । आली लवलाही गौळण ते। 
अहर्निशीं धराया पहार्ते मी तुज । जासी कैसा आज चोरटीया। 
मुखींहुनि पय टाकी तिच्या डोळां । नामा म्हणे पळा सांगतसे। 


>७द NAN «७ 


ट्र 
“के 


८०३. एक म्हणे धरी स्तन । याचे उपटीन कान। 
यशोदे तुला येईल राग । आपुल्या पोरा कांहीं सांग । 
अंधारीं लपत । पोरें करिती आकांत | 
सांगतसों शिकवणा। खोडी नको करूं कृष्णा । 
तोंड करूनि वांकडें। मला म्हणे तशीच रडे। 
पोरां शिकवीत । गोरस आणा रे समस्त । 
आम्ही निजलो समस्त । काजळ मुखासी लावीत। 
मेले आणुनियां सर्प। माझ्या पोरा दावी दर्ष। 
योगियांचें नये लक्षा । त्यासी लावूं म्हणती शिक्षा । 
अनंत गाऱ्हाणी । नामा म्हणे कीर्ति वाणीं। १० 


“0 (९. GTN STS HI A के ४9 ७६७ IO LE BC 586: a 3७ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


८०४. गाऱ्हाणे सांगाया । आल्या गोकुळींच्या स्त्रिया । 


३२९ 


१। 


यशोदा ऐकत । पळे बाहेरी भगवंत 1 २। 
एक म्हणे लोणी । माझें भक्षी चक्रपाणि। ३। 
फोडितसे भांडे । विर्जिलिया म्हणे रांडे) ४। 
गाई वासरे सोडितो । येऊन आम्हांसी सांगतो । ५ । 
अष्टदळ काढिले अंगणीं। वरी मुते चक्रपाणि। ६। 
घेऊनिया आला अग्न। तुझ्या घरासी लावीन। ७। 
देईन मी तोंडावर । तुझ्या बापाचे हें घर। ८। 
घेतसे वरखडे । शिव्या देऊनियां रडे। ९। 
देखोनिया गरोदर । म्हणे केवढे उदर । १०। 
सांगती गौळणी । यशोदा तें ऐके कानीं । ११। 


नामा म्हणे न मनी देव । माय म्हणे अवघी वाव । १२। 


८०५. एकेकाळी मोठा आनंद पै झाला । नभी उगवला पूर्ण चंद्र । 
तेव्हां गोप आले विनविती गोपाळा । आतां जाऊं चला चोरीलागीं । 
कोठें काय असे तें आम्हां ठाउके । जाऊं एकमेकें मिळोनियां। 
तुझिये संगती वाढतो आनंद । दाविसी विनोद ब्रह्मांदिका। 
नामा म्हणे ऐसें गोपाळ बोलिले । ऐकोनियां झालें देवा गोड़ । 


८०६. देव सांगे तुम्ही सामोग्री हे करा । सांगेन प्रकारा जाणोनियां। 
तेणें सर्व काज साधेल तुमचें । ठेविलें ठायींचे ठावे पडे। 
घ्यारे आतां वरी मृत्तिका गाळुनी । सराटे बेंचुनी वोंटीं भरा । 
डांगा एक आणा वेंचुनियां खडे । निघावे रोकडे एकसरा । 
नामा म्हणे ऐसे ऐकता गोपाळ। नाचती सकळ कृष्णापुढे । 
८०७. एक गोप तेव्हां स्त्रियेसी सांगत । सांठवीं समस्त नवनीत। 


देवाचा नवस आहे पुरवर्णे । धरावें येथून अनसुट । 
सांगोनियां ऐसें राहिला तो स्वस्थ । मागें स्त्रीनें कृत्य काय केलें । 


हज 
२। 
३ । 
४ । 
५ । 


श्र 
२ । 
३ । 
४ । 
५ | 
| 
२ । 
३ । 


=== 


३३० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


चोरोनियां घृत भरोनि घागरी । ने्रोनि शेजारीं ठेवियेल्या। ४ । 
गौळियानें तेव्हां संकल्प सोडिला । नवस फेडिला नामा म्हणे । ५ । 


८०८. गोपीरें घृतासीं चोरोनि ठेविलें। देवासी कळलें अंतर्यामी । १ । 
सेजे घरीं होतें ठेविलें चोरून | सांगडे घेऊन गेला तेथें। २ 
आज्य घेऊनियां गोपाळांसी देत । आपण भ्रक्षीत प्रेमानंदेँ। ३ 
तृप्त होवोनियां गेला क्रीडायासी । पूर्ण नवसासी केलें त्याच्या । ४ 
नामा म्हणे ऐसा वैकुंठनायक। दावीत कौतुक नानापरी । ५ 


८०९. कांही दिवस लोटलियावरी। गोपी तिचे घरीं प्रवेशली । १ 
म्हणे माझा कुंभ देई वो आणून। येरीनें सदन धुंडाळिलें। २ 
म्हणे सये येथें नाहीं तुझें घृत । ऐकोनियां मात क्रोधावली। ३ 
चोरी नवनीत तुझें नाहीं गेलें । माझें काय झालें पुसतसे। ४ 
नष्टें अभिलाष केला सांग सत्य। बोलोनि निवांत राहिली ते। ५ 
कलह करावा भ्रतारा कळेल । तो शिक्षा करील यथास्थित। ६ 
न मिळे जाणोन म्हणे कृष्णार्पण। आलीसे बोलोन मंदिरासीं । ७ 
नामा म्हणे शुक सांगे परीक्षिती। ऐशा किती ख्याति तुज सांगों। ८ 
८१०. एकदां श्रीकृष्ण खेळत असतां । प्रवेशे अवचिता गोपीगृहीं । १ 
दोन्हीं करीं तेव्हां नेत्र चाळीतसे । गोपी पुसतसे काय झालें। २ 
कृष्ण म्हणे माझे दुखताती डोळे । उपाय न कळे करू काय। ३ 
पुत्राची जननी तिचें दूध मिळे । घालितांची डोळे बरे होती। ४ 
गोपी म्हणे दूध देतें मी काढून। तें नेत्री घालून बरें करी । ५ 
देव म्हणे दूध तूं काढून देसी । कैसा गुण त्यासी येईल सांग । ६ 
माझिया करानें पिळून देसी स्तन। तरी येईल गुण लवकरी । ७ 
ऐकतांचि गोपी धांवे मारावया। पळे उठोनियां नामा म्हणे। ८ 

१ 

र 


८११. यशोदे भोवत्या मिळाल्या गौळणी । सांगती गाऱ्हाणीं नानापरी । 
गोरस भक्षोनि फोडितो भाजन। गोकुळा सोडोनि जाऊं सये । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


एक गोपी म्हणे माझ्या घरां येसी । बांधीन खांबासी तुजलागीं। 
यशोदेसी ऐसी सांगोनि गाऱ्हाणी । चालिल्या कामिनी गृहाप्रती। 
नामा म्हणे गोपी बोलीली बांधीन । तिजवरी विध्न करी देव। 


८१२. निर्शी प्राप्त होतां भ्रताराचे शेजे। गोपिका ती निजे आनंदानें। 
संधी पाहोनियां प्रवेशला देव। करीत लाघब काय तेव्हां। 
भ्रताराचे दाढी कांतेची ते वेणी । एकत्र करोनि ग्रंथी देत । 
करूनि कौतुक निघोनियां गेला । अरूणोदय झाला तये वेळीं। 
गोदोहनालागीं गोपी ते उठत । वेणी आंसडीत दाढीसंगें । 
भ्रतारासी तेव्हां बोले ते कामिनी । न धाय अजूनि मन कैसें । 
भ्रतारासी दाढी ओढितांचि जाण । सक्रोध होऊन बोलतसे। 
मस्त होबोनियां माजली धांगडी । करिसी ओढाओढी मजलागी । 
नामा म्हणे तेव्हां उठोनि बैसती। आश्चर्य करिती मनामाजी। 


८१३. उभयतां तेव्हां कलह करिताती । आण वाहाताती परस्परे । 
सोडूं जों पाहती सत्वर ग्रंथिका । न सुटे ब्रह्मादिकां कदाकाळीं । 
सोडितां सुटेना जाळितां जळेना। कापितां कापेना कांहीं केल्या। 
स्त्रियेलागीं तेव्हां भ्रतार बोलत । तुजसंगें मृत्यु मज आला । 
दोघेहि रडत बिदीमाजी येती । कोल्हाळ करीती तयेवेळीं । 
गोकुळींचे जन डोळां पहाताती । जाऊन सांगती नंदालागीं । 
नामा म्हणे नंद बैसला चावडी । घेऊन आवडी कृष्णजीला । 
८१४. गोपीगोप तेथें पातली त्वरित । हांसती समस्त देखोनियां। 
कृष्ण म्हणे कैसी बांधिसी मजला । बांधिले तुजला भगवंतें। 
पायां ते पडती रडोनि बोलती । सोडवा म्हणती आम्हांलागीं । 


पाहोनि किंव त्यांची दया आली चित्ता । कृपेनें पाहातां मुक्‍त झालीं। ४ । 
नामा म्हणे तेव्हां वंदोनि देवासीं। गेलीं निजधामासी आनंदानें। ५ । 


३३२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


८१५. नंदाचिये घरीं चंपाषष्टी नेम । कुळी कुळधर्म मार्तंडाचा । १ । 
पक्वानेंही नाना रोटिया भरीत । केलीं अपरमित यशोदेनें। २ । 
वाघियामुरळी सांगितलीं दोन्ही । आला चक्रपाणि खेळतांची। ३ । 
मातेलागीं म्हणे लागलीसे क्षुधा। थांबरे गोविंदा म्हणे माता । ४ । 
घेतलीसे आळी करी लगबग । विस्तारिलें सांग नैवेद्यासी । ५ । 
नेवोनियां पुढें देवांच्या ठेविले । बोलवा वहिले आमंत्रिकां । ६ । 
तोंबरी मागे तो भक्षी नारायण। यशोदा आपण रागावली । ७ । 
दुरळ हा देव होय आतां कैसें । मार्तडाचें पिसें लागे तुज । ८ । 
करी क्षणामाजी वांकडेंचि मुख । हरी खात वीख कालवले । ९ । 
जाणीतला भाव मायेचे अंतर । करूनियां खरें दावी देव। १०। 
वांकडिया हातें ग्रास घाली मुखें । मुखें तेंहि सुखें तैसें दावी । ११। 
पिसाळल्यापरी करी वेडेचार । भय वाटे फार मायेलागीं । १२। 
पूर्वी म्यां सांगतां नायकसी कैसा। पुढें हा वोळसा बोढवला । १३। 
पाचारिले देवऋषि हालविता सुपें। त्याचिया न भियें देव निघे । १४। 
वासोनियां डोळे तयाकडे पाहे। कांपे तया भयें थरथरां। १५। 
मंत्रूनियां पाणी आणिला अंगारा । तयाचा मातेरा केला देवें । १६। 
नवसा न पावती गोकुळींच्या देवता । उपाय मागुता राहिलासे । १७। 
चितावली माय मूर्च्छा आली तिसी। झाली पोरपिसी मोहजाळें । १८। 
जाणोनि अंतर म्हणे कृष्णार्पण। तेव्हां आलें विघ्न दूर होय । १९। 
नामा म्हणे देव पाहे कृपादृष्टी । जाणवले पोटीं हाचि देव | २०। 


८१६. गोपिका म्हणती यशोदा सुंदरी। करितो मुरारी खोडी बहु | १ । 
यशोदेप्रती त्या गौळणी बोलती | संकष्ट चतुर्थी व्रत घेई । २। 
गणेश देईल यासी उत्तम गुण। वचन प्रमाण मानावें हें । ३। 
गजवदनासी तेव्हां म्हणत यशोदा । माझिया मुकुंदा गुण देई । ४ । 
ऐसें हें बचन ऐकुन कृष्णनाथें। सत्य गणेशातें केलें तेव्हां । ५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ३३३ 


एक मास खोडी देवें नाहीं केली । प्रचीत ते आली यशोदेसी । ६ । 
धन्य धन्य देव गणपती पाहे । यशोदा ती राहे उपबासी । ७ । 
इंदिराबंधूचा उदय होऊं पाहात । यशोदा करीत पूजनासी | ८ । 
शर्करामिश्रित लाडू येकवीस । आणिक बहुवस मोदक ते। ९ । 
ऐसा नैवेद्याचा हारा तो भरूनी । देव्हारा नेऊनि ठेवी माता। १०। 
मातेसी म्हणत तेव्हां हृषिकेशी। लाडू केव्हां देसी मजलागीं। ११। 
यशोदा म्हणत पूजीन गजवदन । नैवेद्य दाऊन देईन तुज1१२। 
ऐसें म्हणुनियां माता बाहेर गेली । देव्हाऱ्याजबळी हरि होता। १३। 
एकांत देखोनि हारा उचलिला । सर्व स्वाहा केला एकदांची । १४ । 
घेऊनियां ग्रास उगाची बैसला । भक्तांलागीं लीला दावीतसे। १५ । 
धूप घेवोनियां आली सदनातें । रिता हारा तेर्थे देखियेला । १६। 
विस्मय बहुत मातेसी बाटला । नैवेद्य हरीला पुसतसे। १७। 
कृष्ण म्हणे सत्यवचन मानीं माते । एक सहस्र उंदीर आले येथें । १८। 
त्यांत एक थोर होता तो मूषक । बरी विनायक बैसलासे । १९। 
सकळीक लाडू सोंडेने उचलीले। सर्व आकर्षिले एकदांची। २०। 
सर्वांगासी त्याने चर्चिला शेंदूर। सोंड भयंकर हालवितसे । २१ । 
उंदिर भ्यासुर भ्यालो मी देखुनि । बळली वदनीं बोबडी ते।२२। 
न बोलवे कांहीं माझेनी जननी । क्षुधा मजलागोनी लागलीसे । २३। 
लाडू मज देई म्हणे जनार्दन । माता क्रोर्धे करून बोलतसे । २४। 
माता म्हणे कृष्णा पाहूं तुझें बदन । लाडू त्वांचि पूर्ण भक्षियेले। २५। 
हरि म्हणे माते लाडू ते बहुत । मावतील मुखांत कैसे माझ्या । २६। 
गणपति सर्व लाडू गेलासे घेऊन। आलें विहरण मजवरी। २७। 
हरी म्हणे मज मारू नको माते। तुज वदनातें दावितो मी। २८। 
कृष्णनार्थे तेव्हां मुख पसरिलें। ब्रह्मांडे देखिलीं मुखामाजी । २९। 
असंख्य गणपती दिसती वदनीं । पाहतसे नयनीं यशोदा ते । ३०। 


३३४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


मुखांत गणपति मातेसी बोलत । पूजावें त्वरित हरिलागीं। ३१। 
ऐसें देखोनियां समाधिस्थ होत । चहूंकडे पाहात तटस्थ ते । ३२। 
योगमाया तेव्हां हरीने घालून । मातेपुर्दे जाण उभा असे । ३३। 
यशोदा हरी कड़ेवरी घेत । मुखातें चुंबित आवडीने । ३४। 
घेऊनियां हरी घरात ती गेली । भोजना बैसली नामा म्हणे । ३५। 


८१७. तळवे तळहात टेकीत । डाव्या गुडघ्यानें रांगत । 
रंगणी रंगनाथ | तो म्यां देखिला सये। १। 
गवळण जसवंती पैं सांगे। आली कृष्णाचेनि मागें । 
येणें येणें वो श्रीरंगें। नवनीत माझें भक्षिलें । २। 
एक्या हातीं लोण्याचा कवळु । मुख माखिलें अळुमाळु । 
चुंबन देतां येतो परिमळु | नवनीताचा गे सये। ३। 
येणें माझें कवाड उघडिलें । येणें शिकें हो तोडिलें। 
दह्यादुधातें भक्षिलें । उलंडिले ताकातें। ४ । 
ऐसें जरी मी जाणतें। यमुनापाणिया नब जातें। 
धरूनि खांबासी बांधितें। शिक्षा लाविते गोविंदा। ५ । 
ऐसा पुराण प्रसिद्ध चोर । केशव नाम्याचा दातार। 
पंढरपुरी उभा विटेवर । भक्त पुंडलिकासाठीं। ६ । 


८१८. मार्गशीर्ष मासी कात्यायनी व्रत । कुमारी समस्त आचरती। १ । 
अरुणोदयीं येती कालिंदीचे तीरीं। गाती त्या सुंदरी कृष्णलीला । २ । 
सिकतेची मूर्ति करूनि देवीची । पूजाअर्चा तिची करिताती । ३ । 
जोडोनियां कर करिताती स्तवना । ऐके विज्ञापना आदि माये । ४ । 
नंदाचा नंदन देई आम्हां पती । नामा म्हणे येती स्वस्थळासी । ५ । 


८१९. कालिंदीचे तीरी वस्त्रे ठेविताती । जळांत रिघती सकळीक। १ । 
गड्यांसमवेत आला तेर्थे कृष्ण । करावया पूर्ण व्रत त्यांचें। २। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


वस्त्रे घेवोनियां चढे वृक्षावरी । घाबरल्या नारी पाहोनियां। 
वस्त्रें देई आतां आमुचीं मुकुंदा । जाऊनियां नंदा सांगों आतां । 
अच्युता अनंता कृष्णा गरूडध्वजा । दासी आम्ही तुझ्या सकळिका। 
बाजतसे सीत जाऊं पाहे प्राण। यशोदेची आण तुज असे। 
ऐकांनियां ऐसें नामा म्हणे हांसे । धर्म सांगतसे तयांलागीं । 


८२०. नम होवोनियां स्नान जे करिती । त्यांचीं व्रतें होती निरर्थक। 
त्वरें करूनियां या गे मजपाशीं । सांगतों तुम्हांसी प्रायश्चित्त । 
एकी आड एक गुहास्थानीं हात । आनंद बहूत मनामरध्यें। 
करा नमस्कार सांगे वनमाळी । एक हस्त भाळी लाविताती | 
देवां द्विजां ऐसा करितां नमस्कार । पाप याचें फार धर्मशास्त्री । 
ऐकोनियां ऐसें लाज सोड़ोनियां । पडताती पायां आदित्याच्या। 
वस्त्रें देत तेव्हां तयां जगजीवन । मनोरथ पूर्ण करीन मी। 
नामा म्हणे येती गोकुळासी नारी । चालिला श्रीहरि तेथुनियां। 


८२१. हरी तुझी ऐसी कैसी हे खोड । ध्रु० । 

घेउनी चिमुटे मुळसी पळसी । गोपी तुज म्हणती हा दोड। 
सोडुनि वांसरें गाईसी पाजिसी। यांत तुज काय मिळती जोड। 
आडवा होउनी गोपीसी धरिसी । चुंबितां बदन मज म्हणसी सोड। 
अशा ह्या चेष्टा नामयासी करिसी । हरी तुझी ऐसी कैशी हे खोड़ । 
८२२. वारी वो दसवंती आपुला तूं बाळ । विकटू हा खेळ खेळतसे । 
धाकुटिया मुलां घेतो हा चिमोरे । काय करू धुरे भीत असों । 
घरींचा म्हातारा हाणितला येणें। काय सांगूं उणें तुजपाशीं । 
मी वो लटिकी तरी नामयासी पुसा । तुझा बाळू कैसा आसंदत । 
८२३. बाळ सगुण गुणाचे तान्हे गे । बाळ दिसतें गोजिरवाणें गे । 
काय सांगतां गाऱ्हार्णे गे । गोकुळींच्या नारी। 


७ 6७० ७ NN 6०९८ ANN NS 


३३६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


श्रीरंग माझा वेडा गे । याला नाहीं दुसरा जोडा गे । 


तुम्ही याची संगत सोडा गे । गोकुळींच्या नारी । 
पांच वर्षाचें माझें बाळ गे । अंगणीं माझ्या खेळे गे। 
कां लटकाच घेतां आळ गे । गोकुळीच्या नारी । 
सांवळागे चिमणा माझा । गवळणींत खेळे राजा। 
तुम्ही मोठ्या ढालगजा गे। गोकुळींच्या नारी। 
तुम्ही खाऊन लोण्याचा गोळा। आळ घेतां या गोपाळा । 
तुम्ही ठाईंच्या वोढाळा गे। गोकुळींच्या नारी । 
तुम्हीं लपवुनी याची गोटी गे। लागतां गे याचे पाठीं गे। 
ही एवढीच रीत खोटी गे। गोकुळींच्या नारी। 
तुम्ही लपवून याचा भवरा गे। धरू पाहतां सारंगधरा। 
तुम्ही बारा घरच्या बारा गे। गोकुळींच्या नारी। 
हा ब्रह्मविधीचा जनीता गे । तुम्हीं याला धरू पाहतां गे। 
हा कैसा येईल हातां गे। गोकुळींच्या नारी। 
नामा म्हणे यशोदेसी गे। हा तुझा हषिकेशी गे। 
किती छळीतो आम्हासी गे। गोकुळींच्या नारी। 


८२४. आई मज म्हणसील अवगुणांचें । तरी मी काय करितों कोणाचें । 
जें जें होणार जयाचें।तें कां मजवरी घालिसी । 
भट आलासे महाबळ । तेणें वर्णिला जन्मकाळ । 
तो चुकला ग्रहमूळ । तेणे त्यासी पीडिले। 
माये तीच मावशी । तिनें मज घेतलें वोसंगासी । 
तिचे अंगीं होती विवशी । तिनें तिसी ग्रासिलें । 
दहीं भात रत्नताटीं । कालवुनि लाविली माझे ओंठीं । 


A) 


A 


जेवितां काग घाली मिठी। धरूनि मुष्टी रगडिला। ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ३३७ 


कैसी पाठविली रिठागांठी। ती घातली माझे कंठीं । 
तेणें माझ्या गळां मिठी। मग म्यां दाढे रगडिली । ५ । 
खेळत होतों यमुनेतटीं। बक लागला माझे पाठी। 
मग मी धरूनि चंचु उपटीं । धरणीवरी आपटिला। ६ । 
आई म्यां तुझें काय केलें। त्वां मज उखळासी बांधिलें। 
रांगत रांगत अंगणी आलों । तेणें वृक्ष उन्मळिले । ७। 
ऐसा नाटकी हषिकेशी । परब्रह्म दावी यशोदेसी। 
विष्णुदास नामा अहर्निशीं । हृदय कमळी पाहातसे। ८ । 


८२५. यशोदे घराकडे चाल मला जेवूं घाल । ध्रु० । 
साध्या गव्हांची पोळी लाटी । मला पुरण पोळी करून दे मोठी। 
नाहीं अडवीत गुळासाठीं । मला जेवू घाल । १ । 
तूप लावून भाकर करीं | वांगे भाजून भरीत करीं । 
वर कांद्याची कोशिंबिरी । मला जेवू घाल ।1 २। 
आई गे खडिसाखरेचे खडे। लवकर मला करून दे बडे । 
बाळ स्फुंदस्फुंदोनि रडे । मला जेवूं घाल । ३ । 
आई लहानच घे गे उंडा। लवकर भाजुन दे मांडा । 


लांब गेल्या गाईंच्या झुंडा । मला जेवू घाल | ४ | 
आई मी खाईन शिळाघांटा । दहाचा करून दे मठ्ठा । 
नाहीं माझ्या अंगीं ताठा। मला जेवू घाल । ५ । 


भाकर बरीच गोड झाली । भक्षुनी भूक हारपली। 
यशोदेनें कृपा केली। मला जेवू घाल । ६। 
आई मी तुझा एकुलता एक। गाई राखितों नउ लाख। 
गाई राखून झिजलीं नखं । मला जेवू घाल । ७। 
नामा विनवी केशवासी । गाई राखितो बनासी। 
जाऊन सांगा यशोदेशी। मला जेवू घाल। ८। 


३३८ संत नामदेंबांची अभंगगाथा 


८२६. धन्य गोकुळ महीतळीं मंडळ । सुखावलें ब्रह्म जेथें झालें सगुण । 
काय न कळे आवडी त्याचा भाव । सुख नेलें रे गोवळीं म्हणती देव । 
आलें वैकुंठभवनीं विकृति । ते हे पाहवी गौळियांची विश्रांति । 
योगियांचे ध्यानीं उबगलें । ते या गौळियांचे अनुरागीं रंगलें । 
बेद श्रुतीसी पारू न कळे। कोण सुख सर्वाहुनि आगळें । 
नामया स्वामी आमुचें कुलदैवत । शरण जाऊनि गौळिया मागुं उच्चिष्ट। 


८२७. उपाधि निर्मळ शोभती चरण। नादबिंदु पूर्ण मध्यभागीं । 
कदंबावरती चढे वनमाळी । शोभती निढळी ऊर्ध्वपुंडू । 
श्रवर्णी कुंडले शोभती नक्षत्र | श्रीमुख पवित्र दिसों येत । 
नामा म्हणे मज ढापवेना डोळे । करूणा कल्लोळे देखोनियां। 


८२८. चालियेले तेव्हां गडी आणि देव । खेळताती सर्व आनंदानें। 
वत्साचिया वेषें वत्सासूर आला । माराया कृष्णाला परीक्षिती । 
पाहोनियां ऐसें तयासी मारिलें । झोंकोनियां दिले आकाशातें । 
चला आतां जेवूं बसूं एके ठायीं । काढा रे लवलाही शिदोरीया। 
गोपाळ मिळोनि आनंदें जेविले । ब्रह्रसे धाले कृष्णासंगें । 
उदक प्राशन करावया आले। बकानें देखिलें कृष्णजीला । 
दुष्टबुद्धि तेव्हां देवासी गिळीत । हृदय जाळीत उगळीला । 
धरूनियां हातें उभाची चिरीला । आनंद देवाला न समाये। 
नामा म्हणे आले घरासी सकळ । सांगताती बाळे वर्तमान । 
८२९. कंसाचिया घरा आला नारदमुनी। एकांती बैसोनी सांगतसे। 
सातवा जो गर्भ जिराला म्हणती। रोहिणी प्रसवती बळीराम। 
आठवा जो पुत्र देवकीसी झाला । बसुदेबें नेला नंदाघरीं । 
यशोदेची कन्या घेऊनियां येत । गेली आकाशांत मारीतां जे। 


XN YN 


५ 


he 


६ 
१ 
२ 
चि 
ड़ 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 
७ 
८ 
९ 
१ 
२ 


३ 
डू 


तुझिया मानसीं आशंका येईल । होते रक्षपाळ माझे तेथें । ५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


ईश्वराची माव न कळे कोणाला। कळलें हें मजला त्याच्याकृपें। 
घेऊनियां शस्त्र उठला त्वरीत । करितों मी अंत वसुदेवाचा । 
तयेवेळीं म्हणे ब्रह्मयाचा सूत । ऐक तुज मात सांगतों मी । 
आधीं मारी पुत्र तुझे जे कां वैरी। असे तुझ्याघरी मग यासी । 


३३९ 


६ । 
७ । 
८ । 
- 


प्ांगोनियां ऐसें शांतविलें त्यासी । गेला गोकुळासी नामा म्हणे। १०। 


८३०. गोकुळा येवोनि भेटे नंदादिकां। वैकुंठनायका सांगतसे। 
कसानें मांडिला अधर्म बहुत । मारावे त्वरित तयालागीं। 
छाबोनियां आग आपण विझविली। तेचि परी केली नारदाने । 
प्रांगोनियां ऐसें विणा सांवरोन। निघाला तेथून नामा म्हणे । 
८३१. दुःखाची निवृत्ति सुखाचे ते सुख । पाहतां श्रीमुख गोविंदाचे । 
(गणीं रांगत गुलगुला बोलत । असूर रूळत चरणातळीं । 
गामा म्हणे हातीं लोणियाचा उंडा । गौळणी त्याच्या तोंडा भुललिया। 


१३२. वृषभाच्या रूपे आला रिठासूर। इंद्रादि सुरवर भीती त्यासीं। 
प्रहू देतो त्रास गोकुळींच्या जना । धांवधांव कृष्णा मारी याला । 
जगजेठी तेव्हां धरितसे शिंगे । सारितसे मागें भुजाबळें । 
गाडोनियां खालीं दिला पाय वर। मारिला असुर नामा म्हणे । 


५३३. गोकुळी अनर्थ होताती बहुत । मिळोनी समस्त विचारिती । 
द्ध ते म्हणती येतें आमुच्या मना । जाऊं वृंदावना सकळीक | 
प्रमस्तां मानला तयांचा विचार । निघती नारीनर शीघ्र तेव्हां । 
अहिर्निशीं देवा करिती जतन । नामा म्हणे मन गोविंदा पें। 
१३४. करावया वनभोजन । जाती गोकुळींचे जन । 
कोणी भोजन करिती । कोणी देवा खेळविती । 
डोळे झांकीत श्रीपती । दाबी निद्रेची आकृती। 
बहुत खेळलासे खेळा। आतां निजवा गे बाळा। 


१ | 
३। 
३ । 
४ । 


१। 
२। 
३ । 


१। 
त. 
३ । 
४ । 


१। 
हे) 
३ । 
४ । 


१। 
३ । 
३ । 
४ । 


३४० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


वस्त्रें घालुनी शकटातळीं । निजविती वनमाळी । 
क्षणक्षण निजला देव । रडे उठे वासुदेव । 
मुलालागीं म्हणे तेव्हां । माझा कान्होबा खेळवा। 
रागे रागे झाडी लात | गाडा मोडोनि पाडीत । 
नामा म्हणे वाटी धन । नंद वांचला नंदन । 
८३५. विचारित हो श्रीपती । जे म्यां जावें वनाप्रती । 
राखावया गायी । भार उतरावया मही । 


एके दिनी सायंकाळी । नंदा पुसे वनमाळी। 
उद्यां जाईन मी राना | घेऊनिया जी गोधना। 
बुद्धीचा चालक । नामा म्हणे हाचि एक। 


८३६. प्रातःकाळी मुलें येताती सकळ । उठरे गोपाळ म्हणताती । 
आळस देवोनी उठे देवराणा। बळिराम गोधना सोडीतसे । 
घालोनिया स्नान काकुळती येत। सांभाळा भगवंत वनामरध्यें। 
जवळींच खेळा जाऊं नका दूरी। सांभाळा मुरारी प्राण माझा। 
होताती उत्पात याजवरी मोठे। मोडतील कांटे सांभाळावें। 
आसनीं शयनीं भोजनीं जतन करा । नामया दातारा केशिराजा। 


८३७. उठोनियां प्रातःकाळी । देवें मुरली वाजविली । 
गडी मिळोनी समस्त। घ्यारे शिदोऱ्या सांगात। 
अलंकार घालिताती। दिसे सुशोभित मूर्ति। 
नामा म्हणे स्वामी माझा | आला भक्तांचिये काजा । 


८३८. माराया कृष्णासी । कंसे पाठविला केशी । 
असे तो प्रतापी । आला अश्वाचिये रूपी । 
देवा डसाया धांबला। धरूनि पायीं झुगारिला। 
मुखीं देऊनियां हात। श्वास कोंडी जगन्नाथ। 
नामा म्हणे पडलें प्रेत । हर्ष सुरवरा बहुत । 


X HANS .0 (६ GENES 


5० 
र्क 


OC SAN AANA «७ ONS ७०९८ 4० ७ ७ 


~ 
x 
~ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


८३९. शेळ्या मेंढियांचा खेळ । आतां खेळूं रे सकळ । 
कोणी मेंढ्या होती । कोणी चोर म्हणताती। 
म्हणती रात्र झाली। आतां जावे वनमाळी | 
कोणी श्वान होती । चोरा डसाया धांवती। 
तेथें व्योमासुर येत । गोपाळाचा वेष धरित। 
करोनियां चोरी । नेऊन ठेवी पर्वतदरीं । 
हें तो देवासि कळलें। नामा म्हणे संहारिलें। 


८४०. कंसें पाठविला आला तृणावर्त। धुळीनें समस्त व्यापियेलें । 
दुष्टबुद्धि तेव्हां उचली देवासी। धरियेलें त्यासी कंठीं देवें । 
यशोदा पाहात न दिसे श्रीकृष्ण। ऊर बडवून शोक करी। 
गौळणींचा मेळा मिळाला समस्त। कोणी कृष्णनाथ नेला सयें । 
न लगे घरदार बुडाला संसार । दावा गे श्रीधर तान्हें माझे । 
ठावें असते ऐसें बांधित्ये पोटासीं । कोठें गुंतलासी बाळा माझ्या । 
धांवा गे धांवण्या पाहा गें लेंकरूं । शोक अनिवारू करीतसे। ७ । 
शिणल्या भागल्या येतों तुम्हां घरा । मुख हें उदारा दावीं कृष्णा । ८ । 
सांडूं पाहे प्राण यशोदा सुंदरी । हंबरडा मारी वत्सालागीं। ९ । 
चेपोनि नरडें गतप्राण केला । भूमीसीं पाडिला दैत्य तेव्हां। १०। 
नामा म्हणे वरी खेळत गोविंद । पाहोनि आनंद सकळांसी। ११। 


XY «७ 6 # <& AX ७०७ Aw 


MN शि 


८४१. कंस धाडी अघासुर | मारी नंदाचा कुमर । १। 
एक ओंठ घाली खालीं । दुजा मेघाच्या मंडळीं । २ । 


गाई गोपाळ उदरीं । देखा कळलें अंतरीं) ३। 
आंत प्रवेशला कृष्ण । रूप धरीत वामन। ४ । 
क्षणार्धेची मारी । भक्तजनांचा कैवारी । ५ । 


मेणे गोपाळ पडिले । कृपा दृष्टि उठविले । ६। 


३४२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


तेज अद्भुत निघाले । कृष्णमुखीं प्रवेशलें । 


भक्तासी रक्षीत । नामा म्हणे कृष्णनाथ। 


८४२. आनंदें खेळत । राम गडी कृष्णनाथ। 
गडी म्हणती रामा । ताडफळें देई आम्हां। 
सकळ मिळोनि । आले धेनुकांचे वनीं । 
वृक्ष हालवोनि । फळें पाडिलीं मेदिनीं । 
येत धांबोनी असुर। करी तयाचा संहार । 
भक्तांचा अंकित । नामा म्हणे कृष्णनाथ । 


८४३. दुष्ट दुराचारी । गोपाळाचा वेष धरी। 
दैत्य ओळखिला । रामे प्रलंब मारिला। 
देव करिती जयजयकार । पुष्पे वर्षती अपार। 
सूर्य आलासे माध्यान्हा। देवा बाहाती भोजना । 
नामा म्हणे पाचारती।गडी एकत्र बैसती। 


८४४. अहर्निशी कंस बसे चिंताक्रांत । विचार पुसत प्रधानासी । 
प्रतिज्ञा करूनि शत्रुवधा जाती। ते मागे न येती परतोनि । 
आतां पुरूषार्थी कोण पाठवावा | तो मज सांगावा निवड़ोनि। 
सांगती प्रधान धाडा असुरासुर। तंब तो असूर उभा राहे । 
म्हणे मृत्यु नसे मज कोणा हातीं । द्वापारीं मारूती गुप्त झाला । 
ऐकोनियां ऐसें आनंद मानसीं। गौरविले त्यासी नानापरी । 
नामा म्हणे काळें बोलविलें त्यासी । सत्वर बनासी येता झाला । 
८४५. आनंदे वनात खेळताती गोप । गायींचे कळप चरताती। 
अकस्मात दैत्य देखती दुरोन । कृष्णा आलें विध्न म्हणताती । 
लें तूं कान्होबा म्हणताती गडी । घालितो घोंगडी तुजवरी। 
घाबरले तेव्हां समस्त गोपाळ। पाहोनि घननीळ बोलतसे। 


X “५७ .७ NN (७ 6 


६ 
१ 
२ 
३ 
1 
५ 
१ 
२ 
३ 
1 
५ 
६ 
७ 
१ 
२ 
३ 
ड 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ३४३ 


तुम्ही कांहीं चिता न करा मानसीं । मारितों मी यासी क्षणामाजी । ५ । 
राहोनियां उभा पाहात अंतरीं । यासी मृत्यु करीं कोणाचिया। ६ । 
वातात्मजा हातीं मरण असे यासी । कळलें देवासी नामा म्हणे । ७ । 


८४६. गायी गोप तेव्हां लपवोनि क्षेक । जानकीनायक झाला देव। १ । 
आकर्ण नयन हातीं धनुष्यबाण | करीतसे ध्यान मारुतीचे । २ । 
स्वामीचा तो धांवा ऐकोनियां कानीं । हडबडिला मनीं कपींद्र तो। ३ । 
निघोनि त्वरित बनामाजी आला । चरणासी लागला प्रेमभावें । ४ । 
म्हणे स्वामी कांहीं सेवकासी आज्ञा। करावी सर्वज्ञा दयानिधी। ५ । 
देव म्हणे बारे काय सांगूं फार। पैल तो असूर येत आहे। ६। 
तुझ्याहाते आहे तयासी मरण। म्हणोनि स्मरण केलें तुझें। ७ । 
तयासी जावोनि मारीं त्वां आतां । चरणीं ठेवूनि माथा निघाला तो। ८ । 
दुर्जनें तेवेळीं मारुती पाहिला । म्हणे काळ आला कोठोनियां। ९ । 
धरूनियां नरडी केला गतप्राण । पुनरपि येऊन वंदीतसे। १०। 
नामा म्हणे दोन्ही जोडोनियां कर। बोलिला उत्तर काय आतां। ११। 


८४७. त्रेतायुर्गी ख्याती करोनियां थोर । वधिले असूर रावणादी। १ । 
कोण्या हेतुस्तव पुन्हा आगमन । सोगा कृपा करून दासालागीं। २ । 
ऐकोनियां वचन बोले सर्वेश्वर । द्वापारी अवतार आठवा हा । ३ । 
तुझे भेटीस्तव रूप हें धरिलें। दावीं तें बहिलें कपी म्हणे। ४ । 
कृष्णलीला पाहूं हेत आहे चित्ता। दावी सीताकांता दीनालागीं। ५ । 
चतुर्भुज रूप दाविले प्रगट । शिरीं मोरमुगुट शोभतसे । ६ । 
गुंजाहारं गळां वैजयंती माळा। कांसेसी पिंबळा पीतांबर । ७ । 
नवलक्ष गाई गोपही तितुके । खेळती कौतुके करोनियां। ८ । 
नामा म्हणे तेव्हां स्तुति ते करीत । न कळे तुझा अंत ब्रह्मादिकां। ९ । 


३४४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


८४८. द्वापारीची ठेव संपूर्ण पाहून । विनवी जोडून करालागीं । 
रामरूप धरून मज बोळवावें । तें रूप राहावें हदयामाजी । 
मनोरथ त्याचा ऐकोनी श्रवणी । झाला चापपाणी तात्कालीक । 
पाहोनियां ध्यान करूनि नमन । निघाला तेथून वायुसुत। 
घेवोनियां आज्ञा सेतुबंधा गेला । ध्यानस्थ बैसला नामा म्हणे। 


८४९. अनेक पुष्पंच्या साजताती माळा । गुंजाहार गळां विलसताती । 
रकत पितांबर आरक्त अधर | चरणीं सुंदर चालताती । 
रक्‍त चंदनाची घेतलीसे उटी। मयूरपत्रवेंठी शोभताहे। 
शिंगें रंगविती देऊनियां रंग। चालती श्रीरंग मागें मार्गे । 
चित्ती सर्वकाळ राहे ऐसें ध्यान । नामा म्हणे धन्य तोचि एक। 
$$ भगवान श्रीकृणांचा गोपाळ काला ## 
८५०. शिवादि वंदिती ज्याचे पायवणी । त्यासी पायांवरी न्हाणी यशोदा ते । 
नंद पुण्य लेखा नकळे आम्हांप्रती। शुक परीक्षिती सांगतसे। 
सनकादिक ज्याचे ध्यानीं झाले पिसे। गायी चारीतसे गोकुळांत । 
गडियांसी काला वांटीत श्रीधर । कौतुक सुरवर पाहताती । 
नामा म्हणे सुख देईल भक्तांसी | वधील दुष्टांसी स्वामी माझा । 


AX AN Aw 


५ 


८५१. आणा उचित उचित उचिते । भाणा भात आइईतें । १ 
भात सारा भात सारा । हरिहरास्मरणी । २ 


गाई गोपाळापें हरी । आणा तरी शिदोऱया। 


३ 


नामा म्हणे काल्या मिसें । श्रीनिवास स्मरावा । ४ 


८५२. एके ठायीं करूनी अन्न । हातें वाढी नारायण। 


१ 


हें पाहोनी सुरवर । चित्ती करिती विचार। २ 
धन्य पुण्य गौळीयांचे । आम्हां अन्न मिळे कैचें। ३ 


एक असे युक्ति । हात धुवील श्रीपति। 


| 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


उच्छिष्टाचे मिर्षे । देव जळीं झाले मासे। ५ 


हें कळलें धननीळा । सांगतसे हें गोपाळा ।६ 


चला  व्रृंदावना जाऊं । नामा म्हणे उदक घेऊं। 


८५३. गडी आणि रमापती । तेव्हां आनंदे जेविती। 
कोणी मांडिताती पानें । वरी ठेविताती अन्ने 
कोणी ठेवी मांडीवरी । कोणी जेवी भूमीवरी । 
कोणी पसरिती चवाळें। कोणी अंथरती काळें । 
पोळे घेऊनिया हातीं । येरयेरातें हाणिती । 
पाहाताती देव। धन्य धन्य त्यांचा भाव । 
मिटकीया देती । देवा वांकुल्या दाविती । 
प्राया मोही ब्रह्मादिका । नामा म्हणे तोचि एका। 


८५४. जन्म गेले याचे राखतां गाई। याचिया बोला विश्वास काई । 
पधनें राखितो आपण पेंढारा । तुझ्यानी मिळती पाणियाचा थारा। 
हातीं डांगा खांदीं कांबळा । तुझ्या गाई आम्ही राखो गोपाळा। 
आठ कोटी नव बहात्री गाई । गोधनें बैसलीं आपुले ठायीं । 
धालीं गोधनें बैसलीं बाडां । संत पाहों आले तंव झॉपा उघडा । 
शोधनें चरती बाराही राने । माझें मन तुझें वासरू तान्हें। 
गधे चरितां कृष्ण सांगाती । विष्णुदास नामा देतुसे बळती। 


१५५, ब्रह्मादिकां पाहतां ठक पडियेलें। पहाहो कैवल्य गौळिया जोडलें। 
होण्या सेवे ऋणी हा केला नकळे । परब्रह्म आमुर्चे आहे सांवळें । 
ग गोकुळाचेनी पाडे पाहतां । सुख वैकुंठी न दिसे सर्वथा । 
एसा अभिनव आनंदु जाणतो । गोकुर्ळींचें तृण तरूबर तरी होतों । 
हामक्रोध लावियेला येणें निवे । तेणें सुखें शुद्ध लागलीसे सवें। 
गमया स्वामी हदयींचा विसांवा | आपुलें सर्वस्व देऊनियां जोडावा । 


७ 


२ 
३ 
ड़ 
५ 
६ 
७ 
८ 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 
७ 
१ 
२ 
३ 
डं 
५ 
६ 


३४५ 


३४६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


८५६. त्रिभुवनीचें जीवन कीं अग्रांचे ठेवणे । कैसे भाग्य लाहाणें लक्ष्मीचे । १ । 


धन्य गौळियांचें धन्य धन्य जिणें। ज्या घरीं खेवणें परब्रह्म । 
अंगे खेळवणें परब्रह्म गौळीजणे । लीला सामावणें रोमरंश्रीं। 
नामा म्हणे तें दैवचि कारण । झालें खेळवर्णे परब्रह्म । 


८५७. गौळियांचीं पोर वांकुल्या दाविती । क्रोधावला चित्तीं ब्रह्मदेव । 
चोरोनियां नेत गोवत्स गोपाळ | पाहूं याचें बळ किती आहे । 
जाणोनियां चित्तीं देव हांसतसे। सामर्थ्य पाहातसे पुत्र माझा । 
तेथून आणावीं नव्हे हें उचीत । म्हणेल किंचित पराक्रम | 
नामा म्हणे ऐसें विचारिलें चित्तीं । करीतसे श्रीपति काय तेव्हां। 


८५८. गायीवत्सगोपाळ केलीसे निर्माण । न लागतां क्षण परीक्षिती । 
पूर्ववत सर्व न्यून कांहीं नाहीं । करीता पाही क्षणामाजी। 
इच्छामात्रें करी ब्रह्मांडाच्या कोटी। त्यासी काय गोष्टी अपूर्व हे। 
सायंकाळीं गेले गोकुळाभीतरीं। आपुलाल्या परी घरीं सर्व । 
ब्रह्मादिकां ज्याचा नकळेची पार। मानवा विचार न कळे कांहीं। 
ऐसा हा समर्थ नामयाचा धनी। बंदी पायवणी सदाशीव। 


८५९. एक संवत्सर झालासे सकळां । पाहावया आला ब्रह्मदेव । 
पूर्ववत गायी गोपाळ देखिले । आश्चर्य वाटलें तेव्हां त्यासी । 
बह्यांडांत ब्रह्मा दुजा असे कोण। केलेंसे उत्पन्न याजलागीं। 
घेवोनियां गेलों तेची आहे येथें । जावोनियां तेथें पाहातसे । 
भ्रांतीनें व्यापीलें तयाचें तें मन। देखतों मी स्वप्न किंबा सत्य । 
नामा म्हणे एके ठायीं उभा राहे। न्याहाळून पाहे सकळांसी। 
८६०. चतुर्भुज दिसे शंखचक्र हार्ती। मुकूट शोभती सर्वालागीं। 
कणीचीं कुंडलें वैजयंती माळा। देखतसे डोळां ब्रह्मदेव । 
कौस्तुभ हृदयीं श्रीवत्सलांछन। बाहूचीं भूषर्णे पाहातसे। 


२ 


३ 
1 
१ 
२ 
३ 
डं 
५ 
१ 
२ 
~ 
ड 
५ 
६ 
१ 
२ 
३ 
४४ 
५ 
६ 
१ 
२ 
डे 


चरणीं तोडर पीत पीतांबर । तेजें दिवाकर लोपतसे । ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


आपादपर्यंत तुळसीच्या माळा । मुद्रिका दशांगुळा रत्नाचिया । 
केशराचे टिळे नेत्र कमलाकार | दंती इंदुकर बैसलेती। 
कोटीकृष्ण मूर्ति कोटि ब्रह्म दिसती । स्तवनीं स्तविताती सुरवर। 
नामा म्हणे ऐसें दाबीत गोविंद। झालासे सावध ब्रह्मा तेव्हां । 


८६१. ओळखे बापाला । ब्रह्मा धावोनियां आला | 
नेत्रीं अश्रृंचिया धारा | कांपतसे थरथरा। 
घाली नमस्कार । म्हणे अपराधी मी थोर। 
जोडोनियां हात । नामा म्हणे स्तुति गात। 


८६२. श्रवणमात्रे जळती पापाचे पर्वत। ऐके ब्रह्मगीत शुक म्हणे। 
धरूनि विश्वास करी जो पठण। तरेल तो जाण भवसिंधू । 
आपण तरेल नव्हे हें नवल। कुळें उद्धरील सकळही । 
एकेक अक्षर निर्दळील महा पाप । करा याचा जप शौनक हो। 
नाम घेतां धांवे अनवाणी पाय। कोमळ हृदय कृष्णजीचें । 
न विचारितां याति कुळ अमंगळ । न पाहे काळ बेळ धांव घेई। 
शरणागता नेदी काळाचिये हातीं । नामा म्हणे चित्तीं दृढ धरा। 


८६३. भवसिंधु तराया एकचि उपाय । ध्यावे तुझे पाय वासुदेवा। 
गोविंद गोपाळ वाचेसी निखळ । उद्धरे तात्काळ कलीमाजी । 
अहर्निशी कीर्ति गाती भाविक भोळे । त्यांनीं तुज जिंकिले ब्रह्मा म्हणे । 
नामा म्हणे ऐसें दाविले सुगम । नलगे तुम्हा नेम नाना कोटी। 


८६४. कृणाभक्तीविण तरला आहे कोण । द्यावा निवडून एक तरी । 
कार्य आणि कारण लटका हा शीण । वर्म न कळोन वांयां गेलें। 
नामा म्हणे माझी केशव माउली । कृपेनें दाविली बाट मज। 
८६५. थ्य त्या गोपिका धन्य त्यांच्या गावा । धन्य महीमा या ब्रह्मा म्हणे । 
विश्वात्मा जो हरी क्रीडे या बनांत। तृणादि समस्त धन्य धन्य। 
धन्य गोवर्धन धन्य वृंदावन । वृक्षादि पाषाण धन्य धन्य । 


EN) 
x 
& 


CRN ANN ७०९ ७० ७ NGM 


AON NON AX ९४७ ७0७ »७ GNM 


३४८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


धन्यहें गोकूळ धन्य हे गोपाळ | व्रजवासी सकळ धन्य धन्य । 
धन्य ही यशोदा स्तन दे मुकुंदा । धन्य तूंची नंदा त्रैलोक्यांत । 
ब्रह्मसनातन वेदासी नकळे । तें गड्यांसबें खेळे अरण्यांत । 
विश्वाचा जो बाप नंद त्याचा पिता । यशोदेसी माता म्हणतसे। 
सद्गदित कंठ नेत्रीं जळ वाहे । नामा म्हणे काय मागतसे। 
८६६. इतुके मागतसें तुज । बनीं जन्म देई मज। 
सुखें करूनी राहीन । तुझे पाहीन चरण । 
बहुत शीणलों । आतां तुजपाशी आलों। 
न करीं अव्हेर । दास तुझा मी किंकर । 
ब्रह्मा येतो काकुळती । नामा म्हणे देवाप्रती। 
८६७. काय देशील यांजला। ब्रह्मा म्हणे न कळे मला । 
म्हणसी देईन मी मुक्ति । तरी ऐक रमापति। 


मारायासी आले । त्यांसी स्वरूपीं मिळविलें। 
येथोनियां नवजासी । मज कळले मानसीं। 
आणोनियां देत । गायी गोपाळ समस्त । 


घाली पोटामध्ये डोई । क्षमा करीं माझे आई। 
आज्ञा घेवोनियां गेला । नामा म्हणे स्वस्थ झाला । 


८६८. मेघःशाम वर्ण झालासी सगुण । कार्य आणि कारण तुज नमों । 
गुंजाहार गळां मयुरपुच्छे बेंष्टी । कृपाळु जगजेठी तुज नमों । 
वनपुष्पमाळा आपाद शोभती । लक्षुमीच्या पति तुज नमों । 
वेणू वाजविसी गायी त्या चारीसी। न कळे कोणासी तुझी लीला। 
हातीं तुझ्या कवळ शोभे पीतांबर । चरण सुंदर तुज नमों। 
घेवोनि अवतार दुष्टांसी मारिसी । भक्तांसी रक्षिसी निरंतर । 
रावण कुंभकर्ण मारीसी आत्मारामा । सोडविले आम्हां बंदीहुनी। 
तुझें मी बालक वेडे अविचारी । नामा म्हणे करीं कृपा आतां। 


४ । 
५ । 


NEN ES ७€ ७० 0 ७ 6 # ७ ०८ ७०७ >७ .७ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


८६९. यमुने पांबळी देखियेली मूर्ती । तळपती दीप्ति तेजोमय । 


सांवळें सुंदर ओंकार वर्तुळ । मध्यें घननीळ पाचारितो। 
सुरंग ओतिली प्रेमतनु छाया । तेणें तुझी माया काय वाणूं । 
नामा म्हणे विठो चातुर्या सुजाणा । गुणागुणीं किरणा प्रभा भासे । 


८७०. उठोनि प्रातःकाळी गौळणी बोलती । जाईल श्रीपती वना आतां । 
चला जाऊं आतां पाहूं गे श्रीमुख । हरेल ही भूक डोळियांची। 
तांतडीने येती नंदाचिया घरा । मुख दावी उदारा कृष्णराया। 
कुरळे हे केश सुहास्य वदन | आकर्ण नयन शोभताती। 
अरुणोदय प्रभा अधरीं दिसती । हिरे झळकती दंत तुझे । 
भोंवया व्यंकटा सरळ नासिक । पाहोनियां मुख सुख होय । 
लल्लाटीं शोभत केशराचा टिळा । वर बिंदु रेखिला कस्तुरीचा । 
वैजयंती माळा किरीट कुंडलें। नामयानें केलें निंबलोण । 


८७१. कालिदीचे डोही कालियाची वस्ती । ऐक परीक्षिती चरित्र हें। 
पक्षीश्वापदांनी सोडियेलें स्थळा । निघताती ज्वाळा तया डोहीं। 
विषाचियायोगें झाडें जळताती। जीवन न घेती कोणी त्याचें। 
वैकुंठनायक तया वनीं आला । गोपाळांचा मेळा बरोबरी । 
हुतूतु हमामा लपंडाई खेळती। देवासी म्हणती लपे आतां । 
तृषाक्रांत गाई झाले ते गोपाळ । पिती तेव्हां जळ कालिंदीचें। 
लहानाली मुलें नाहीं तया ज्ञान। झाले गतप्राण सकळांचे। 
नामा म्हणे तेव्हां कृपादृष्टी पाहात । उठवी समस्त गायी गडी । 
८७२. जगजेठी तेव्हां क्रोधावला चित्तीं । करीन मी शांति तुझी आतां । 
प्राझिया लेकरा दिधलासे त्रास । करीन मी नाश आतां तुझा । 
त्रैलोक्यांत कोण ऐसा हो समर्थ । माझे शरणागत मारील जो। 


१ 
२ 
३ 
डू 
१ 
२ 
डे 
४ 
५ 
६ 
७ 
८ 
१ 
२ 
३े 
ड़ 


५ 


he 


द 
७ 
८ 
१ 
२ 
३ 


३४९ 


प्राझिया भक्तां कोण गांजी निर्दय । करीन प्रळय त्याजवरी। ४ । 


३५० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


स्फुरताती दंड कांपती अधर। उठला सत्वर जगदीश । 
कळंबाचे वृक्षीं देव चढतसे । पीतांबर सोगे खोंबीयले । 
जगद्गुरू तेव्हां पुष्पमाळा काढी । टाकितसे उडी जळामध्यें । 
नामा म्हणे शोर्के व्यापिले समस्त। करूनि एकांत मनें ऐका । 


८७३. घालीतसे वेढे दिसतसे जळीं । आकांत सकळीं मांडियेला । 
गडी रडताती वत्स पळताती । कपाळ पिटिती सकळीक। 
तुजवांचोनीयां रक्षी कोण आम्हां। काय सांगूं रामा सकळीक । 
रूसल्या आमुचें करी समाधान । तुजवीण वन ओस बाटे। 
आम्हांसाठी तुवां दुष्टासी मारिलें। कोण आतां लळे पुरवील। 
तुजवांचोनियां आम्ही सर्व दीन। न जाऊं येथून गोकुळासी। 
वियोगानें तेव्हां पक्षी रडताती । आतां कृष्णमूर्ती कैंची आम्हां । 
बोलोनियां ऐसें निस्तेज पडती । नदी वाहत होती स्थीरावली । 
नामा म्हणे होती दुश्चिन्हें बहुत । गोकुळीं समस्त विचारिती । 


८७४. यशोदा व्याकूळ जाहालीसे प्राणें। सुखी असो तान्हे बनामाजी । 
उठती तिडका स्तनीं माझ्या फार। लवतसे नेत्र वेळोवेळां । 
जीव तळमळी दाटे माझा प्राण । केव्हां मी पाहीन पाडसासी । 
गोकुळींचे जन निघाले सकळ । पाहाताती गोपाळ वनामध्ये । 
कलिंदीच्या तीरीं पडिले सकळ । पाहोनि कोल्हाळ करीताती । 
कपाळ पिटिती यशोदा रोहिणी । आतां चक्रपाणि कैंचा आम्हां । 
धांब धांव कृष्णा दावीं रे वदना । पाजूं आतां पान्हा कोणालागीं । 
तुझिया कौतुके कंठीं मी संसार। जळतें अंतर तुज़साठीं। 
कोणावरी आतां घालूं अलंकार । बुडाले हें घर माझें आतां। 


नामा म्हणे शोकें जाऊं पाहे प्राण । सकळाचें जीवन कृष्णनाथ । १० 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


८७५. नंद म्हणे माझें बुडाले जहाज । अभाग्यासी मज कृष्ण कैचा । 
काय माझें तप संपूर्ण सरलें । म्हणोनि बुडालें तान्हे माझें । 
चिंतेने व्याकूळ पिटी वक्षस्थळा । दावा रे सांबळा प्राण माझा । 
आलिया अतीता त्रासें दवडीलें । म्हणोनि बुडालें बाळ माझें। 
प्रात:काळी पाहुं कोणाचें मी मुख। येथुनियां सुख नाहीं नाहीं । 
समस्तांची दृष्टी करी तुज कष्टी । म्हणोनि जगजेठी टाकियलें । 
गोकुळींचे जन देऊं पाहाती प्राण। वाचाया कारण काय आतां । 
अभय देतसे बळिभद्र सर्वांसी । मारून दुष्टांसी येईल आतां । 
अंतर्यामी जाणे जन झाले वेडे। नामा म्हणे वेढे काढितसे । 


८७६. तयाचे मस्तकीं नाचे नारायण । आरंभी गायन जगदीश। 
त्रैलोक्याचा भार घाली हृषीकेशी । दमीत दुष्टासी स्वामी माझा। 
होतां एक क्षण झाला तेव्हां क्षीण । जाऊं पाहे प्राण काळीयाचा। 
तेव्हां त्याच्या स्त्रिया करिताती स्तुती । लक्षुमीच्या पती कृपाळूवा । 
यज्ञेशा अच्युता गोविंदा माधवा । दयानिधि केशवा कृष्णनाथा। 
श्रीधरा वामना अगा वासुदेवा । ऐकावी ही देवा विज्ञापना | 
आम्हांलागी आतां देई चुडेदान। धरिती चरण कृष्णजीचे । 
दीनाचा दयाळ दासाचा कैवारी । नामा म्हणे हरि उतरला। 


८७७. राहूं नका येर्थे जावें समुद्रासी । सांगे हृषीकेशी सकळिकां । 
[झिया मस्तकीं असे माझा चरण । न भक्षी तुज जाण पक्षीराज। 
देव्य सुमनांच्या घालिताती माळा । पूजिती सांवळा बाप माझा। 
अनर्घ्य रत्नांचे देती अलंकार । श्रीमुख सुंदर पहाताती । 
तांबुनदातटीं घालिती भोजन । निघती तेथून सकळीक । 
भाला भगवान आनंदले गडी । उभारिती गुढी जन तेव्हां । 


हाळिया आख्यान स्मरे जो मानसीं । न डंखिती त्यासी सर्पकुळें। ७ । 
Hहर्निशीं याचें करी जो पठण। नामा म्हणे विघ्न नाहीं तेथें । ८ । 


३५२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


८७८. आला वनमाळी । मग भेटती सकळी। १ 
यशोदा रोहिणी। पोटीं धरिती चक्रपाणि । २ 
गायी धांवताती । कृष्ण अंगातें चाटिती। ३ 
उड्या मारिताती। गडी आनंदे नाचती। ४ । 
न वर्णवे आनंद । नामयाची बुद्धि मंद। ५॥ 
८७९. झाला अस्तमान तेथेंचि रहाती । ऐके परीक्षिती अद्भुत हे । १ 
निद्रेनें व्यापिले असे तेव्हां सर्वां । लागला वणवा तया स्थानीं। २ 
गायी पळताती पक्षी उडताती । पिलीं पडताती कृष्णापुर्ढे । ३ 
हाहाःकार झाला धांव थांब कृष्णा । वांची रे प्राणा सकळांच्या। ४ 


तुझीं आम्ही बाळें वाचवीं रे आम्हां। धांव धांब रामा म्हणताती | 
आक्रोशे रडती मारिताती हांका। वैकुंठनायका रक्षी आम्हां । 
दीनांचा दयाळ मनाचा कोमळ । घाली अग्निज्वाळ मुखामाजी। 
होतां प्रातःकाळ सकळ चालिले । नामा म्हणे आले गोकुळांशी । 


८८०. डोहामार्जी वास होता बहुत दिवस । आतां कासावीस काय सांगूं । 
विक्राळ होऊनि आला चक्रपाणि। कालिया निर्वाणी ध्यान करी । 
नको काढू मज उदका बाहेरी । दंडवत करी कालिया तो । 
नामा म्हणे ऐसा काढिला विखारी। कीर्ति वानूं तरी किती देवा । 


८८१. हुंबरीच्या मिषं हुतुतु खेळती। गड्यांशीं श्रीपति सर्वकाळ । 
कळंबाचे झाडाखाली कुंकुमाचे सडे। गोपाळा पवाडे दावीतसे । 
काय काय सोंग घेत नानापरी | गोपिकांचे घरीं काम सारीं। 
नामा म्हणे ऐसी अगाध जे कीर्ति। भोळ्या भक्तांप्रति दाबीतसे। 


८८२. करिती गायन रामकृष्णहरी । गोकुळींच्या नारी जाती तेथें । 
शंख नामा तेथें आलासे गुहाक। नाहीं त्या विवेक पापियासी। 
उपजला काम तयाचिया मना । घालोनि विमाना स्त्रिया नेत। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


३५३ 


धांव धांब रामा नेतसे हो आम्हां। अगा मेघश्यामा कृष्णनाथा । ४ । 


नेतो स्त्रिया काय न कळेचि देवा । यासी करू द्यावा अपराध । 
हातीं वृक्ष दोघे ऐसें पाहोनियां। टाकोनि तो स्त्रिया पळतसे । 
घालितांचि वृक्ष प्राणासी मुकला । मणी त्याचा दिला बळीभद्रा। 
भ्रकतांसाठीं मारी दुष्टां जगजेठी। नामा म्हणे तुटी विसरेना । 


८८३. गोपिकांचा मेळा आला गृहाप्रती । काय त्या म्हणती नंदालागीं। 
परब्रह्म साक्षात्‌ क्षीरसागरवासी। त्या कैसा धाडसी वनामध्यें। 
ब्रह्मा आणि इंद्र आले गोकुळासी । वर्णिती कृष्णासी तुम्हीं देखा। 
तेहेतीस कोटी देव जयाते प्रार्थित। त्यासी अरण्यांत रूपती कांटे । 
दैत्यांचा हा भार जाहला पृथ्वीसी। कंस वधायासी आला येर्थे । 
त्याजसाठीं फार श्रमताती योगी । कैलासाचा योगी ध्यान करी। 
भ्रांती कारे तुज पडे वेळोवेळां । पाहातोसी डोळां चरित्रास । 
नामया सुकृत झालें असे फार। म्हणोनि विचार नाठवेची । 


८८४. त्रिभंगी देहुडे उभे वृंदावनीं। वेणु चक्रपाणि वाजवितो। 
व्याघ्रावरी गायी टाकिताती माना। बाळे स्तनपाना विसरती। 
सर्प आणी नाग मुंगुसे बैसती । जळेंही वाहाती विसरलीं। 
हस्ती सिंह एके ठायी बैसताती । भ्रमर भुलती वेणुनादे । 
विंचरिती वेणी तेथें राहे फणी । करितां भोजर्नी ग्रास मुखीं । 
उदकाचे कुंभ गोपिकांचे शिरीं। यमुनेचे तीरी वेडावल्या । 
जाहाले तटस्थ त्रिलोकिंचे जीव । विसरला शीव देहभावा। 
नामा म्हणे व्योमीं उभ्या देवांगना । पाहोंनियां कृष्णा भुलताती । 


८८५. वेणु वाहुनि चित्त दुहिलें । रूप दावुनि मज मोहियलें । 
बेधु वेधकु गोपाळ लाघवी । जीवा लावियली आवडी नित्य नवी । 
दृष्टीपुढे माझें ध्यान ठेवियेलें। वृत्तिसहित मन तेथे माझे गोविलें। 


I SI SE . शण + 4 0 


५ 


६ 
७ 
८ 
१ 
२ 
३ 
४ 


३५४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


शुद्ध शामकमळदळ लोचनु । पांवा वाजवितसे देहुडा रुणझुणु । 
तया प्रभा दिसती दिशा निर्मळ । कृष्ण पाहतां मन झालें व्याकुळ । 
नामया स्वामीचे अनुपम्य रूपडें। पाहतां मन फिरले माघारें । 


४ । 
५। 
६ । 


८८६. नको वाजवू श्रीहरी मुरली । तुझ्या मुरलीने तहान भुक हारली। ध्रु०। 


गोपाळ गड्यांचा मेळ । हरी संगे खेळ । कुंजबनी रमली । 
खुंटला वायुचा वेग। वर्षत मेघ । जळी स्थिरावली । 
मुरलीचे नादे देव । ऋषी गण गंधर्व। समाधी गळली । 
नामा चरणीचा दास। मागतसे आस । आशा नाही पुरली। 


८८७. तृणाचिया लोभे गायी गेल्या दुरी । पाचारी मुरारी नामें त्यांचीं । 
चंद्रभागे गंगे भागीरथी यमुने । येई ताम्रपर्ण धांवोनियां । 
सरस्वती प्रवरे कालिंदी नर्मदे । येई तुंगभद्रे धांवोनियां । 
देवाजीचा शब्द ऐकोनियां कानीं । येताती धांवोनि नामा म्हणे । 


८८८. प्रातःकाळी सांगे सकळांसी कृष्ण। नका घेऊं अन्न आज कोणी । 
सोडोनियां गायी चालीले वनासी। गडी हृषीकेशी खेळताती । 
वर्जियलं आम्हां नका घेऊं अन्ना । खावें काय कृष्णा आजी आतां । 
गड़ीयांसी सांगे वैकुंठींचा राणा । सांगावें ब्राह्मणा जावोनियां। 
बनीं उपवासी आहे रामकृष्ण । द्यावें त्यासी अन्न कृपा करोनि । 
गोपाळासी तेव्हां धाडी वासुदेव । पाहावया भाव याज्ञिकांचा । 
जोडोनियां हात वंदिती द्विजांसी । धाडिलें आम्हांसी कृष्णनार्थे । 
नामा म्हणे ऐसें सांगती गोपाळ । याज्ञिकां सबळ अभिमान। 
८८९. पडे प्रायश्चित्त बोलों नका कोणी । ऐकूं नये कानीं शब्द यांचा । 
स्वर्गसुखासाठीं करिताति यज्ञ । टाकिती अवदान अग्निमुखीं । 
भोक्ता वनीं आला न कळेचि त्याला । पूर्ण ब्रह्म कृष्णाला न जाणती । 
कृपाळु बहुत परीक्षिती राया । उद्धार कराया पाठविलें। 


१] 
२। 
३ । 
४ । 


Fi 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
४ । 


२ 
३ 
1 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 
७ 
८ 
१ 
२ 
चि 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


Er) 
28. 
कॉ 


इच्छामात्रे पाडी अन्नाचे पर्वत । काकुलती येत अन्नासाठीं। 
गडियांसी कळे तेथील आकार । निघती सत्वर तेथुनियां । 
येब्रोनियां कृष्णा सांगितलें त्यांनीं । हांसे चक्रपाणि नामा म्हणे । 


८९०. कृष्णा पांच खासा उथळ दिसती । लाहानाल्या भिंती त्याजवरी। 
विस्तु घालिताती गवत आंथरती । बडबड करीती अवघेजण । 
घालुनियां तूप हातीं घेती चाटू । करीती ३ फट्‌ अक्षवेळ। 
लांकडाचें पाळें घेउनि बैसला । मिळालासे मेळा त्याजपुढें । 
एवढेंसें भांडे तांदुळ शिजविती । तुजला काय देती त्यातुनियां । 
घडिघडी उठती घडिघड़ी बैसती । तें काय श्रीपति आम्हां सांग। 
काय चतुराई असे त्या गोवळा । भावासी भुलला नामा म्हणे । 


८९१. गडियांसी तेव्हां सांगितले देवें । स्त्रियांसी सांगावें जाऊनियां । 
नको कृष्णा द्रीज आम्हांसी मारिती। अभय श्रीपती त्यांसी देत । 
त्वरें करोनियां गेले स्त्रियांपाशीं । सांगितलें त्यांसी वर्तमान । 
ऐकोनियां ऐसें उठिल्या सत्वर । वर्जिती भ्रतार तेव्हां त्याते । 
एका ब्राह्मणाने स्त्रियेसी बांधिलें । प्राणासी सोडिले परीक्षिती। 
सुकुमार सांवळा राजीवलोचन | पहाताती कृष्णमुख तेव्हां। 
आनंदानें नेत्री बाहातें जीवन । पुसे वर्तमान नामा म्हणे। 


८९२. घरा जावें ऐसे सांगे पुरूषोत्तम । ऐकोनियां श्रम फार होय । 
दयानिधि ऐके अगा मेघश्यामा । धाडूं नको आम्हां येथूनियां । 
तुजसाठी आम्ही सोडिलें भ्रतारां । चरणी देई थारा देवराया । 
देव ना संसार आम्हां झालें कृष्णा । सांगावे हैं कोणा दुःख आतां । 
तुमचे भ्रतार बंदिती आम्हांसी । सांगे हृषीकेशी भिऊं नका । 
सांगतांची ऐसें चालियेल्या सर्व। पाहाती केशब वेळोवेळां । 
द्विजाचे मानसीं होय अनुताप । निंदिती आप आपणातें। 
भोजन करूनी गडी रामकृष्ण । निघती तेथून नामा म्हणे । 


Hiss Yo rE « rrr +2 


KANN 6 +#0 ८ 6८ NNN GNM 


4७ 
~~ 


NEN SX NAN GM 


३५६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


८९३. इंद्राचा विभाग भक्षी नारायण। रूप गोवर्धन धरूनियां । 
क्रोधावला इंद्र गौळियां निंदीत। दावीन सामर्थ्य तुम्हां आतां । 
पोरांच्या बुद्धीने वर्तताती सर्व । धरुनियां गर्व तेची करी । 
प्रलय मेघाच्या काढिल्या श्रृंखला । वर्षावें गोकुळा जाऊनियां । 
आज्ञा म्हणोनियां बंदियेला इंद्र । कोपे जैसा रूद्र प्रलयींचा। 
मुसळाच्या धारा मेघ वर्षताती । गारा पडताती शिळा ऐशा । 
मरताती पक्षी श्वापदे अपार। हिंबें नारीनर कांपताती। 
नामा म्हणे गायी हंबरडा फोडिती । येऊनी पडती कृष्णापुें । 


८९४. काकुळती येती सकळिक लोक । पाहासी कौतुक काय आतां । 
मार्गे बहुतापरी रक्षियलें आम्हां। अगा पुरूषोत्तमा दीनबंधु । 
कोण तुजविण आम्हांसि रक्षिता। उदारा अनंता जगजेठी । 
शरण शरण अगा वासुदेवा। अच्युता माधवा नारायणा । 
विलंब केलिया जातील रे प्राण। धरिती चरण नामा म्हणे। 


८९५. सकळिका तेव्हा देवें आश्वासिलें । इद्रे हें मांडिले विघ्न येथें । 
महेंद्राचा रंक करीन क्षणांत । पार्हे पुरूषार्थ दावीन मी । 
रक्षिणार यांसी आहें मी गोविंद । उतरीन मद तुझा आतां । 
शरणागता मारी ऐसा कोण थोर। मशक पामर पाहू आतां। 
यासाठीं करीन सृष्टीचा उभारा । लागों नेदी बारा दुःखाचा मी। 
गोवर्धना तुम्ही चला रे सकळ । दावितों मी बळ इंद्रा आतां। 
उचलिला गिरी प्रथम अंगुळीं । नामा म्हणे बळी बाप माझा। 


८९६. राहा याचे तळीं आनंदें करूनी । मानूं नका मनीं भय याचें । 
पाहूं किती दिवस पडतो पाऊस । धरीन नि:शेष प्रल्यांत । 
सांगतांचि ऐसें राहाती सकळ । वर्णिताती बळ परस्परें । 
सौंगडे म्हणती तेव्हां ते समस्त । लावा की रे हात सकळीक । 


RAHN «७ (७ ७ .७ FS ७८ ७ YN 


X ७० 0० NS ७ . .6 ७८ AN N+ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


उगेची श्रमती बालकें अज्ञान । म्हणे नारायण काढा हात। 
सप्त दीन होती सांगतो योगींद्र । पाहावया इंद्र येता झाला। 
अद्भुत चरित्र पाहून गेली भ्रांत । मेघासी सांगत पुरे करा । 
नामा म्हणे इंद्र चित्तीं चिंतावळा । अपराध घडला समर्थाचा। 


८९७. राहिला पाऊस निधावें बाहेर । सांगे विश्वंभर सकळांसी । 
दीनबंधू तेव्हां ठेवी पर्वतासी । भेटती देवासी सकळीक। 
आयुष्य बहुत तुज होवो कृष्णा । वांचविले प्राणा सकळांच्या। 
विष्णुदास नामा आंवाळून जाय । येगे माझे माय भेटी देई। 


८९८. वाहातसे नेत्री इंद्राचिये नीर । अपराधी थोर देवराया । 
क्षमा करीं आतां अच्युता अनंता । अगा कृष्णनाथा दीनबंधू । 
तुझिया दासासी दुःख म्यां दिधलें । भ्रांतीनें मोहिले मन माझें । 
दावीं तुज थोरी न करींच सेवा । करा दंड देवा मजलागीं। 
तूंचि माझा बाप तूंचि माझी आई। क्षमा कृष्णाबाई करीं आतां। 
दैत्य मारावया भूतळीं आलासी । भक्ताला रक्षिसी निरंतर । 
जगद्गुरू माझा धनी वनमाळी । जोडोनि आंजुळी उभा असे। 
चतुर्भुज गळां वैजयंती माळा । पाहातसे डोळां नामा म्हणे । 


८९९. गोविंदा माधवा केशवा वामना । मायातीता कृष्णा तुज नमों । 
गोवर्द्धनधरा देवा विश्वंभरा । निर्गुण निराकारा तुज नमों। 
जनार्दना हरि कृपाळु हषिकेशा । पुराणपुरषा तुज नमों। 
अव्यक्ता क्षेत्रज्ञा अचिंता कुटस्था । भुवनत्रयनाथा तुज नमों । 
अनंत ब्रह्मांडे तुझिये उदरीं । घनश्यामा हरि तुज नमों। 
देवराया तुझे कोमळ हृदय । कृपादृष्टी पाहें मजकडे । 
तुझा मी किंकर आहें वासुदेवा । अभय या जीवा देई आतां । 
नामा म्हणे घाली चरणासी मिठी। बोले जगजेठी स्वामी माझा । 


३५८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


९००, तुझा मोडिला म्यां यज्ञ । ऐक तयाचें कारण। 
न करिसी रे स्मरण | सुखारूढ तुझें मन। 
विसरलासी मज | अनुग्रह केला तुज। 
ऐसें सांगे नारायण । नामा म्हणे साबधान। 


९०१, आणुनि सुरभि करी अभिषेक । येती सकळिक मरुद्रण । 
सुरवरांची दाटी करिती नमस्कार। होतसे अपार पुष्पवृष्टी । 
वेदमंत्रचोष ऋषि करिताती । अप्सरा नाचती थैयधैय। 
नारद तुंबर गंधर्व गायन। वर्णिताती गुण कृष्णजीचे। 
यथाविधि इंद्र पूजी विश्वंभरा । जोडोनियां करा उभा राहे। 
आज्ञा घेऊनियां जाय स्वस्थळासी। येती गोकुळासी सकळीक । 
चरित्र जो कोणी उच्चारील वाचे । जळती पापाचे पर्वत हे । 
नामा म्हणे ऐसें सांगतसे शुक । सूत पुराणिक शौनकासी । 


९०२. आकाश गडगडी विद्युल्लता तळपती । अनिवार मेघ सणसणां वरूषती । 
राखियलें येणें देवकीनंदनें। गोपाळ म्हणती आमुचें कान्हे। 
गोवर्धनगिरी उचलोनि निजकरीं। राखिलें यापरी नामा म्हणे । 


९०३. गौळी म्हणती हषिकेशी । दावी आपुल्या स्थळासी । 
सखा तूंची कृष्णा। आमुची पुरवावी वासना । 
दावी वैकुंठ सकळां । क्षण एक पाहूं डोळां। 
नामा तेथील रहिवासी । आला स्थापाया धर्माशी । 


९०४. लोपतां आदित्य चढे चंद्रप्रभा । वृंदावनी शोभा सुशोभित। 
देहुडा पाउलीं उभा तये वनीं । वेणू चक्रपाणि वाजवितो। 
ऐकतांचि नाद गोकुळींच्या नारी । पाहावया हरि निघताती । 
भ्रतार सेजेसी टाकुनि उठती । वाढितां पंगती निघताती । 
स्तन देतां बाळें टाकिलीं भूमीसी। मोकळिया केशीं निघताती। 
नामा म्हणे ऐशा गेल्या देवापाशीं। आनंद मानसीं न समाये। 


१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
डे 
ड 
५ 
६ 
७ 
८ 
१ 
२ 
डे 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
- 
ड 
५ 


६ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


As 
£ 
नए 


९०५. वनामध्ये कां गे आलांती सकळ । विनोदें गोपाळ म्हणतसे । 
निशींमाजीं व्याघ्र फिरताती रानीं । जावें सकळांनी घरां आतां। 
ऐकोनिया ऐसें कठीण बचन । चालिले जीवन नेत्रींहूनी । 
'वेणुनाद दूत धाडिला आम्हांसी । आलिया म्हणसी जावें आतां । 
शहाणा चतुर आहेसी नेटका । वैकुंठनायका विचारावें। 
कामाग्नीनें कृष्ण धरिती सकळ। मांडियेला खेळ मन्मथाचा। 
एक एक नारी एक एक कृष्ण । करावया पूर्ण इच्छा त्यांची । 
प्रकृतीसी ऐसा भुलला गोविंद । करिती आनंद नामा म्हणे । 
९०६. दाला अभिमान धन्य आम्ही आतां । लक्षुमीच्या कांता भोगीतसों। 
गुप्त झाला तेव्हां वैकुंठनायक । करिताती शोक सकळीक । 
निघाल्या तेथुनि फिरताती बनें | यशोदेचें तान्हे धुंडावया । 
वृक्ष आदि पक्षी पुसती तयांसी । तुम्हीं हषिकेशी देखियेला । 
मृगासी पुसती देखियेला डोळां । सांगा रे सांवळा कोणी तरी। 
आम्हावरी तुम्हीं काय रे कोपतां। सांगा रे भगवंता पुसतसों। 
कुरवंडी करू सकळांचे प्राण । देऊं त्या भूषण अंगावरील। 
नामा म्हणे जेथें असे अभिमान | तेथें नारायण नाहीं नाहीं। 


९०७. ऐकावे चरित्र परीक्षितिराया। बरोबरी जाया एक असे। 
तोड़ोनियां पुष्पे करी अलंकार | घालीत श्रीधर तिजवरी। 
नये क्षणभरी योगियांचे ध्यानीं। घालितसे वेणी आवडीने । 
वंदियेली शिवें चरणींची गंगा । करीतसे भांगा नीट तिच्या। 
गोपिकांच्या वेषें प्रगटल्या श्रुती गुहया हें तुजप्रती सांगितलें। 
घेबोनियां तिसी गेला कुंजवना। व्रजांकुश चिन्हा उमटती। 
गोपिकांचा मेळा येतसे तांतडी। युगा ऐसी घडी झाली तयां । 
नलगेची शोध शीणती सकळा। न जाती गोकुळा नामा म्हणे। 


CN No NOTE 5७ ७: ७८ ७0 NING क्र (# छू ७ ७ «७ 


आरा 6 


6 


३६० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


९०८. चंद्राच्या प्रभेनें चमकती पाउले । दुरोनि देखिलें गोपिकांनीं । 
कृपणाचें धन होतें ते चळलें । तयांसि लाधले अवचिता । 
एकीमार्गे एक धांवताती नारी । आहे येथें हरी ऐसें वाटे | 
घेवोनियां रज लाविताती भाळा । पाहती सकळा न्याहाळूनि । 
बरोबरी नारी कोणी तरी असे । पाउलाचे ठसे उमटले । 
पापिणिगे आम्ही तुम्ही सकळिका । पुण्याची अधिका म्हणुन भोगी । 
बरोबरी तिसी होय अभिमान । झालासे स्वाधीन माझ्या देव। 
कडे घेसी तरी येतें बरोबरी । चालवेना हरी मज आतां। 
जाणोनि अंतर ठकबिलें भगवतें । नामा म्हणे तेर्थे रडतसे। 


९०९. मागोनियां गोपी आल्या तिजपार्सी । कोठें हषिकेशी सांग आम्हां । 
टाकोनियां गेला मज पूतनारी । येथेंचि मुरारी गुप्त झाला। 
वैकुंठनायका अगा नारायणा । दावी रे वदना एक वेळा। 
कृष्णाचे चरित्र सकळ करिती । मन रंजव्रिती नामा म्हणे। 


९१०. सरोवर कमळें तैसे तुझे नेत्र त्याहुनि विचित्र दिसताती । 
कृपाळुवा ऐकें अगा हषिकेशी। आम्ही तुझ्या दासी मोलाविण। 
कामरूपदैत्य मारितो आम्हांसी । भक्तांसी रक्षिसी कीर्ति जगीं। 
दीनासी रक्षिसी दुष्टांसी मारिसी। धर्माला स्थापिसी निरंतर । 
घेवोनियां शस्त्र मारावे सकळां । आलासे कंटाळा नामा म्हणे। 


९११. सुकुमार सांवळे जैसी रातोत्पळें । दावीं तीं पाऊलें कृष्णराया । 
ध्वजवज्रांकुश पद्म तें शोभले । दावीं तीं पाऊलें कृष्णराया । 
दमोनियां दुष्टां बाहेर काढिलें । दावीं तीं पाऊलें कृष्णराया । 
रांगतां अंगणी विमलार्जुन मोडिले । दावीं तीं पाऊलें कृष्णराया । 
अघासुरा हृदयीं उभे जी राहिले । दावीं तीं पाऊलें कृष्णराया । 
नामा म्हणे ज्यातें वरूणानें पूजिलें। दावीं तीं पाऊलें कृष्णराया । 


SN NNN ०७६ NAN NO NGM NNN 


A) 


३ । 
४ । 
५। 
६ | 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


३६१ 


९१२. सकळांचें तुझ्या हाती असे सूत्र यशोदेचा पुत्र नवसिया। 
नंदाचिया ऋणा फेडाया आलासी । कळलें आम्हांसी तुझ्याकृपें । 
तेहेतीस कोटी देव ब्रह्मा सदाशीव । प्रार्थिताती सर्व तुजलागीं । 
यादवकुळटिळका वैकुंठनायका । विधीच्या जनका भेट आतां | 
नामा म्हणे मुख दावी कृष्णनाथा । हरेल ही व्यथा वियोगाची | 


९१३. शरणागता तारी भवसिंधु त्वरीत । ठेवी बा तो हात शिरावरी | 
अरण्यांत दुष्ट दैत्यांसी मारीत । ठेवीं बा तो हात शिरावरी । 
बेणू पांवा जया हातांत शोभत । ठेवीं बा तो हात शिरावरी । 
घेवोनि शिदोऱ्या गड्यांसी वांटीत। ठेवीं बा तो हात शिरावरी | 
रक्षावया व्रजां उचलिला पर्वत । ठेवीं बा तो हात शिरावरी | 
सुवर्णाची कडीं भूषणें अमूप । ठेविता निष्पाप नामा म्हणे । 


९१४. अभिमानें घाला घातला आम्हांसी । म्हणुनि लपलासी देवराया । 
तुजवांचोनियां जाऊं पाहे प्राण। दाखबी वदन एक वेळा। 
मुकुट कुंडलें श्रीमुख सांवळें। केशरी लाविलें गंध भाळीं । 
पाहोनियां जीवीं होय फार सुख । हरेल ही भूक डोळियांची । 
तुजवांचोनिया आम्हां नाहीं कोणी । तिहीं त्रिभुवर्नी नामा म्हणे । 


९१५. आम्हावरी कां रे धरियेला राग। काय तुझें सांग आम्हीं केलें। 
रडतसों आम्हीं मारितसों हांका। विश्वाच्या जनका नायिकसी। 
कामाग्नीनें आम्हीं जळतो सकळ। करावें शीतळ अधरामृतें। 
नामा म्हणे देई एक वेळ भेटी । तुजसाठी कष्टी फार होतो । 
९१६. चरणासीं शरण तुझिया जे येती। तेचि उतरती भवसिंधु। 
लक्षुमीनें ज्यातें असे आराधिलें । ठेवीं तीं पाउलें स्तनावरी । 
आवडीनें शिवें मस्तकीं बंदिलें । ठेवी ती पाउलें स्तनावरी । 


१ 
२ 
ड़ 
४ 
५ 
१ 
२ 
३ 
डं 
५ 
६ 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
डे 


नामा म्हणे ऐशा करिताती स्तुती। शिंपीयेली क्षिती अश्रुपातें। ४ । 


३६२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


९१७. वाज्जबोनी वेणु पसरिलें जाळे । आम्हांसी न कळे कपटिया तूं । 
दुखवोनि सर्वां टाकियेलें बनीं । गेलासी वधुनी पारधिया । 
धरूनियां धीर न राहावे कृष्णा। देऊं मग प्राणा सकळिकां । 
सकळांच्य्या हत्या येती तुजवरी। नामा म्हणे हरि भेट आतां । 


९१८. त्रिश्विधतापें प्राणी होताती संतप्त । शीतळ करीत कथामृतें। 
अमृतापरी-स तुझी कथा अधिक। सांगतसो ऐक देवराया । 
स्वर्गी जें अमृत प्राशन करिती । पुण्य सरल्या येती मृत्यु लोकां । 
तुझी कथा देत अच्युत पदासी । न विचारी मानसीं याति कांहीं। 
नाहीं चतुन्राई बोबडे हे बोल । संतोषे विठ्ठल नामा म्हणे। 


९१९. गायी घेवोनियां जासी जेव्हां रना । आमुचिया मना दु:ख वाटे । 
सुकुमार स्मांवळीं जैसीं रातोत्पळें। त्याहुनि कोंबळे पाय तुझे। 
खड़े कांटे बहु कठिण तृण मुळें । ठेबीसी पाउले तयावरी। 
पावतोसी क्लेश अगा वासुदेवा । म्हणोनियां जीवा दुःख वाटे। 
सांगतसों ञआम्ही नित्य यशोदेसी। धाडूं नको यासी वनामर्ध्ये। 
नामा म्हणे” होय सकळांचा उद्धार। म्हणोनि श्रीधर वना जाय। 


९२०, तुजायांचोनियां वैकुंटनायका । आम्हांसी घटिका युग होय । 
अस्तमान इहोतां येसी तूं गोकुळीं। मुखावरी धुळी गोरजांची। 
कुरळ हे केश सुंदर नासिक । पाहोनियां सुख फार होय। 
लवती पांपब्नण्या न सोसवे आम्हां । अहिर्निशी नामा हेंचि गाय। 


९२१. टाविक्केयेलें आम्हीं पतिबंधुसूतां । आलोंत अच्युता तुजपाशीं। 
आमुची ही। इच्छा करिशील पूर्ण । आहेसी कठीण ठावें नाहीं। 
घालोनियां कूपीं कापियेला दोरा । साधियेलें वैरा आपुलिया । 


१ 
२ 
३ 
ड 
१ 
२ 
३ 
t 
५ 
१ 
२ 
३ 
1 
५ 
६ 
१ 
२ 
~ 
ड 
१ 
२ 
३ 


वरोनियां व्टाकी मोठासा पर्वत । म्हणती समस्त नामा म्हणे। ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 
९२२. तुझे भेटीविण । जाती सकळांचे प्राण । 
दया तुझिया मना । कां रे नये नारायणा। 
बोलवेना आतां । कंठ शोषला अनंता। 
ऐसें पाहोनियां । नामा म्हणे आली दया। 
९२३. देतसे दर्शन । सकळांसी नारायण । 
झाला सकळा आनंद । हृदयीं धरिला गोविंद। 
टाकोनियां आम्हां । कां गेलासी पुरूषोत्तमा। 


तुम्हां झाला अभिमान। नामा म्हणे सांगे खूण। 


९२४. सकळांची इच्छा करीतसे पूर्ण । भुलला श्रीकृष्ण त्यांच्या भावा । 
विमानीं बैसोनि सुरवर पाहाती । गंधर्व गाताती सप्तस्वरें। 
विणे वाजताती मृदंगाचे घोष । वाचे तो उल्हास वर्णवेना। 
न जाय चंद्रमा न जाती नक्षत्रे । पाहाती सर्वत्र रासक्रीडा । 
जलक्रीडा करी लक्षुमीचा पती। लाळ घोटीताती देवस्त्रिया । 
धन्य त्या गोपिका धन्य त्यांचें पुण्य । भोगिताती कृष्ण पूर्णब्रह्मा । 
नामा म्हणे होय कामाची ते पूर्ती । नव्हे वीर्यच्युती गोविंदाची । 


९२५, होता प्रातःकाळ सांगतसे तया। जावें येथोनियां शीघ्र आतां। 
क्षणोक्षणा पाहाती देवाजीचें मुख। येती सकळीक गोकुळासी | 
परिक्षिती ऐके ऐका कौतुकासी । होत्या त्यांजपाशीं त्यांच्या स्त्रिया । 
म्हणोनियां कोणी नाहीं विचारिलें । अंतरीं न कळे दुजियाला । 
यथामती रास वर्णिला देवाचा | संपूर्ण हे वाचा काय करी । 
चरित्र श्रवण करील जो कोणी। धन्य तोचि प्राणी नामा म्हणे। 


९२६. सरस्वती तीरी अंबिकेचें स्थान । गोकुळींचे जन जाती तेथें। 
करोनि पूजन करिती प्रार्थना । नंदाच्या नंदना सुखी राखी । 
सरितां भोजन लपाला आदित्य । नामा म्हणे तेथें राहाताती। 


३६४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


९२७. निद्रिस्थ सकळ तये वनीं व्याळ। गिळितसे बळें नंदालागीं । १ 


कृष्णा धांव वेगीं मज गिळी सर्प । काळावरी दर्प तुझा देवा । २ 
माझिया पाडसा येई रे धांबोन। दाखवीं वदन अंतकाळी । ३ 
आली काय तुज निद्रा रे कान्हया । माझिया तान्हया ऊठ वेगीं। ४ 
ऐकोनियां ऐसें बोलती सकळ । घालिती मुसळ सर्पावरी। ५ 
श्रमले सकळ सोडिना नंदाला । पिटी वृक्षस्थळा नंदपत्नीं। ६ 
उठे जगद्गुरू काय झालें माय। लावितसे पाय तयालागीं । ७ 
टाकियेलें तेव्हां सर्पे कलेवर । पुरूष सुंदर दिसतसे । ८ 
नामा म्हणे वाचे स्तवी विश्वंभरा । करूनि नमस्कारा जाता झाला। ९ 


९२८. खांद्यावरी पांवा कस्तुरीचा टिळा । चालत गोपाळ गाईमार्गे। १ 
यमुने पाबळीं गोपां पाचारीत । सिदोऱया शोभत पाठीवरी । २ 
भ्रजती पंक्ति करी तया गोपाळांच्या । संगें गोविंद त्यांच्या अखंडित। ३ 
नामा म्हणे बोनें विटो देऊं नका । वैकुंठनायका सांभाळावें। ४ 


९२९. श्रीमुख सुंदर वाटोळें । कैसें नीलोत्पल सांबळें। १ 
पैल पेंदा गडी धाकुटा। होय घोंगडें खांदा मोठा। २ 
थिरू वांसरें हाकारी। पुढें वाहती पावे मोहरी । ३ 
हातीं घेऊनि वेताटी। कैसा लागे वासरा पाठीं। ४ 
बाळांगोपाळांसहित मुरारी। खेळ खेळे नानापरी। ५ 
विष्णुदास नामयाचा दातारू। ब्रह्मादिकां त्याचा नकळे पारू। ६ 
९३०. गोवळे म्हणती कांहो आम्हां भितो । ब्रह्माहि वंदितो पायधुळी | १ 
गाई तृप्त करी कळंबाच्या तळीं । सोडिल्या शिदोरी दावरितसे । २ 
हमामा घालितां नव्हती माघारें। नाहीं भीत पोरें येत संगें। ३ 
नामा म्हणे काय भिऊनि राहिले । निवांतचि ठेले ब्रह्मादिक । ४ 


९३१. समस्त मिळोनि गोपाळीं । तया यमुनेच्या पाबळीं । 
कृष्णे मांडिली धुमाळी । कळंबा तळीं आनंद। १ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ३६५ 


वळुनि कांबळ्या वेटी। त्याही बांधिल्या मणगटीं । 
विवाद मांडिला निकटी । धुर्जटी कान्होसी। २ । 
आतां कृष्णा कवणे ठायीं । जासी तुजवरी आली डाई । 


आमची हमामा हुंबरी देई। उभा राहे पैं कांगा। ३। 
कृष्ण म्हणे मी एकवटू | तुम्ही आम्ही गडी वाटूं । 
गोबळी घातलासे हाटू । अति निकटू कान्हुसी। ४ । 


म्हणे बळीराम पहागा। बोल नव्हे तुम्हाजोगा। 
तुम्ही समर्थ श्रीरंगा । आम्हां कांगा भेटविसी । ५ । 
ऐसा सकळीं मान केला | तेव्हां कृष्ण संतोषला । 
आनंद चित्तासी पावला । म्हणे भला भला नामया। 


६ | 
९३२. मोर पिसा कुंचे ढळताती अपार । येताती कुमर यशोदेचे । १ । 
शिंगें पावे मोहऱ्या वाजती कुसरी । हुंब आखरी गगन गर्जे। २। 
मोतियांचे घोस चांदवे झळकती। कनक दंड ढाळिती रामकृष्णा। ३ । 
गौरजे डौरला पीतांबर भिजला। स्वेद जो दाटला मुखकमळीं। ४ । 
रूळती वनमाळा कंठीं गुंजाहार। तरू घोंस अपार खोविलें शिरीं। ५ । 
गजगती पाउलें ठेविती भूमीवरी । धन्य ते संसारी डोल देती। ६ । 
कुंकुम केशर रंगलें रातोत्पळ । ध्वज वज़ांकुश कमळ उर्ध्व रेखा । ७ । 
विम्रानें आकाशीं झालीं पै सकळ । धन्य तें गोकुळ म्हणती देव। ८ । 
देव पुष्पवृष्टी करिती कृष्णावरी। अंबर जयजयकारी गर्जतसे। ९ । 
माडिया गोपुरी पाहती सुंदरी । यशोदेच्या करीं निंबलोण। १०। 
ओवाळिला नाम्या शिप्याचा दातार । रखुमादेबीवर श्रीविद्ठल। ११। 
९३३. गड्यानों राजा की रे झाला। कृष्ण सिंहासनी बैसला । ध्रृ०। 
पांवा मोहरी घोंगडी। आम्हीं खेळु यमुने थड़ी। 

नाचा पाउला देहुडी । कृष्ण आमुचा की रे गडी । १ । 


३६६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


खेळु हुतुतु हुंबरी । थडक हाणो टीरीवरी । 
आतां चालिला दळभारी। आमुचे यशोदेचा हरी। २। 
कुस्ती खेळतां कासाविसी । शेंबुड खरकटे नाकासी। 
कडे घेऊं सावकासी। आतां बहु भितो यासी। ३। 
आम्ही तुम्ही सर्वे जाऊं । गाई वळावया जाऊं। 
त्याचे मानेंत बुक्या देऊं । जबळीं जावयासी भिऊं। ४। 
नामा म्हणे चला जाऊं । हात जीडोनि उभे राहूं। 
पाया पडून मागून घेऊं । जनींवनीं तोचि कृष्णजी ध्याऊं। ५ । 


९३४. कान्होबा निवडी आपुली गोधनें । ध्रु० । 
सात पांच पोळ्या तीन भाकरी। दीड कानोही एक पुरी । 
आम्हा धाडिलें वैल्या दुरी । आमुची ठकवून खाल्ली शिदोरी । काहो? । १। 
परियेसी शारंगधरा। तुझा बैल चुकला मोरा । 
सांगू गेलों तुझ्या घरा । पाठीं लागला तुझा म्हातारा । कान्हो । २। 
परियेसीं हृषीकेशी । गाई म्हशी दूध पिशी । 
वासरें प्यालीं म्हणून सांगशी । उद्यां ताक नहीं आम्हासी । कान्हो । ३। 
कान्होबा ओढाळ तुझ्या गाई । होत्या नव्हत्या कळंबा ठायीं। 


शिव्या देती. तुझी आई । काहो०। ४। 
विष्णुदास नामा साहे । देवा तूंचि बाप माये । 
अखंड माझे हृदयीं हिं | कान्हो० । ५ | 


९३५. अरे अरे कान्हया वेल्हाळा | तूं रे बरविया गोपाळा । 
तुज देखियेलें डोळां । रे धेनुवा हुंबरती। १ । 
माते दे वा शिदोरी । ऐसें हिणतसे मुरारी। 
मी जाईन वो दुरी । धेनु चारावयालागीं । २ । 
अलें बेले चिलें मेकें। सुरण गिंगोडी पैं तिखें। 
दह्याबांचोनी नव्हे निकें। शिदोरी ताके कालऊंनि । ३। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ३६७ 


वडजा वाकुडा पेंदा सुदामा । हेचि पांतिकर आम्हां | 
तेथें विष्णुदास नामा | उच्छिष्ट शितें वेंचितसे । ४ । 


९३६. मुक्ताफळ नथ नाकीं । चरणीं ल्याली वाळे वांकी। 


पितांबरें अंग झांकी । कृष्णाई माझी । १ । 
खांद्यावरी कांबळी। पायघोळ लांबली । 
पांघरली धाबळी । कृष्णाई माझी । २ । 
गाई पाठी लागली | पळतां नाहीं भागली। 
मायबहिण चांगली । कृष्णाई माझी । ३ । 
देहुडा पाउली । उभी माझी माउली | 
विश्रांतीची साउली । कृष्णाई माझी । ४ । 
कर ठेवुनी कटावरी। उभी भीवरेचे तिरीं। 
नामयाची कैवारी । कृष्णाई माझी । ५ । 


९३७. तळीयाचे पाळी वृक्षावरी बैसुनी । कैसा चातक बोभाईतो रे । 
तहाना फुटे परी उदक नेघे | मेघाची वाट पाहे रे। १। 
तैसा येई बा कान्हया येई बा कान्हया । जीवांच्या जीवना केशीराजा रे । ध्रु० । 
टाळघोळ कल्लोळ नानापरीचीं वाद्ये वाजती बोजा रे । 
रानींच्या नृत्या पैं नये तुजवीन मेघराजा रे । २। 
जळेविण जळचरा पक्षीवीण पिलीयासी तैसें झालें नामयासी रे । 
शंख चक्र गदा पद्य पीतांबर धारी अझुनि कां न पबसी रे । ३। 


९३८. गेलिया वृदावना तेथे देखिला कान्हा । संवगडिया माजी उभा ध्यान लागलें मना । १ । 
हरिनाम गोड झालें काय सांगों गे माय । गोपाळ वाहती पावे मन कोठें न राहे। २ । 
त्याचें श्रीमुख साजिरे वो कुंडले चित्त चोरे । सांडुनि अमृतधनी लुब्धलीं चकोरें। ३ । 
सांडुनी ध्रुवमंडळ आली नक्षत्रमाळा । कौस्तुभा तळवटी वैजयंती शोभे गळां । ४ । 
सांडुनि मेघराजु कटिसूत्री तळपे विजू । भुलला चतुराननु तया नव्हे उमजू । ५ । 


३६८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


सांडुनि लक्ष्मी निज गोपाळासी बोले गुज । अचोज हा चोजवेना ब्रह्मांदिकां सहज । ६ । 
बांजट धीट मोठी ऐसी कवण असे खिळू । भरती हरणी पार्यी मुरडीव वांकी सोजळू । ७ । 
त्याचें पायींची नेपुरें वाजती वो गंभीरें । लुब्धलिया पक्षयाती धेनु पाचारी स्वरें । ८ । 
आणिक एक नवल कैसे स्वर्गी देव झाले पिसे । ब्रह्मादिक उच्छिष्ठाागी देखा जळी गरले मासे। ९ । 
आणिक एक नवल परी करीं घेऊनि शिदोरी । सवंगड्या वांटितसे नामया स्वामी मुरारी । १०। 


९३९. येत येत उभा राजबिदीं । सर्वे चाले गोपाळांची मांदी। 
नारी पाहती उभया बिदीं । एकीच्या धरूनि बाहवा खांदीं। १ । 
हरिहर वंदना सादृश्य लोचना। डोळ्यां वेगळा न बा जासी कान्हा । 
अरे कान्हा मनमोहना । गोपी भुलल्या तुझिया गुणा । ध्रु०। 
चतुर्वेद भाट सांगते । साही वर्णिती रामकृष्णाते । 
श्रुति स्मृति विद्यावंतें। जय जय म्हणती कृपानिधितें। २ । 
येत येत उभा रहात। सुदाम्याच्या खांद्यावरी हात। 
समदुष्टी गोपिका न्याहाळीत । चैतन्य चोरोनि आनंदें डुल्लत। ३ । 
ऐसा कृष्ण सौभाग्यसुंदर। लावण्य गुण रत्नाकर । 
विष्णुदास नामयाचा दातार । भक्तिभावे वोळंगा सारंगधर । ४ । 


९४०, रात्र काळी घागर काळी । यमुनेजळें ही काळीं वो माय । १ । 
बुंथ काळी बिलवर काळी । गळां मोती एकावळी काळी वो माय। २ । 
मी काळी कांचोळी काळी। कांस कांसिली ते काळी वो माय । ३ । 
एकली पाणिया नवजाय साजणी | सर्वे पाठवा मूर्ति सांवळी वो माय । ४ । 
विष्णुदास नाम्याची स्वामिणी काळी । कृष्णमूर्ति बहु काळी बो माय। ५ । 
९४१. गौळणी तकविल्वा। गौळणी ठकविल्या | एक एक संगतीनें। मराठी कानडीया । 

एक मुसलमानी। कोंकणी गुजरणी। अशा पांचीजणी गौळणी ठकविल्या। ध्रु० । 
गौळणी सुंदरी । गौळणी सुंदरी । गेल्या यमुनेतीरीं । बसे ऐटरिबं साम कांती गा । 
गोविंदाने वस्त्रे नेली कळंबावरी । स्नान करोनियां त्या आल्या बाहेरी । १ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ३६९ 


लडोबा गोविंदा। लडोबा गोविंदा । निवारणी आज ।आडचाल्लो पडचाल्लो | 
शीर फोड्या न कोडो | मारी कन्हय्या पानी खेळ्या न खेलों । २ । 
देख रे कन्हय्या । देख रे कन्हय्या । मै इज्यतकी बडी । कदम पकडुंगी । 
मैयां कूटोजुडी । मेरी चुनरी दे मेरी ले दुल्लडी। ३। 
देवकी नंदना देवकी नंदना । तूं एक श्रीपती । उघडी हिंबाची तुज विनवुं किती । 
पायां पडत्यें बा । मी येत्ये काकुळती । माझी साडी दे । घे नाकाचें मोती । ४ । 
पावगा दाताला । पावगा दाताला । तूं नंदाचा झिलो । माकां फडको दी । 
मी हिंबान मेलो । घे माझो कोयतो । देवा पायां पडलो । ५। 
ज्योरे माधवजी । ज्योरे माधवजी । मै शरण थई । तनका काकैपी। 
बाप दयाळ तूंही। मारी साडी आपो । हातणी ले कंकणी । ६ । 
इतुकें ऐकुनी । इतुर्के ऐकुनी । देव बोले हांसोनि। 

सूर्या दंडवत करा कर जोडुनी । 
नामा विनवितो। म्हणे सारंगपाणी । गौळिया ऐक तूं । धन्य तुझी करणी । ७ । 


९४२. कान्हां तूं आजि कां झालासि बेभान ।ध्रु०। 
तूं तो आमुची गडी । म्हणोनि मी केली खोडी । घालूं हुंबर यमुनेची मोडूं मान। १ । 
होसी तूं आमुचा बळी । म्हणोनि म्यां केली कळी।ते्थे कशाचा काय गुमान । २ । 
जरी तूं होसी सखा। होऊं दे जाला वाखा । चल रूपवती घरी घेऊं मान । ३ । 
समजूनियां देव। येक नामा नामदेव । झाले ते हरपले या द्वैत भान। ४ । 


९४३. भला तूं हरी कळलासी रडीवाला । ध्रु० । 
विधीचे अक्षर खरें हें असतां । अजासुताचे कां झाले हाल । १ । 
पाराशरसुत वरचढ झाला । म्हणून कां त्वां फुगविले गाल। २। 
बळीनें तुज पाहे खरीद केलें । खर्चून तो धनमाल। ३। 
नामा मनीं निर्भय गुरू कृपे । तुजलागी देतो हे प्रतिख्याल। ४ । 


९४४. तुम्ही थोलल्या पातलाचे लेक । तुम्हा मंदील ले गलीब आहे एक । 
कलंबा तली ले खेलाय सकलीक । आम्हा म्हंतो ले जाय गायी लाख । 


३७० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


किती धाऊले काता मोलला पाई।१। कान्होबा संभाल आपुल्या गायी । धृ० । 
आम्ही आपुलाल्या घलाला जातो भाई । इथं ल्हायाचा लाग आमुचा नाही । 
तुझी संगत ले संगत कलली भाई।२। कान्होबा संभाल आपुल्या गायी। धृ० । 
काली पिवली ले गाय आहे सोनेली । या गवल्याची धवली गाय पलाली। 
आम्हां देखतले कलतील मालामाली । हिलोनी नेतीलले काठी आणि कांबली। ३ । 
काल बलाच ले बलाच खलूच खाल्ला । गुल बील घालून ले बलाच गोल केला । 
आम्ही निबलक ले म्हणोनि थोला दिला । तुला वातलं ले याला काय कलतच नाही । ४ । 
यमुनातीली ले नित्य कलीता अंघोली । आम्हा म्हणती ले जाय आण शिदोली । 
कशी आणू ले वलण आणि भाकली । माझा लवला ले काम कलीतो भाई । ५ । 
किष्णा भला ले भला होसी खेलिया । म्याच जिंकुनि ठे साल्या गेल्या कवल्या । 
आम्हा म्हेतो ले मिलून खेल गड्या । घलला जातो ले गायी निवडुनी देई। ६ । 
कृष्ण म्हणे रे उभा राहे बोबड्या । तुझ्या गायी रे मीच राखिन गड्या । 
नाही धाडित रे गोपाळांच्या जोड्या । विणुदास गामा म्हणे रे गोष्टी रोकड्या पाही । ७ । 


९४५. ध्यान सांबळें गोकुळींचें। धांव पाव वेगीं हरी सांवळिया । ध्रु० । 
सांवळीसी आंगी उटी। सांबळी कस्तुरी लल्लाटी। 
सांबळीसी कांसे कसियला करीं । गोवळिया | 
सांवळीसी तनु बरवी। सांवळें वृंदावन मिरवी | 
सांवळ्याशा तुळसी कानीं । मंजुरिया कोंबळिया । २ । 
सांवळीसी कंठीं माळा । सांवळें हृदयीं पदक विशाळा । 
सांबळ्याशा गोपी केल्या । ओंवळ्या गोंवळिया । ३ । 
सांवळिसी हातीं काठी | सांवळासा कांबळा पाठीं। 
नामयाचा स्वामी गायी राखी । धवळ्या आणि पिंबळ्या। ४ । 
९४६. देहुडा चरणु वाहातसे वेणु । गोपिकारमणु स्वामी माझा । १ । 
देखिला गे माय यमुनेचे तीरीं । हात खांद्यावरी राधिकेच्या। २ । 
गुंजावर्ण डोळे माथा बाबर झोटी । मयूर पिच्छ वेष्टी शोभतसे । ३ । 
सगुण मेघःश्याम लावण्य सुंदर । नामया दातार केशवराज । ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


९४७. कोकिळेचिकळा रलाची ते कीळा । माणकीं सोज्वळा वर्णु हरीचा । 


वृंदावनी वेणु वाजे रूणुझुणु | वेध तनुमनु गोपाळांचा । 
देहुडा पाउलीं हरि गोपाळा गोजिरी । वाहाती ते लालोरी हरी छंदें। 
वेधलीं वनचरें गोधनें अपारें। पक्षीकुळें साचारें तल्लिन झालीं । 
यमुनेचे उदक जळचरें सम्यक। पाताळीं पन्नग ऐको ठेली । 
ऐसे कृष्ण वेधें तल्लिन झाले बोर्धे । नामा म्हणे वेणुछदें स्थीर झाली । 


९४८. अ्धरीरचे अमृत सेविसी एकला रे । काय पुण्य केलें नेणों पावया तूं । 
तुळशीच्या माळा शोभति गोपाळा । तयाहूनि आगळा पावया तूं । 
सोळासहस्त्र गोपी बोलतील प्रौढी । अधरींची गोडी नेली पावया तुवां । 
विष्णुदास नामा केशवीं सौरस। उद्धरिला वंश पावया तुवां । 


९४९. चिदानंद दोंदिल बाळ डोळस । कृष्ण खेळवीता निवे मानस । 
सये आन कांहीं या जीवा नावड़े। चित्त गुंतलें तया सुखा न निवडे। 
देहा गेहा आठव नाहीं सर्वथा । स्थिति बाणली सहज रूप पाहतां । 
तेज सांबळें दृष्टींत कोंदलें । तेणे प्रकाशे सबाहा मन माझे वेधले । 
वृत्तिसहित इंद्रियें परतलीं । कृष्णरूपीं मिळोनियां गेलीं । 
नामया स्वामी आदि परंपरा। आवडता आहे तो माझा सोयरा । 


९५०. चिदानंद दोंदिल बाळ सांवळें। कृष्ण पाहतां नयनीं मन मावळे । 
तें सुख कवणे वाचें बोलिजे । चित्त चैतन्य समरसें भोगिजे । 
परा परतली पश्यंति तन्मया । मध्यमा वैखरी पावली हो लया । 
आलिंगना लागुनि बाह्या स्फुरती । देह न दिसे पाहतां कृष्णमूतिं । 
तेथें आर्तीचा आनंदू गोठला। तो हा कृष्णरूपं अंकुर उठिला । 
नामया स्वामी सबाह्याभ्यंतरीं। गेले रसरंग गोकुळाभीतरीं। 


९५१. चिदानंद चिद्रूप चित्त चिन्मय । बाळ यशोदेचें आनंद अद्टय। 
सत्य अभिनव सुख याच्या दर्शनीं। मिठी पडली पाहतां रूप नयनीं । 


३७२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


दृष्टी या डोळियां आड रिघोनि। तनु मनासी केली भुलवणी । 
आंत बाहेरी निज सुख वावरे । नित्य नूतन जीवलगा विसरे। 
आपरूपीं रूप सकळां केलें । गोपी गोपाळां धेनु वत्सां भुलविलें । 
नामया स्वामी आनंद उदधि । माजी बुडोनियां गेली देहबुद्धि। 


९५२. चिदानंदघन चिन्मय बाळकृष्ण। खेळवितां मन होय उन्मन । 
सुख अनुभवी अनुवाद खुंटला। विश्वंभरीं तोचि अनुवाद गोठला । 
दुजें न दिसे उपमेसी द्यावया । मन न मिळे आन सुख घ्यावया । 
ज्ञाता ज्ञान हेंचि अद्वय । ध्याता ध्यान ध्येय हेंचि निरामय। 
जन्मोजन्मींचें पुण्य संचित । झालें गौळियांचे काय मूर्तिमंत । 
नामया स्वामीची अनुपम्य आवडी । चित्तें दिधली प्रेमरसीं बुडी। 


९५३. मस्तकीं ठेखुनियां डेरा । करूं निघाली विकरा । 
साच करितसे पुकारा । म्हणे गोविंद घ्या वो। 
बोल बोलती आबळा। तंव त्या हांसती सकळा। 
मुखी पडियेला चाळा। या गोपाळाचा । 
दहीं म्हणावासे ठेले । वाचे गोविंद पैं आलें। 
चित्त चैतन्य रंगले । कान्हु चरणीं बाई वो। 
उन्नतीये बोलती नेती । चालता गजगती । 
कान्ह वांचुनी चितीं । आणीक नेणें बाई वो । 
जाऊनियां बळीच्या द्वारां । त्रिपांड केली वसुंधरा । 
कैसा सामावला तुमच्या डेरा। दाखवी बाई वो । 
वृद्धा गौळणी पाचारिती। आणी वो अरूता श्रीपती । 
कोठें गोविदु विकिती । नाहीं देखियला बाई वो। 
श्रीरंगी रंगला जीवु । म्हणे घ्यावो हा माधवु। 
बरवा रमापती गौरवु । साच आणियला कैसा। 


३ । 
४ । 
५। 
६ । 


१ 


| 
२। 
३ । 
४ । 
५। 
६ । 


७ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ३७३ 


बाळा भरूनियां डोळा । देखे श्रीरंगु सावळा। 
बेधीं वेधल्या सकळां । गोपी स्मरण करा साचे | ८। 
गोविंद गोविंद म्हणा वाचे। गोविद स्मरण करा साचे । 


दोष हरती जन्माचे। छद लागला तयाचा । ९। 
नामया स्वामी हो मुरारी। मज पाहतां अभ्यंतरी । 
शेखी व्यापिले निर्धारी । मनुष्यपण । १०। 


९५४, कृष्णाचे कीर्तन नावडे ज्या नर । जन्मोनि अघोरा पडे नरकी । १ । 
कृष्णश्रवण नाइके जो कानीं । तयासि मेदिनीं ठाव कैंचा । २ । 
कृष्णविष्णुकथा नावडे पैं नित्य । तयासी पैं सत्य गृहबाधी । ३ । 
रामकृष्ण हरी न पाहे पै जो मूर्ति। तया यम नेती अंतीं जाणा । ४ । 
नामा म्हणे हे नर कलियुगी उदंड । घरोघरीं पाखांड करिताती । ५ । 


९५५. धांबधांव कृष्णा नारायणा हरी । केशवा मुरारी पांडुरंगा । १ । 
धांव कृष्णा पाहे दीनबंधु । लौकरी गोविंदु धाव आतां । २ । 
धांव कृष्णा प्रेम देई अखंडित । नेणे तप तीर्थ व्रतदान। ३ । 
धांव धांव माझा पाहू नको अंत। नामा म्हणे मात येके बापा । ४ । 


९५६. धेनुसुराने कोवळी । चरोनी बैसल्या पाबळा । 
घडीया घालून कांबळी। वरी वनमाळी बैसला । १। 
तेही केला संप्रधारू। म्हणती क्षीरभोजन करू। 
पैल होडीकरेसी पाचारु । सरळ स्वरूप घातला। २। 
आता होडीकर येई वो। आम्हां तू दूध देई वो । 
कृपाळू लवलाही वो । प्रेमपान्हा आई मज देई। ३। 
गौतमी भागीरथी । गंगा यमुना सरस्वती। 
रेवा सीधु भीमरथी । कृष्णा भद्रा वेदवती वैतरणी। ४ । 
ऐसे नामे आळविती। गोपाळ धेनु पाचारिती । 
पेंधा सांगे तयाप्रती । सखेनो प्रीती परियेसा । ५ । 


३७४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


९५७. घोंगडीचिमणी गोपाछाच्या मेळी। काला वनमाळी खेळतसे। १ । 
गाईसमागमे हाती पावा काठी। माथाबीन मोठी शोभा ते। २ । 
एकाएकी बोले ऐक नारायण | पहिले खेवणा आमुचे । ३ । 
उभा राहे आता उशीर झाले। नामा म्हणे केले समाधान । ४ । 


९५८. कृष्ण म्हणे आवघ्या गोपाळा । चला जाऊ यमुनेपातळा। 
पेंदा म्हणे बा घननीळा। त्वा चोरिला आमुचा कांबळा। १ । 
कान्होबा निवडी आपुल्या गाई । आम्ही राखतू नाही रे भाई । श्र. । 
वाकड्या म्हणे बा शारंगधरा। तुझा बैल चुकला मोरा। 
सांगो गेलो तुझा घरा । पाठी लागला तुझा म्हातारा। ३ । 
ब्रैसोनिया खड़कावरी । कृष्णे खादली शिदोरी । 
विष्णुदासनामा होता जवळी । तेणे प्रसाद मागितला । ४ । 


९५९, गोपाळ गौळणी मिळोनिया जसवंती । आवलोकिली ती कृष्णमूर्ती । 
म्हणती काळी झाली अंगकांती । कवण हेतु विचारा । ध्रु. । 
तव प्रथम सखी म्हणे मज गमले । यासी कृष्णपक्षी जन्म झाले । 
म्हणोनी शरीर पालटले । काली तनु पै झाली। १। 
कृष्ण बहु काळा सांपे दिसतसे नीला । बळ त्या देते वेळोवेळा । 
तातकवळे शिणला । २। 
दुसरी सांगे यशोदेसी। 
प्रत्यक्षासी प्रमाण काय गे आमुचा डोळा चुकविसी। 
मागे गाई दुहोनी पिसी। उद्या ताक नाही आम्हासी । ३ । 
सुदामा म्हणे यदुकुलटिळका । मज मागावया धजिले टाका। 
मागे मोहोरी पावा वेदिका । त्वा चोरीली माझी शिदोरी का । ४ । 
पांच पोळीया तीन भाकरी। दीड कानवला एकची पुरी। 
आम्हा चळतीया धाडीसी दुरी । त्वा ठकवोनी खादली शिदोरी। ५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ३७५ 


नामयाचा स्वामी खेळे । आवघे गोपाळ बोलावीले । 
प्रेम सप्रेमे आलिंगीले। मग आनंदे चालियेले। ६ । 
९६०, आवघे गोपाळ मिळोनी सकळी । गेले यमुने पातळी । 
कृष्णे मांडिली धुमाळी । कळंबातळी खेळतसे। १ । 
हमामा हुंबरी घालू कान्हो गोवळीया। ध्रु. । 
वळूं नका बळीच्या वेठी । वोढोनी बांधिल्या मनगटी । 
बाट चालू हटाहटी। तुजसी कान्हो गोबळीया । २ । 
कृष्ण म्हणे मी येकटु । आम्ही तुम्ही गडी वाटु। 
मग पाहु लाग पादू । मजसी हट मांडियेला। ३। 
नामा म्हणे हुंबरीच्या मिसे । कृष्णे लावियेळे पिसे । 


क्रायावाचा मानसे । तयासी कैसे विसरावे। ४ । 
१६१. उदयाचे उषःकाळी। गोधने सोडिली गोपाळी। 
प्रेऊनी मातेजवळी । हरी शिदोरी मागतसे। १। 
पाये घातली शिदोरी। पत्रशाखा प्रभावळी। 
याची न वर्णवे कुसरी। ब्रह्मादिका वेदासी। २ । 


फधने सोडिली तयेवेळी। सबवे गोपाळाचे मेळी। 
हणे विष्णुदास नामया। विष्णुमूर्तीचे प्रेम आम्हा। 
गायोज्य निजधामा । या समस्ता गौळीया। ३ | 


६२. अगे सखीयानो तुम्ही माझा कृष्ण नाही देखिला । 

अगे हा कोठे हरवला सुखठेवा । ध्रु. । 
गाविण फुटे कंठ जीवा नाही उरी । आणा गे झडकरी बाळ माझे । १ । 
ई रे कान्होबा वाट पाहे तुझी । सोय तू का माझी सांडीयेली । २ । 
गे मी अभागिणी कृष्णरूपाची मेघे धणी। अगे या गाई वृंदावणी राखियेल्या। ३ । 
पे जरी जाणते दुरी जावो नेदी ते। क्षण न विसंबीते बाळ माझा । ४ । 


३७६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


परतोनी नयनी वाट पाहे अवघे वेळे । दृष्टी देखेन डोळे निवती माझे। ५ । 
माज्या कृष्णाच सवंगडे सकाळी उठोनिया येती । 
चाल म्हणती वेगी सांगाविया। ६ । 
आता मी कवणा वो धाडुं त्यासांगाते । कृष्णावीण अनाथे दिसताती। ७ । 
माझीया कृष्णाचे सवे गाई आणि वामुरे। न विसंबे गे क्षणभरी। ८ । 
आता त्याचा कोण करील प्रतिपाळ । सांडुनी गोपाळ गेला यासी । ९ । 
कृष्ण वेणुनादे गाजे। निवबी गोकुळ तान्हे माझे। १०। 
त्रिभुवनीचा प्रकाश मावळला । पडजला दाहीदिशा अंधकारू। ११। 
नामयाचा स्वामी मेळवागे तुम्ही । माझा चिंतामणी यादवराव । 


९६३. निरस तरु आले पालया रे। बांझा गाई त्या झाल्या कामधेनु रे । १ । 
तुझेनी साजिरे वरज गान्हा रे। आम्हा गौळीया घरी तूं बाळ तान्हा रे श्रु. । 
घरोघरी मोतीयांच्या रंगमाळा रे । चहुकडे अवतरली सिंधुबाळा रे। २ । 
भूमी मर्यादा सांडोनी पिकली की रे । जाला सुकाळ आमुचे गोरस विकेरे। ३ । 
धन इच्छेची सुवर्णवृष्टी करी रे। जाला सुकाळ राशी धान्याच्या घरोघरी रे। ४ । 
नामयाचा स्वामी केशवराज रे। आकळ कळा न कळे महिमा तुझा रे । ५ । 


९६४. द्वारे अडकोनी गौळणी। कसे गे या सांजवणी। 
मागे कृष्णाची करणी। काय करीता झाला। १। 
सादोनी चारी मुले । त्यासी हळुहळू बोले। 
लोणी खाल तरी या रे मज सांगाते। २ । 
ऐसे विचारुनी हरी । प्रवेशला तयेचे घरी। 


नेणो कवणे कुसरी । संचरला तेथे। ३ । 
बाहेर तैसीच कवाडे । आपण भीतरीलकडे । 
धांडोळीतसे नीवाडे । सत्त्व गोरसाचे । ४ । 


चांग चोर श्रीपती। तो न कळे वेदश्रुती। 
तो म्यां लोणी खाता निगुती । देखियेला सये । ५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


९६५. धाबोनिया येती मात कंसापुढे । येणे बाळे ख्याती थोर केली । 


१ 


अहो यमुनेजळीची कमळे आती भ्यासूर । ती कंसासुरे आणविली । २ 


कमळे झाडे कोण सांगणे अभय। को मी आणीन कंसालागी । 


३ 


तू अज्ञान बाळे खेळु जाय कान्हा । अणिक कामना तुज काय कळो। ४ 
आमचे मी जाईन गोधना गे पाठी। कांबळी गे काठी देई मज। ५ 


९६६. दैत्य दानव वधुनिया हरी । आपण राज्य करी मथुरेचे । 
कृष्ण केशीराजा स्वामी नामयाचा। प्रताप तयाचा वर्णितसे। 
वैराग्य बहुतापरी आदळसी | प्रपंच स्वार्थासी बुडविला । 


१ 
२ 
३ 


अनुतापी नित्य नाहीं कदाकाळी। संचिताची होळी केली तेणे। ४ 
पवित्रता वाचा व्यर्थगमाविसी। शेवटी तुजसी यमपंथ। ५ । 
नामा म्हणे जीव कासया ठेवावे। नाही जरी जावे जन्म वाया। ६। 


९६७. गोधनाचे पाठी । पैल गोपाळ शेबटी। 
रुणुझुणु रुणुझुणु । रुणुझुणु वाहे वेणु । 
नामया दातारु । कान्होबा पेंढारू । 


९६८. नाचो नेणसी आज काय रे मांडीरे । सांग कवण सवीले रुसलासी। 
तुज देईन लोणी म्हणतात गौळणी । नाच शारंगपाणी क्षणभरी । 
भावाच्या लोभा हालबी बाहुली । आनंदे माऊली स्फुंदतसे। 


९६९. घागरीया छदे मागे पुढा काठी। पाऊले प्रौढी हालवीतु । 
नाचे रंगणी शारंगपाणी। देव विमानी आनंदसी। 
तेणे दुमदुमले दिग्पाल शेषाचा मस्तक । नवल हे बालक म्हणे नामा। 
९७०. धीरू नाच रे बाळा मी सांगेन नंदा । घेतलीया धंदा नेणसी सांडु । 


नाचोनिया सुख दाविसी मज । जीवुती तुज राखु तान्हुलीया। 
बहुसाल धीरू नाचसी हृषीकेशी । अवसरु नामयासी देई बापा । 


A A) >> NM A «७ NN A «७ 


३७७ 


३७८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


९७१. गौळीया घरी विचरुतु । बाळके बाळे उठवीतु । 
नवनीत भांडी उघडीतु । हळुहळु कान्ह्या । 
भक्षी घृत कवळ । घ्या घ्या म्हणती गोपी सकळ । 


१। 


हासती गदारोळ । करी गौळी आणि गौळणी। धरु. । 


आलगटू आलगटू कान्हा । आलगटू आलगटू कान्हा । 
आलगटु आलगटु कान्हा । नवौ कैसा बाईये। 
येईलीया उपरी पुसती गौळणी। हा कवणू विचरती आमुच्या सदनी । 
येरु म्हणे मी श्रीहरी । यशोदानंदनु वो । 
तरी का एवढा वेळ येथे। मंदिर चुकलो म्हणते। 
तरी घागरी का उघडीत। नवनीताच्या 
काढीतो मुंगीयाच्या हारी । तव ते हासिन्नले गौळी। 
तरी लेकुरे का चाळविली। आमुची तूं बारे। 
उद्या कवण्या रानात हो नेतो । म्हणोनी शब्दे पुसतो। 
नामा म्हणे प्रेम कैसे देतो। निरोपितो संता। 


९७२. कंसासुर सारे करोनि विचार । धाडती अक्रुर गोकुळासी । 
अक्रुरा आनंद झाला असे फार । पाहीन श्रीधर डोळेभरी । 
आजी होईल माझ्या जन्माचे सार्थक । वैकुंठनायक पाहीन मी। 
उजवे जाती काग वाम जाती मृग। पाहीन श्रीरंग स्वामी माझा । 
शुभ हे शकुन मागी हे होताती। पाहीन भूपती वैकुंठीचा । 
येथुनियां माझी सरली येरझार । कंसानें उपकार केला मोठा । 
आजी माझे पितर उद्धरती सकळ | पाहींन गोपाळ कृपासिंधु । 
नामा म्हणे आला गोकुळासन्निध । हृदयीं आनंद न समाये! 


९७३. चौदाजणी ज्याच्या चरणाते पूजिती । त्याची घेईन माती आपुल्या शिरीं। 
एकांती अर्चन करिती धूर्जटी । त्यांसी बोलेन गोष्टी आवडीनें। 


| 


३ । 


४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


प्रप्तऋषि ज्याचे वर्णिताती गुण। करीतसे ध्यान ब्रह्मा ज्याचें । 
बारी वेद ज्याची वर्णिताती कीर्ति। करिताती स्तुति साहीजण। 
नेहेतीस कोटि देव जयातें पूजिती। श्रुति वर्णिताती गुण ज्याचे । 
शक्षुमीचा पति ध्याती सनकादिक । पाहीन श्रीमुख एकवेळां । 
वृथ्वीचा हा भार करावया दूर । म्हणोनि अवतार घेत असे । 
गामा म्हणे आला यमुनेजवळी। उतरला खालीं रथाचिया । 


१७४. धन्य ही यमुना धन्य हें गोकुळ । वृक्षादि सकळ धन्य धन्य। 
बन्य ह्या गोपिका धन्य हे गोपाळ । पक्षादि सकळ धन्य धन्य। 
धन्य गोवर्धन धन्य वृंदावन । नंदाचा नंदन क्रीडतसे। 
बन्य ती यशोदा धन्य तिचा पति। अखंड पाहाती मुख ज्याचें । 
गायी घेवोनियां देव गेला राना । ध्वजवज्रांकुश चिन्हां उमटती । 
त्रीं अश्रुपात उतरे रथाखाले । गडबडा लोळे तयावरी । 
ह्यादिकां दुर्लभ येथील ही माती । घेवोनियां हातीं मुखी घाली । 
पमा म्हणे पुढें चालिला त्वरित । देखे गडियांत परब्रह्म । 


!७५. तनु हें आकाश चंद्रमा तें मुख । असे निष्कलंक परीक्षिती। 
[णिमिचा चंद्र त्याहुनि अधिक । शोभत श्रीमुख कृष्णजीचें । 
गेंवता हा शोभे नक्षत्रांचा मेळा । खेळत सांवळा जगद्गुरू । 
जयंती माळा किरीट कुंडले । अक्रूरे देखिले दोघेजण। 
गडोनिया हात घाली नमस्कार । वाहतसे नीर क्षणोक्षणीं। 
गमा म्हणे त्वरें धांवे हषिकेशी । धरीत पोटाशीं अङ्कुरातें। 


७६. भेट देई मज म्हणे बळीराम । न वर्णवे प्रेम अङ्कुराचें । 
द्यासी पुसती अवधे गडी तेव्हां । कोण रे हा बाबा आला येथें । 
पुल्या कान्होबाच्या पायां कां पडतो । काय हा मागतो सांग आम्हां । 
क्रूर बळिराम घरीं आले गोपाळ । नंदादि सकळ भेटीयेले 


३७९ 


३ । 
| 
ष्‌ 


द 
७ 
८ 
१ 
२ 
३ 
ड 
५ 
द 
७ 
८ 
१ 
२ 
३ 
४ 


प्‌ 
६ 
१.| 
२। 
३ । 
४ । 


he 


३८० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


मधुपर्कविधि करीती पूजन । म्हणे धन्य दीन आजीचा हा । ५ । 


अक्रूराबरोबरी करिती भोजन । पुसे वर्तमान मग त्यासी । 
भक्त माझें दैवत जगा दावी मात । कृपाळु बहुत नामा म्हणे। 


९७७. प्रातःकाळी मात झाली गोकुळांत । जातो भगवंत मथुरेसी। 
गौळणींचा मेळा मिळाला सकळ । पिटिती कपाळ आपुले हातें । 
एकी त्या घालीती केंसामध्यें माती। एक त्या लोळती भूमीवर। 
आम्हां सोडूनियां तू रे कैसी जासी । तुजविण पिशीं आम्ही सर्व । 
कोणीं रथापुर्ढे जाऊनि पडती। आक्रोशे रडती सकळीक । 
अक्रूर नव्हे बाई मोठा असे क्रूर । नामीं निरंतर क्रीया वसे । 
अक्रूरा आम्ही सर्व पसरीतों पदर । नेऊं नको श्रीधर मथुरेसी । 
नामा म्हणे शोक न वर्णवे आतां । झाला तो हाकिता रथ त्वरें। 


९७८. रडे मोकलुनि धाय। देवा आतां करुं काय। 
राहुं कोणाचा आधारा । सांग आतां विश्वंभरा। 
तुजवांचुनि दाही दिशा | बोस वाटे जगदीशा । 
नंद म्हणे देवा। टाकुनि गेलासी यादवा। 
गड़ी म्हणे हरी । खेळूं कोणा बारोंबरी। 
ऐसे अक्रोशें रडती। नामा म्हणे धन्य भक्ति । 


९७९. ब्रह्मनिष्ठ तेव्हां स्थिरावला चित्ती । अक्रूराचे गळती दोन्ही नेत्र। 
दहींदूधतूप भरिल्या कावडी । चालती तांतडी सकळीक । 
चिंतेने व्यापिले अक्रूराचें मन । काय वर्तमान होईल नेणें । 
नरनारी शोक करिती सकळ। दुराचारी खळ कंस आहे । 
मारगीं स्नानासी उतरे अक्रूर । रथावरी किशोर नंदजीचे । 
सोडोनियां घोड़ी चालिला तांतडी । दिली असे बुडी जळांमध्यें। 
दावोनि कौतुक निरसी त्याचा धाक । सांगतसे शुक परिक्षिती । 
जुंपोनियां घोड़ीं चालिला सत्वर । लोपे दिनकर नामा म्हणे। 


६ 


७ 
१ 
२ 
३ 
ड़ 
५ 
६ 
७ 
८ 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
द 
१ 
२ 


~ 


४ 
५ 
६ 
७ 
८ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


९८०. जोडोनियां कर विनवी विश्वंभर । चलावे मंदिरा सकळिकीं । 
अनाथावरी कृपा करा कृष्णनाथा। ठेवीतसे माथा पायांवरी । 
मारूनियां कंस येईन तुझ्या घरा । आग्रह अक्रूरा करू नको । 
सकळ समुदाय मथुरेचे बनीं । सहीत चक्रपाणि म्हणे नामा । 


९८१. प्रातःकाळी गडी उठे कृष्णराम । पाहावया ग्राम चालियेले। 
मागती रजका देईना तो वस्त्रे । वधी नख शस्त्रें पापियासी । 
ती ठायीं वांकड़ी नीट केली तिसी । तिनें चंदनासी लावियेलें। 
जोडोनियां हात विनवी सुदामा | चला मेघःशामा घरा माझ्या। 
वस्त्रे देती तेव्हां मथुरेचे लोक । नरनारी मुख पाहाताती। 
मोडितां धनुष्य येती रक्षपाळ । नामा म्हणे खळ वधियेले । 


९८२. इच्छामात्रे मोडी ब्रह्माडाच्या कोटी। चालिला जगजेठी कंसद्वारा । 
मदोन्मत्त हस्ती देखोनियां हांसे । पीतांबर कांसे खोवियेला। 
सांवरोनी हात केसा देत गांठ । खोंबरितसे नीट वैजयंती । 
खंब ठोकोनियां राहे पुढें उभा । सांवळी सुप्रभा अंगकांती। 
पाहोनियां शुक झाला समाधिस्थ। ऋषिमुनी समस्त वेडावले। 
दुष्ट पाही हत्ती घाली अंगावरी। क्षणार्धेचि मारी गजालागीं । 
उपडोनि दांत घेतसे श्रीधर । जाहला उद्धार कुवलयाचा । 
नामा म्हणे पुढें चालिला गोविंद । शुक बोले सावध परिक्षिती। 


९८३. चौदा भुवने वसे ज्याचे पोटीं । त्यासी आणी जेठी मारावया। 
इंद्रादि सुरवर जयाचे किंकर । त्यासी आणी पामर झोंबीसाठी । 
अतुर्बळी तेव्हां दिसे नारायण। जळताती मनें वैरियांचीं । 
कंसाचे अंगणीं उभा असे देव । जैसा ज्याचा भाव तैसा भासे । 
कृष्णातें देखोनि वल्गना करिती । चोळिताती माती दंडालागीं । 


३८१ 


१। 
२। 
३ । 


४ 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 
१ 
२ 
३ 
tt 
५ 
६ 
७ 
८ 
१ 
२ 
३ 


४ । 
५। 


३८२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


बळिभद्रा खूण दावियेली तेव्हां । उशीर न लावा मारायासी। 
नामा म्हणे एक उरला असे कंस । बधती सकळांस दोघेजण। 


९८४. रमेच्या वल्लभे देखियेलें कंसा। धरोनि आवेशा बैसलासे । 
त्वरें जाऊनियां धरीयेला केशीं। पाडियेला भूमिसी दुष्टबुद्धी। 
बज्रप्राय मुष्टी बोपी नारायण । सांडियेला प्राण कंसें तेव्हां । 
देव वर्षताती सुमनाचे भार । भक्त जयजयकार गर्जताती | 
गाऱ्हाणी सांगती ऋषिमुनी सर्व । गाताती गंधर्व सप्तस्वरें । 
नामा म्हणे पुढें अप्सरा नाचती । बर्णिताती कीतिं वेद ज्याची । 


९८५. राज्यी स्थापियेला उग्रसेन तेव्हां । देवकी वसुदेवा सोडविलें। 
देवकीच्या स्तनीं फुटलासे पान्हा। वसुदेव दर्शना करीतसे। 
वासुदेवें केलें त्याचें समाधान । गायी दिल्या दान ब्राह्मणांसी । 
समस्तांचि क्रिया करी उग्रसेन । झालासे दिवाण देव त्याचा। 
पळोनियां गेले होते जे यादव । आणियेले सर्व रामकृष्णे । 
आनंद न माये सकळ लोकांला । मथुरेत राहिला नामा म्हणे। 


९८६. नंदालागी तेव्हां म्हणे चक्रपाणि । जावे सकळांनीं गोकुळासी। 
अहर्निशी माझे करावें चिंतना । दुःख सांडी मना नंदराया। 
ऐसें ऐकोनियां निराश वचन | जाईल माझा प्राण तुजविण । 
गडी म्हणती देवा आम्हांसी टाकिलें। काय आमुचें सरलें पुण्य देवा । 
कोणासवें आम्ही खेळूं यमुर्नेत । रक्षील आम्हांतें कोण आतां । 
ब्रह्मादिक तुझ्या बंदिताती पायां । दिल्या आम्ही शिव्या क्षमा करीं । 
यशोदेसी सांगा माझा नमस्कार । देईन सत्वर भेटी सर्वा । 
कंठ सद्गदीत नेत्री अश्रुपात । निघती समस्त नामा म्हणे । 


९८७. चारी वेदां ज्याचा नयेचि उमज । करीतसे मुंज वसुदेव। 
कर्दळीचे स्तंभें वाडे शुंगारिले । गर्गासी धाडिलें आणावया । 


x A ASO 6 mM 


343० 
~~ 


XN AN NMS A A AHN IM 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


देशोदेशी चिठ्या लिहिल्या बसुदेवें । मुंजीसाठीं यावें कृष्णजीच्या । 
मथुरेचे लोक आणिती आहेर । होतसे गजर वाजंत्र्यांचा । 
उग्रसेने तेव्हां फोडिलें भांडार । द्विजांसी अपार द्रव्य दिले । 
विष्णुदास नामा वांटितो सुपारी । झाले ब्रह्मचारी रामकृष्ण । 


९८८. अक्रूराच्या घरा आले रामकृष्ण । संतोषर्ले मन फार त्याचें । 
घालोनि आसन प्रक्षाळी चरण । म्हणे धन्य दिन आजीचा हा । 
जोडोनिया हात घाली नमस्कार । जाहला उद्धार पूर्वजांचा । 
हस्तनापुरासि अक्रूरा त्वां जावें । सांगितलें देवें नामा म्हणे। 


९८९. अवश्य म्हणोनि चालिला अक्रूर । पाहियेलें पूर कौरवांचें । 
धृतराष्ट्रा सांगे विवेकाच्या गोष्टी । फार तुझ्या पोटीं दुष्टबुद्धी । 
बंधुचिया पुत्रा धरितोसी दूर। होसी लोभापर पुत्रांबरी । 
करितोसी द्वेष पंडुच्या पुत्रांचा । होशील नरकाचा अधिकारी। 
स्वगींचे पूर्वज हांसतील तुज । धरावा उमज येथोनियां । 
सांगोनियां ऐसें तेथुनि उठला । कुंतीसी भेटला नामा म्हणे। 


९९०. देवकी रोहिणी बळीराम वसुदेव । सख्यासुखी सर्व आहेत की। 
पाहोनि तुज झालें समाधान । सुखी आहे कृष्ण मथुरेत । 
आमुची एक कुंती आहे हस्तनापुरी । स्मरे तो अंतरीं किंवा नाहीं । 
बहुता दिवसां तुज धाडिलें अक्रूरा । म्हणोनि अंतरा सुख वाटे । 
पाझिया बाळासी फार देती दुःख । नाहीं मज सुख क्षणभरी। 
गजा पंडु आम्हां टाकुनियां गेला । रक्षी बाळकाला कोण आतां | 
गमा म्हणे ऐसें सांगतसे कुंती । शिपियेली क्षिती आश्रुपातें। 
१९१. निरोप हा माझा सांग रे कृष्णाला । भरंवसा मजला आहे तुझा। 
प्रच्युता अनंता श्रीधरा वामना । अगा नारायणा शरण तुज । 
वनार्दन हरि त्रिविक्रमा केशवा। अगा वासुदेवा शरण तुज। 


३८३ 


३ | 
४ । 
५ । 


१। 
३ । 
३ । 


३८४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


गोविंदा माधवा अगा मेघःशामा । अगा पुरूषोत्तमा शरण तुज । 
चक्रपाणि अगा वैकुंठनायका। रक्षी या बाळका दासा तुझ्या । 
त्रिविधतापें माझी जळतसे काया । दावीं मज पायां एक वेळां। 
विदुर अक्रूर करिती समाधान । करावें श्रवण नामा म्हणे । 


९९२. परब्रह्म पूर्ण तुझा आहे सखा । मानिसी कां दुःखा जननीये। 
इंद्राचा अवतार आहे हा अर्जुन | घेईल हा प्राण कौरवांचा । 
करील गे युद्ध धरोनियां धीर । न देखें मी वीर त्रैलोक्यांत। 
सांगुनियां ऐसें पुसोनि सर्वांसी । आला मथुरेसी नामा म्हणे । 


९९३. घालितसे पंथ तरावया जना । गेले सांदीपना घरीं दोघे । 
गुरूसेवा करिती वंदिती चरण । जाहली संपूर्ण विद्या तेव्हां। 
जोडोनियां हात करिती प्रार्थना । मागावी दक्षणा गुरूराया । 
नामा म्हणे द्विज म्हणत स्त्रियेसी । असे जें मानसीं इच्छा तुझ्या । 


९९४. समुद्रांत पुत्र बुडाला रे माझा । पराक्रम तुझा ठावा असे । 
अवश्य म्हणोनि तेथोनि निघाले । समुद्रांत आले रामकृष्ण । 
करोनियां पूजा पुसे वर्तमान। देई रे आणून गुरूपुत्र । 
पांचजन्य दैत्य येर्थे बळी राहे । बंधु तेथें पाहे कृष्णनाथा । 
टाकोनियां उडी वधिलें तयासी । पाहे हषिकेशी उदरांत। 
नाही ऐसें कळों आलें तें ईश्वरा । घेवोनि शरीरा आला वरी। 
परीक्षिती काय न कळे तयाला । दावितसे लीला नामा म्हणे । 


९९५. यम्राचिया नगरीं दोघेजण गेले । शंखातें स्फुरलें कृष्णनार्थे । 
ऐकोनियां नाद कांपतसे काळ । उठिले सकळ पाहावया । 
जोडोनियां हात आणी अधोक्षजा । करोनियां पूजा पुसतसे। 
सांदीपनपुत्र आहे तुजपाशीं। आणीं रे तयासी शीघ्र आतां । 
तुमचा मी किंकर निरोप हो द्यावा । रामा वासुदेवा पुसतसे । 
घेवोनियां पुत्र तेथोनि चालिले । नाम म्हणे आले गुरूगृहीं । 


४ । 
५। 


| त 
~ 


६ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ३८५ 


९९६. काढीतसे दृष्टी सांदीपनपत्नी। न वर्णवे बाणी हर्ष तिचा । १ । 
असे कांहीं इच्छा मागावे आणीक । दिले हें बाळक म्हणती दोघे। २ । 
अहर्निशी तुम्हा असावें कल्याण । आले रामकृष्ण मथुरेसी । ३ । 
कृतांतासी धाक नामा म्हणे त्याचा । आहें मी तयाचा शरणागत। ४ । 


९९७. युगांबरोबरी जाताती घटिका । गोकुळींच्या लोकां तैसें झालें । १ । 
उदास दिसती वर्ने दाही दिशा । काय रे जगदीशा आम्हां केलें । २ । 
वेडावल्या गायी करिताती खंती । वत्स न करिती स्तनपान। ३ । 
अन्नपाणी तेव्हां बर्जिती गौळणी । आतां चक्रपाणि कैंचा आम्हां। ४ । 
यमुनेचे तीरीं वृक्ष ते सुकले । पाषाण उलले तया दुःखें । ५ । 
प्रातःकाळीं गडी अवघेचि बोलती । मारूनि श्रीपती गेला नाहीं। ६ । 
जीवनाविण मत्स्य जैसे तळमळती । नामा म्हणे चित्ती धन्य प्रेमा । ७ । 


९९८. अंतर्यामी जाणे सर्वाचा जो साक्षी । रडताती पक्षी मजसाठीं। १ । 
गाहुनियां प्रेम भुलला गोविंद । रडतसे मंदमंद तेव्हां । २। 
उच्चारितां नामें तरताती पापी । न विसरती गोपी कांहीं केल्या । ३ । 
वेश्वाचा तो आत्मा शोक तया नाहीं। भुललासे तोहि भक्तीप्रेमें । ४ । 
चेतेनें व्यापिला तेव्हां हृषिकेशी । पाठवूं कोणासी गोकुळांत । ५ । 
येवेळीं पुढें देखिलें उद्धवा । बाहातसे तेव्हां तयालागीं। ६ । 
गमा म्हणे आतां करिल एकांत । सावधान चित्त अवधारा। ७। 


५९९. शुकादिक ज्याची वर्णिताती कीतिं । तो ये काकुळती उद्धवासीं। १ । 
येचा सागर बोले तयेवेळां । मजसाठी गोकुळा तुवां जावें। २ । 
जवरी त्यांनीं ठेवियेला प्राण । संसाराचे भान नाहीं कोणा । ३ । 
शोदा आणि नंद झालेती तटस्थ। गडी माझे समस्त पिसे झाले। ४ । 
गई मजविण न घेती तृण । बाळें स्तनपान विसरली । ५ । 
एलतांना पंथ चुकती नारीनर । पक्षांनी आहार सांडियेला। ६ । 


15 संत नामरेसांक्री / गानी १. 1:34 


३८६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


शाहाणा चतूर आहेशी नेटका । बोधाव्या गोपिका ब्रह्ाज्ञानें। ७ । 


नामा म्हणे ठेवीं चरणांवरी माथा। जुंपुनियां रथा निघतसे । 


१०००. सारथ्यासां सांगे हांकीं रहंवर । पाहियेलें तीर यमुनेचे । 
उभा राहोनियां पाहे चहूंकडे । बोलताती कोडें पक्षीराज । 
व्याघ्र आणि गायी एकत्र बैसती। कोकिळा बोलती कृष्ण कृष्ण। 
सर्प आणि नाग निस्तेज पडती । चिमण्या बोलती कृष्ण कृष्ण। 
वियोगानें तेव्हां मयूरें रडती। शुक डोलताती कृष्ण कृष्ण। 
कृष्णाच्या कृपेनें कळलें उद्धवासी । धन्य धन्य त्यांसी म्हणे तेव्हां । 
ब्रह्मज्ञान सांगों देवें पाठविला। तो रडूं लागला तयेवेळीं । 
नामा म्हणे आला नंदाचिया घरा। पुढील अवधारा निरोपण । 


१००१. धांबोनियां नंदें धरिले चरण । घालुनि आसन बैसविला। 
सुकुमार सांबळा राजीवलोचन | सुखी आहे कृष्ण मथुरेत । 
रोहिणीचा पुत्र सुखी आहे राम। स्मरे पुरूषोत्तम कधीं आम्हां । 
गोकुळांत गौळी आहे एक नंद । आठवी गोविंद कधीं तरी। 
काय माझें पुण्य उद्धवा सरलें । म्हणोनि टाकिलें कृष्णनार्थे । 
परब्रह्म पूर्ण धाडी मी बनासी । म्हणोनी हषिकेशी कोपलासे। 
मेघ:श्याम मूर्ति सुकुमार पाउलें । न देखती डोळे आतां माझे । 
ऊठ नंदा जेऊं कोण म्हणे आतां । दुःख माझ्या चित्ता फार वाटे । 
नेत्री अश्रुधारा कंठ सद्गदीत । पड़ीला मूर्च्छित नामा म्हणे । 
१००२. पडियेली जेव्हां यशोदेसी भ्रांती । ऐके परीक्षिती प्रेम तिचें । 
खोडी नको करू म्हणे दटाविलें । म्हणोनि रूसलें तार्न्हे माझें। 
नंदासी म्हणत पाहूं कोठें कृष्णा । दाटलासे पान्हा स्तनी माझ्या । 


८ 
१ 


२ 
डे 
1 
५ 
६ 
७ 
८ 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 
७ 
८ 
९ 
१ 
२ 


३े 


उद्धव चित्तांत करीतसे खेद । यशोदे सावध होई माते। ४। 
निर्दय पापीण बांधी मी उखळासी । म्हणोनि रूसलासी देवराया । ५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


माती खातां वेळे तुज मी मारिलें। म्हणोनि टाकिले मजलागीं। 
नामा म्हणे त्यांचें करीं समाधान | सांगे ब्रह्मज्ञान दोघांजणा । 


१००३. प्रात:काळी उद्धव लानामी चालिला । मिळालासे मेळा गोपिकांचा। 
परस्परे म्हणती कोण आतां आला । न्यावया नंदाला पाठविलें । 
सकळांच्या प्राणा घेऊनियां येई। म्हणोनियां पाहीं धाडी यासी। 
धावून उद्धवाचे धरीती चरण । आमुचें स्मरण करितसे । 
स्वरूपहीन आम्ही सुंदर कंसदासी । म्हणोनि तुजसी पुसतसों। 
आम्हांसाठीं तेर्थे जाऊनियां म्हणे। एकदां चरण दावी सर्वा। 
मेल्या त्या गोपिका त्यांची राख झाली । वाजवी मुरली तया जागी । 
नामा म्हणे त्यांसी सांगे ब्रह्मज्ञान । श्रीकृष्ण कृपेनें स्थिरावल्या । 
१००४. समस्तांचें त्याने केलें समाधान । सारिलें भोजन सकळिकीं। 
यशोदा आणि नंद देती अलंकार । कृपा दीनावर असाँद्यावी । 
गोपाळ गौळणी पुसती उद्धव । मिळोनियां सर्व बोळविती । 
पक्षी शवापदांसी सांगत उद्धव । असों द्यावा भाव कृष्णापार्ी। 
आला मथुरेसी सांगे वर्तमान । नामा म्हणे धन्य श्रोते वक्ते । 


१००५. गोपाळाशीं खेळती । आनंदें डोलती । 
कृष्ण आमुचा सांगाती।डो डो डो डो डो। 
कान्होबाची संगती । ब्रह्मादिक इच्छिती। 
धन्य आम्हां म्हणविती।अ छल ल छल ल। 
कृष्णाप्रती गोपाळ । म्हणताती सकळ । 
अकळशी नाकळ। हा त त त त। 
मामा मारू गेलासी । आपरिलें गजाशी । 


मल्लयुद्ध खेळलासी । हु तु तु तु तु। 


1915 संत नामरटेसांची / पराली १--13 0 


३८८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


अजगर मारिला। वडवानळ गिळिला । 
गोवर्धन उचलिला । अ ब ब बच ब]॥।५॥ 
पूतनेसी शोषिर्ले । नारदासी मोहिलें । 
गणिकेसी उद्धरिले।)अ रे रे रे रे॥६। 


गौळियांचे घरां जाशीं। दहीं दुध लोणी खाशी। 
त्यांच्या सुना भोगिसी। छि छि छि छिछि।७। 
सोळा सहस्र भोगिशी। ब्रह्मचारी म्हणविशी । 


लटिकेंचि ठकविशी।कु लु लु लु लु।८। 
ब्रह्मा सांडी मीपण । चरणी घाली लोटांगण । 
परब्रह्म नारायण। आ हा हा हा हा।९। 


ऐसे तुझे पवाडे । वर्णिताती वाडेंकोडें । 
विष्णुदास नामा म्हणे।यु यु यु यु यु।१०। 


१००६. गोकुळी गोपिका गोपाळ सकळ । मध्ये घननीळ क्रीडा करी। १ । 
करी खेळ मोठा स्थापिलें निशाण । स्वयें नारायण हाका मारी । २ । 
मारियेला कंस दुर्घट दुर्जन | पुरवी वासना पांडवांची । ३ । 
पांडवांचें ध्यान धरूनि अंतरीं । नामा म्हणे हरि साहा करीं। ४ । 


१००७. लांचावले ब्रह्म भक्तिचेनि सुखें । गोकुळीं गोपाळवेशें गाई राखे। १ । 
त्रिभुवनी न समाये ब्रह्मादिकां लक्षा नये। तो दास्यत्व करिताहे गौळियांचें। २ । 
नवलाव गे माये देखियेला। तें सुख काय सांगों तुला। ३ । 
कैसे गोवळेपणाची बुंधी घेऊनिया साजिरे । परब्रहा झालेंसे पिसे गे माये। ४ । 
निगमा निर्धारितां अमरा दर्शनाची आस । मुनिजनां ध्यानीं आभास तोही नाहीं। ५ । 
ते हैं नित्य पूर्ण खेळविती गौळणी । चुंबन देउनि गौळणी हृदयी आलिंगिती । ६ । 
क्षीरसागरींचे सुख सांडुनि अशेष । रुक्मिणी सेजेचे विलास तेहि नावडती। ७ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ३८९ 


तें हैं गोधना गोठर्णी लोळे शुद्ध चैतन्य सांवळें । तें सुखही न कळे साचें चतुरानना। ८ । 
भरक्ती प्रेम भाव देखे आहे जेथे । हरि वोरसला जाये तेथें कैचे नैश्वरत्व। ९ । 
न विचारी जातीकूळ शुची अथवा चांडाळ । हृदय देखुनि निर्मळ प्रीती धरी तेथें। १०। 
ऐसे त्रिभुवन सुखाचे सार कीं अनाथाचे माहेर । अव्यक्त परि साकार झालें असे ते । ११। 
प्रक्ताचेनि वियोगं श्रमे म्हणोनि गोकुळासी आले । तेणें प्रेम सुख दिधले नामयासी । १२। 


$ विरहिणी # 


१००८. रूपे शामसुंदर निलोत्पल गाभा । सखये स्वप्नी शोभा देखियेला। १ । 
नेत्र विशाळ भाळ दंत हिरया ज्योती । सखये मदनमूर्ती देखियेला। २ । 
शंख चक्र गदा पद्म शोभती चहूं करीं । सकये गरूडावरी देखियेला । ३ । 
शयन शेषापृष्ठीं नाभीं परमेष्ठी । गंगा वामांगुष्टीं देखियेला। ४ । 
पीतांबर कटीतटीं दिव्य चंदन उटी। सखये जगजेठी देखियेला । ५ । 
विचारितां मानसीं नये जो व्यक्तीसी। नामा केशवेसी लुब्धोनि ठेला। ६ । 


१००९. अव्यक्त परबह केसं आहं वो वर्मा । अकळु न कळे तो हा अमुत मूर्ती । 
पुंडलिकाचे भक्ती येऊनि वाळवंटी । उभा विटेवरी कर ठेऊनि कटीं। १ । 
जिवीचा जिवनु वो मज भेटवा हरी । लागले प्रेम पिसे होईन दासी कामारी । ध्रु० । 
कासे कसिला पितांबर तयावरी मेखळा । अंगी उटी चंदनाची वरी शोभती वनमाळा । 
सखोल वक्षस्थळ पदक झळके अवलिळा । बाहु बाहुबटे तें रूप खुंटलें डोळां । २ । 
अधर जें पोंबळियाचे दंत हिऱ्याची ज्योती। विशाल नयन वो भोंवया व्यंकटा अति। 
टिळक जो रेखिला मृगनाभी लल्लाटी । उपमा नये व्यक्ती चंद्रा पडियली तुटी । ३ । 
माथां मुगुट जो रत्ने जडियली वरी । त्याखाली मथूरपत्री बेटी साजे मुरारी । 
माथां विरगुंठी पुष्पे तुरंबिलीं वरी । तया मी भाळलियें भेटवावो झडकरी | ४ । 
इंद्रनीळ कीळ गाभा घनश्यामे दिसे । पाहाता एक दृष्टी चकित केलें वो हासे । 
चित्ती कामबाण जिवा लागलें पिसें। नामया विष्णुदासा वेधियेलें हषिकेशें । ५ । 


३९० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१०१०. कृष्ण अनुरागे रंगली कामिनी । कामधामें गेलीं घरा विसरोनि । 
होती बहुत जन्में वियोर्गे शिणली । आप नाठवे पर सुखें मिनली । 
मनें करूनियां जाये विषयांचे संकल्प । तंव ते अवघे होय कृष्णरूप । 
दृष्टी देखणें जें जें आवडे । वेणू बाहे तेर्थे उभे देहुडे। 
सुखशयनीं स्वप्नीं देखे सांवळा । कंठीं कौस्तुभ रूळे वरी वनमाळा। 
जीवें धांवुनि आलिंगीं प्रीति । तंव ते आर्ती होय कृष्णमूर्ती । 
देह परतोनी मागुते सांभाळी। तंब स्वयें सिद्ध आपण वनमाळी । 
नामया स्वामी जीविचा जिवलगू । कृष्णसुखाचा सुखबोध अंतरंगु । 


१०११. भिन्न माध्यान्ही वो । सेजे सुदली नारी। 
आपपर विसरुनियां । सुशोभित अंधारीं। 
त्यामाजी चारी भुजा।शंख चक्र वो करीं। 
पदा गदा हातीं शोभती। दिसे सर्व शुंगारीं । 
येऊनि हंस तुळीके । कैसें धरियलें करीं । 
देऊनि आलिंगन | वोसरला वो दुरी। 
पालव धरितां धरितां । निघाला बाहेरी। 
त्यालागी प्राण ' जातो । भेटवा वो झडकरी। 
कवण ते प्राण सखी। भेटी करील विठोसी। 
सांडुनि वीरगुंठी । चरण झाडीन केशीं। 
कवण मी कैचा नेणे । जाती कुळ तयाचें। 
कवणा पासाव झाला।तें मी नेणें वो साचें। 
इंद्र नीळ कीळ गाभा । घन नभ रूप तयाचें। 
चरणीं तोडर रूळे । वरी नेपूरें साचे । 
नख चंद्रमंडीत बो । जन्मस्थान गंगेचें । 
जानु जघन नीट। पीतांबर वो कासे। 


१। 
२। 
३ । 
४ । 
५। 
६ । 
७ । 
८। 


१। 


धृ। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


त्यावरी नाग मुरडी । रत्न मेखळा साजे । 
माजू जो मुष्टी माय।त्या मन वेधले माझें। 
नाभीं सरोबरी वो। दिसे ब्रह्मकमळ । 
अनुपम्य उदर ज्याचें । विशाल वक्षस्थळ । 
कौस्तुभ वरी शोभे। करितसे झळपळ । 
कुंडलांचेनि रत्ने । कैसी फांकली कीळ। 
वदन मी काय वानं । प्रसिद्ध निर्मळ । 
आळीं तो अर्ध चन्द्र मृगनाभींचा टिळ । 
लोपला दिनमणी । महातेज प्रबळ । 
ते रूप देखावया। जीव करी तळमळ । 
सरळ ज्या अंगोळिका । नवरत्ने जडीत। 
कंकणे मनगटी । बाहुवटी सुशोभित। 
त्यावरी कीर्ति मुख । भुजादंड मिरबत। 
वैजयंती पदक हिरे । मुगुटी झळकत। 
मयूरपत्रें शिरीं । शोभा दिसे अमित । 
चंद्र मंडळ लोपले वो । महा तेज अद्भुत । 
व्यापिलें वनमाळीये । लावण्य अमित । 
तें रूप देखावया । जीव माझा उल्हासत । 
ऐसी तापली विरहज्वरें । थोर होतो उबारा । 
चंदन पोळतसे । न घाला विंजण वारा। 
चंद्रमा दाहतसे । उष्ण तो खडतरा । 
तंव येरी जाणितला । वेधु नंदकुमरा। 
येईल केशीराजा । नेईल द्वारकापुरा । 
भक्ति ही विरह माता। तिने आणिला घरा । 
नामया विष्णुदासा । भेटी शारंगधरा। 


तनु मनु प्राण माझा | सुख झालें अंतरा । 


३९१ 


३ । 


५ । 


३९२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१०१२. विटेवरी नीट उभा कर्ट ठेवुनी क! । तो पुंडलिकाचे द्वारीं देखियेला । 


बहूली बहुली देहुडा पाउली | गुंजाहार गळां देखियेला। 
पुष्पवतीच्या संगमीं गोपाळ आश्रमीं। काला करितां आम्हीं देखियेला । 
वेणु पाहतां चहुंकरी नाद उठला अंबरी । वासुरें तटस्थ हुंबरी होऊनि देखियला । 
अंगीं चंदनाची उटी मयुर पत्रांची दाटी । चेंडू खेळतां यमुनेतर्टी देखियेला । 
नामा म्हणे केशवा देखियेलें हृदयीं । जन्मवरी राहीं हेंचि मागें। 
# भक्त सुदाम देवकथानक *& 
१०१३. सुदामा ब्राह्मण होता तो दुर्बळ । परि चित्तीं गोपाळ दृढ धरिला । 
तयाचें चरित्र ऐका सावधान । तेणें जन्ममरण दूर होती । 
सत्वाचा सागर धैर्याचा मांदार। भक्तीचा निर्धार तयापाशीं। 
हालेना चालेना चळेना ढळेना । आणिक कल्पीना इच्छा कांहीं । 
सदा सर्वकाळ समाधी लागला । प्रपंच सांडिला छेदुनियां। 
नामा म्हणे तोचि योगियांचा राजा । ज्ञान्याचिया पूजा पुजतसे। 


१०१४. प्रारब्धाच्या बळे देहाचें वर्तने | काळचक्र भोवने जैसें कांहीं । 
तैसाची तो साधु जाणावा प्रसिद्ध । देहाचा संबंधु नेणे कांहीं । 
वारे वाजुनियां जातां वृक्ष डोले। मर्यादेवेगळें होत जाय । 
नामा म्हणे होणें जाणें नाहीं तयां । संचिता साराया लागोनियां । 


१०१५. ऐसा तो ब्राह्मण दरि पीडिला । सदा स्वरूपी झाला अखंडीत । 
न करीच खंती कांहीं तो अंतरीं। वाचे तो उच्चारी रामकृष्ण। 
नाहीं धड़ घर केवळ जर्जर। चंद्र प्रभाकर उगवती। 
बाळें पांच सात बाहाती झोंबती। भुके तळमळिती सर्वकाळ । 
उष्णो पोळे वारा येतसे भरारा । मेघाचिया धारा घरामाजी । 
नामा म्हणे त्यानें प्रपंच सांडिला । परमार्थ मांडिला अखंडीत । 


१०१६. तयाची सुंदरा शांतीची बाहुली । आणीक जीभली बोलों नेणे । 
सेवेसी सादर होऊनियां राहे । भुकची ते खाये भुकेलिया । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


नित्य नैमित्तिक कांहीं न म्हणे । अंतरींची खूण जाणोनियां । 
नामा म्हणे न्यून पूर्ण सर्व हरि । आणिका विचारीं गुंतेचिना । 


१०१७. एके दिनी भार्या भावे ते मानवी । भ्रतारा विनवी नम्रतेमें। 
तुमचा सोइरा आहे नारायण। अखंडित ध्यान करितां त्याचें। 
तयाचिये भेटी जावें लवकरी । तो आहे कैवारी दीनालागीं । 
भ्रेटतांचि नासे अज्ञान दरिद्र सुखाचा समुद्र पांडुरंग । 
नामा म्हणे देव भक्ता साहाकारी। सर्व सिद्धि घरीं बोळगती। 


१०१८. ऐकतां वचन मानले तयासी । पुढें कल्पनेसी ठाव नाहीं । 
तेर्थे म्यां मागावें हें कांहीं न कळे। निवतील डोळे दर्शनानें। 
परी तया भेटी न्यावे कांहींबाहीं । परंतु तें नाहीं लेश घरीं। 
नामा म्हणे द्विज वांच्छी दरूषण । रिकाम्या हातानें जातां लाजे। 


१०१९. जाणवला भाव तया सुंदरीसी । म्हणते पतीसी नम्रतेनें। 
जावें आतां तुम्हीं देवाचे भेटीसी । उठली वेगेसी सन्मानाने । 
आणितें मागुनी भक्तीचे भातुर्के। जेणें यदुनायक तोष पावे। 
नामा म्हणे घरीं पदार्थ तो नाहीं । प्रेमाच तो पाहीं उगवला। 
१०२०. पाहे चहूंकडे धुंडोनि सुंदरी | देखे मुष्टी चारी तंदुळिका। 
तोचि शुद्धभाव उगवला पुढें । सर्वही तें कोरडे देवालागीं। 
अहं सोहं वृत्ति तेथें एक झाली । दृष्टीनें देखिली पोह्यांकडे । 
जामा म्हणे सर्वरूपीं नारायण। बोलाया कारण नाहीं तेथें । 
१०२१. तेचि भक्तिभावे पतीपुढे ठेवी । पाहोनी गौरवी ब्रह्मनिष्ठा । 
तया योग्य नव्हेचि गे हा पदार्थ । आमुचिया आर्त तुळसीदळ । 
द्रौपदीच्यासाठी भाजीपान खाये । तेणें त्याची काय भूक गेली। 


१ 
२ 
४ 
१ 
२ 
३ 
डं 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 


नामा म्हणे हें तो कोड कौतुक । थोडेंहि अधिक देव करी । ४ । 


३९४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१०२२. शुद्ध भावार्थाचे पाहोनियां पाहे । आनंदला भाव योगियाचा | 
म्हणे आतां भेटूं बाळमित्र हरि । भक्ताचा कैवारी कृष्णनाथ । 
बांधावया वस्त्र केवळ जर्जर । त्यामाजी न थरे गुंडाळितां। 
नामा म्हणे द्विज आनंद पावला । मुहूर्त नेमियेला प्रयाणासी। 


१०२३. वाचे नाम गात चालिला तो द्विज । एकाचें तें चोज शुद्ध भावें। 
जीवशिव एकाकार झाली वृत्ति । नाहीं कांहीं चित्तीं शमदम । 
हात पाय नळ्या वळती फेंगड्या । भावार्थाच्या गुढ्या उभारीत । 
नामा म्हणे बाट चालता समाधि। सोहं स्वरूपी बुद्धि ठसावली । 


१०२४. शुभसुचिन्हे होताती शकुन। तेणें तो ब्राह्मण आनंदला । 
म्हणे थोर लाभ आजिचा दिसतो । आनंद वाटतो मनामाजी । 
उडती उजवे काग ते जोड्यानें। भरल्या कुंभानें नारी देखें । 
तास भारद्वाज वामभागीं जाती । मयूर नाचती उत्साहानें । 
नामा म्हणे सर्व प्रश्नांचाही प्रश्न । बाचे नारायण नाम गातो । 


१०२५. द्विज म्हणे जातां मनीं। कैसा भेटे चक्रपाणी । 
काय होईल न कळे । म्हणोनि हृदयीं कळवळे । 
येवढा ज्याचा 'राज्यभार | मी तो केवळ फकीर । 
कोठें तयाला आठव । बाळपणीचें माझें नांव। 
तैं तो होता गौळ्याघरीं। आतां त्रैलोक्याधिकारी। 
नामा म्हणे ऐसें । करितचि निजध्यास। 


१०२६. दुरोनि देखिलें द्वारकानगर। अवघें कनकाकार बोतियेले। 
जेथें देवराणा नांदतो तो ठाव । काय म्यां वर्णावें मंदमति। 
हिरे चिरे रत्न झगमग दिसती । घोंस ते लोंबती मोतियांचे । 
वैकुंठींचें सर्व वैभव आणिलें । शोभेसी शोभले आपेआप। 
गुढीया गोपुरं झळकती पताका । वाजताहे डंका चौवेदांचा। 


१ 
२ 
३ 
1 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
1 
५ 
१ 
२ 
डे 
1 
५ 
६ 
१ 
२ 
३ 


४ । 
५। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


साहाजण भाट उभे महाद्वारी । अठरा वारकरी मोकाशांचे । 
नामा म्हणे रिद्धिसिद्धीचें भांडार । देखिलें नगर ब्राह्मणाने । 


१०२७. ांकावले डोळे शंका कर मर्नी । दिवस कीं यामिनी हें न कळे। 
महा तेजःपुंज फांकती सकळ । सिंधूचा झळाळ भोंवताला । 
गोमती ते नदी निर्मळ वाहात । बहु घुमघुमीत सुमने भार। 
जाईजुई आणि कमळ कल्हारी | भ्रमर झुंकारी गुंजारव । 
नामा म्हणे मुनि पातला पूर्वद्वारा । पुढिल्या विचारा चित्त द्यावें । 


१०२८. चहूंकडे स्वर गाताती गायने । आणिक पुराणें ठाईठाई । 
गीतनृत्य नाना करिती तनाना। होतसे झणाणा टाळघोळ। 
श्रवणाचें सुख घेतसे ब्राह्मण । नामाही गर्जना करीतसे। 
१०२९. नारायण नाम तारक सर्वांसी । तें मुनी मानसीं धरिलें असे । 
कापुराची राशी अग्नीचाहो कण। तैसें नाम जाण पातकासी । 
अंतरीं ते क्षुधा लागली द्विजासी। पाहात नगरीसी सावचीत। 
नामा म्हणे द्विज उभा महाद्वारी । केवळ भिकारी राजयोगी । 


१०३०, नाहीं देवाचिये द्वारी आडकाठी । हे तो आहे गोष्टी सिद्धांताची । 
भावाविरहित मार्गची न फुटे । फुटल्या न सुटे मागुता तो । 
नामा म्हणे ऐसा लौकिक वेव्हार । तेथे तों निर्धार कांहीं नाहीं । 


१०३१. चालिला देवाचे भेटीला सन्मुख । ब्राह्मणाचा हरिख न समाये । 
पाहातां लोचनीं राजीबलोचन। भावाचे मोचन तेचि काळीं । 
सभा ते साजिरी रत्न सिंहासनीं। देव चुडामणी शोभतसे। 
राहीरखुमाई चामरे ढाळिती । राधा उभीं हातीं घेउनी छत्र । 
समारंभें पुढें गरूड तो उभा । शोभतसे शोभा दिव्य कांहीं । 
यादवांची सभा दाटलीसे भारी। नाना उपचारी रिद्धी सिद्धी । 
उद्धव अक्रूर उभे पायांपासीं। देवादिदेवासी विडे देत। 
नामदेव तेथें उभा होता निका । घेऊनि पादुका दोन्ही हातीं । 


३९६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१०३२. पुढे तो भिकारी जाता झाला वेगे । आपुलिया रंगे रंगूनियां। 


येकाकार करी चित्त आणि वृत्ति। पाहे लक्ष्मीपति दुरोनियां । 
तटस्थ जाहाला चालला त्वरित । मुखीं नाम गात गोविंदाचे । 
नामा म्हणें नीर पाझरे लोचनीं। समाधी लागुनि मुनी ठेला । 


१०३३. देखिला सांवळा राजा द्वारकेचा । सर्वही सुखाचा ठेवा दिसे । 
माथां तो मुगुट कुंडलें श्रबणीं । प्रभा दिनमणी तुच्छ जेथें । 
कोटी मन्मथांची झाडणी करावी । ऐसी ते बरवी अंगकांती । 
श्रीमुख शोभलें पूर्णचंद्रा ऐसें । देखतांचि दोष सर्व जाती। 
केशराची उटी कस्तुरी मळवटी। माळ रूळे कंठीं वैजयंती । 
श्रीवच्छलांछन मुद्रिका भूषण । झळकती आन भुज़ादंड। 
नामा म्हणे ऐसा देखियेला देव । तयाचा अनुभव काय वानूं । 


१०३४. देखिला सुदामा आपुल्या नयनी । मग चक्रपाणि उठे त्वरें। 
सिंहासना खालीं टाकोनियां उडी । कर द्वय जोडी नमनालागीं । 
भेटुनियां तेव्हां धरिला हस्तकीं । बैसवी मंचकीं वैड़ुर्याच्या। 
म्हणे रुक्मिणीसी आणीं उदकाला । पुजूं या द्विजाला सन्मानेंसी । 
नामा म्हणे देवें चरण प्रक्षाळिले। आंचळीं पुसिले आपुलिया। 


१०३५. स्मानालागीं उठा म्हणे नारायण । आणविलें उष्ण पाणी तेव्हां । 
सोळा सहस्र स्त्रिया उटणीं लाविती । अक्षवाण आरती करिताती । 
करविलें स्नान पीतांबर परिधान । अलंकार भूषर्णे दिलीं त्यासी । 
स्वइच्छा भोजन वाढिलें तयासी । नामाही पंक्तिसी बैसविला । 
१०३६. सोळा सह ताटे द्विजालागी आली । अमृताची गेली चवी तेव्हां । 
पक्कान्नाचा तरी वाढवूं विस्तार । होईल उशीर कथेलागीं । 
हरिरूचि जेवण सुदामा जेविला । वेगीं आंचवला संसारासी। 


१ 
२ 
३ 
ड 
१ 
२ 
डे 
ड़ 
५ 
६ 
७ 
१ 
२ 
३ 
1 
५ 
१ 
२ 
३ 
ड़ 
१ 
३ 
३ 


नामा म्हणे त्यासी देवें दिला विडा । रंगला तो जोडा वैराग्याचा! ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१०३७. काय वहिनीने दिधलें आम्हांसी । दाखवा वेगेसी कृष्ण म्हणे। 
सोडियेली तेव्हां मुष्टी तंदुळिका । रुक्मिणीनायका पुढें ठेवी। 
घेऊनि ते पोहे मुखामाजी टाकी । मागे ते भीमकी घरोनि हात। 
ब्रह्मादिक देव उभे पोह्यांसाठीं । नाहीं त्या लल्लाटी नामा म्हणे । 


१०३८. भश्षुनियां पोहे संतुष्ट जाहला। मग आनंदला नारायण। 
विश्वकर्म्यालागीं तेव्हां आज्ञा केली । क्षणांत रचिली सुदामपुरी । 
सर्व सुवर्णाची द्वारकेप्रमाणें । ब्राह्मणासी दान गुप्त दिले । 
नामा म्हणे दुजा नाहीं देवावीण । देतांघेतां जाण पांडुरंग । 


१०३९. सुदामा म्हणे अनंता । आम्हा आज्ञा द्यावी आतां। 
जाऊं घरासी सत्वर । येऊनि दिवस झाले फार । 
सर्व ठेउनी जातां बरें। वाटे मारिती तस्कर। 
ऐसी ऐकोनि वचनें । सर्व काढिली भूषणें । 
आज्ञा घेउनि चालिला | देब बोळवीत आला। 
नामा म्हणे चोर । याचा उफराटा व्यापार । 


१०४०. नाही आमुचे दैवी त्याने कोठोनि शरवे । व्यर्थ कां रुसावें देवावरी। 
न करितां खेद पुढें वाट चाले । गौरक्षक भेटले तयालागी । 
पुसतसे त्यासी कोणाचें नगर । ते म्हणती घर सुदाम्याचे । 
सुदाम्याची तुम्ही हेळणा करितां। तयाच्या संचिता प्राप्त कैचें। 
मानुनि असार नगरद्वारा गेला । प्रचिती तयाला नयेचि ते। 
जेव्हां छत्रधारी मुजरा करिती । चरणासी लागती सुदाम्याच्या। 
सुदामदेव तेव्हां मंदिरासी गेला। मग ओंवाळिला सुंदरीने । 
समाधानी झाला सुदामा ब्राहाण। करा रे कीर्तन नामा म्हणे। 


३९८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


# श्रीवराह अवतार (भाद्रपद शुद्ध तृतीया) # 


१०४१. उदकी बुडता क्षिति तारियेली । भूते सारियेली दाढेवरी। १ । 
अद्यापि तूं होसी ऐसा हषिकेशी । धरूनि मारिसी बळिवंत। २ । 
नामा म्हणे धन्य अघटित करणी | दाढेसी धरूनि वराह तूं । ३ । 


'युगे अङ्टावीसे' व “जन्मता पांडुरंगे' आरती व उपसंहार करावा. 
श्री वामन जयंती, भाद्रपद शुद्ध द्वादशी, प्रातःकाळ 


१०४२. बळीराजा दैत्य बहुत मातला। संपत्ति हरिल्या देवांचिया । १ । 
तयाकाळीं जे जे देव आठविती। प्रार्थना करिती देवदेवा। २। 
तयाकाळीं तुवां अदिति उदरी । अवतारधारी बटु झाला । ३। 
छळुनियां बळी पाताळी घातला । आपण राहिला तया द्वारी। ४ । 
देव देवपदी बैसऊनि सारे। राखितसे द्वार नामा म्हणे। ५ । 
“युगे अङ्घावीसे' व “जन्मता पांडुरंगे' आरती म्हणाव्या ब उपसंहार करावा 
# दसरा अभंग # 
१०४३. आजिचा दिवस आम्हां सोनियाचा । गोवळू भेटला कान्हो नंदाचा | १ । 
कान्होबा पेंढारी येईल यमुने। तयावीण मज घडी न गमे । २। 
सोळासहस्र गोपी म्हणती अगा जगज्जीवना। एके वेळीं भेटी देई नंदनंदना। ३ । 
उजळुनी आरती करूं कुरवंडिया । शेष भरू नामया स्वामी वनमाळिया । ४। 


“युगे अद्वावीसे' व 'जन्मता पांडुरंगे' आरती म्हणाव्या व उपसंहार करावा. 


१०४४. आदि महामाया निर्गुण गुणाची । समचणीं उभी विटे। 
कोटी जन्माचे संचित प्रारब्ध । देखिलिया क्रियमाण फिटे। 
स्वरूपरूपें रूपत्व पावली। राहिळि पंढरि पेठे। 
भीवरींच्या तीरीं कृपाळु माऊली । भक्तासी सप्रेम भेटे। १। 
माये सुंदर ओ माये सुंदरे। गोकुळीं पवाडे केले बहुत । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


गोवर्धनी जाहला ठसा। वृंदावनी वेणु वाहुनियां । 
गोपिकांसी वेधु जैसा । पुंडलिका कारणें । 
पंढरी आलासी विसावा | होसी कोंवसा भक्ताचा । 
सनकादिक तुझ्या गोंधळासी येती । मनोरथ पुरविसी त्यांचा । 
दक्षिण चरणीं तोडर गर्जे । वाम चरणीं बाजे वांकी। 
सकळ हीं तीर्थे राहिलीं तेथें। विश्रांती तये विषयीं । 
जानु जंघेवरी पितांबरें मालगंठी । पहातां भक्त जाहले सुखी। 
हैं रूप देखोनि मदन आला पोटीं । नामा म्हणे लागो दुष्टी । 


१०४५. वाजविली डांक चौक ठेवियला बो। 
ठायीं पंढरीचे विठ्ठले तुज हाकारा केला वो । 
रंगा येईबो खेचरे विठाई सुंदरी वो। 
तुझीं पाउले गोजिरीं कैं मी दृष्टी देखेन वो । 
पाजळला दीपु फिटला अंधकारू वो। 
न लावा उशीरू पांडुरंगे माउलीये बो। 
तमोगुणाचा रज जाळूनि धूप केला वो। 
उशिरू कां लाविला पांडुरंगे माउलीये वो । 
तनुमनाची मूद टाकीन ओवाळुनि तुजवरोनि वो। 
वैकुंठबासिनी पांडुरंगे माउलिये बो। 
अहंकार दैवते झडपिलें नामयासी बो। 
येऊनियां रंगासी रंग राखीं आपुला वो। 

१०४६. देह मंदिराभीतरीं । शेजे सूदला श्रीहरी । 

निद्रा उन्मनीचे भरी।तें म्यां स्वप्न देखिलें । 

स्वप्नी भुलले बाई। मागील नाठवेचि कांहीं । 
हा जीव परवस्तूच्या ठायीं । तनुमनें आटला। 


३९९ 


३ । 


१ । 


२। 


३ । 


४ । 


५ । 


६ । 


१। 


ह| 


४०० संत नामदेवांची अंभंगगाथा 


स्वप्न सांगू कोणासी । विवेक करिती तयासी | 
हे कोडें अज्ञानासी। संतावांचुनी नुगवे । 
ध्यानी पहूडला सांवळा। जवळी नारी बारा सोळा । 
विंजणे वारिती सकळां। सोहं शब्द जागरणीं। 
धिं धिं तुरे वाजती। अनुहात ध्वनि गर्जती। 


तेर्थे निद्रा ना सुषुप्ति। चंद्र सूर्य मावळले । 
मना पवना नाहीं भेद | तया ठायीं हा गोविंद 
तेथें खुंटला अनुवाद । वेदश्रुति आटल्या। 
म्हणे विष्णुदास नामा । जन्ममरण नाहीं आम्हां । 
कृपा केली मेघःश्यामा। संतसंगे तारिलों । 


१०४७. प्रथम अवतारी आई थोर ख्याति केलीवो । 
ब्रह्मयाच्या कैवारा आपण मत्स्यरूप झाली बो। 
धुंडाळिला सागर आई शंखासुरा मिठी घाली वो। 
आणिले चारी वेद ब्रह्मपुरी त्वां स्थापिले वो। 
ऐसी बहु लोकां माझारी आई खेळतसे गोंधळी बो। 
भूलोकां माझारी अंबा नाचतसे बो। 
तेहतीस कोटि देवता सवें मेळवुनी मेळींबो। 
त्रासिले राक्षस भक्त जनां प्रतिपाळींबो। 
कूर्म वेष धरूनी धरणी पाठीवरी धरिली वो। 
समुद्र मंथन मेळीं अंबा वेगीसी पावली वो। 
समुद्रमंथन करितां आई बरवा गोंधळ घाली वो। 
नारायण विश्वरूप देवा जै त्वांच दिधले वो। 
वराह रूप धरूनी आई थोर पवाडा केला बो। 
पृथ्वीच्या कैवारा घालिसी गोंधळ गाढा वो। 
वबधिला हिरण्याक्ष त्याचा केला त्वां रगडावो। 
खेचर देवता धरणी धरियली दाढा वो । 


६ । 


७ । 


४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ४०१ 


विक्राळ रूप धरुनी स्तंभ फोडुनी निघाली वो। 
सिंहनादे गर्जतां हाक त्रिभुवनी गाजली वो। 
त्रिलोक मोजितां बळीस पाताळी घातलं वो। 
मागुता येईल म्हणवुनी त्याचें द्वार त्वां रक्षिले वो । ५। 
जमदग्नि रेणुके कुर्शी धरियेला अवतार खो। 
हाती परशु घेउनी केला दैत्यांचा संहार वो। 
एकविस वेळ मेदिनी निःक्षत्रिय करुनी फेडिला भूमिभार बो । 
बधिला सहस्रार्जुन कामधेनुच्या कैवारा वो।६। 
पितृवचनाकारणें आई वनवासा गेली वो । 
अठरापडें वानर मेळवुनी गोंधळ घाली वो। 
वबधिला दशशिर लंका शरणागता दिधली वो। 
कौसल्या माउलि देवा बंदी सोडी केली वो।७। 
वसुदेवकुळटिळके तरी तूं कंसासुर मारिके वो। 
कुळांतकुळ तारिके तरी तूं कौरव संहारिके वो। 
पांड प्रतिपाळके भक्तजनाशी तारके वो। 
तुझा गोंधळ गाता अंबे कोण वर्णू शके वो। ८। 
वेदमार्ग सांडुनि असुरे देवा गांजियलें वो। 
त्याचिया कैवारा आई त्वां सौम्यरूप धरिले बो। 
बौद्धरूप धरुनी भक्तालागीं मोहिले वो। 
कौसल्या देवता जे रूपे त्वां दिधले बो।९। 
कलियुगाच्या अंतीं थोर होईल अन्नान्न वो। 
एके ठायीं होउनि खातील चारी वर्ण वो। 
तेव्हां पृथ्वी भारे तुजला येईल शरण वो। 
तेव्हां तूं पावसी कलंकी अवतार धरुनी वो।१०। 


४०२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


पुंडलिकाकारणें पंढरपुरी केला वास वो। 
तुझा गोंधळ गातां थोर जिवा उल्हास वो। 
तूं माय माउली तुझा मज बहु विश्वास वो। 


विनवी विष्णुदास नामा तुझा दासाचा मी दास वो।११। 
१०४८. विठाई सांवळे । डोळसे रंगा येई हो । ध्रु०। 


कानीं कुंडलांची प्रभा । जैसे चंद्रसूर्य नभा हो । 
गळां वैजयंती माळा । कासे पीतांबर पिवळा हो । 
नामा म्हणे कृपावंता । झडकरी यावें पंढरीनाथा हो । 
१०४९. अगे तुं माउली संताची साउली । आठवितां घाली प्रेमपान्हा । 
प्रेमपान्हा पाजी अगे माझे आई । विठाई गे मायी वोरसोनी। 
येतों काकुळती प्रेमपान्हासाठीं । उभा तो धुर्जटी मागें पुढें । 
नामा म्हणे जीवें करीन लिंबलोण। ओंबाळीण चरण विटेसहित। 


१:.| 
२। 
३ । 


१। 
२। 
३ । 
४ । 


# आश्विन वद्य १२ वसुबारस सवत्स गोमाता पूजन ## 


१०५०. योगानें जोडिली सायासें। ते मज वोळली वोरसें। 
बरवी कामधेनु गाय । विठाबाई माझी माय। 
नसतां चारा सांठवण। तृप्त केलें त्रिभुवन। 
कोटि कुळें वोरसलीं । पुरोनि अवघींच उरलीं । 
न साहे अहंकाराचा वारा । आली दीनाचिया घरा। 
नामा म्हणे हें दुभतें। जोडुनि दिधलें असे आइते। 


१०५१. सर्व सुखरासी भिंवरेचे तीरी । आमुची पंढरी कामधेनू । 
प्रेमामृतें दुभे सदा संतजनां। वोसंडतो पान्हा नित्य नवा। 
धर्म अर्थ काम मोक्ष चाऱही थानें। दोहोणार धन्य पुंडलीक । 
जयाचे दुभतें नित्य नवें वाढतें। बहु पंढरीतें पूर्वपुण्य । 
भक्तिचेनि बळें भावाचेंनि मेळें । देखोनियां बोळे अधिकाधिक। 
भाग्यवंत नामा तें क्षीर लाधला। प्रेमे बोसंडला गर्जे नाम । 


१। 
= | 
३ । 
४ । 
५ । 
६ । 


१। 
२ । 
३ | 
४ । 
५ । 
६ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१०५२. केशव नाम गाव केशव नाम गाय। केशव नाम गाय कामधेनु । 
वेणुनादीं चरे पाणी पी भीवरे । ती गाय हंबरे भक्तांलागीं । 
भक्तीसुखें धाय प्रेमें ते पान्हाय । भुकेलिया खाय पातकासी। 
नामा म्हणे गाय पंढरीस आहे । पापिया न साहे पाठीलागे । 


१०५३. वेणुनादी चरे पाणी पी भीवरे। ते धेनु हुंबरे वत्सांलागीं । 
वाणें ते सांवळी नामें ते श्रीधरा । चरे वसुंधरा चवदा भुवने । 
केशव नामें गाय माधव नामें गाय । विठ्ठल नामें गाय कामधेनु । 
प्रेमे ते पान्हावे भक्ता घरीं जाय। भुकेलिया खाय पातकासी। 
नामा म्हणे गाय भाग्यवंता घरीं। पाप्या जन्मवरी पाठीलागे । 


१०५४. परा पश्यंति मध्यमा वैखरी । ते गाय दुभे वैष्णवा घरीं । 
ते एके विठ्ठले पंढरी राखिली। दुभावया दिधली पुंडलिका । 
चाऱ्ही वेद मुखीं धरूनियां राहे। विठ्ठलाचे द्वारीं नामा गाये । 


१०५५. आहां घरी एक गाय दुभती आहे। पान्हा न समाये त्रिभुवनी। 
वाण ते सांबळी नामे ते श्रीधरा । चरे वसुंधरा चवदा भुवने । 
वत्स नाही माय भलत्यासवे जाय । कुरवाळितां लाहे भाव भरणा । 
चहुं धाराक्षीर बोळली अमूप । धाले सनकादिक सिद्धमुनि । 
नामा म्हणे माझी भूक पैं ते गाय। जोगाविते माय तिन्हीं लोका । 

#+ दिवाळीचे भजन, आश्‍विन वद्य चतुर्दशी (नरक चतुर्दशी) 
१०५६. नित्य हे दिवाळी असे पंढापुरी । ओंवाळिती नारी विठ्ठलासी । 
पांवां बाहे वेणु बरव्रिया नादें । नामघोष आनंदे नाचतसे। 
नामा म्हणे आम्हीं पंढरीये जावें । कवतुकें पहावें बिठ्ठलासी। 
१०५७. कोटी दिवाळ्या दसरे । आम्हां हेंचि झालें पुरे। 
घरोघरीं ओंबाळणी । विठ्ठल देखिला नयनीं। 
झाला सुखाचा शेजार। करा नामाचा गजर । 
नामयाचा स्वामी आला । ब्रह्मादिकां आनंद झाला। 


४०३ 


१ 
२ 
ड़ 
ड 
१ 
२ 
३ 
1 
५ 
१ 
२ 
ऱ 
१ 
२ 
३ 
४ 


५ 


$ 


१। 
२. 
३ । 
१। 
२॥ 
३ । 
४ । 


४०४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१०५८. येतिया पुसे जातिया धाडी निरोप । पंढरपुरी आहे आमुचा मायबाप । 
येईवो येईवो येईवो विठाबाई माऊली ये। निढळावरी कर ठेऊनि वाट पाहे । 
पितांबराची कांस शेला गगनी झळकला । गरूडावरी बैसोनि आमुचा कैवारी आला । 
विठोबाचे राज्य आम्हां नित्य दिवाळी । विष्णुदास नामा जीवे भावे ओवाळी । 


१०५९. सण दिवाळीचा आला । नामा राउळासी गेला। 
हाती धरोनि देवासी । चला आमुच्या घरासी । 
देव घराशी आणिले । चंदनपाटी बैसबिले । 
गोणाईने उटणे केले । दामाशेटीने न्हाणिले । 
पदर काढिला माथ्याचा । बाळ पुशिला नंदाचा | 
हाती घेउनी पंचारती | चक्रपाणि ओंवाळती । 
देव जेऊनि तृप्त झाले । दासी जनीनें बिडे दिले । 


१०६०. नामाचेनी बळे न भिये सर्वथा । कळी काळाचे माथा सोटे मारू । 
वैकुंठीचा देव आणू या कीर्तनी । विठ्ठल गावुनी गिती नाचूं । 
सुखाचे सोहळे करू नित्य दिवाळी । प्रेमे वनमाळी जिवी घरू। 
नामा म्हणे ऐसा भक्तिभाव धरा। सदा मुक्ति द्वारा वोळंगती। 


१०६१. कस्तुरी कुंकुम रेखे लाल टिळा । केशराची उटि सर्वांगासी । 
पाहिला पाहिला माझा पांडुरंग। जिवीं जिवलग डोळे भरी । 
हार शोभे गळां मंजरीचा तुरा । कर्ण रत्न फळा झळाळित । 
विटेवरी नीट गोमटी पाउलें । त्यांवरी ठेविलें मस्तक म्यां । 
नामयाची धणी भुकेली ते धाली। आनंद दिवाळी आजि झाली । 


# दिवाळी पाडवा जीवनांत आढावा वाढावा भजन & 


१ 
२ 
डे 
४ 
१ 
३ 
३ 
४ 
५ 
६ 
७ 
१ 
र 
३ 
डे 
१ 
२ 


डे 
है. 
५ 


१०६२. अवधे सावधान होऊनि विचार । सोडवण करा संसाराची। १ । 
अवघा काळ वाचे म्हणा नारायण । वांयां एक क्षण जाऊं नेदा। २। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


अवघा प्रपंच जाचोनि लटिका । शरण रिघा एका पंढरीराया । 
अवघे मायामोहे गुंतलेति पहा । अवघे सहज आहां जीवन्मुक्त । 
नामा म्हणे अवघे सुखाचेचि व्हाल। जरी मन ठेवाल विठ्ठलपायीं। 


१०६३. अवघे निरंतर करा हा विचार । भवाब्धीचा पार होय कैसा । 
जन्म गेलें वांयां विषयाचे संगें। भुलले वाउगे माया मोहे । 
अवघा करितां संसाराचा धंदा । वाचे वदा सदा हरिनाम । 
सर्वभावे एका विठोबातें भजा । आर्ते करा पूजा हरिभक्त । 
सर्व सुख होई तुम्हांला आपैतें। न याल मागुते गर्भवासा। 
नामा म्हणे तुम्हीं विचारूनि पहा। सर्वकाळ रहा संतसंगे । 


१०६४. आलेनो संसारा उठा वेगें चला । जिवलग विठ्ठला भेटीलागीं । 
दुर्लभ मनुष्य जन्म न लभे रे मागुता । लाहो घ्या सर्वथा पंढरीचा। 
भावें लोटांगण घाला महाद्वारीं। होईल बोहरी त्रिविध तापा। 
श्रीमुखाची वास पहा धणीवरी । आठवीं अंतरीं घडिये घडिये । 
शुद्ध सुमने कंठी घाला तुळशीमाळा । तनमन ओवाळा चरणांवरूनि । 
नामा म्हणे विठो अनाथा कोवसा । पुढती गर्भवासा येऊं नेदी । 


१०६५. आंता पांडुरंग स्मरा। जन्ममृत्यु चुकवा फेरा। 
ऐसा कांही करा नेम | मुखीं स्मरा रामनाम । 
चिता ऐसें ध्यान। तेणें असा समाधान । 
नामा म्हणे हरिदास । त्यासि असावा अभ्यास। 
१०६६. नाम गाऊं नाम ध्याऊं। नामें विठोबासी पाहूं । 
आम्ही दैवाचे दैवाचे। दास पंढरीरायाचे । 
टाळ दिंडी घेऊनि हातीं । केशवराज गाऊं प्रीती। 
नामा म्हणे लाखोली सदा । अनंत नामें बाहुं गोबिंदा। 


